मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


बच श्र 
ऑगस्ट १९७९ 
अंकर ११ 


गवभारा 


मद्दाराष्ट्‌ राज्य साहिल संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञपाठशाला मंडळ वाहे, संचालित मासिक 


नवभारत 


वषे ३२। अंक ११ | ऑगस्ट १९७९ 
करमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष च विश्वस्त 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक मंडळ 

मे. पुं. रेगे । कार्यकारी संपादक 
वसंत स. जोशी 

रा. ग. जाधव 

अ. ना. ठाकूर 

सु. र. देशपांडे 

अ. र. कुलकर्णी 
रंगनाथशास्त्री जोशी 

रा. पु. कोल्हटकर 

भा. ग. सुर्वे । निमंत्रक 


निार्मेती सछागार 
श्री. सजराव घोरपडे 


पत्रव्यवहार : 


संपादकीय ! भा. ग. सुव 
प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई-४१२ ८०३ 


ब्यवस्थापकोय : पां. गो. आपटे, 
व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ) 


नवभारी 


ऑगस्ट १९९७९ 


अनुक्रम 


संपादकीय : माहिषक देशाचे भोगोलिक स्थान 8३ 


त च -वा. वि. मिराशी 
इस्किळलसची सहा शोकनाट्ये ! 


प्रस्तावना (उत्तराधे) १ ग्रंथ-परीक्षण ष्ट 
-स्षो. कमलाबाई टिळक -म. द, हातकणंगलेकर, 
व त्र स. डी. इनामदार, व. ग. भदे 
यंत्रयुगातील सिद्धहस्त का 
-अनिरुद्ध कुलकर्णी वाचकांचा पत्रव्यवहार ६१ 
ऐतिहासिक भोतिकवाद २६ | सार-संकलन |्र 
-प्रभाकर पाध्ये 


डबा 


लखक-परिचय 


ए1 सौ. कमळावाई टिळक : इंग्रजीच्या सेवानिवृत्त प्राध्यापिका (बनारस व बडोदा विद्यापीठ) व 
« स्त्रीजीवनविषयक काही प्रश्‍न ', ' आकाशगंगा ' (कथा) इ. ग्रंथांच्या लेखिका, मुंबई. (1 अत्तिस्द्ध 
कुलकर्णी £ कवी, लेखक व संपादक “ आनंदवन ' नियतकालिक, पुणे. (1 प्रभाकर पाध्ये : मराठी 
साहित्यिक, सौंदर्यमीमांसक, पत्रकार व विचारवंत, पुणे, ए] बा. वि. मिराशी : संस्कृतचे सेवानिवृत्त 
प्राध्यापक, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृतीचे गाढे अभ्यासक व संशोधक, नागपूर. 
(1 म. दृ. हातकणंगलेकर : साक्षेपी समीक्षक, इंग्रजीचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, विलिंग्डन महा- 
विद्यालब, सांगली. (उ एस. डी. इनामदार : मराठी कथालेखक व विश्वकोशातील ललित कला, 
भाषाशास्त्र इ. विषयांचे संपादक, वाई. (1 ब. ग. भदे $ मराठी विदवकोशाच्या विज्ञान व तंत्रविद्या 
कक्षेचे प्रभारी विभाग संपादक, वाई. 


संपादकाीय-- 


डुकर, वराह आणि डिग्री 


ड॒कराला ' डुकर म्हणावे, ' वराह ' म्हणू नये अशी गळ, श्री. पु. ल. देशपांडे ह्यांनी काही; 
काळापूर्वी सवं मराठी माणसांना घातली होती. हा अतिशय योग्य असा सल्ला आहे..कोणताही संस्कृत 
शब्द, त्याच अर्थाचा निदेश करणार्‍या मराठी शब्दाहून अधिक प्रतिष्ठित असतो ही खोटी समजूत. ड्‌॒क> 
राला “वराह ' म्हणण्याचा मोह मराठी माणसाला होण्याचे हे एक कारण असावे. पण हे एकमेव कारण 
नव्हे. येथे जो प्रतिष्ठेचा विचार असेल त्याचा संबंध शब्दाच्या किंवा शब्दाने निदिष्ट होणार्‍या. वस्तूच्या 
प्रतिष्ठेशी तितकासां नसतो; त्या वस्तुशी संबंधित असणाऱ्या माणसांच्या प्रतिष्ठिविषयींचा तो विचार 
असतो. उदां. डुकरांची पैदास वाढविणे आणि सुधारणे हे कल्याणकारी राज्याचे एक महत्त्वाचे काम 
भाहे. ह्या कामाची जबाबदारी ज्याच्यावर असते त्या अधिकाऱयासाठी ' प्रभारी, डुकरवाडा ' हे पदनामः 
मुक्रर केले तर सामान्यपणे ते त्याला खटकेल. “ पिंगरी ! हा इंग्रजी शब्द केवळ वेस्तुवाचंक, प्रतिष्ठेच्या 
दृष्टीने अपक्ष भाहे. “ डुकरवाडा ' ह्या शब्दाच्या वाच्यार्थापेक्षा त्याचा लाक्षणिक अर्थ अंधिंकं प्रंबळ 
असतो अशी साधार भीती प्रमारी, ड॒करवाडा ह्यांना वाटणे शक्‍य आहे. ' प्रभारी, वराहालय. ' किंवा' 
: प्रश्षारी, वराहमंदिर ? हे पदनाम, उलट, एखाद्या किताबांसारखे गोरवंकारी भासेल. डुकर हा प्राणिर 
जांतीतील इतरांसारखाच एक विशिष्ट प्राणी आहे आणि मांस, चरबी ह्यांच्यासाठी उंपयुक्‍्त आहे ह्यां 
* वैज्ञानिक दृष्टीने डुकरांकडे आपण पाहू लागल्याशिवाय ' ड॒करवाडा “ हा शब्द प्रभारी मेडेळींना 
मान्य होणार नाही. 

वास्तविक हिंदू धर्माभिमानी जर जागरूक असते तर डुकराला “ वराह ' म्हणण्याला त्यांनी 
आक्षेप घेतला असता. कारण वराह हा ईश्वराचा अवतार आहे. ( तसेच, कूमे हा अवतार आहे; हा 
मान कासवाला नाही.) तेव्हा वराहांचा वावर पोराणिक कालापर्यंत, फारतर धूसर इंतिहांसकीलांपर्यंत 
असू शकतो. व्यावहारिक जगात ड्करे वावरतात. * जयकेतूने आपले खड्‌ंग त्या भयंकर वराहोंच्या उर्देः 
रात' खुपसले ' हे वाक्य शोभून दिसते. त्याच्यात ' खुपसले ' एवढाच शब्द खटक्‌ शकेल, पण “ आमच्या 
लहानपणी पार्ल्यात खूप वराह इतस्तत: हिंडत ' हे वाक्‍य दिल्याभूल करणारे ठरेल. खोलीत. साचलेल्या 
कचऱ्यावर गालिचा पसरून तो दडवावा तसा हा प्रकार होईल. 


- पण श्री. देशपांडे पुढे जाऊन जेव्हा अशी तक्रार करतात, की ' आमची मराठीच आमच्या मराठी 
पांसून दुर चालली आहे... पुस्तकातून लोकांच्या कानावर न पडलेले निम्म्याहून अधिक शंब्दं जर 
जाणार असतील तर होणार काय मला सांगा भआापण ?' तेव्हा थोडा विचार करावा लागेल. कोंबड्यांलां 
। कोंबंडा ' म्हणावे, कानावरून न जाणारा ' कुक्कुट ' हा शब्द त्यासाठी वापरू नये हे अगदी योग्य. पण 
पुढील संभाषण घ्या. * ताप किती आहे? “शंभर डिग्री '. डिग्री ' हा इंग्रजी शब्द ह्या संदर्भात भरा्ी 
कॉनंविरून जाणारा .आहे. तेव्हा तोही मराठीत दांखळ करून घेऊ. भाषाशूद्धिवाद्याला तो वापरायचा 
नसेल तर एक पळवाट उपलब्ध आहे. ताप किती आहे ? हंथोचे उत्तर तो “शंभर ' एवढेच देईल, पर्ण 
ही पळवाट आहे कारण ' शंभर काय ?' हा प्रश्‍न उरतोच आणि त्याचे उत्तर ' शंभर डिग्नी- 
बुदी. शंभर. इंच नव्हे ' असेच द्यावे लागेल, 


(२) 


आता समजा एखाद्याने विचारले, की “ “डिग्री ' म्हणजे काय ?” ह्या प्रश्‍नाचे एका प्रकारचें 
सत्तर देता येईल. “ हे बघ ! ताप आपण डिग्नीमध्ये मापतो. जशी लांबी मिटरमध्ये मापतो तसा ताप 
डिग्नीमध्ये मापतो. ताप मापायचे साधन म्हणजे हे थर्मामिटर, ह्या रेषेपर्यंत पारा असला तरं ५६ डिग्री; 
पुढच्या रेषेपयंत असेल तर ९७ डिग्नी, अशी डिग्री मापतात. ” हे उत्तर व्यवहारात पुरेसे आणि 
उपयुक्‍त आहे. पण समजा एखाद्या चोकस, अशिक्षित मराठी माणसाने यावर असे म्हटले, की धु 
मला समजले पण “ ' डिग्री ' म्हणजे काय ?” हा माझा प्रश्‍न उरतोच. * डिग्नी ? म्हणजे काय हे मला 
सांगा ” ह्याला काय उत्तर देता येईल ? | 
समजा एखाद्या सुशिक्षित, म्हणंजे साधारणपणे इंग्रजी जाणणाऱ्या मर 
विचारला आणि सुशिक्षित मराठी माणसाने, निवळ मराठी न बोलता त्याला उत्त 
उत्तर असे,राहील : “ आपण जी मापतो.ती क्वाँटिटी. क्‍्वाँटिटी दोन प्रकारची 
एक्स्टेन्सिव्ह क्वाँटिटी; उदा. लांबी. एक्स्टेन्सिव्ह क्वाँटिटी मापण्यासाठी आपण 
करतो, उदा, ' मिटर: अश्या युनिटच्या साहाय्याने आपण लांबी. कक्षी मापते 
आहे. क्वांटिटीचा दुसरा प्रकार म्हणजे इन्टेन्सिव्ह क्वांटिटी, उदा. उष्णतामान, विस्तवावर तवा ठेवला; 
तर त्याचे उष्णतामान वाढत जाते. सुरवातीला तव्याला बोट लावले तर त्यांचा स्प काहीसा गरम: 
असतो; काही वेळाने चटका बसतो, नंतर भधिक तीव्र चटका बसतो. म्हणजे त्याचे. उष्णता- 
मान ' अधिकाधिक तीव्र बनत जाते. जी क्‍्वांटिटी अशी कमी-अधिक तोब्न असते, ( कमी-अधिक 
विस्तारलेली. नव्हे ), तिला इन्टेन्सिव्ह क्‍्वाँटिटी म्हणतात. आता इन्टेन्सिव्ह क्‍्वाँटिटी मापाये युनिट 
म्हणजे डिग्नी. लांबी कमी आहे म्हणजे ती कमी मिटर भरते; उष्णतामान कमी आहे म्हणजे त्याची. 
तीव्रता कमी आहे, म्हणजे डिग्री कमी आहे. आता डिग्री कशी मापतात ? आपल्याला हे माहीत आहे, 
की तापत ठेवलेल्या तंव्याला थर्मामिटर चिकटवले तर जसजसा तवा अधिक तापत, जातो- म्हणजे 
त्याच्यापासून अधिकाधिक तीव्र चटका मिळू लागतो, म्हणजे उष्णतामानाची तीव्रता; म्हणजे डिग्री करम 
जाते-तसतल्ली थर्मामिटरमधल्या पार्‍्याची लांबी वाढत जाते. ह्या अनुभवावरून: उष्णतामानाची तीब्रता- 
डिग्नी-आणि नळीतल्या पार्‍याची लांबी ह्यांच्यात आपण कोरिलेशन एस्टॅन्लिश करतो .आणि पाऱ्याच्या: 
लांबीच्या टम्संमध्ये उष्णतामानाची डिग्री मेझर करतो. 
निवळ इंग्रजी बोलणे जेव्हा आवड्यक असते असे प्रसंग सोडले, तर आजची सुशिक्षित, मराठी: 
माणसे सामान्यपणे ह्या प्रकारच्या भाषेत एकमेकांशी बोलतात ह्यात शंका नाही, सुशिक्षित मराठी 
कान आणि तोंडे ह्या भाषेला सरावलेली आहेत. . न 
हे स्पष्टीकरण, उदाहरणे वगळून निवळ मराठीतून अस्ने देता येईल : 
माण अशी परिमाणाची व्याख्या करू. परिमाणे दोन प्रकारची असतात. 
तीव्रतारूपी परिमाणे. विस्तारित परिमाण हे मापनाचा एक एकक' मुक्रर 
हा. एकक स्वतःच विस्तारित परिमाण असतो. तीब्रतारूपी परिमाण 
विशिष्ट तीव्रतारूपी परिमाणाच्या ( उदा. उष्णतामान ) इयत्तांचा विशिष्ट विस्तारित परिमाणाच्या 
( उदा. पार्‍याची लांबी ). विस्ताराशी सहसंबंध. प्रस्थापित करून ह्या इयत्ता मापण्यात येतात. ” _ 
: हे अपरिचित मराठी आहे. ते सुशिक्षित मराठी कानावरून गेलेले नाही, ते अशिक्षित .मराठी 
कानांवरून गेलेले नाही. ते बहुधा विनोदी असेल. श्री, देशपांडे ह्यांचे भाषण ऐकायला जमलेल्या 
मंडळींपुढे त्यांनी ते आपल्या खास शेलीत वाचून दाखविले तर हास्याचे कल्लोळ. फुठतीळ., ते. मराठी- 
पासुन दुर गेलेले मराठी आहे. तेव्हा ते रद्दबातल करू. । ल्य 
पण शहरी आणि ग्रामीण, सुशिक्षित आणि भल्षिकषित अशा सर्वे प्रकारच्या मराठी कानांक्ख्त 
गेल्याच केवळ मराठी शब्दांचा वापर करून “ डिग्नी ' म्हणजे काय .ह्याचे स्पष्टीकंरण : श्री, . देशपांडे 


ठी माणसाने हा. प्रश्‍न 
र द्यायचे ठरविले तर हे 
असते, एक प्रकार म्हणजे 
मापनाचे एक युनिट मुक्रर 
हो हे आपल्या परिचयाचे 


“ जे मापता येते ते .परिर 
विस्तारित पेरिमाणे.. आणि 
करून. मापण्यात ,,येते.. आणि 
पापण्याचा एकक म्हणजे, इयत्ता. 


(३४) 


ह्यांच्यासारखा भाषाप्रभूही करू शकणार. नाही हे उघड आहे. “क्‍्वाॉँटिटी ' हा एक संवंसामान्य इंग्रजी 
शब्द*भाहे. सक्‍तीने शिकविल्या गेलेल्या . आजच्या. इंग्लंडमध्ये एखादी स्वैपाकीणसुद्धा ' ० 816 
भाण्पप0प8 तृपध 11168 01 1000 ' असे म्हणेल. मराठी स्वैपाकी * त्याने अन्नाचे ढीग फस्त केले! 
असे काहीसे म्हणेल: ढीग लहानमोठे असतात आणि म्हणूंन त्या 'क्‍्वांटिटीज' असतात ह्या अमूते संकल्पने- 
पर्यंत मराठी पोचलेली.नांही. सतराव्या शतकापासून इंग्रजी ही विज्ञानाची, तत्त्वज्ञानाची, कायद्याची, 
राज्यव्यवहाराची, व्यापारी व्यवस्थापनाची, लष्करी कारवाईची भाषा म्हणून वावरत आहे. हा प्रगल्भ, 
पल्लेदार, गुंतागुंतीचा व्यवहार ज्या वेगवेगळया प्रकारच्या अमूर्त संकल्पनांवर आधारलेला असतो त्या 
व्यक्‍त करण्यासाठी आवदयक असलेले शब्द इंग्रजांनी लॅटिन आणि ग्रीक ह्या स्वतःच्या अभिजात भाषा 
आणि स्वतःची अस्सल बोलीभाषा याच्यापासुन गरजःपडेल तसे बनविले. व्यवहार विकसित होताना 
जेव्हा एखादी नवीन. संकल्पना उदयाला येते तेव्हा ती शब्दरूप घेऊनच प्रकट होते. :त्या व्यवहारात 
मग्न असलेल्या माणसांना तो शब्द सुचळेला असतो आणि म्हणून त्यांच्या बहुविध भाषिक वारश्ात 
उपलब्ध असलेल्या. सामग्रीतून तो ,घडळेला असतो, पण तो ,. नवीन, शब्द असतो. कारण तो नवीन. 
संकल्पना व्यक्‍त करीत असतो, त्याची भाषिक वारश्यात आता भर पडलेली असते. मराठी ही प्रामुख्याने! 
गावाच्या पेठेची आणि पेढीची, जातीच्या पंचायतीपुढे चाललेल्या. प्रकरणांची आणि प्राथमिक हुत्वराची 
भाषा. राहिली. शिवाय अर्थात ती (आते) हृदयाचीही भाषा होती, ह्या मराठीत, जनाबाईच्या आणि 
बहिणाबाईच्या हृदयाला जाऊन भिडणार्‍्या आणि मराठी कानांना मोहरून .टाकणार्‍या मराठीत, फार 
काय, देशपांडे ह्यांनी मोठ्या गौरवाने ज्यांचा उल्लेख केला आहे. त्या. लोकहितवादी, तखेडकर यांच्या, 
सरळ, सोप्या, रुळलेल्या भाषेला जवळ असलेल्या मराठीत प्रगल्भ व्यवहार करता येणार नाहीत. 


विज्ञानावर, सामाजिक . तत्त्वज्ञांनावर, 'विज्ञानांधिष्ठितं तंत्रज्ञानावर, कायद्यांच्या विकसितंः 
संकल्पनेवर आधारलेले प्रगल्भ व्यवहार इंग्रजांनी भारतांत भाणले. हे व्यवहार आपापली इंग्रजी परि- 
साषा. घेऊन आले. जे भारतीय ह्या वेगवेगळ्या व्यवहारांत. सामील झाले. त्यांनी ही इंग्रजी परिभाषा 
आत्मसात केली. यंत्राचे नाव इंग्रजी असंते, त्याच्या भागांची नावें इंग्रजी असतात, त्यांच्याकडून 
होणाऱ्या प्रक्रियांची-नावे इंग्रजी असतात. कारखान्यात काम 'करणारे मजूर हें शब्द वापरीत. आपली 
कामे:पार पाडतात. मराठी वकील कायद्याच्या क्षेत्रांतील व्यवहाराविषयी जव्हा एकमेकांशी मराठीतून 
बोलतात तेव्हा प्रत्यय: आणि क्रियांपदे सोडून जवळंजवळ इतर सर्वे) शब्द पारिभाषिक इंग्रजी शब्द 
असतात. मराठी समाजाच्या. वेगवेगळ्या विभागांच्या कानावर सतत पडणारे, त्यांना सवयीचे झालेले 
हे सर्व इंग्रजी शब्द सरळ मराठी मानावे असे अनेकांचे म्हणणे आंहे. बोल्टला ' बोल्ट म्हणावे, 
इंजिनियरला * इंजिनियर ' म्हणावे, ऑफिसर इन्‌-चाजेला ' ऑफिसर इन्‌ चार्ज ! म्हणावे, जस्टिसा- 
एबलला * जस्टिसाएबल ” म्हणावे, अँब्स्ट्रॅकटला ' अँन्स्ट्रॅट ' म्हणावे, इ. हे सर्वे मराठी झाब्द आहेत. 
ठीक. आता इंग्रजी आणि मराठी ह्या दोन भिन्न भाषा आहेत अशी वस्तुस्थिती असल्यासारखी दिसते. 
कारण ज्यांना इंग्रजी येते पण मराठी येत नाही किंवा ज्यांना मराठी येते पण इंग्रजी येत नाही असे 
अनेक लोक आहेत. हे सवे इंग्रजी शब्द सामावून घेतलेली मराठी भाषा ही इंग्रजीहून भिन्न असलेली 
जी मराठी भाषा आहे तिच्याहून भिन्न आहे. इंग्रजी बर्‍याच चांगल्या प्रकारे येणाऱ्या मराठी 
माणसांनाच ती समजेल आणि वापरता येईल. एखादा मराठी वायरमन आपल्या कामासाठी जी भाषा 
वापरतो तिच्यात काही थोडी इंग्रजी नामे, विशेषणे, क्रियाविशेषणे शिरलेली असतात. पण विजे- 
विषयीच्या ज्या ज्ञानावर वापररमनचे काम आधारलेले असते ते कमावण्यासाठी ज्या मराठीचा उपयोग 
करावा लागेल ती ज्याला इंग्रजी चांगल्या प्रकारे अवगत आहे त्यालाच समजू शकेल आणि वापरता येईल. 


ह्या स्वरूपाचे मराठी अर्थात श्री, देशपांडे ह्यांना अमान्य आहे. ते म्हणतात, “ एखाद्या पंडि- 
ताचे जर पुस्तक उघडले आणि वाचले तर (वाचकाला) काही लक्षात न आल्यामुळे एकच मात्र संदेश 


(४) 


मिळेल की, बाबारे, ज्ञान मिळविणे हे तुझे काम नाही. ..भाधी संस्कृत शिक, मग मराठी शिक, तरचं 
भामचं मराठीं कळेल असं आहे.” तेव्हा इंग्रजी शिकल्यावरच जें मराठी कळते त्याला श्री. देशपांडे 
ह्यांचा आक्षेप आहे. “ रयतेला कळेल भद्या भाषेत बोलणे, रयतेला कळेल अशा भाषेत सांगणे हे क्ते- 
व्यच आहे” अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. रयत इंग्रजी शिकत नाही. रयत संस्कृतही शिकत 'नाही. 
* डिग्री , ' क्वॉटिटी', “ एक्स्टेन्सिव्ह', “ इंटेन्सिव्ह', “ कोरिलेशन', .' युनिट ' ह्या शब्दांसाठी रयतेच्या 
तोंडात रूळलेले, कानांना सराव झालेले मराठी शब्द नाहीत. “ - 

ह्या शब्दांसाठी म्हणून, मराठी लोकांच्या जिभेवर असलेल्या असंख्य संस्कृत शब्दांशी नांतेगोतें 
असलेले संस्कृत शब्द वापरले तर श्री. देशपांडे ह्यांना ते नको आहेत; कारण भाषा रयतेपांसुन दूर जाते. 
इंग्रजी शब्द त्यांना नको आहेत कारण इंग्रजी शब्द म्हणजे मराठी शब्द नव्हेत हे त्यांना माहीत आहे. 
तेव्हा देशपांडे ह्यांच्या भूमिकेचा परिणाम एवढाच होईल, की आजची बहुसंख्य अशिक्षित अडाणी 
माणसे ही ज्ञानापासून दूर ठेवली जातील. वॉडंबॉयला उष्णतामान किती डिग्री आहे हि सांगता येईल 
पंण डिग्रीचा अथे समजून घेता येणार नाही, बहुजनसमाजातील एखादा माणूस असे म्हणू शकेलं, की 
“ हा ब्राह्मणी कावा आहे. आजची आमची मराठी होच खरी मराठी आहे असे तुम्ही म्हणता, 
ती बदलायला विरोध करता तेव्हा वॉर्डबॉय सदेव वॉर्डबॉय रहावा, त्याला अधिक काही कळू 
नये आणि त्याने तुमच्याझी स्पर्धा करू नये ही तुमची इच्छा असते. तुम्ही इंग्रजी शिकता, तुम्ही तक्ते 
शिकता, इंग्रेजोमिश्रित मराठीत तुम्ही सर्वे व्यवहार करता, त्या भाषेची सभेत टिंगल करता, खदखदून 
हेसता पण त्याचं भाषेतून व्यवहार पार पाडीत राहाता, महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य अशिक्षित, निरक्षर 
लोकांना ही भाषां समजण्याइतके इंग्रजी शिकवता येणार नाही हे तुम्हाला माहित आहे. मराठीतून हे 
ज्ञान आम्हाला देण्याचा कुणी प्रयत्न केला, को भाम्ही आज बोलतो ती ही मराठी नव्हे म्हणून त्या 
मराठीचीही तुम्ही सुरेख टिंगल करता: ज्या कल्पना आम्हाला कधी शिवल्या नाहीत, ज्यांचा 
विचार आम्ही कधी केला नाही. त्या आज आम्ही बोलत असलेल्या भाषेतूनच आम्हाळा समजावून 
सांगितल्या पाहिजेत असा आग्रह तुम्ही धरता हा मोठा विनोद आहे. आणि तुम्ही आमच्या 
वतीने हा आग्रह धरता हा अधिक मोठा विनोद आहे. हा अभिजात विनोंद आहे. कारणे अभिजात; 
विनोदाच्या कडा कारुण्यात भिजलेल्या असतात असे आम्ही ऐकले आहे. ज्ञान आमच्या नजिक असूंन,' 
ते आम्हाला मिळवता येणे शक्य असून, भाषाशुद्धीला विरोध करीत अंसताना, आमच्या जजन 
बोलीभाषेच्या शुद्धतेचा आग्रह धरून, तुम्ही आमचे मित्र, आम्हाला अज्ञानातून बाहेर पंड देत नाही 
ह्याच्यात मोठे कारुण्य आहे. त्याच्यात तुमचा हा विनोद भिजलेला आहे. ” व 


सौ. कमलाबाई टिळक 


इस्किळसची सहा शोकनाट्ये : प्रस्तावना (उत्तराध ) 


[ ग्रीक नाटककार इस्किलसलिखित ' प्रॉमिथिअस वाउंड ' , * द सप्लायंट्स ', “ सेव्हन अगेन्स्ट 
थीव्ज ' आणि “ द ओरेक्टिअन ट्रिलॉजी ' अश्या सहा शोकनाट्यांचा मराठी अनुवाद महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य-संस्कृति मंडळातफे प्रसिद्ध होत आहे. त्याला सो. कमलाबाई टिळकांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा 
काही भाग (ग्रीक नाट्याच्या उगमासंबंधीचे विवेचन असलेला भाग ' नवभारत 'च्य़ा मार्च १९७८ अंकात 
यापूर्वीच प्रसिद्ध झालेला असल्याने तो वगळून) येथे मंडळाच्या अनुमतीने दोन लेखांकात प्रसिद्ध करीत 
भाहोत. पहिला लेखांक- पूर्वार्ध- ' नवभारत च्या जुल, १९७९ अंकात प्रसिद्ध झाला. हा उत्तराध- 


का. सं. ] 


: बद्ध प्रॉमिथिअस ' हे इस्किलसचे सर्वांत प्राति- 
निधिक नाटक आहे. हे नाटक त्याने लिहिले, तेव्हा 
त्याची प्रतिभा व कला यांनी परिपववतेचा उच्चांक 
गाठला होता असे रसिक समीक्षकांचे मत आहे. 
त्याच्या प्रतिभेच्या विराट, भव्य, दिव्य स्वरूपाचे 
या नाटकात दशन होते व त्याच्या साऱ्या कलागुणांचे 
पुर्णतया प्रकटीकरण या नाटकात झालेले दिसते. 

या नाटकाचे कथानक इस्किलसने - एका प्रसिद्ध 
जुन्या लोककथेतून घेतले. इस्किलस आपली कथानके 
पुष्कळ वेळा अक्षीच लोककथेतून घेई. पण मग 
आपल्याला हवा तसा आशय त्यातून व्यक्‍त करण्या- 
साठी तो त्या लोककथेत पुष्कळ बदल करी. 

आपल्या नेद्दमीच्या पद्धतीप्रमाणे या लोककथेवरही 
त्याने नाट्यत्रिपुटी लिहिली असावी, पण त्यांपैकी 
५ बद्ध प्रॉमिथिअस ' हे एकच, मधले नाटक, उपलब्ध 
आहे. बाकीची नष्ट झाली. 

अथन्समध्ये हेफिस्टसच्या ( देवांचा लोहार, 
व्हल्कन ) वेदीच्या अर्ध्या भागावर एका छोट्या 
भग्निदेवाचे स्थान असे. तो अग्तनिदेवच प्रॉमिथिअस 
या नावाने ओळखला जाई. त्याच्य़ा उत्सवाप्रीत्यर्थ 
दरवर्षी अथेन्समध्ये मशालीच्या शयंती होत. प्रॉमि- 
थिअस हा पृथ्वीचा पुत्र, त्याने झ्यूस या क्रॉनॉस- 
पुत्राला, आपल्या पित्याला स्वर्गाच्या आधिपत्या- 
पासून पदच्युत करून स्वतः सत्ताधीश होण्यास 

न. भा. १ 


मदत केली. पण नंतर त्याने झ्यूसला फसवून अग्नी 
चोरला व तो भूलोकावर मानवाला दिला. त्याने 
मानवाला निरनिराळ्या कला व हृस्तव्यवसायही 
शिकविले. त्यामुळे झ्यूस संतापला व त्याने 
प्रॉमिथिअसला कॉकेशस पर्वतावर लोखंडी बेड्यांनी 
खिळवून ठेवले. झ्यूस त्याला एकाच अटीवर सोडा- 
यला तयार होता. ती अट म्हणजे त्याची सत्ता 
अनंत काळ कशी टिकवावी याचा उपाय प्रॉमिथि- 
असने सांगावा, प्रॉमिथिअस हा पृथ्वीपुत्र होता व 
त्याला भविष्यज्ञान होते, स्वर्गाची सत्ता बापा- 
पासून मुलाकडे अशी दोन पिढ्या चालत आली 
होती. पहिला स्वर्गाचा राजा युरॅनस, याला त्याचा 
पुत्र क्रॉनॉंस याने पदच्यूत केले, क्रॉनॉसला त्याचा 
पुत्र झ्यूसने, जर झ्यूसने थेटीसशी लग्न केले तर 
तिच्यापासुन झालेला पुत्र झ्यूसला पदभ्रष्ट करणार 
होता. प्रॉमिथिअसने हे भवितव्य झ्यूसला सांगित- 
ल्यावर त्याने थेटीसचा विवाह पेलिअस राजा- 
बरोबर करून दिला, त्यांचा पुत्र अंकिलीज. 
याप्रमाणे झ्यूसते आपले भवितव्य टाळले व 
प्रॉमिथिअसला क्षमा करून मुक्‍त केले. 

हा कथाभाग इस्किलसने तीन नाटकांत गोवला 
होता. पहिल्या नाटकात प्रॉमिथिअस अग्नी चोरतो. 
दुसर्‍या, म्हणजे सध्या उपलब्ध असलेल्या व “ बद्ध 
प्रॉमिथिअस ” या नाटकात झ्यूस रागावून प्रॉमिथि- 


२ नवभारत 


असला खडकाशी खिळवून टाकतो. तिसर्‍या नाट- 
कात दोघांचा समेट होऊन प्रॉमिथिअस मुक्‍त होतो. 


उपलब्ध नाटकात मधला कथाभाग- प्रॉमिथि- 
असला बद्ध केल्यांचा- आहे. नाटकाच्या आरंभीच 
हेफिस्टसे येऊन प्रॉमिथिअसला खिळवून जातो. 
गायिकावृंद ओक्िनसकन्यांचा आहे. त्या प्रॉमिथि- 
असच्या यातनांबद्दल सहानभूती दाखवतात. नंतर 
हीराच्या छळाची बळी झालेली, आयो येते, ती 
समदुःखी असल्यामुळे दोघे एकमेकांबद्दल अनुकंपा 
दाखवतात. इथे आयोच्या देश्ादेशांतील दीर्घ प्रवा- 
साचे वर्णनही आहे. शेक्सपिअरच्या प्रेक्षकांप्रमाणे, 
ग्रीक प्रेक्षकांनाही नव्या नव्या देशांची, तेथील 
चमत्कारिक लोकांची, अनोख्या रीतिरिवाजांची 
वर्णने आवडत. दोघे एकमेकांना आपल्या कमं- 
भोगांची कहाणी ऐंकवितात. प्रॉमिथिअस तिला 
याहूनही जास्त असह्य यातना भोगाव्या लागणार 
असल्याचे, आपल्या भ विष्यज्ञानाच्य़ा साहाय्याने 
सांगतो. आयोच्या व स्वत:च्या मुक्‍तीचे दूरगामी 
भविष्य, वृंदाच्या व आयोच्या भाग्रहास्तव बरेच 
आढेवेढे घेतल्यावर प्रॉमिथिअस सांगतो. तेवढ्यात, 
झ्यूसचा दूत हर्मीज येतो व झ्यूसच्या पदच्युततेचे 
संकट निवारण्याची यक्ती विचारतो. प्रॉमिथिअसने 
ती सांगण्यास नकार देताच, त्याच्या यातना 
याहूनही भयंकर होतील अशी धमकी देऊन हुर्मीज 
जातो. 


याप्रमाणे एका साध्या कथेतून इस्किलसने एक 
तत्त्वतितनात्मक, भव्य, दिव्य शोकांतिका निर्माण 
केली. नाटकातले दृश्य कल्पनाशक्तीला केवळ थक्क 
करून टाकणारे आहे. अत्युच्च खडकाला खिळवलेला 
प्रॉमिथिअस, अफाट आकाश, विस्तृत भूप्रदेश व 
अथांग सागर यांची पार्श्वभूमी, भोवताली आक्रोश 
करणाऱ्या सागंरकन्या, हे दृश्य ग्रीक रंगभूमीवर 
कसे साकार केले असेल, कोण जाणे; पण वाचताना 
अतःचक्षूंसमोर ते उभे राहिले, की भयचकिततेचा 
व एक प्रकारच्या अननुभूत, अद्भुत आनंदाचा 
साक्षात्कार होतो. 

या चित्तथरारक नाटकामध्ये एक ज्वलंत, समर्थ 
विचार इस्किलसने गुंफला आहे. नाटचत्रिपुटीत 
इस्किलसला दोन विरोधी तत्त्वांचे, दोन सत्यांचे 


ऑगस्ट, १९७९ 


दृंद्र, टप्याटप्यांनी दाखवून शेवटी त्यांचा विवेकी 
समेट दाखवावयचा होता या मधल्या नाटकात 
झगड्याचा परमोच्च विंदू आहे. झइंगूसच्या 
जबरदस्तीला प्रॉमिथिअस आपल्या _'मनोबलाने 
टक्कर देत आहे. एका जुलमी सत्तेविरुद्ध पुकारलेल्या 
बंडखोरीचा, हा झगडा म्हणजे एक प्रतीक आहे. 
अग्नी प्राप्त झालेले मानव आपल्याहून श्रेष्ठ होतील 
या भीतीने झ्यूसने प्रॉमिथिअसला शिक्षा केली. 
प्रॉमिथिअस मानवांचा कैवारी आहे. झ्यूस मानवाला 
तुच्छ मानतो; पण प्रॉमिथिअसला मानवाच्या उज्वल 
भवितव्याची व प्रगतीची खात्री आहे. ध्येयाने 
भारलेला प्रॉमिथिअस, सौख्याला झुगारून वैदिविक 
यातना भोगायला तयार आहे. प्रीती, भक्‍ती, 
सोंदर्यासक्ती या नीतिमूल्यांवरील श्रद्धेने त्याला धैय 
दिले आहे. सार्‍या जगाची त्याला सहानुभूती प्राप्त 
झालेली आहे. अग्नी प्राप्त करून देऊन प्रगतिमा्गे 
आपणास खुला करून देणाऱ्या व त्यासाठी यातना 
भोगणाऱ्या प्रॉमिथिअसबद्दल सर्वांना अपार दया 
आहे. अग्नी हे विवेचक बुद्धीचे प्रतीक आहे. ती बुद्धी 
मानवाला पश्सृष्टीतून उन्नत करते व अतिमानवतेची 
स्वप्नं पाहण्यास उद्यक्त करते. . 
या मधल्या नाटकात आयोला यातनांत कुजत 


वाय प्रॉमिथिअसला राक्षसी शिक्षा देणारा 
स्त” देवांचा देव- परमदयाळ- व न्यायी कसा 
म्हण!वा, अशी शंका च्य दुभूत 
मर वाचकांच्या मनात उंदभूर 
प. स्वर दयाळू व न्यायी आहे, तर जगात 
) वे सज्जनांचा छळ का? . हा प्रन सर्व 


धर्मांची डोकेदुखी होऊन बसलेला आहे. स्प्रिश्‍चन 


धर्माने मानवांसाठी देवाक> 
लावे वाकडे रदबदली करण 
त्याचे अपराध आपल्या र गह 


ग मस्तकावर घेऊन दण्ड 
सोसणारा येशू स्त्िस्त निर्माण करून हा प्रश्‍न 


सोडवला आहे. हिंदू धर्मात देव सत्त्वपरीक्षा पाहतात 
व मानव कसोटीस उतरला, की त्याच्यावर कृपा 
करतात असे मानले जाते. इस्किलसने. तिसऱ्या 
नाटकात झ्यूस व प्रॉमिथिअस यांचा समेट झाल्याचे 
दाखवले असावे. इस्किलस हा धर्मंश्रद्ध होता. झ्यंस 
देव हा अनाकलनीय आहे. त्याची दुरगामी प्रज्ञा 
मानवांच्या बुद्धीपलिकडची आहे असे इस्किलस 
दाखवतो. झ्यूस हा स्वतः यातनांतून क्षमेचा धडा 
शिकला आहे. स्वतः शरणार्थी बनून, अनुभवांने 


ठे 


इस्किलसची सहा शोकनाटचे : प्रस्तावना ३. 


आलेल्या शहहाणपणातुन तो. शरणार्थ्याचा साहाय्य- 
कर्ताबनला आहे असे इस्किलसचे मत आहे. या 
नाटयत्रिपुटीत अतिरेक त्यागून झ्यूस शेवटी मित्रता 
स्वीकारतो. तसेच प्रॉमिथिअसही आपला हट्ट सोडून 
इ्यूसला त्याच्या भवितव्याची कल्पना देतो. 
प्रॉमिथिअस हा या नाटकाचा वीरनायक. अत्यंत 
सामथ्येवान. पृथ्वी व स्वर्ग यांपासुन निर्माण झालेल्या 
बलिष्ठ टापटनांपैकी एक, पण इतर टायटनांत 
नसलेले सात्त्विक गुण व प्रज्ञा प्रॉमिअसमध्ये अ'हे. 
जुन्या सत्तेविरुद्ध बंड करण्यात नवोदित झ्यूसला 
त्याने मदत केली व नंतर तो मानवांचा केवारी 
झोला.. प्रॉमिथिअस हा सत्मवृत्त, न्यायी व जुन्या 
अतिरेकी सत्तेविरुद्ध उठावणी करणार्‍या नव्या 
प्रेरणांचा पाठीराखा आहे. पृथ्वीचा पुत्र असल्यामुळे 
त्याला देवांबद्दल वाटते, तश्ी मत्ये मानवाबददलही 
सहानुभूती आहे. पृथ्वीपासून प्राप्त झालेल्या भविष्य- 
ज्ञानाच्या शक्‍तीमुळे त्याला माहित आहे की, 
भविष्यात सत्य, न्यांय, दया, स्वातंत्र्यप्रेम, विवेक 


या.शुभ तत्त्वांचाच विजय होणार आहे, अविवेकी, 


दुष्प्रवृत्त शक्‍तींचा नाही; आणि म्हणून तो अशुभा- 
विरुद्ध अनंत, अमर्याद यातना सोसून झगडत राहतो, 
झ्यूस मानंवांविरुद्ध अरेरावी करतो आहे अशी शंका 


आल्यावर त्याने अग्नी चोरून मानवांता दिला व'" 


त्यांना प्रगतीचा मागे शिकवला. प्रॉमिथिअसच्यां 
भूमिकेशी वाचक पूर्णपणे सहमत होतात व त्यामुळे 
प्रॉमिथिअसविषयी आदर, करुणा व त्याच्या अपरंपार 
याततांविषयी भयचकितता त्यांच्या ठायी उत्पत्नं 
होते; पण झ्यूसची अशीही एक बाजू आहे. त्याचा 
दुत हुर्मीज, भविष्य सांगितल्यावर, झ्यूस त्याची 
सुटका करील अंसा निरोप घेऊन येतो; पण 
प्रॉमिथिअस आपलाच हट्ट चालवतो. झ्यूसवरचे 
संकट टाळण्याची त्याला इच्छा नाही. सागर- 
कन्यावृंदही त्याला त्याच्या हट्टाबद्दल दोष देतो 
व सामोपचाराने वागण्यास सांगतो. पण आपल्या 
हंटवांदीपणाने प्रॉमिथिअस अखेर आपल्य़ा यातना 
वाढवून घेतो, लोककथेप्रमाणे एक गरुड प्रत्यही 
त्याचे मांस कुरतडून खातो; रात्री जखमा भरून 
येतात व दुसर्‍या दिवशी गरूड पुन्हा ते मांस कुरत- 
इतो. प्रॉमिथिअस देवांश असला, तरी तो आपल्या 
पुढे येतो तो यातनांनी सामान्य माणसासारखा तळ- 


मळत असलेला. त्याने मानवांचा कैवार घेऊन 
मानवांचे दुःख आपणावर ओढवून घेतले आहे व येशू 
ख्िस्ताप्रमाणे तो विवळत आहे. त्याला भविष्यज्ञान 
आहे. तेरा पिढ्या उलटल्यानंतर आपण मुक्‍त 
होणार आहो हे त्याला ठाऊक आहे; पण आपणापुढे 
मात्र तो यातनांचे भक्ष्य झालेला असा दिसतो व 
आपल्याला करुणा व भयकातरता यांनी भारावून 
टाकतो 

आयो ही देवांच्या रोषामुळे वाट्यास आलेल्या 
यातनांची दुसरी बळी. तिला पण अत्यंत दूरस्थ 
अश्ली सुटकेची आश्या आहे; पण या क्षणी हौराने 
मागे लावलेल्या गांधीलमाशीच्या डंखाने वेडीपेशी 
होऊन ती देशोदेशी वणवण फिरते भाहे. भयो ही 
स्त्री जातीची प्रतीक आहे. स्वजातीयांचा मत्सर, 
पुरुषजातीकडून त्यांची होत असलेली सत्त्वपरीक्षा 
व प्रींतीने जन्माचे साफल्य झाल्यानंतरही वंश- 
वृद्धीसाठी सोसाव्या लागणाऱ्या वेदना- हे सारे 
स्त्रियांचे कर्मभोग तिच्या जीवनांत प्रतिबिबित 
झालेले आहेत, तिसर्‍या नाटकात आयोंच्या यातना- 
मुक्तीचा कथाभाग आला आहे किवा नाही हे 
समजण्यास आधार नाही. आयोची, स्वतः यातना- 
ग्रस्त असतानाही प्रामिथिअसबद्दळ्ची अनुकंपा 
हृदयस्पर्शी आहे. प्रॉमिथिअसला पुढे मुक्‍त करणारा 
हेरॅक्‍लीज याची परोपकारी वृत्ती ही प्रामिथिअस- 
प्रमाणेच विख्यात होती. 

इस्किलसच्या नाटकांपैकी “ बद्ध प्रॉमिथिअस' हे 
इंग्लिशे वांचकाना जास्त परिचित आहे. याच 
कथेवर एकोणिसाव्या शतकात इंग्लिश कवी शेली 
याने आपले “ मुक्‍त प्रॉमिथिअस * हे काव्यबद्ध 
नाटक लिहिले. 

: ऑरेस्टिआ हो शोकनाट्यत्रिपुटी इस्किलसने 
इ. स. पू. ४५६ मध्ये तो मरण पावला. ' नरे- 
स्टिभा' त्याच्या मरणानंतर दोन वर्षांनी रंगमंचावर 
आले, 

*आरेस्टिआ ! तील पहिले नाटक, अँगमेस्नॉन. 
यात ट्रॉयची लढाई जिंकून अँगमेम्तनॉन कॅसंडा 
या ट्रॉयच्या राजकन्येला बंदिनी म्हणून समवेत 
घेऊन, विजयोत्सवाने नगरीत प्रवेश करतो. 
त्याची पत्नी क्लायटेमनेस्ट्रा त्याचे बाहेरून 
मोठ्या आनंदाने, त्याची खुषामत करीत, भव्य 


४ नवभारत 


स्वागत करते. पण तिच्या पोटात द्वेष आहे. 
भेंगमेम्नॉंनच्या अनुपस्थितीत तिने इजिस्थस या 
आपल्या चुलत-दिराशी प्रेमसंबंध ठेवला आहे. 
अंगमेम्तॉनने त्यांची मुलगी इफीजिनिआ हिला 
ट्रॉयच्या प्रवासाला अनुकूल असे वारे वहावे म्हणून 
आर्टॅमिसला वळी दिले होते- त्यामुळेही क्‍्लायटेम- 
नेस्ट्रा चिडली आहे. अँगमेम्तॉनवर सुड उगवण्या- 
साठी ती त्याचा, स्नानपात्रात, निःशस्त्र असा तो 
असताना खून करते. इजिस्थसने हा कट योजलेला 
असंतो. त्यालाही अँगमेम्नॉनवर .सूड उगवायचा 
असतो. कारण अगमेम्नॉंनचा पिता अँट्रिअस याने 
इजिस्थसचा पिता थिएस्टीस याला त्याच्या अप- 
त्यांचे मास खाऊ घातलेले असते. 

दुसरे नाटक “' कोईफोरी ”-म्हणजे अध्यंधारिका 
या नाटकात अँगमेम्नॉनचा पुत्र ऑरेस्टीज हा पर- 
देशाहून परत येऊन, आपली बहीण इलेक्ट्रा हिच्या 
साहाय्याने क्लायटेमनेस्ट्रा व इजिस्थस यांना ठार 
करून पितृवधाचा सूड उगवतो. तिसरे नाटक 
 युमेनाइड्स ' म्हणजे “ दयादेवता ; मूळच्या या 
क्रोधदेवता ( फ्यूरीज ); आप्तरक्‍्त सांडल्यामुळे 
क्लायटेमूनेस्ट्राच्या या कैवारी देवता ऑरेस्टीजला 
शिक्षा करण्यास उद्युत होतात. अँपोलोने हा सुड 
घेण्याचा आदेश आऑरेस्टीजला दिलेला असल्यामुळे 
ऑरेस्टीज डेल्फीला अँपोलोकडे धाव घेतो. अँपोलो 
त्याला अथेन्सला अथीना देवीकडे न्याय मागण्या- 
साठी पाठवतो. अथेन्सच्या बारा पंचांपुढे न्याय होतो 
व अरेस्टीज निर्दोष ठरतो. क्रोधदेवतांची अँंथीना 
समजूत घालते व त्या दयादेवता बनून अथेन्समध्ये 
राहतात. 

आर्‌गॉसच्या राजघराण्याच्या इतिहासविषयक' 
लोककथांतुन इस्किलसने आपल्या प्रतिभेने ही तीन 
अप्रतिम शोकनाट्ये निर्माण केली. अँगमेम्तॉनच्या 
खुनाची कथा होमरच्या ओदिसीत आहे. दुसर्‍याही, 
पिडार वगैरे ग्रीक कवींनी या लोककथांवर काव्ये 
गुंफली होती; पण इस्किलसने या लोककथेकडे 
पहाण्याचा स्वतःचा असा एक दृष्टिकोन वापरून, 
एक' शाइवत, विश्‍वात्मक तत्त्वज्ञान या त्रिपुटीत 
ग्रथित केले, 

मुळात ही एक कोटुंबिक शोकान्तकथा; परंतु 
कुटुंब राजाचे असल्यामुळे ती राजवंशीय शोककथा 


ऑगस्ट, १९७९ 


झोली. इस्किलसने आपल्या मनोवगाहन-कौशल्याने 
या शोककथेतील पात्रांच्या मनोव्यापारांचे व त्यांच्या 
कृतींमागील अंतस्थ हेतूंचे धागे उलगडून दाखवले. 
उप्रक्तिगत सूडांच्या उद्दिष्टांना त्याने ट्रॉयच्या रण- 
कंदनामागील हेलनच्या अपहरणाबद्दलच्या सुडाची 
भव्य, भीषण पाश्‍वंभूमी दिली. हेलन क्लायटेम्‌नेस्ट्राची 
बहीण; तिच्यामुळे ट्रॉयचे युद्ध उद्भवले, त्या युद्धा- 
प्रीत्यथे अँगमेम्नॉनला इफीजिनिआचा बळी द्यावा 
लागला, तो राग धरुन क्‍्लायटेमनेस्ट्राने पतीचा खून 
करून, मृत अपत्यांबद्दलचा बदला घेताना, ह्यात 
अपत्यांचे वेर पदरात घेतले. त्गा वैरापायी तिचा 
स्वतःचा व तिच्या प्रियकराचा वध झाला. याप्रमाणे 
ही विरोध, द्वेष, प्रीती, सुड, प्रतिरोध अशी साखळी 
गुंफून दोवटी तिसऱ्या नाटकात विवेक, सामंजस्य 
यांचा विजय झालेला इस्किलसने दाखविला आहे. 
परिणामी ही निव्वळ कौटुंबिक शोकात्मिका न 
रहाता, राष्ट्रांची शोकात्मिका झालो. अंगमेम्नॉनने 
एका व्यक्तीसाठी आपल्या प्रजेचे ब साऱ्या ग्रीक' 
राष्ट्राचे रक्‍त सांडले. ट्रोजनांनी पॅरिसच्या आगळि- 
कीकडे काणाडोळा करून हेलनला खुज्याल ठेवन 
घेते व त्या अपराधाची त्यांना प्रमाणाबाहेर, 
सर्वनाशाची, शिक्षा भोगावी लागली. अँगमेम्नॉन 
पहिल्या नाटकात मोठ्या डोलाने, विजयश्री 
मिरवीत, नगर-प्रवेश करतो. पण त्याच्याबरोबर 
फक्त एक जहाज'व थोडे सैनिक परतले आहेत 
बाकीचे प्रचंड आरमार, त्यांच्या खलाशांसह, 
सैनिकांसह सागराने गिळंकृत केले आहे. भ्रेष्ठी- 
वृंदाच्या वक्तव्यात हा दृष्टिकोण व्यक्‍त होतो 
ट्रॉयवरची स्वारी ही राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने मोठी 
चूक होती, असे नागरिकांचे पूर्वी मत होतेच. या 
क्षणी राजनिष्ठेला जागून ते जरी त्याची स्तुतिस्तोत्रे 
गात असले तरी वेढ्याच्या दहा वर्षांत रणी पडलेल्या 
ग्रीक वीरांचे वृत्तांत व मृतांची रक्षापात्रे आर॒गांस- 
मध्ये जेव्हा सारखी येत राहिली होती तेव्हा 
नगरीत क्रोधाचे, राजाविरुद्धच्या चिडीचे केवढे 
प्रचंड वादळ उद्भवले असेल याची कल्पना वंदाच्या 
भाषणांवरून येते. त्या चळवळीचा फायदा घेऊनच 
इजिस्थसने क्लायटेमनेस्ट्रावर व राज्यावर आपली 
पकड बसवली होती. “शोध घे राजा, कोण तुझ्याज्षी 
एकनिष्ठ आहेत व कोण तुझ्याविरुद्ध उठले आहेत ” 


इस्किळसची सहा शोकनादटये : प्रस्तावना ष्‌ 


अशी स्पष्ट सुचना वंद अँगमेम्तॉतला देतो. पण 
अँगमेम्नॉंन आपल्या विजयाने, व ट्रॉयमध्ये मिळा- 
लेल्या लुटीने एक प्रकारच्या मस्तीत आहे, आपल्या 
हातुन जाणंता अजाणता घडलेल्या अपराधांमुळे 
भपल्याविरुद्ध उठलेल्या शक्‍तींचौ त्याच्या फुगलेल्या 
अहंकाराला, वैभवाच्या धृंदीला जाण नाही. त्या- 
बद्दलची स्पष्ट सूचना वृंद देत असतानाही तो 
राणीच्या खोट्या खुषामतीला बळी पडतो व 
आपल्या पायांनी मृत्यूकडे चालत जातो. राजकार- 
णाची ही शोकांतिका युद्धाच्या शोकांतिकेप्रमाणेच 
मूळ कौटुंबिक शोकांतिकेला एक भव्य. सववेव्यापी 
परिमाण प्राप्त करून देते. 

: अँगमेम्नॉन ' हे सध्या उपल्ध असलेल्या ग्रीक 
शोकात्मिकांत सर्वात प्रंदीधे व सर्वोत्कृष्ट नाटक 
मानले जाते. कथानकात भाग्याची उलटापालट व 
सत्यस्थितीची प्रखर जाणीव, करुणा व भयचकितता 
या रसांची अत्यंत परिणामकारकतेने निष्पत्ती करते, 
प्रारंभी अहंकाराने फुगलेला,.फाजील आत्मविदवा- 
सात गरफटलेला अँगमेम्तॉन भाग्याच्या शिखरावर 
असलेला दिसतो; पण शेवटी दीनासारखा बिश्‍्वास- 
घातांचा असहाय्य 'बळी होऊन त्याच्या जीवनाची 
अखेर होतें. आपल्याविरुद्ध उठलेल्या शक्‍तींची 
जीवघेणी जाणीव त्याला अखेरच्या क्षणी होऊन तो 
आक्रंदतो. “ अरे, एकदा नव्हे, दोनदा जीवघेणा वार 
पडला माझ्यावर. ” घटिते थोडी, पण ती घडण्या- 
पूर्वी प्रेक्षकांची उत्कंठा अत्यंत कोशल्याने ताणीत 
नेली आहे व त्यामुळे नाट्यगुणाचा परमोत्कषे 
झाला आहे. ळी 

नाटकाचा आरंभच होतो एका उत्कट, उत्कठापूण 
क्षणी. आर्‌गॉसच्या राजमहालाच्या सौधावर, सतत 
दहा वर्षे रात्री पहारा देणारा पहारेकरी, ट्रॉयवरच्या 
ग्रीकांच्या विजयाच्या खुणेच्या मशाली पेटण्याची 
प्रतीक्षा करीत आहे. तो राजाच्या आगमनाची 
उत्सुकतेने वाट पहात आहे; पण राज्यात घडणाऱ्या 
काही घटनांमुळे काहीसा अस्वस्थ आहे. त्याच्या 
भाषणातून व नंतर प्रवेश करणाऱ्या श्रेष्ठीवृंदा- 
कडन कथानकाची पाश्‍वंभूमी स्पष्ट होते. नंतर 
क्लायटेमनेस्ट्रा ट्रॉयवरच्या विजयाची बातमी देते. 
अँगमेम्नॉनचा अग्रदूत अँगमेम्नॉन जवळ येऊन 
ठेपल्याचे सांगून, ट्रॉयचे रणकंदन व नंतरची 


ग्रीकांच्या जहाजांची वाताहत यांचे वर्णन करतो. 
भँगमेम्नॉन कॅसेड्रासह येतो. क्लायटेम्‌नेस्ट्रा त्याचे 
स्वागत करून त्याला आत नेते. श्रेष्ठीवृंद राजाच्या 
आगमनाने आनंदित पण अश्युभाच्या चाहुलीने 
अस्वस्थ आहे. असा आनंददुःखाचा, शुभाशुभाचा 
खेळ, प्रेक्षकांची उत्कंठा अधिकाधिक उत्कट करीत 
अखेरीपर्यंत चालू रहातो. अँगमेम्नॉन'च्या मृत्यूसम- 
यीच्या किकाळ्या, क्लायटेमनष्ट्राचे श्रेष्ठींसमोर 
आपल्या कृत्याचे समर्थन, इजिस्थसचा आसुरी 
आनंद, हे सवे पहाता पहाता, पुढे काय होईल, 
अक्या वाचकांच्या उत्कठेतच नाटक संपते. 

इस्किलसचे नाट्यतंत्रातळे कसब, त्याच्या 
कथानक-रचनेत तसे त्याच्या पात्रांच्या स्वभाव- 
रेखनांतही प्रकट होते. त्याची सर्वच पात्रे प्रत्ययकारी 
व वास्तवाशी इमान राखणारी अशी आहेत. 

या शोकनाट्याची नायिका आहे क्‍्लायटेम्‌नेस्ट्रा, 
हिच्या गुंतागुंतीच्या, सुक्ष्म मनोव्यापारांचे चित्रण 
करताना इस्किलसने आपले मनुष्यस्वभावाचे सारे: 
ज्ञान जणू पणास लावले आहे. तसेच त्याने आपल्या 
नेहमीच्या भव्य धर्तीवर तिचे व्यक्तिचित्र रेखाटले 
आहे, ती प्रखर व्यक्तिमत्त्वाची आणि खानदानी 
ढंगाची आहे. तिच्या प्रत्येक हालचालीत, प्रत्येक 
शब्दात डौल आहे, प्रतिष्ठेचे अधिष्ठान आहे. ती 
श्रेष्ठींच्या पुढे आपल्या पातित्रत्याचे खोटे प्रदर्शन 
करीत असो, अँगमेम्नांनची लटकी खुषामत करून 
त्याला झुलवीत असो, वा खुनानंतर श्रेष्ठींच्या पुढे 
बेडरपणे, आपल्या घोर कृत्याचे निलाजरे समथन 
करीत असो, -तिच्या जबरदस्त व्यक्‍्तित्त्वाची मोहिनी 
राजावर व श्रेष्ठींवर पडते. खुनापूर्वीही तिच्याबद्दल 
मनात विकल्प असूनही श्रेष्ठी तिच्यापुढे तिची स्तुति- 
स्तोत्रे गातात. तिने केलेल्या भडक स्वागताबद्दल 
भॅगमेम्नॉन तिला बोल लावतो; पण शेवटी तिच्या 
स्तुतीला भुलून देवांना समर्पणीय अशा बहुमोल, 
पवित्र गालिच्यावरून चालत, मृत्यू-मुखात प्रवेश 
करतो. 

पण बाहेरून चालण्याबोलण्यातला खानदानी 
संयम ती संभाळीत असली, तरी तिच्या अंतःकरणात 
उसळणाऱ्या परस्परविरोधी भावनांचा कल्लोळ 
इस्किलसने अत्यंत कुशलतेने सुचित, व पुढे व्यक्तही 
केला आहे. 


द्व नवभारत 


नाटकाच्या आरंभी श्रेष्ठीवंद प्रवेश करून ट्रायच्या' 
वेढ्याची पाश्वंभूभी कथन करीत असताना, ती 
रंगमंचावर प्रवेश करून स्तब्ध अशी किती वेळ तरी 
त्यांचे लांबलचक कथन ऐकत उभी असते. केवढा 
गदारोळ माजला असावा तेव्हा तिच्या मस्तकात ! 
अँगमेम्तॉन विजयी झाल्याच्या खुणांच्या पेटत्या 
मश्याली ती नुकतीच पाहून आली आहे व विजया- 
बद्दल कुतज्ञता दशेवणारे यज्ञयाग करण्याचे आदेश 
तिने देऊन टाकले आहेत्‌. पण त्याच्या दहा वर्षांच्या 
अनुपस्थितीत तिने राज्यावर आपली सत्ता प्रस्था- 
पित केली. आहे व इजिस्थसला आपल्या प्रीतीचा 
व सत्तेचा वाटेकरी करून टाकले आहे. आता 
अँगमेम्नॉन आल्यावर काय होईल? त्याने तिच्या 
कन्येचा बळी दिला आहे-- त्याच्याबद्दल तिच्या 
मनात सूडाची ज्वाळा पेटली आहे. ती ज्वाला 
भीषण कृत्याचे विचार तिच्या मनात चेतवीत 
आहे; पण .ती धाडसी, करारी, मनस्वी स्त्री 
थोड्याच वेळात मनाशी आपला. विचार पक्का 
करते व त्याच्या कार्यवाहीला प्रारंभ करते. सद्‌- 
गुणाचा, गाढ प्रीतीचा, निष्ठेचा मुखवटा तोडावर 
चढवून ती अँगमेम्नॉंनची फसवणूक करते व शेवटी 
त्याचा घात करते. राजावर धावामागून धाव घाल- 
ताना क्षणभर तिच्या हाताला कंप सुटला असेल 
का ? सुप्त अश्ली पतीबद्दल प्रीती तिच्या हृदयात 
कुठेतरी कोपर्‍यात शिल्लक असली पाहिजे. नाहीतर 
कॅसॅन्डाबद्दल, ट्रॉममधल्या त्याच्या सख्यासोबतीणीं- 
बद्दल तिला मत्सर वाटला नसता. पडद्यामागे 
पतीचा खून करून ती बाहेर येते तेव्हा मात्र तिंचा 
संयम सुटल्यासारखा वाटतो. एक प्रकारच्या उन्मा- 
दात ती श्रेष्ठींसमोर आपल्या पापकृत्याची शेखी 
मिरवते. का केला होता खून तिने ? आपल्या 
हेतृंबद्दल तिच्या मनात गोंधळ आहे. दुखावलेली 
माता, मत्सरी पत्नी, पति-प्रेमाला तिलांजली देऊन 
परपुरुषाशी रत झालेली प्रियकरीण,- या अश्या 
भूमिकांवरून आपण पतीवध केला, असे ती 
स्वतःला व श्रेष्ठींना भासवते, आपणाला सत्तेची 
अभिलाषा नाही, आपण फक्त या घराण्यावरचा' 
कलंक धुऊन काढला; आत आपण तिरभिमानी 
जीवन जगणार आहो असा ती आव आणते; पंण 
इजिस्थस आल्याबरोबर तिचा सूर बदंलतो व 


ऑगस्ट, १९७९, 


त्याच्या समवेत वैभव व सत्ता उपभोगण्याची 
स्वप्ने ती पाहू लागते, 

अँरिस्टॉटलने शोकनाट्यातील स्वभावरेखना- 
बद्दल म्हटले आहे, की स्त्रिया स्त्रीसहज गुणांनी युक्‍त 
असाव्या- कोमल, दुबळ्या, परावलंबी, पतिनिष्ठ. 
पण इस्किलसने क्लायटेम्‌नेस्ट्राच्या व्यक्‍्तिचित्रात 
हा संकेत मोडून तिला एक विलक्षण, चाकोरीच्या 
बाहेरची अशी स्त्री बनवली आहे. वीर-कतृंत्व- 
प्रमुख युगात ( हिरोइक एज) स्त्रिया वीरांपुढे नमून 
असतात. कॅसॅन्ड्रासुद्धा अंगमेम्नॉनच्या वीरश्रीला वश 
झाली होती. वीरपुरुषांनी शत्रूंच्या स्त्रिया एक प्रका- 
रची लूट म्हणून आणून आपल्या अंतःपुरात ठेवाव्या 
ही ग्रीकांची पद्धतच होती; पण क्लायटेमूनेस्ट्रा 
या पद्धतीचा निषेध करून मत्सराने पेटते. हेलन 
जशी खुशाल ट्रॉयमध्ये पॅरिसची प्रियकरीण म्हणून 
राहिली, तशी तिची ही बहीण, ग्रीक स्त्रियांच्या 
पतिनिष्ठेच्या ब्रीदाला कलंक लावून व्यभिचार 
करते. पुरुषासारखे कतृंत्व गाजवून ती राज्यकार- 
भार चालवते व कारस्थान रचूत पार पाडते. 

पण ही सगळी लोकविलक्षण. लक्षणे क्‍्लाय- 
टेमनेस्ट्रांच्या चित्रात प्रभावी रंग भरीत असली; 
तरीही ती तिच्यां कृत्याचे समर्थन करण्यास उंप- 
योगी पडत नाहीत. शेवटी अँगमेम्नॉतच्या शवा- 
पाशी उभी राहून निलाजरेपणाने ती प्रौढी मिरवते 
तेव्हा तिच्प्राबइल घृणाच वाटते. 

अँगमेम्नॉनचे व्यक्तिमत्त्व तितकेसे गुंतांगंतीचे 
नाही. तो थोर राजा, शूर सेनानी, धर्मनिष्ठ 
व कोटुंबिक लागेबांधे जपणारा असा आहे. 
पहारेकरी त्याच्या येण्याची वाट पहातो. श्रेष्ठी 
त्याच्यावर प्रेम करतात. त्याची ट्रॉयवर स्वारी 
ही चूक होती असे त्यांना वाटते; तरी तो 
यशस्वी होऊन आल्यावर त्यांना आनंद होतो. 
जुंलमी, अवैध राज्य संपुन आता वैध राज्यसत्ता 
आली याचा त्यांना संतोष होतो, पण या विज- 
याच्या क्षणी अंगमेम्नॉंन फाजील अहंकाराने ब 
लबाऱ्या मदाने फुगला आहे. त्याच्या नावातल्या 
अंगे या ग्रीक शब्दाचा अर्थ * अतिरेकामुळे 
नियतीचा कोप ” असा आहे. तो जन 
र * आता अनुभवास 
येतो. आपल्या कृत्यामुळे मृत्यू पावलेल्या हजारो 
ग्रीकांची, समूळ उखडल्या गेलेल्या ट्रॉयची व 


इस्किलसची सहा शोकंनाटथे : प्रस्तावना छ 


स्वतःच्या बळी गेलेल्या कन्येचीही त्याला या क्षणी 
भाठवण नाही. तो आपल्याच अफाट कतृंत्वात, 
आपल्या पराक्रमात गर्क आहे, आपल्यासारख्या संमंर्थ 
राजवंशीयाच्या आप्ताचे अपहरण करणाऱ्याला 
यथायोग्य घोर दण्ड करून, व शत्रूच्या स्त्रियांची 
व धनाची लूट करून तो परतला आहे. श्रेष्ठींनी 
“ नंगरी पादाक्रांत करणारा ” या अत्युच्च पदवीने 
त्याचे स्वागत केल्यावर तो खुश्ालला आहे. ' मला 
खुशामत आवडत नाही ' असे म्हणता म्हणता तो 
खुशामतीच्या जाळ्यात सापडून, परलोकची बाट 
धरीत आहे. श्रेष्ठीवंंद अहंकार, तकलादू वैभव 
यांच्याबहलळ धोक्याची सुचना त्याला देत आहे, 
याकडे त्याचे लक्षही नाही 


अहंकाराच्या पोटी उऱद्धवलेली ही बेफिकिरी, ही 
स्वभावातली त्रुटी त्याच्या जीवनाचा शोकांत करते. 
एकेकाळचा सत्ताधीश, शत्रूंना खडे चारणारा हा 
शूरवीर असहाय्यपणे एका स्त्रीच्या, आपल्या 
पत्नीच्या हाताने ठार झालेला पाहून करुणा व 
कातर विस्मय यानी वाचकाचे अंतःकरण भारावून 
जाते. 


श्रेष्ठीवृंद या नाटकात जगू एक क्रियाशील पात्र 
असल्याप्रमाणे वावरतो; कथानकाची पादइवंभूमी 
स्पष्ट करून अँगमेम्नॉंनच्या अनुपस्थितीत नगरीत 
उडालेल्या खळबळीचे सुचक कथनही तो करतो. 
विजयी राजाचे स्वागत करून, विरोधी शक्‍तींची 
त्याला सुचना देऊन, फाजील अहंकार, नकली 
वैभव यांपासुन त्याला सावध रहाण्यास सांगतो. 
क्लायटेम्‌नेस्ट्राची वागणूक पसंत नसली, तरी तिच्या 
प्रखर व्यक्‍्तिमत्त्वापुढे तो दबतो; पण तिने पतिहत्या 
केल्यावर मात्र तिचा कठोर शब्दांनी निषेध करतो. 
क्लायटेम्‌नेस्ट्राच्या अघोरी कृत्यांनी हृषित झालेल्या 
इजिस्थसला तो नागरिकांच्या प्रकोपाची धमकी 
देतो. इजिस्थस श्रेष्ठींना पकडायचा प्रयत्न करतो, 
तेव्हा ते तलवारी उपसून प्रतिकार करायला सज्ज 
होतात. पणं क्लायटेम्‌नेस्ट्रा त्यांना शांत करते. 
आर्‌गॉसचे नागरिक दुरात्म्याच्या पायाशी लोळण 
घेणार नाहीत, असे परखड उत्तर त्यांनी दिले, तरी 
ऑरेस्टीजची मागेप्रतीक्षा करीत रहाणे जास्त 
शहाणपणाचे समजून ते गप्प रहातात. 


वृंदगीतात इस्किलसचे तत्त्वचितन प्रगट झालेले 
आढळते. वृंदाच्या पहिल्याच गीतात नाटकांत पुढे 
घडणाऱ्या अशुभाची सुचना पण अखेरीस सत 
तत्त्वाचा जय होईल अज्ी भाशा व्यक्‍त केली आहे. 
आपल्या नाट्यत्रिपुटीत इस्क्रिलसने दाखवून दिले 
आहे की, अनेक दुःखद घटना घडल्या; अँगमेम्नॉन, 
कॅसॅन्ड्रा, क्लायटेम्नेस्ट्रा, इजिस्थस, यांची हत्त्या 
झाली, तरी शेवटी ऑरेस्टीज निर्दोष ठरून त्याल्म 
त्याचा वारसा मिळाला; सत्‌ तत्त्वांचा जय झाला. 
पण ' अँगमेम्नॉनमंध्ये ' * अवैध वैभव ! या संकल्प- 
नांवर. वृंद भर देतो. अँगमेम्तॉनला मत्यदंड केला 
तो अतिरेक सहन न होणाऱ्या, वैश्विक शक्‍तींनीच. 
क्लायटेमूनेस्ट्रा ही फक्त त्या शक्तीचे एक सांधन 
झाली, 

इस्किलसची भाषाशेली इतर नाटकांप्रमाणेच या 
नाटकातही प्रभावी, डौलदार असून कल्पकतेचा व 
प्रतिभेचा मनोरम आविष्कार तिच्यात प्रत्ययास येतो. 
चटकदार, नाट्यपूर्ण संवाद व काव्यमय वृंदगीते 
यांच्या जोडीला परिणामकारक दृद्येही आहेत. 
राजमहालाच्या सोधावरून बोलणारा पहारेकरी, 
रथारूढ ऑँगमेम्तॉन व कॅसेन्ड्रा, बहुमोल गा लिच्या- 
वरून चालणारा अंगमेम्नॉन, चाके लावलेल्या छोट्या 
मंचावरून आणलेली अँगमेम्तॉन व कॅसॅन्ड्रा यांची 
शवे- अश्या दृव्यांनी प्रेक्षक प्रभावित झाले असतील 
यात शंका नाही. 

नाटयत्रिपुटीतील दुसरे नाटक “ कोईफोरी 7 
म्हणजे ' अघ्येधारिका ? या नाटकात अँगमेम्नॉनचा 
पुत्र ऑरेस्टीज हा देशांतराहून परत येऊन पित- 
वधाचा सूड, क्‍्लायटेमनेस्ट्रा व इजिस्थस यांना ठार 
मारून उगवतो असा कथाभांग आहे. त्याची बहीण 
इलेक्ट्रा या कामी त्यांला सहाय्य करते. याच कथा- 
भागावर सोफोक्लीज व युरायपिडीज यांनी नाटके 
लिहिली आहेत व त्यांना * इलेक्ट्रा' असे नाव दिले 
आहे; कारण त्या नाटकात ऑरेस्टीजला प्रेरणा 
देणारी इलेक्ट्रा होती. पण या नाटकात, “ अ्घ्ये- 
धारिका ? म्हणजे अँगमेम्तॉंनने पकडून आणलेल्या 
व आता गुलाम झालेल्या ट्रोजन स्त्रिया यांचा भाग, 
सुड घेण्याच्या कामात मोठा आहे. एक तर क्‍्लाय- 
टेम्‌नेस्ट्राने मृतात्म्याला संतुष्ट करण्यासाठी पाठवलेले 
अध्ये, म्हणजे समर्पण द्रव्ये, अंगमेम्नॉंनच्या कबरीवर 


ट्‌ नवभारत 


वहाण्यासाठी त्या रंगमंचावर येतात, व या अर्घ्याने 
मृतात्मा जागृत व शक्तिमान होतो असे नाटकात 
भासवले आहे. पहिल्या नाटकातल्या काही 
कृतापराधांसाठी शत्रूंनी ठार केलेल्या अँगमेम्तॉनचा 
या नाटकात विसर पाडण्यात आला आहे. या 
नाटकातली त्याच्या मृतात्म्याची प्रतिमा, अत्या- 
चाराचा, अनैसगिक अन्यायी कृत्यांचा बळी अशी 
आहे. मुलांच्या प्राथनेने, विनवणीने तो आपल्या 
मारेकऱ्यांस शिक्षा देण्यास प्रवृत्त झाला आहे, असा 
भास सवे नाटकभर सारखा होत रहातो. त्याचे 
पिद्याच्च प्रत्यक्ष रंगमंचावर प्रकट होत नाही; पण 
तो सूडाची प्रेरणा आहे, कर्ताकरविता तोच आहे. 
असे मात्र निश्चित वाटते, ऑरेस्टीज, इलेक्ट्रा ही 
फक्त त्याने वापरलेली साधने आहेत. अध्येधारिका- 
वृंदही सतत त्या मृतात्म्याची प्राथेना, विनवणी 
करून मुलांना साहाय्य करण्यासाठी त्याला जागरूक 
रहाण्यास सांगत असतात, यामुळे या नाटकाला 
इस्क्रिलसने “ अर्घ्यंधारिका ' हे नाव दिले असावे. 
नाटकाचे कथानक कौशल्याने रचून, नाट्यपूर्ण 
असे खुलवीत नेले आहे. सवंध नाटक व्यापून 
टाकणारी सुडाची कथावस्तु नाटकाच्या अगदी 
आरंभीच मांडली जाते. ऑरेस्टीज पित्याच्या 
समाधीला वंदन करूत त्याच्या मृत्युबद्दळ शोक 
करताना, हर्मीजलळा, आपला वारसा आपल्याला 
मिळवन देण्याबद्दल व झ्यूसला, पितृवधाबद्दल सुड 
घ्यावयास साहाय्य़ करण्यासाठी प्राथिताना दिसतो. 
मग अरघ्यंधारिका व इलेक्ट्रा येतात व अँगमेम्तॉनवर 
विश्‍वासघाताने झालेल्या अत्याचारांचा व त्याच्या 
शवाच्या विटंबनेबद्दलचा सारा इतिहास त्यांच्या 
भाषणांतून वाचकांना व ऑरेस्टीजला समजतो. मग 
सूडाच्या योजना क्रोधावेशात व देवांच्या प्राथना - 
समवेत आखल्या जातात. मृतात्म्याला सुडास 
साहाय्य करण्याबद्दल जोरदार चेतवणी चालूच 
असते. मग परदेशी पाहुण्यांचे सोंग घेऊन ऑरेस्टीज 
व त्याचा मित्र पायलेडूज क्लायटेम्‌नेस्ट्राला 
ऑरेस्टीजच्या मृत्यूची खोटी बातमी देतात, शेवटचा 
शत्र मेला म्हणून क्लायटेम्नेस्ट्रा इजिस्थसला 
आनंदाने बोलावणे पाठवते; पण शेवटी दोघांना हे 
दोघे ठार मारतात. घराण्यातळे पाप धुऊन गेल्याचा 
आनंद ऑरेस्टीज मानतो न मानतो तोच, क्रोध- 


ऑगस्ट, १९७९ 


देवता आप्तरक्‍तपातावद्दल त्याला शिक्षा देण्यासाठी 
धावून येताना त्याला दिसतात व तो बेभान, 


घाबराघुवरा होऊन आश्रयासाठी डेल्फीला, 
अँपॉलोकडे धाव घेतो. या शेवटच्या प्रवेशात 


नाट्योत्कर्षाची परमावधी झाली आहे. ऑरेस्टीज 
अँगमेम्नॉंनचा रक्ताने भरलेला, घावांच्या खुणा 
असलेला झगा सर्वांना दाखवतो व आपल्या कृत्याचे 
समर्थन करतो; पण लगेच क्रोधदेवतांचे दर्शन 
होऊन, बेभान होऊन तो पळ काढतो. वृंद दुःखाने 
म्हणतो, “ या घराण्यावरचा हा तिसरा आघात- 
पहिला थिएस्टिसने आपल्याला अपत्यमांस खाऊ 
घातल्याबद्दल अँट्रिएसच्या घराण्याला दिलेला ज्याप, 
दुरारा अँगमेम्नॉंनचा खून, व तिसरा क्लायटेम्‌नेस्ट्रा 
व इजिस्थस यांचा वध. देवा, या साऱ्याचा दोवट 
तरी काय होणार ? नियतीचा क्रोध केव्हा 
शमणार ?” 

एकंदर नाटकात, सुडाचे कारस्थान व त्याची 
यशस्वी परिणती हे कथानक उलगडले जात अस- 
ताना उत्कंठा व नाट्य यांचा सारखा अधिकाधिक 
परिपोष होत राहतो. 

आऑरेस्टीज हा सूड घेणारा म्हणजे मुख्य पात्र. 
त्याच्या अंगी पितृनिष्ठा, भगिनीप्रेम व कुटुंबाबद्दल 
आस्थाच आहे. आपला न्याय्य वारसा हस्तगत 
करण्याची त्याला ईर्षा आहे. मात्र ही कामगिरी 
करताना कराव्या लागणाऱ्या मातृवधाबद्दलची 
कातरता व अँरपॉलोच्या आज्ञाभंगाची भोती या दोन 
भावनांचा त्याच्या मनात संघर्ष सुरू झालेला आहे. 
अँपॉलोने त्याला मातृवध करण्याचा आदेश दिला 
आहे. तो करणार आहे ते न्याय्यच आहे असे 
अधघ्यंधारिका व इलेक्ट्रा त्याला वारंवार बजावीत 
रहातात. त्याचा मित्र पायलेड्सही त्याला तेच 
सांगतो व त्याच्या पित्याचा मृतात्मा, ( हॅम्लेटच्या 
पित्याप्रमाणे ) कबरीतुन सुडाची मागणी करीत 
आहे, असे त्याला सारखे वाटत राहते. तो शेवटी 
मातृवध करतो, आपल्या कृत्याचे समर्थनही करतो, 
पण क्रोधदेवता त्याच्यापुढे प्रगट होतात व त्यांच्या 
भीतीने, नुकत्याच मिळालेल्या वारसा हक्काचा 
त्याग करून त्याला पळ काढावा लागतो, 

इलेक्‍्ट्राला या नाटकात इतकेसे महत्त्व नाही. 
पितुवधामुळे, आईच्या व्यभिचाराने व घरात 


इस्किलसची सहा शोकनाटथे : प्रस्तावना ९ 


सोसाव्या लागणार्‍या अपमानाने ती खवळली आहे 
खरी, पण बंधुप्रेमाच्या मार्दैवाने तिच्या व्यक्‍्ति- 
चित्रात सोम्यता माली आहे. न्याय मिळवून देण्या- 
साठी ती देवांची प्राथना करते, मृत पित्याच्या 
आत्म्याला साद घालते व भावाला उत्तेजन देते. पण 
नंतर कटाची गुप्तता राखण्यापलीकडे ती प्रत्यक्ष 
काही करीत नाही. नाटक अर्धे होईपर्यंत तिचा 
आवाज कानावर पडतो; पण उरलेल्या अर्ध्या भागात 
तिच्या तोंडी एकही भाषण इस्किलसने घातलेले 
नाही. % 

क्लायटेमूनेस्ट्रा पहिल्या नाटकातल्याप्रमाणे इथेही 
खानदानी भारदस्तपणाने वावरते. मात्र मनातून 
अशुभसुचक दुःस्वप्नामुळे ती घाबरली आहे व 
पतीच्या समाधीवर समर्पण द्रव्ये वाहून त्याच्या 
मृतात्म्याला शांतवू पहात आहे. पण अभ्यागतांचे 
स्वागत ती नेहमीच्या डौलदारपणे करते. पुत्राच्या 
मृत्युवार्तेने तिला धक्का बसला भाहे; पण मनातून 
संकटातून सुटल्यासारखेही वाटले असेल, ऑरेस्टीजने 
इजिस्थसला ठार मारल्यावर ती पुन: रंगमंचावर 
येते-त्रस्त, भयचकित अक्षी. मुलगा आपल्याला ठार 
मारायला उद्युक्त झाला आहे असे पाहून प्रथम ती 
त्याला शिव्याशाप देते, नंतर त्याच्या मातुप्रेमाला 
साद घालून पहाते-पण शेवटी त्याच्या तलवारीला 
बळी पडते. 

निरोप पोचवायला निघालेली दासी, सोफो- 
क्लीजच्या गोण पात्राप्रमाणे लक्षात रहाण्यासारखी 
आहे. इतर कोठेही इस्किलसने गौण पात्रे रंगवताना 
इतके कोशल्य दाखवलेले नाही. पण ही दासी भोळी, 
भाबडी, कुणी काय सांगेल तसे करणारी, घडलेल्या 
घटनांनी बावरलेली अश्ली छान रेखाटली आहे. 
गायिकावंद “। अघ्यंधारिकांचा ” आहे. या अँगमे- 
स्नॉनने ट्रायमधून लूट म्हणून आणलेल्या दासो 
आहेत. यामुळे त्यांना अँगमेम्नॉनबद्दह जवळीक 
वाटते. अँगमेम्तॉनच्या मुलांइतकेच त्यांना भेंगमे- 
म्तॉनच्या मृत्यूचे दुःख झालेले आहे व क्लायस्टेम्‌- 
नेस्ट्राचा राग आलेला आहे. त्याही सुड उगवण्याच्या 
इच्छेने उत्तेजित झालेल्या आहेत व राजाच्या 
मृतात्म्याळा, त्याच्यावर झालेल्या अत्त्याचारांचा 
बदला घेण्यासाठी उत्तेजित करीत आहेत. देवतांचे 
त्या कामी साहाय्य मागत आहेत. मुलांच्या कटात 

न. भा. २ 


साथ द्यायला त्या उत्सुक आहेत. क्लायटेमूनेस्ट्रा 
इजिस्थसला बोलवायला दासी पाठवते; तिला 
वाटेत गाठून, * नि:शस्त्र असा, रक्षकांना बरोबर न 
आणता ये ' असा निरोप त्याला द्यायला त्या सांग- 
तात. राजघराण्याच्या भाग्याशी त्या निगडित 
झाल्या आहेत, ऑरेस्टीजला पळ काढावा लागला, 
हे पाहून त्या व्यथित होतात. 

वृंदगीते काव्यमय, जोरदार असुन त्यात इस्कि- 
लसने आपले जीवनविषयक तत्त्वज्ञान ठिकठिकाणी 
गोवले आहे. क्लायटेमूनेस्ट्राच्या अपराधाबद्दल त्या 
म्हणतात, 

“जो दुष्कर्म करील, त्याला त्याचा परिणाम 
भोगावाच लागेल.” 

“< न्य़ायतत्त्व बदल्यासाठी आक्रोश करते व रक्‍ता- 
बहृल रक्‍ताचीच मागणी करते.” 

“ त्याय्य पक्षाची ऐरण भूमीवर ठाम मांडते 
आणि नियती लोहाराप्रमाणे ठोकून, ठोकून हत्यार 
बनवते.” 

“ अपराधाला शिक्षा झालीच पाहिजे.” 

या दंडकान्वये अपॉलो ऑरेस्टीजला मातृवघ 
करण्याचा आदेश देतो. हिसाचाराला हिसाचारानेच 
उत्तर मिळते. या दुसर्‍या हिसाचाराबद्दल दण्ड 
द्यायला क्रोधदेवता उद्युत होतात. या फ्युरीज 
ऑलिम्पिआनिवासी देवदेवतांच्या पूर्वीची दैवते 
होती, ती व्यक्‍तिगत असत व त्या त्या व्यक्‍तीच्या 
रक्‍तपाताबद्दल संबंधित आप्ताचा सुड घेत. ऑरेस्टीज 
फ्युरिजूना “ माझ्या आईचे संतप्त, शिकारी कुत्रे '7 
असे संबोधतो. 

ऑरेस्टीआतळे तिसरे नाटक “ युमेनाइडीज्‌ 
म्हणजे दयादेवता. दुसऱया नाटकातल्या क्रोधदेवता 
अथीनीच्या समजावणीने शेवटी दयादेवता बनतात. 

नाटकाच्या सुरवातीस ऑरेस्टीज व क्रोधदेवता 
डेल्फीच्या मंदिरात दिसतात, अँपोलो ऑरेस्टीजला 
त्याच्या सर्दैव पाठीशी रहाण्याचे आश्‍वासन देतो $ 
पण तरीही क्रोधदेवता त्याचा पिच्छा सोडणार 
नाहीत म्हणून त्याला अथेन्सजवळ पॅल्स अंथीनीकडे 
न्यायनिवाडा करण्यासाठी जाण्यास सांगतो. तो 
गेल्यावर क्‍्लायटेमूनेस्ट्राचे पिज्ञाच्च प्रगट होते व 
निद्रिस्त क्रोधदेवतांना ऑरेस्टीजचा पाठलाग 
करण्यासाठी चिथावते, मग सवच अँक्रॉंपॉलिसवरील 


4 > 


अँथीनीच्या मंदिरात दाखल होतात. अँथीनी उभय- 
पक्षांचे मृहे ऐकून घेऊन बारा प्रतिष्ठित अॅथीनीअन 
नागरिकांना पंच नेमते. त्याची मते समसमान 
पडतात, मग अथीनी ऑरेस्टीजच्या बाजूने मत देते 
व ऑरेस्टीज निर्दोष ठरून आपल्या राज्यात परत 
'जातों. मग क्रोधदेवता आपल्या पराभवाने तळमळत, 
अ्थेन्सवर अरिष्टे आणण्याची भाषा बोलू लागतात; 
'पण अथीनीने समजूत घातल्यावर त्या शांत होतात 
व अथेन्समध्ये पूजास्थान स्वीकारून नगरीच्या 
'वरदायिनी. देवता बनून राहतात. तेव्हापासून हे 
न्यायासन अक्रॉपॉलिसजवळच्या अँरीज टेकडीवर 
'कायम स्वंरूमात प्रस्थापित झाले व अँरीओपॅगस 
न्यायालय या नावाने, चोख न्याय देणारे म्हणून 
पिढ्यान्‌ पिढया ओळखले जाऊ लागले. 
कथानकात भाग्याची उलटापालट व सत्यस्थितीची 
प्रखर जाणीव आहे. आरंभीचा शरणार्थी म्हणून 
धावाधाव करणारा ऑरेस्टीज शेवटी निर्दोष ठरून 
राजपद भोगण्यास आर्‌गॉसला जातो. क्रोधदेवतांच्या 
अतिरेकी, असंयत सुडभावनेला आळा बसतो, 
नूतन देवायतनापुढे आपण निष्प्रभ आहो या 
जाणिवेने त्या वैफल्याने ग्रासुत जातात. कथानकात 
वाचकांची उत्कंठा सारखी ताणली जाते. ऑरेस्टीज- 
बद्दल करुणा व सहांनुभूती वाटते व कझोवटी 
त्याच्या पदरी काय पडणार, याबद्दल पर्यृत्सुकता 
वाढत रहाते; प्रत्यक्ष घटिते अत्यल्प, भाषणे, वादंगच 
पुष्कळ, तरीही इस्किलस आपल्या भाषाप्रभुत्वाने 
वाचकांचे अवधान प्रथमपासून शेवटपयंत खिळवून 
ठेवतो. 
मानव-स्वभावदशंनाला या नाटकात फारच 
थोडा वाव मिळतो. कारण एक ऑरेस्टीज सोडून 


बाकी सर्व देवदेवताच आहेत व त्यांची स्वभाव- 


वैशिष्ट्ये नेहमी ठरलेलीच असतात. अँपालो 
आपल्या भक्ताच्या सारखा पाठीशी रहातो. 
न्यायासनापुढे ऑरेस्टीजचे समथेन करतो. अँथनी 
आपल्या . शहाणपणाबद्दल, समतोळ बुद्धीबद्दल 
प्रख्यातच आहे. क्‍्लायटेम्नेस्ट्राचे पिशाच्च जिवंत 
कक्‍्लायटेमूनेस्टासारखेच मनस्वी, कोपिष्ट, दीघंद्वेषी 
आहे. क्रोंधदेवतांचा वृंद आहे- पण तो नाटकातल्या 
एकां पात्राप्रमाणेचे वावरतो व तो एक प्रमुख 
विरोधी शक्‍ती असल्यामुळे महत्त्वाचे स्थान घेतो. 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९.७९ 


ही ऑलिम्पसनिवासी नूतन देवायंतनांपूर्वीची दैवतें. 
यांना ' एरिनीज * वा. सुडदेवता असेही म्हणतात. 
मृतात्म्याचा शाप व प्रतिशोध घेण्याची प्रंबवळ 
इच्छा वास्तवात उतरवणाऱ्या या देवता - प्रत्येक 


'मृतात्म्याची अशी एंक सुडदेवता असते. या नाट- 


कातील.क्रोधदेवता क्लायटेम्‌नेस्ट्राने मरताना ऑरे- 
स्टीजला दिलेली धमकी सत्यसृष्टीत उतरवण्यासाठी 
त्याचा पाठलाग करीत आहेत. या देवता आप्तरक्‍त- 
पाताच्या पापाचाच तेवढा पाठपुरावा करतात. ऑँग- 
मेम्नांनशी क्लायटेम्‌नेस्ट्राचा रक्‍तसंबंध नव्हता. 
म्हणून त्याच्या रक्‍तपाताचा सूड घेण्यास सूड-देवता 
उभ्या राहिल्या नाहीत. तो सूड अँपॉलोला ऑरेस्टी- 
जकरवी घ्यावा लागला, दुसरा वृंद अथीनीअन 
नारींचा. हा फक्‍त शेवटी दयोदेवतांना त्यांच्या 
पूजास्थानी नेण्यासाठी व झ्यूसला शेवटी संर्वांचा 
समेट घडवून आणला म्हणून धन्यवाद देण्यासाठी 
येतो व गात गात रंगमंचांवरच्या, दयादेवता, पंच, 
व॑ इतर पात्रे यांच्या प्रचंड मेळाव्यात सामील होतो. 

दोन ठिकाणी घटिते योजण्योची इस्किलसची 
ही पहिलीच वेळ असावी, साधारणपणे ग्रींक नाट- 
कात स्थलांतर करण्यात येत नाही. पण इस्किलसंला 
दृश्यांच्या साहाव्याने नाटकाची परिणामकारंकता 
वाढविण्याची आवड होती. झेवटच्या दृश्याचा, 
मशाली घेऊन दयादेवतांना त्यांच्या भंगर्भातील 
सन्मान्य निवासस्थानांकडे गांत गात नेत भॅसलेला 
प्रचंड मेळावा- या भव्य दृश्याचा प्रेक्षकांवर किती 
परिणाम होत असेल, याची वाचकांनी कल्पना 


*करावी. ! 


“ ऑरेस्टीआ ” या त्रिपुटीत, प्रत्येक नांटकात 
कथानक' वेगवेगळे असले, तरी मध्यवर्ती कल्पना 
एकच आहे. “अपराधाला दण्ड झालाच. पाहिंजे.' 
पण त्या दण्डातूनच एक नवीन अपराध॑ उद॒भवंतो 
व त्याचा पुन्हा दण्ड भोगावा' लागतो -असे हे चक्रै 
चालू रहाते. पणं मग या दुष्टचक्रातुन मानव बाहेर 
कसा निघेल ? त्याच्या वैफल्याला, निराशेला काही 
तोडगा आहे की नाही ? इस्किल्स मांनवाळा देवा- 
घिदेव झ्यूसचा हवाला देतो. युंमिनाइजमध्ये 


अथीनी ही झ्यूसचीच प्रतिनिधी आहे.. ती समजा- 


वणी (प्सूएशन ) च्या मदतीने क्रोधदेवतांचा अति- 
रेकी, आंधळा क्रोध शमंवून अथेन्सला सुखशांती 


32% 14:00: 2-० डी 
"करखखगघर निघा, 


कनी. 


दावि धन, 
य 


इस्किलसची सहा शोकनाटये : प्रस्तावना 


प्राप्त करून देते. अँपॉलोही झ्यूसचाच प्रतिनिधी. तो 
ऑरेस्टीजवरचा कलंक धुऊन टाकतो व अशा रीतीने 
या दुष्ट चक्राची समाप्ती होते. 

झ्यूस कुठल्याच नाटकात रंगमंचावर येत नाही. 
कारण ग्रीक रंगभूमीचा तसा दंडक होता. पण 
इ्यूसची प्रतिमा इतर देवांच्या संभाषणांतून इस्कि- 
लसने आपल्या मनःचक्षंपुढे साकार केली आहे. 
झ्यूस प्रथमदशंनी- जुलमी, मत्सरी, कोपिष्ठ, -छळ- 
वादी वाटला, तरी अखेरीस मानवांचा तारणहार 
तोच आहे. तो स्वत: यातता सोसून शहाणपण 
ज्िकला “आहे. म्हणून मानवांबद्दल त्याला कणव 
आहे. तो स्वतः शरणार्थी आहे म्हणून शरणार्थ्यांचा 
तो त्राता आहे. मात्र मनोभावे मानवाने त्याला 
शरण गेले पाहिजे, त्याच्या संकेतांना मान देऊन 
वेळे पाहिजे म्हणजे शेवटी. तो सर्व काही ठीक 
करील, 

या नाटकात इंगप्रूसचा-नवीन देवायतनाचा व 
क्रोधदेवतांचा, जुन्या देवतांचा संघर्ष. आहे. ही जुनी 
दैवते फक्त कायदा जाणतात-< त्यांना विवेक, दया, 
माया नाही, पण नवीत देव विवेकी, प्रज्ञावंत 
भाहेत. अँरिस्टॉटलने कायदा (लॉ) व विवेक 
( इक्विटी ) यांमध्ये विवेक श्रेष्ठ मातला आहे. 
अथीनी पंचांना उद्देशून जे भाषण करते, ते तत्का- 
लीन श्रीक प्रेक्षकांनाही मार्गदर्शक वाटले असेल. त्या 
भाषणात तौ दरारा व क्षमाशीलता यांचा यथायोग्य 


११ 


मिलाफ न्यायदानात नित्य व्हावा, असे प्रतिपादन 
करते:- झ्यूसला शरण आलिल्याला तो यातनांतूनच 
तावून सुलाखून बाहेर पडला असल्यामुळे, झ्यूस दया 
दाखवतो. अशीच दया त्याने आयोवर, प्रॉमिथिअस- 
वर केली व अश्याच दयाक्षमाशीलतेने तो आरि- 
स्टीजला दोषमुक्त करतो. 


जुन्या व नव्या देवतांच्या संघर्षानंतर त्यांचा 
शेवटी मिलाफ होतो. जुन्यांनी आपला हूटवादीपणा 
सोडल्यानंतर त्यांना नव्या देवायतनात समाविष्ट 
करून धेण्यात येते. जुन्या देवता या अविवेकी. अंत:- 
प्रवृत्तींच्या प्रतीक आहेत, नवे देव या भंतःप्रवृत्तींना 
नर्दाळून न टाकता, समजावणीने त्यांचा हृदयपाळट 
करून त्यांना पूजनीय, स्वीकारणीय बनवून सोड- 
तात. ते विवेकाचे प्रतीक आहेत. हा सवेच कथा- 
भाग मानववंशाच्या प्रगतीच्या इतिहासाचे प्रतीक 
आहे. मानवाच्या सहज-प्रेरणा या हिंस्र, सारासार 
विचार न करणाऱ्या, विनाशक असतात. पण त्यांचा 
समूळ विनाश करणें इष्ट नसते. त्यांचे विवेकाच्या 
साहाय्याने उन्नपमन करून, मानवाच्या प्रगतीला' 
त्यांच्या शक्‍ती जुंपल्या पाहिजेत. 


अशी ही इस्किलसची श्रेष्ठ नाटके, त्यातील 
प्रगाढ तत्त्वचितनाने, भव्य प्रतिभाशक्‍तीने, भाषा 
बैभवाने व परिणामकारक दृश्यांनी विश्‍व-साहित्यात 
मानाचे स्थान मिळवून अमर झाली आहेत. 


चुकीची दुरुस्ती 


* नवभारत ' जुले, १९७९ च्या अंकात पृ. ३८, स्तंभ २ रा वरून ९ वी ओळ : * पण प्रकाश 
हा ” य़ा ऐवजी “ पण प्रकाश ऊर्जा छोट्या 
"कली १ व श्या 
पुंजांत समाविष्ट झालेली असेल ...... * असे वाचावे. 


ऊर्जा हवेच्या पंजात समाविष्ट झालेली असेल , 


--का, सं. 


अनिरुद्ध कुलकर्णी 
यंत्रयुगातील सिद्धहस्त 


एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस पदिचिमी 
वास्तुविद्या अधमृत अवस्थेस येऊन पोहोचली होती. 
पुर्वेकडील वास्तू तर मध्यय्‌गातच नांदत होत्या. 
पुण्यात, फर्ग्युसन कॉलेज, विद्यापीठ, जुने ससून 
हॉस्पिटल यांच्या इमारती जशा आहेत किंवा मृंब- 
ईला व्ही. टी. स्टेशन, राजाबाई टॉवर किंवा हाय- 
कोट यांच्या इमारती जशा आहेत तशा प्रकारच्या 
लहानमोठ्या इमारती उठविण्यात पाइचात्त्य वास्तु- 
विद्‌ मशगूल होते. जाड दगडी भिती, तिरकी उंच 
कौलारू छपरं, उंचाड्या खिडक्या, अवजड दरवाजे, 
बेढब जिने, भितींना फासलेले पिवडीचे रंग, 
अंधाऱ्या खोल्या, जाड फरश्या ही या इमारतींची 
वैशिष्ट्ये होती. सभोवताली निर्माण होत असलेल्या 
नव्या युगाशी त्यांचे नातेच उरले नव्हते. 


या प्रबोधनकालात जन्मलेल्या व नंतर वाढ- 
छेल्या इमारतींचा सरंजामी अस! थाट होता, नाही 
असे नाही. पण तो काहीच इमारतीत प्रत्ययास येई. 
अक्षया इमारती बांधणे खचिक होत होते. खर्च कसा 
वाढेल ह्याचीच काळजी त्यावेळचे स्थापत्त्यशास्त्री 
घेत होते. चाकोरी सोडून तर कोणी विचारच करा- 
यला तयार नव्हते. ब्रिटिश वा फ्रेंच राज जेथे जेथे 
पोहोचले तेथे तेथे या इमारती पोहोचल्या. गल्ल्या- 
बोळांनी भरलेल्या गिचमिड शहूरांशेजारी जाऊन 
उभ्या राहिल्या. जनसामान्यांच्या धरांचा तर कोणी 
विचारच करत नव्हते. गवंडी-मिस्त्री बांधतील ती 
घरे आणि करतील ती पूर्वे दिशा. अश्या घरांतून 
आणि जुनाट गावांतून राहाणे खरे म्हणजे आनंद. 
दायक नव्हते. माणसं आनंदी होती ती स्वास्थ्यामुळं 
आणि स्वस्ताईमुळं. राहणीमानाच्या कल्पनाच 


खुरट्या असल्यामुळे. 


पहिल्या महायुद्धानंतर आणि विद्षेषतः १९२९ 
ते १९३४च्या काळात या वाड्यांनी केलेली आणि 
या घरांची झालेली कोंडी फुटली. नव्या घरांचा 
आणि नव्या शहरांचा विचार सुरू झ्ञाला, आधूनिक 
वास्तू आणि वास्तुविद्या युरोपात जन्मास आली. 
सिमेंटकाँक्रीट' पोलाद आणि काचा ही याला 
कारणीभूत ठरली, शहरातील नव्या भागांना नवे 
तोंडावळे प्राप्त झाले. अमेरिकेत तर गगनचूृंबी 
इमारतींची स्पर्धा गगनाला भिडली. जमंनीत 
रस्त्यांची बांधणी बदलली. १९६५ साली जेव्हां 
ल कॉब्‌ंझिए वारला तेव्हांतर आधुनिक वास्तुकला 
व वास्तु एक नवे वास्तव म्हणूनच उभे राहिले. 
यंत्रयुगाला पुरून उरणारे एक वास्तव, म्हणून. 


वाल्टेर ग्रोपिऊस, कॉर्बुझिए, मिझ्‌ व्हॅन डेर रो, 
राईट, मायर अशांसारख्या मूठभर क्रांतिकारक 
वास्तुकलावंतांनी हा कायापालट घडवून आणला. 
अर्थात्‌ यांत मुख्य “ हीरो ! कॉर्बुझिए. हा स्विस-फ़रेंच 
वास्तुकलावंतच होता. याचे कारण इतर स्थापत्य- 
शास्त्रज्ञ किवा वास्तुकलावंत जे करीत नसत ते 
त्याने केले. प्रत्येक बाबतीत क्रांतिकारक नावीन्य 
आविष्कृत करणार्‍या इमारती त्याने बांधल्या आणि 
त्याच जोडीला त्याचे मूलभूत विचार अनेक पुस्तके 
लिहून लोकांसमोर मांडले. त्यांचा अत्यंत मिशनरी 
वृत्तीने आणि हिरीरीने प्रचार केला. वास्तुशास्त्र, 
वास्तुतील अवकाशाचे नियोजन, नगररचना, फनि- 
चर मानवी जीवन या सर्वांवर अगदी तपझ्लीलाने 
विचार मांडले. तो वास्तुशास्त्राचा-वास्तुकलेचा 
तत्त्वज्ञ बनला, खऱ्या अर्थाने ' मास्टर बिल्डर ! 
बनला, रूटीन ठोकळेबाज पद्धतीने जे इमारती 
बांधीत होते त्यांच्यावर त्याने टीकास्त्र सोडले, 


यंत्रयुगातील सिद्धहस्त 


यामुळें वास्तुकला वादग्रस्त बनली तरी घरबांध- 
णीचा आणि पर्यायाने नगर रचनेचा नवीन दृष्टि- 
कोणातून विचार व्हावयास पाहिजे हे अनेक जाण- 
त्यांना पटले. नवीन वास्तूंचे स्वागत करणारे 
अनेकजण सामान्य माणसातही निर्माण झाले. 

या क्रांतिकारक मोहिमेविषयी सिहावलोकन 
करताना ल' कॉर्बझिए म्हणतो, '““ १९२७ पर्यंत 
मी आणि माझा भाऊ पिएर जानेरे असे दोघेजणच 
या मोहिमेत होतो. त्यानंतर उत्साही आणि तिष्ठा- 
वंत तरुणांच्या अखंड ओघापुळे आमचे वर्तूळ 
हळूहळू वाढू लागले. जगाच्या कानाकोपर्‍्या- 
तून, तरुण पिढीतील वास्तुविद्‌ आमच्या मठीत 
गोळा झाले. त्यांच्याजवळ आत्मविश्‍वास आणि 
शिकण्याची इच्छा होती, त्यांचा कामाचा उरक तर 
इतका दांडगा होता, की आळस वा कंटाळा यांना 
वावच नव्हता. त्यांच्या उत्कट सत्यप्रीतीचे आणि 
सखोल श्रद्धेचे आम्ही त्रणी आहोत ” ( कंप्लिट 
आकिटेक्चरल वस, खंड २ ). 

दोन महायुद्धांच्या दरम्यान अत्तेक “ प्रेषित 
उदयाला आले. मुसोलिनी, शास्त्रज्ञ चेंबरलेन, 
हिटलर, शॉ, ट्रॉटस्की, इ. अनेक; परंतु लवकरच ते 
निस्तेज झाले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर तर त्यांची 
नावापुरतीच निशाणी उरली. कॉर्बुझिंएचे मात्र असे 
झाले नाही. टी. एस्‌. एलियट, पिकासो, आईन- 
स्टाईन यांच्याप्रमाणे त्याचा प्रभाव आणि महत्त्व 
झाजही पूर्वीच्याच उत्कटतेने शाबूत आहे, किंबहुना 
ते वाढतच आहे. 

१९१९ साली वाल्टेर ग्रोपिऊसने जमंनीत वाय- 
मार येथे ' बाऊहाऊस ' ही नव्या वास्तुविद्येची 
चळवळ उभारली. डेसॉ. येथे या चळवळीचे 
: बाऊहाऊस'ही आदश म्हणून बांधले. आधुनिक 
“आंतरराष्ट्रीय ' वास्तुकलेचा हा पहिला वास्तुपाठ 
होता. (ही इमारत पुढे युद्धात नात्सींनी नष्ट 
केली. ) ज्या उद्दिष्टांकरिता इमारत बांधली जाते 
ती उद्दिष्टे पूणेपणे तडीस गेली पाहिजेत. आकारिक 
सौंद्ये काय ते आपोआपच निर्माण होते हा कार्ये- 
वाद ग्रोपिऊसने कठोरपणे राबविला. वास्तुकले- 
तील नक्षीकाम, जाळींकाम, अवास्तव मापाच्या 
दारे-खिडक्या, निष्कारण जाड भिती या साऱ्या 
सार्‍यांना त्याने सिमेंट, पोलाद, काचा ही नवी 


१३ 


सामग्री वापरून पुणे फाटा दिला. इमारतींबरोबरच 
भांडी, कड्या-कोयंडे, पलंग, कपाटे, वस्तरा इ. 
गोष्टींचाही त्याने विचार केला, परिणामी एकोणी- 
साव्या शतकातील युरोपीय, ऐसपैस, पायघोळ 
वास्तुकला त्याच्या दणक्यामुळे पेंढा भरलेल्या 
वाघासारखी कोसळली. “ फएठापा 1010093 
॥प्ा७ीा00 ” हा नवा मंत्र हा हा म्हणता 
युगमंत्र ठरला. 


मिझ्‌ व्हॅतत डेर रो आणि ल कॉर्बुझिए दोघेही 
सुरुवातीस या कार्यवादाची री ओढून पुढे आले. . . 
1688 18 11016 म्हणणाऱ्या मिझूने कार्यवाद 
आणि अभिजात सोंदर्यकल्पना यांची सांगड 
घातली. त्याच्या ' स्कायस्क्रेपस'मुळे तो गाजला. पण 
कॉर्बँझिएने ग्रोपिकस आणि मिझ्‌ या दोघांवरही 
कडी केली, ' हाऊस इज ए मशीन ट्‌ लिव्ह इन्‌ 
या मिझूच्या घोषणेला त्याने यंत्रयृगातील घरे कशी 
हवीत याचे सिद्धान्त मांडून प्रत्यक्षात आणले. 
कार्यंवाद आणि आधुनिक तंत्रविज्ञान यांची सांगड 
त्यानेच सुद्वातीच्या कालखंडात घातली. त्याच्या 
“ल मोद्युलो ” च्या सिद्धान्तामुळे तर आधुनिक 
वास्तुकला म्हणजे कॉर्बुझिए आणि काँ्बुझिए म्हणजे 
आधुनिक वास्तुकला हे समीकरण इतिहासात कायम 
झाले. ग्रोपिऊसचे * बाऊहाऊस  , मिझूचे ' ट्यगन- 
हाट हाऊस ' यांच्यावर मात करणारे * विला 
साव्वॉय्य ' त्याने बांधून दाखविले, या तीन इमारती 
आज आधुनिक वास्तुकलेचा पहिला आदक्षेपाठ 
म्हणून भोळखल्या जातात. क्लॅरिटी, प्यु रिटी, युनिटी 
-निर्दोषता, विशुद्धता आणि एकात्मता यांचा आदश. 


कॉर्बुज्िएने बांधलेल्या श्रेष्ठ इमारती तर आज 
देशोदेशी आहेत. त्यांचे वणन करणे शब्दांनी 
जमणारे नाही प्रत्यक्ष नाही तरी छायाचित्रांच्या- 
माफेत जरी त्यांचा परिचय करून घेतला, तरी या 
महामानवाने काय किमया केली आहे हे समजण्या- 
सारखे आहे. ला मेझाँं रोश, विला साव्वॉय्प, 
सित्रोहान हाऊस, सेंत्रोसोयूस (मॉस्को) विला इवोब, 
मेझाँ ला तुरेन ( लिआ ), पॅरीस विद्यापीठातील 
पाविलिओं सुईस, मासेंय्य़ येथील ल्युविते दाबिता- 
सिओ, रोक्षां येथील नोत्र दाम द्यु ओत हे चच, एस्त्रि 
नू व्हो या नवकलादालनाची इमारत, ओझनफां या 


छि 


सहकारी चित्रकाराचे घर, राम्‌वुईले येथील विश्रांती- 
निवास, मेझाँ लिप्चिटत्झ् मिस्ट्शानिनोफ, पेसाक 
येथील घरांची वसाहत, पॅरिसमधील पेले दयु प्युप्ल्अ, 
विला मांद्रो, पॅरिस येथील निर्वासित-निवास, मेझां 
जाऊल, आयडिअल होम (लंडन), अल्जिअस येथील 
मरीन क्वार्टसं, चंडीगढ येथील सेक्रेटारिएट, हाय- 
कोटे, विधानसभा, गवनंर पॅलेस, या इमारतींचा 
समूह, नांत रेझ्षे येथील वसाहतींच्या इमारती, 
अहमदाबाद येथील मनोरमा साराभाई निवास, 
विला शोधन, व कापड-गिरणी मालकांच्या संघट- 
नेचे केंद्र, टोकियो येथील राष्ट्रीय आर्ट म्युझिअम, 
ब्रुसेल्समधील फिलिप्स पॅविलिअन, पॅरिस-ओसतें 
येथीळ सांस्कृतिक केंद्र, ब्राझीलमधील फ्रेंच एम्ब- 
सीची इमारत, स्ट्रासवुर्गमघील पॅले देस काँग्रेस 
अशा अनेक इमारती कॉर्बुकज्षिए हे नाव उच्चारताच 
त्याच्या चाहात्यांच्या डोळयासमोर तरळू लागतात. 
यातील जवळजवळ सर्वे इमारतींची प्रेक्षणीय स्थळांत 
गणना होते. हजारो प्रवासी, वास्तुकला-स्थापत्य 
शास्त्राचे विद्यार्थी दरसाल त्यांना ' भेटी देतात. 
कॉर्वुझिएने उभारलेले त्याच्या * विल रादियूझची !- 
आदरशेनगरीची कल्पता साकारणारे, चंडीगढ तर 
आधुनिक वास्तुशास्त्रज्ञ, कलावंतांची व आधुनिक- 
तेची चाहा करणाऱ्या प्रवाशांची मक्‍काच झाले आहे. 
या जवरदस्त युगनिर्मात्याला समजावून घेणे सोपे 
नाही. वीस-वीस पंचवीस-पंचवीस वर्षे ज्यांना 
त्यांचा सहवास व स्वेह लाभला अश्या तज्ज्ञांना- 
देखील त्याचे नवीन नवीन पैलू दृष्टीस पडत राहा- 
तात. चित्रकार, शिल्पकार, वास्तुकलावंत, नगर- 
रचनाकार, आधुनिकतेचा प्रवक्ता, जीवनाचा भाष्य- 
कार अशी अनेक अंगे असणारे हे लोकोत्तर व्यक्ति 
मत्त्व होते. ' [॥॥ 00१ (0 पातहा'88110 
हाय] 018 188 (0 _01860ए6' णा” हे 
पॅरिसच्या कार्बुझिए फोंडेशनचे संचालक आर्द्र 
वोगेन्स्की यांचे उद्गार अक्षरश: खरे आहेत, 
विसंगतींना भिणारी माणसे जीवन समजावून 
घेण्यास असमर्थ ठरतात. ती कॉर्बुलाही समजू शक- 
णार नाहीत, कारण विसंगतींना सामावून घेण्या- 
इतपत त्याचे व्यक्तिमत्त्व आणि कार्य समृद्ध व 
विद्ञाळ आहे. त्याच्या कार्याचा, पुस्तकांचा व 
योजनांचा जसजसा वाढता परिवय होतो तसतज्ली 


अनुक्रमणिका 


'नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


या सर्वांतील आंतरिक एकात्मता लक्षात येते. 
कॉर्वुझिए विसंगतींना कवटाळतो, ढोबळ वर्गीकर- 
णांचा निषेध करतो, तथाकथित: समस्या धुडकावून 
लावतो, विरोध निस्तेज करतो आणि एका समग्र- 
तेवर, आंतवंध सम्यकावर त्याचे भरारते विचार 
उभारतो, वास्तुशिल्पे बांधतो. 

त्याला युटोपिअन म्हणणे, स्वप्नाळू म्हणून कमी 
लेखणे वाजवी नाही. युटोपिअन विचारवंतात (उदा. 
रूसो, सां सिमा) नवा शोध महत्त्वाचा आणि. कला 
दुय्यम असे दिसते. कॉर्बूझिएमध्ये असे नाही. युटो- 
पिआपेक्षा आदर्शाकडे त्याच्या मताची ओढ आहे. 
निदोंष रचना कशी साधायची याच्याकडे त्याचे सारे 
लक्ष असे, पॅरिस युनिव्हसिटीतील ' स्विस पॅविलिअन? 
मध्ये त्याने एकेका इंचाचा विचार केला आहे. सर्व- 
प्रथम तो वास्तववादी होता; पण त्याची सर्जकता 
इतकी प्रखर होती, को तो वास्तवाला आदर्शाप्रत 
खेचून नेई. ' युनिते दाबितास्सिओ! काय किवा 
रॅडिअन्ट सिटीच्या त्याच्या योजना काय माणसे, 
कुटुंबे, समाज प्रत्यक्षात, वास्तवात कसे आहेत याचा 
विचार करूनच निर्माण केल्या गेल्या आहेत. त्याची. 
बांधकामे, त्याचा शहरवाद हे समाजरचनेचे त्याला 
जे दर्शन झाले त्यावर आधारली आहेत. 

उंच उंच, ' ब्लॉक्स ? असलेल्या इमारती भाणि 
मुंबईसारख्या घाणेरड्या शहरातील गचाळ, गळक्या 
चाळी कॉंबुंझिएमुळे निर्माण झाल्या असे जे मानतात 
त्यांना कॉर्ब समजलाच नाही. कारण या इमारती 
कॉर्बुझिएच्या इमारतींच्या बाह्यांगांचे केविलवाणे 
अनुकरण केल्याने निर्माण झाल्या आहेत. या 
इमारतींत त्याचे “ तत्त्वज्ञान नाही आणि त्याची 
गगनस्पर्शी प्रतिभा तर सुतराम्‌ नाही. अशा एकावर 
एक रचलेल्या बेंगरूळ * फ्लॅट्स ' मध्ये गुंफण कोठे 
असते ? एकात्मता असते का ? अशा फ्लॅटसमुळे 
समाजाचे ' संघटन ! होते का ? र 

कॉर्बुझिए कार्यवादी होता 
साईटची वास्तुकला जैविक आहे 
आहे. तके आणि च डे र्‍ 
कन क नो रा क ह 

गुणवत्तेने गेले पाहिजे, 


कार्यवाद ओलांडला पाहिजे असे तो सांगे. कार्यवाद 


हा शब्दसुद्धा त्याला आवडत तसे. बांधकाम कोणतेही 


असो ते प्रातिभ असलेच पाहिजे यावर त्याचा कटाक्ष 


तर फ्रॅंक लॉइड 
हा मोठा गेरसमज 


उड, 
क्ल 


"करखगंघर चिनचे) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


यंत्रयुगातील सिद्धहस्त 


असे. 8] छा 6ठा.प्रा'9 18 गाछीतप0३ट 
8 0109016 हा त्याचा उद्गार त्याची यंत्रयुषीन 
आणि आधुनिक वास्तुकला व वास्तु समजावून 
घेण्याला खरोखर मार्गदर्शक ठरतो. कॉं्वृझिए 
पिकासोबरोबरीचा आणि ' सेझान'ला मानणारा 
चित्रकार होता हेही आपण विसरता कामा नये. 


खडबडीत सिमेंटच्या भिती, घरांची सपाट छपरे, 
सपाट गच्च्यांवरील बागा, जोतं नसलेल्या, एक 
मजला वर उचललेल्या इमारती, काचांच्या दर्शनी 
भिती, पोलादी चौकटीत बसविलेली मोठमोठी 
कांचांची तावदाने, सनतब्रेकर्स, आवारात फरणां- 
ऐवजी घातलेले सिमेंटचे पाटे आणि त्यामधून 
डोकाविणारी लुसलुशीत हिरवळ, नुसत्या पाईप्सचे 
कठडे असणारे जिने, अ्या अनेक आधुनिक तत्त्वा< 
तंत्रांची मुळे शोधू गेले तर कॉर्वुझिएमध्ये ती सापड- 
तात. पण या तंत्रात आधुनिक वास्तुकलेचे मर्म आहे 
कार्य ? नाही. किंबहुना ह्या क्लुप्त्या आहेत. मम 
आहे ते त्यांच्यामागे जो मूलभूत विचार कॉर्दुझिए 
मांडीत होता त्यात आहे. 


व्हेले यून आशिंतेकत्यूर या १९२३ साली 
प्रकाशित केलेल्या क्रांतिकारक ग्रंथात कॉर्बुजषिएने 
त्याची भूमिका नेटकेपणाने मांडली आहे. 


यंत्राधिष्ठित कारखानदारीने आणि उद्योगधंद्यांती 
आपणांला वेढून टाकले आहे. तिच्या पुरात जणू 
आपण सारेजण वाहातो आहोत आणि एका अज्ञात 
दिशेकडे ढकलले जातो आहोत, असे असले तरी या 
कारखानदारीनेच नव्या युगाच्या बांधकामासाठी 
लागणारी सामग्री आपणास पुरविली आहे. यंत्रांचा 
उपयोग करूत आपण घरांची निर्मिती मास-प्रॉड- 
क्श्नच्या धर्तीने केली पाहिजे. भिती, छपरे, खिडक्या 
दारे ही कारखान्यात तयार झाली पाहिजेत. जागेवर 
आणून ती नुसती जुळविता आली पाहिजेत. सामान्य- 
जनांच्याच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांच्या घरांचादेखील 
प्रश्‍न या घाऊक घर-निभितीतुन सोडविला पाहिजे. 
मास प्रॉडक्शन तंत्रांनी. तयार केलेल्या घरांतून राहा- 
ण्याचा निर्धार आधुनिक कामगारांनी, माणसांनी 
केला पाहिजे. 

घरे बांधणीसंबंधीच्या जुन्या मृत कल्पना जर 
मनातून काढून टाकल्या, दोमिनो तंत्र जर 


१५ 


स्वीकारले, ( ' दोमिनो ' ही दुमजली चौकटीच्या 
खांबात बांधलेल्या घराची कल्पना ) चिकित्सक, 
वस्तुनिष्ठ दृष्टीने जर पाहू लागलो तर आपण 
वास्तू-यंत्र ' ०086 11801116 ' या कल्पनेपाशी 
येतो. यंत्रे जज्षी धट्टोकट्टी व १००%, कार्यक्षम 
असतात तशीच घरे हवीत. ती सुंदर दिसतील्च. 
त्याची स्वतंत्र फिकोर नको, आधुनिक माणसाजवळ 
यंत्र-वृद्धी-मेकॅनिकल सेन्स- हवीच. यंत्राविषयीची 
आत्मीयता दैनंदिन घडामोडींमुळे योग्य असल्याचे 
सिद्ध होते. यंत्र-वुद्धीमुळे यंत्राविषयी ( आणि 
यांत्रिक घरांविषयी ) आदर व कृतज्ञता वाटते. 


वास्तुकला ही चैतन्याची विशुद्ध निमिती आहे. 
रूप आणि आकारांची सुंदर रचना करून इंजिनि- 
अरला सुसंगती साध्य करण्यात मदत करणे हे 
आकिटेक्टचे काम आहे. घनफळ ( 11888) , पृष्ठ- 
भाग ( 8011906 ) व आराखडा (0191 ) ही 
त्रिसुत्री त्यांनी संतत डोळयासमोर ठेवली पाहिजे. 


घर बांधणीची समस्या सवे सामाजिक असंतो- 
षाच्या मुळाशी आहे. घर बांधणीचा आणि पर्या- 
याने नगररचनेचा प्रश्‍न जर आपण यदास्वी रीत्या 
सोडवू शकलो तर .खतरंजित क्रांती भापण टाळू 
शकू. क्तांतीपेक्षा घरबांधणीचा मार्ग आपण स्वीका- 
रला पाहिजे. हा या क्रांतिकारक ग्रंथाचा थोड- 
क्यात आशय आहे. घाऊक घरांच्या अनेक प्रतिकृती 
कॉर्वुझिएने येथे प्रसृत केल्या आहेत. 

मौज अज्ली की दुसर्‍या महायुद्धः'च्या आसपासच 
या विचारांविरुद्ध प्रतिकूल प्रतिक्रिया सुरू झाली. 
वास्तुकला निसर्गाकडे नेण्याचा प्रयत्न झाला. या 


प्रक्रियेतही कॉर्बुझिनेच सिंहाचा वाटा उचलला. 


आणि असे असले तरी हा ग्रंथ कालबाह्य झालेला 
वाटत नाही. याचे कारण यंत्रावर जरी आज कोणाचा 
फाजील विश्‍वास उरलेला नसला, तरी मास हाऊ- 
सिगची, मोठ्या प्रमाणावरच्या घरबांधणीची 
समस्या आजही शिल्लक आहे. संपुर्ण समाजाच्या 
घरबांधणीचा प्रश्‍न सोडविला तरच सुखासमाधानाने 
नांदता येणे. शक्‍य होणार आहे, हे संत्य शिल्लक 
उरले आहे. 

कॉर्बुझिएच्या परिपक्व विचारांचे दशन वीस 
वर्षांच्या अखंड संशोधनानंतर त्याने जे दोन महान्‌ 


१६ 


ग्रंथ लिहिले त्या 301 163 4 180068 (१९४१) 
आणि 1,688 1018 ॥७8॥011888116118 एपप- 
1081118 ( १९४४ ) ग्रंथांत दृष्टीस पडते. 
वास्तुशास्त्राच्या, वास्तुकलेच्या क्षेत्रात क्रांती 
झालेली आहे हे चोवीस मूलभूत मुह्यांच्या विशले- 
षणातून तो दाखवितो. ते मुद्दे असे: (१) पारं- 
परिक घरबांधणी. लाकूड, दगड, विटा. पायाची 
खोदणी आणि तळघरे. (२ ) पायाच्या भिंतीची 
श्रेणी, प्रत्येक मजल्यावर सारखी. (३) या तत्त्वावर 
उभारल्या गेलेल्या सहा मजली इमारती. परंतु 
(४) घराचे तोंड मात्र गडबड, गोंधळ, धोका, धूळ 
यांना सामोरे जाणारे. घराचा मागचा भाग उघड्या 
माळरानाकडे पाडणारा (५ ) माळरानही मागे 
वस्ती वाढल्याने निकालात निघाल्यावर (६) परि- 
णाम “ ब्लॉक >. कोंडी. चहुबाजूला रस्ते. परिणामतः 
शहर म्हणजे दगड धोंडे, खडी, गोंगाट, कंटाळवाणे- 
पणा यांचे वाळवंट. नैसगिक स्थितीचा विलोप. 
माणसाचे शरीर आणि मन या दोहोंचा कोंडमारा. 
१९ व्या आणि २० व्या शतकांत क्रांतीस सुरुवात. 
पोलाद, कांचा आणि रिएनफोसंड सिमेंट हे तीन 
कारणीभूत घटक. वास्तुशास्त्रीय क्रांती. (७) भार- 
वाहक भितीच्या पायाऐवजी खांबांचा पाया. प्रत्येक 
खांबाखाली पुरेसा पाया, संपूर्ण जमीन मोकळी. 
पहिला मजला ३ते ५ मीटसं उंचीवर. घरांखाली 
मोकळी जागा (८ ) घरांखालून विनाअडथळा 
वाहातूक. ( ९ ) जवळ जवळ १००% जमीन पाद- 
चार्‍यांच्या हालचालीस मोकळी ( १० ) मोटारी 
आणि पादचारी हे वेगवेगळ्या पातळयांवर, त्यामुळे 
एकमेकांपासुन विभक्त व सुरक्षित. (११-१२-१३) 
रस्त्यावरून जाणारे किवा रस्त्याखालून जाणारे 
रस्ते- व्हियाडक्टस्‌ आणि सबवेज. ( १४ ) गच्चोचा 
माळा सपाट व त्यावर अधेवर्तुळाकार छत्रीवजा 
स्लॅञ्जची आच्छादने, त्यामुळे पावसाचे पाणी 
आतल्या बाजूस ओघळणार. ( १५ ) गच्चीवर 
बाग. त्यामुळे उष्णतेच्या किंवा थंडीच्या परिणामां- 
पासून सुरक्षितता.(१६)घरांचा दर्शनी भाग काचांचा. 
वाटल्यास १००५ काचांचा. घरबांधणीतील क्रांती 
ती हीच, हवेत उंच घरे बांधल्याने परिसराचा 
मोकळा वापर, (१७) ९0 1 4 ॥॥ या संस्थेचा 
अथेन्स चाटंर. तेव्हापासुन नगररचनेची सामग्री 


नवभारत 


ऑगस्ट', १९७९, 


म्हणजे (१८) सुर्य (१९) स्थल (२०) 
वनश्री, पोलाद आणि कांक्रीट. याच क्रमाने आणि 
क्रमशः महत्त्वाची. 

वास्तुशास्त्रीय क्रांतीमुळे नैसगिक जगण्याची 
शक्‍यता पुन्हा निर्माण झाली आहे. जुनी दारुण 
भवस्था नष्ट होणार आहे. वास्तूंचे नवे जीवशास्त्र 
उदयाला आले आहे. आतून बाहेर वाढ हे या जीव- 
शास्त्राचे मूळ सुत्र. ( २१ ) छ-वाय्‌--आकाराच्या 
जमीन कापणाऱ्या इमारती (२२) ७७78] 
आकार ( २३ ) आणि 17018] आकार (२४) 
असे हिविध (1) 1608113 ). इमारतींभोवती 
मोकळी हवा, सूर्यप्रकाश आणि निसगेरम्य वनश्री, 
ही इमारतीच्या बांधणीतील क्रांती घडून आल्या- 
मुळेच आधुनिक नगररचना शक्‍य. 

आधुनिक शाहररचनेत अंतभूत आहे, चार 
मार्गांची क्रांती. ती अश्ली : ( १ ) रस्ते : मोटारी- 
मुळे जमिनीवरील रस्ते नव्या तऱ्हेने बांधावे लागत 
आहेत आणि या मोटार-रस्त्यांमुळे देशांतील 
अंतर्भागांचा व तेथील माणसांचा समतोल बिघ- 
डतो आहे. त्याचे कपडे आणि सवयी बदलत 
आहेत. हमरस्ते ज्ञानप्रसाराचे, माहिती-वितरणाचे 
माध्यम झाले आहेत. या ज्ञानप्रसाराचा वेग इतका 
आहे, की अगदी देशांतर्गत भागातील लोकदेखील 
आधुनिकतेशी जोडले जात आहेत. नव्या रस्त्यांमुळे 
फॅक्टरी कामगार, शहरी कामगार आणि शेतकरी 
कामगार यांच्यातील सुप्त शक्तीच्या ऐक्याची 
शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मात्र दोघांच्या 
कामातील मूलभूत फरक आहेच. शिवाय शेतकऱ्याचे 
जीवन पुर्वोप्रमाणेच क्रूतुमानाचे- २६५ दिवस, 
४ क्रतु, २४ तासांचे- आहे तर शहरी कामगाराचे 
जीवन फक्त २४ तासांचे आहे. त्रटरतू कोणताही असो, 
त्याच्या जीवनक्रमात तसा फरक नाही. (२) रेल्वे 
रस्ते : रेल्वेमुळे रेल्वे संस्कृती. पण ही फारकाळ 
टिकणार असे दिसत नाही. पहिले यंत्रयुग (१९ वे 
शतक) घृणास्पद भौद्योगिक शहरांचे होते. ही शहरे 
पुर व गडबड यांनी व्यापलेली. मानवी मल्यांची व 
नियमांची पर्वाच या युगाला नव्हती. त्यातून 
माणसांचे शोषण व क्रांती जन्मली. मोठे हमरस्ते 
आणि रेल्वे रस्ते जेथे एकत्र येतात तेथे १९ व्या 
शतकातील ओद्योगिक शहरे वसली व सुजली, 


यंत्रयुगातील सिद्धहस्त 


दुर्देवाने मनुष्यबळ, घरे आणि अन्न यांच्या उपलब्धी- 
मुळे उद्योगधंदेही याच शहरांत निर्माण होऊन त्यांची 
रेडिओसेंट्रिक शहरे झाली. पण त्यामुळे मुख्प़ शहर 
वं उपनगरे दोन्ही गुदमरून जातात. उदा, मॉस्को, 
शिकागो, मुंबई. (३) जलरस्ते : पाण्याच्या मार्गाने 
होणारी वाहातृक काही ठिकाणी बंद पडली असली 
तरी जिवंत ठेवावयास हवीच. राईन नदीचे 
उदाहरण महुत्त्वाचे. (४) हवाई मार्ग : दोन 
युद्धामुळे विमानांची क्रांतिकारक निर्मिती झाली, 
आणि आज तर विमान वाहातूक आणि हवाई अड्डे 
आधूनिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. 


अत्यंत प्रगत आणि कार्यक्षम यंत्रणा, रडारसारखी 
यंत्रे यातुन उदयाला आली आहेत, 


चार मागे आणि वास्तुशास्त्रीय क्रांती यांचा 
समन्वय कॉर्बुझिए तीन मानवी वस्त्यांची कल्पना 
मांडून करतो. त्याच्या मते शेती-केंद्रित वस्ती 
ही पहिली मानवी वस्ती. तिचे स्थान प्रदेश्यांतगंत 
भाग, किवा आडबाजूची किनारपट्टी, जमिनीची 
मह्यागत करून धान्य व भाजीपाला आणि दूधदुभते 
उत्पन्न करणे हे झेतीवाडीचे (1811011 एं ) 
मूलभूत कार्य. अशा वस्त्यांना छोटी कारखानदारी, 
लघु उद्योग, शाळा, शेतकऱ्यांचे क्लब्स्‌, देवळे यांची 
जोड हवी. दुसरी वस्ती म्हणजे क्षेतिजिक औद्यो- 
गिक नगर ( 1111081 1॥1तप310181-0ए)11 ). 
पहिले तीन मार्ग एकत्रित येतात तेथे निर्माण होणारी 
ही मानवी वस्ती. फॅकक्‍्टरीज आणि मिल्स यांनी 
अशा वस्त्या गजबजतात. पण नीट रचना' व बांधणी 
केल्यास अश्या वस्त्यांचे उद्यान नगर्‍यांत ( ४७061. 
ल॑ं४०5)) मध्ये रूपांतर करता येते, उदा. हांबुगे. 
येथे मैदाने व' घराला लांगून बागा हव्प़ात. दिवसाच्या 
झाळा, युवक केंद्रे, बालवाड्या, सिनेमा नाटक 
थिएटसं, छोटी वाचनालये, ट्रेनिंग सेंटसं, तंत्रवेज्ञा- 
निक' महाविद्यालये, संशोधन केंद्रे, क्रीडांगणे, 
रेसकोसं, हॉटेल्स, इत्यादींनी ही शह्रे समृद्ध हवीत. 
ही शहरे मर्यादित वाढीची ठेवून सुधारत व नव्याने 
उभारत नेली तर सुख, स्वास्थ्य देतील, मात्र जर 
काःती. ( मुंबई सारखी ) अनिबंध वाढत गेली तर 
त्यांचा नरक होण्यास वेळ लागणार नाही. मग 
बकाली'; रोगराई, झोपडपट्ट्या, व्यसने, गुन्हेगारी 
सारे. आलेच. मानवाची तिसरी वस्ती, म्हणजे 

न. भा. ३ 


१७ 


रेडिओसंट्रिक शहरे. ही शहरे प्रामुख्याने प्रशा- 
सकीय, व्यावसायिक आणि कलात्मक चलनवलनाची 
केंद्रे असतात. उदा. बॉन, वॉशिंग्टन, चंडीगढ इ. मोठे 
राष्ट्रीय मार्गे, रेल्वेरस्ते, हवाई अडू, घरबांधणी- 
साठी मोठे परिसर, सावंजनिक व खाजगी प्रशा> 
सनाची कार्यालये, चर्चे, थिएटसं, हॉटेल्स, ग्रंथालये, 
सांस्कृतिक केंद्रे, वस्तुसंग्रहालये यांची वाढ अश्या 
प्रकारच्या वस्त्यांच्या जीवनाचा विकास करते. 

कॉर्बुझिएच्या मते या तीन मूलतः भिन्न पिंडांच्या 
वस्त्यांची गल्लत कधीही! होता कामा नये. ती 
झाली की अराजकाला सुरुवात होते, याचे कारण 
या तीन वस्त्यांची मूलभूत उदिष्टेच भिन्न आहेत. 
यंत्रयुगातील संस्कृतीला या तिघांचाही आधार 
हवा. त्यासाठी तिघांची भिन्न व्यक्तिमत्त्वे जोपा- 
सली गेलीच पाहिजेत. नैसर्गिक स्थिती शाबूत ठेवणे, 
वाढते उत्पादन करणे आणि यंत्रावर माणसाला 
विजय मिळबून देणे या तीन गोष्टी साधल्या तर 
आणि तरच सुसंगतीचे अर्थपूर्ण, समृद्ध आणि शांत 
जीवन माणसाला लाभू शकेल, प्रवास स्वास्थ्य 
आणि श्रम यांच्यातील गंमत त्याला चाखता येईल, 

कॉर्बझिएच्या बांधकामामागचा आणि नगर- 
रचनांच्य़ा स्वप्नांमागचा हा भव्य विचार पाहिला की 
मन हरखून जाते. आधुनिक माणसाला त्याने सुंदर 
अद्ययावत घरे आणि शहरे देण्याचा नुसता प्रयत्न 
केला नाही तर आधुनिक माणसाला त्याने त्याचे 
माणूसपंणच परत देण्याचा प्रयत्न केला. आणि 
यातच कॉर्बुझिएची थोरवी सामावलेली आहे. माण- 
साच्या या ध्यासातून कॉर्बुझिएच्या जगद्विख्यात “ल 
मोड्युलर ' या सिद्धांताचा जन्म झाला. घरे किती 
लांब हवीत, रुंद हवीत, उंच हवीत ? त्यांची 
दारे, खिडक्य़ा काय मापाच्या हंव्यात ? ती विशिष्ट 
मापांची हवी असल्यास तज्लीच का हवीत ? अक्शा 
समस्या वीस पंचवीस वर्षे कॉर्बुझिएच्या डोक्यात 
घोळत होत्या. हे चचितन १९४५ साली अखेरीस 
फलद्र्प झाले. आणि याच चिंतन-संशोधनासाठी 
त्याला त्स्युरिच विद्यापोंठाची तत्त्वज्ञान व गणित 
या विषयांतील डॉक्टरेटही मिळाली. 

जगभर लोकांनी बांधकामे केली पाहिजेत, त्यासाठी 
प्री-फेब्रिकेशन झाले पाहिजे, घराला लागणाऱ्या 
दारे, खिडक्या, स्लेॅब्ज, भिती यांचे उत्पादत घाऊक 


: प्रमाणावर झाले पाहिजे, उत्पादित वस्तू एका 
देशातून दुसऱ्या देझ्यात गेल्या पाहिजेत हे सारे खरे, 
'परंतु हे घडायचे असेल तर या साऱया वस्तूंना आणि 
त्यातून निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही वास्तूंना. एकच 
एक प्रमाण-॥6088छा76-लावता आले पाहिजे. हे 
प्रमाण कोणते? ७ क की 
: इंक, फूट, मीटर अशी प्रमाणे उपलब्ध : आहेत, 
परंतू- वांस्तुकलेला आणि स्थापंत्येशास्त्राला, मानवी 
संमंस्यांना'त्यांचा फारसा उपयोग होतं नाही. म्हणून 
ल कॉर्बझिएने-शालेस्‌ एदुआर जानेरे याने>एक नवे 
भ्रमाणे शोधून काढले. मानवी शरीरावर आधारित 
प्रमोणे. ज्या. प्रमाणाचा वापर करून ' अनेक' वास्तु 
रचना आणि. त्याही सुसंगत रचना करता येतात ते 
कमोयुलो हे प्रमाण, अर्धा पुरुष, पूरण उंचीचा पुरुष, 
आणि हात वर केलेला पुरुष यावर आधारलेली ही 

मोजेंपेंद्टी इतकी खळबळजनक पण सोयीची' ठरली, 
कीं वास्तुकलेतील “ लहरीपणा ? एका शिस्तीत 
ख्पांतरिते झाला. टेबलाची उंची अमुक, . कारणं 
बसलेल्या माणसाची उंची अमुक, सिडकीं जमिनी- 
' पासून इतक्यांच अंतरावर कारण माणसाचे डोळे 
'दैतक्याच अंतरावरं, ' खोलींची ' उंची ' एवढीच 
कारण हांत वर केलेल्या माणसांची. उंची. एवढीच 
अंद्या पंद्धतीने स्वच्छ विचोर करता 'येऊ लागला. 
विहीर चार पुरुष खोळ आहे, पाच पुरुष खोलं आहे 
असे बोलेणाऱ्या- ढक्षावंधी भारतीयांना ल॑ भोधुलो 
अगदी आपलेच वाटल्यास नवल. ते कसले ! मोठे 
क्ंतिकारी शोध हे. नंतर अगदी साधे वाटतात. 
तसेच मॉड्यूलरबाबतही वाटते. परंतु ल'मोद्यूलोचे 
'कीतुक करताना आईन्स्टाईन म्हणतो, “ ही प्रमाण- 
बद्धतेची भाषा अशी काही. आहे की तिच्यामुळे 
कोणंतीही गोष्ट वाईट तऱ्हेने करता,तर येत नाहीच 
वण सोप्या तऱ्हेने मात्र करता येते.” : 
भॉड्युलरची महती ही की या सिद्धान्तामुळे 
माणसाची स्थापना आधुनिक वांस्तुकलेच्या अगदी 
केंद्रस्यानीच. झाली. मॉड्युलर ही. एक' * चौकट” 
(08006) आहे. . सुसंगती आणि सुव्यवस्था 
साधणारी चौकटं. साडेपांचफुटी माणसाला. प्रमाण 
धरल्यास निर्माण होणारी प्रमाणबद्धता, (प्राचीन 
.ग्रीकांनी अशाच प्रकारचा एक -डायय़रांम प्रमाण 


म्हणून वापरला होता ). 


नवभारत. 


ऑगस्ट, १९७९, 


. "फर :वृक्षाकडे : पाहून आपल्याला हा. सिद्धान्त 
सुचला असे कॉर्बुझिए सांगतो. - फर वृक्षाच्या एका 
पानाचे जे प्रमाणात्मक'नाते संपूर्ण वृक्षाल्ी, तेच' नाते 
एका माणसाचे त्याच्या घराज्ली आणि त्याच्या घरांचे 
भोवतालच्या वस्तीशी. असते, ही त्यांची कल्पना 
पाहिली, की 'झाडावरून:. पडणाऱ्या सफरचंदाकडे 
प्राहून न्यूटनला सुचलेल्या गुरुत्वाकेंषणाच्या 'सिवा- 
न्ताची आठवण आपल्यांला येऊन जाते. . 

- ल मोययुलोच्या सिद्धानत्तानुसार॑ काटेकोरपणे 
बांधली गेलेली म्हणून मासेय्यच्या ल्यूनिते' दाबिता- 
स्सिओ या इमारतींचे महत्त्व "कॉर्बुझिएच्या. "-वास्तुं- 
कलेत अगदी अनन्यसाधारण आहे; अर्थात्‌. त्याची 
इतर सारी.तंत्रे येथे सुरेख 'तऱ्हेने. त्याने वोपरली 
आंहितच. १९४५ साली. बांधलेली ही ' वस्ती -- ही 
इमारत म्हणजे  “ हिरव्या 'वस्ती शवा प्रभावी 
प्रयोगही आहे. . भोवतालच्या निसर्गाची - रमणीयता 
येथे कोठेही बिघडलेली नाही. : -. _ _' ,. 
-. मासेय्य बंदेरानजींक ला माद्रांग' येथे' ही इतिहास 
घडविणारी इमारत उंभी. आहे. आंजहीं ती नवी 
आणि 'टवटवीत वाटते. पोंचदेच्यावर. माणसे अगवी 
मर्जेतं राहू ' शकतींल 'अशा या. दमारतीचा सवे. 
परिसर साडेसहां एकराचा आहे. फ्लॅट्सुवरोबरच 
येथे युवक क्लेब, नसंरीस्कूळ; खेळाची . व्यवस्था, 
तळमजल्यावरील गॅरेजेस, ही देखील आहेत. ओज 
अनेकं छोट्या मोठंया शहरांतून ओनेरशिप'फॅलॅंट्सल्या 
ज्या सोसायट्या ' दिसून येतात त्यांचे मळ म्ह्णजे 

ल्युंनिते दावितास्सिओ.' -. 
बत तव ती ा मनून भणि तीही 

र द पुत, शेहरातील वाहातुकीत 
दचारी वेगळे आणि वाहाने वेगळी असे करण्याचा 
यत्न हुवा, १०० & जमीन . बगीचाच्या किवा 
रानाच्या छ्पात हवी. मोटारी. फक्त" कमी अधिके 
उंचीच्या वेगळ्या रस्त्यांवरून. धावणार या सूत्रांत 
येथे सुंदर.उपयोग करून दोखविला आहें... . 

या उंच इमारतीचा. पाया आज वैशिष्टयपूर्या 


वाटतें नाहीं: 'पण बांधला तेव्हा मात्र तो तसा वाटतं 


होतां, पायाचा प्रत्येक खांब तीन':सिलेंडरिकेल पाई- 
ल्सवर आघधांरलेला आहे. ग्रा पाईल्स १० मीटर 
खोलीच्या असून दीड मीटर व्यासाच्या आहेत. पिळो- 
टिसेंच्या आधारावर तयार केलेल्या कृत्रिम जमिनीचा 


यंञ्रयुगातील सिद्धहस्त 


पृष्ठभाग . १३५ मींटर्‌ :लांब आणि ..२४ :मीटंर 
रंद असा आहे. त्याला. लांबीला काटकोणात असंः 
लेल्या १७ तुळयांचा- आधार आहे. प्रत्येक मजल्यावर 
मधूत्त एकं “रस्ता ' वाहतो. प्रत्येक मजला हा तीत 
पातळ्यांचा आहे. रस्ता हा मधल्या पातळीवर. आाहे. 
झाणि प्रत्येक फ्लॅट ( अपाटंमेंट ) दोन :पातळ्यांवर 
आहे, त्य़ातीक़ एक' खण रस्त्याच्या पातळीवर. तर 
उरलेळे दोन किवा-त्रीत खण वर किंवा खाली अद्य 
पातळ्यांवर -आहेत. 

.. इमारतीच्या अगदी वरच्या गच्चीवर गेलो,. की. 
जणू नै्सागिक जमिनीवरच आपण आलो आहोत. असे 
वाटते. हा: भास प्रतिभासंपन्न .नियोजनाचाच :परि- 
णाम आहे. गच्चीवर एक बगीचा आहे. बगीच्यात: 
नर्सरी शाळा आहे ( तिचा संबंध १७ व्या मजल्या- 
वरील झाळेशी आहे ), उघड्या व बंद व्यायाम- 
शाळा, सर्येस्नांनाच्या जागा, काँफीपानगृह, पाण्याच्या 


टाक्‍या, खेळेंत्या हवेसाठी बांधलेली' दोन कुंडे आणि. 


धांवण्यांचा व्यायामे घेण्यासाठी तीनशे मीटसंची 
धावपट्टी ही या प्रतलावरं सुसज्ज आहेतं व्य 


प्रत्येक अपार्टमेंट बाहेरच्या रिएनफोसेड काक्री- 


टच्या चौकटीपासुन ' अलंग आहे. सुयंप्रकाशापासुन 
निर्माण होणाऱ्या.- उष्णतेचे वहंन रोखण्यासांठी ही 
खास उपाययोजना आहे. प्रेत्येक फ्लॅटमध्ये तीत कक्ष 
आहेत. स्वयंपाकघर, जाई वडिलांचे शय्यागृहू आणि 
मुलांचे. देय्यागृह. बाल्कन्यांना . सनब्रेकसं बसविलेले 
आहेत. मृलांच्या खोलीतील पाटिंशन्स संरकंती 
आहेत. त्यांच्या खोल्यांना सरकूत मिटविंता येतील 
अक्षया दारांच्या खिडक्या आहेत. इमारंतोच्या बोजूंना 
पुरेसे. सनब्रेकसे आणि क्लँडिग्ज आहेत. दोन्ही 
काँक्रीटमधील, तळमजल्यावर बाहेरच्या मुख्य दंशंनी 
भिंतीवर ल मोड्यूलर दाखविणार्‍या मानवाकृती, 
सिमॅटमध्ये उमटविलेल्पा माहेत, कायम टिकतील 
अक्षा तर्‍हेनें 

मनुष्य घरात राहातो, घरात त्याला ( खासगी.) 
एकांत मिळतो, त्यात त्याचे व्यक्तिमत्त्व वाढते. 
त्याच वेळी तो भोवतालच्या वस्तीतुन समाजाशी 
बांधला जातो. त्याचे सामाजिकीकरण होते. झोपडी, 
तंबू किवा गुंहा ही . आदिमार्नवाची अपाटंमेंटस्‌च 
होतं, पण ही वस्तीश्ी जोडलेलीच हवी असतात. हा 
मूल्भूत समतोल ल्यूनिते दाबितास्सिओ मध्ये त्याने 


2९ 
साधला. आहे. -घराची सूत्रे अपार्टेमॅट्सोठी: आणि 
वस्तीची सूत्रे मोठ्या इमारतीसाठी; म्हणजे एंक 
सुंदर भव्य .चौकटीत लहान लहात, चोकटी: एक 
तिसर्गाला' धरून निर्माण केलेलीं व्यवस्थिती ( 0८ 
१७! ). ल्यूनिते एक लहान नगरासारखीच आहे. 
तिचे.. उपनियम रस्ते; दुकाने, उद्याने असणाच्यां 
कृगरनियमांप्रमाणेच. परंतु ही चोकट, ही व्यवस्थिती 
* माणूस ' या' प्रमाणाशीच निगडित आहे. तिच्यांतं 
ग्णिती- भचूकपणा .असला तरी यांविक निर्जीवतां 
मात्र नाही. 

वास्तुसंबंधीचा कॉर्बुझिएचा आदश “ल्युनिते ! त 
साकार झाला आहे तर त्याचा नगररचेनेचा आदश 
चंडीगढच्या निर्मितीत भाविष्कुत झाला आहे. १९३० 
सालापासुत म्हणजे ' 178 ४1110 790160 66 * हे 
प्रदर्शत भरविल्यापासुन कॉर्बझिए आदशे तवे शहर 
वसविण्याचे स्वप्न उराशी बाळगन होता. ब्यूतॉस 
आयसंमधील धुणास्पद अस्तित्वाने त्याला मुळातून 
अस्वस्थ. केले होते ते कापमचे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये 
फक्‍त हजार माणसे. नीट..आखलेळे रस्ते. भयारी, 
रस्ते. .मोठमोठाले बग्यीचे, शहराच्या केंद्रस्थानी 
ग्रगनचुंबी इमारती. आदर्श तीसं ढांखांचीच वस्ती. 
अद्यी अनेक वैशिष्ट्ये असलेली तगरी त्याला उभोा- 
रायचीं होती. एखाद्या सम्राटालाच साजेशी. ही 
आकांक्षा होती. फ्रेंच सिडिकॉलिस्ट काय, रशियन 
कम्युनिस्ट काय, किंवा इेतालियन फालिस्ट काय 
कोणीच त्याला प्रतिसाद दिलेला नव्हता. पेसाक, 
दालिरमांसारख्या ठिकाणी त्याला फारतर *सोसा. 
यट्या' बांधायळा मिळाल्या होत्या. याचे कारण 
ज्यांच्या गळी तो आधुनिक शहरनिमितीची कल्पता 
उतरवू पहात होता ते तोंडाने जरी क्रांतीच्या गप्पा 
मारणारे होते तरी मनाने मध्यंयुगीन वास्तुकलेंच्याच 
कल्पनांना चिकटणारे होते. परंतु कॉर्बझिएचे नशीब 
उशिरा का होईना पण उघडले, आणि तेही भारता- 
सारंख्या पंरंपराप्रिय, गरीब देशात. याचे कारण 
भारतातही त्यांच्याचसारखा एक ' स्वप्नाळ ' यंगं- 
पुरुष वावरत होता. त्याचे नांव होते पं. जवाहरलाल 
नेहरू 

कॉर्बुझिएने वंसविलेले, कल्पिलेले चंडीगढ शहर 
ही एकसंघ रचना आहे. एकमेकांला छेदणाऱ्या उच्या 
आडव्या अक्षांची रचन. येथे पाकेस्‌, बाजार, रस्ते 


२७ 


हे सारेकाही प्रत्येक सेक्टरचा विचार करून वस- 
विले आहेत. लहान सहान. बाबींचादेखील विचार 
करण्यात आलेला आहे. कॉर्बुझिए म्हणतो, “ गरी- 
बातल्या गरीब नागरिकांना प्रतिष्ठित जीवन जगता 
यावे व त्यांना सुखसोयी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून 
हे बांधण्यात आले आहे. आणि हे शहर प्रश्नासनाचे 
शहर आहे. त्याचे कार्य निश्‍चित असुन त्याच्या 
रहिवाशांची गुणवत्तादेखील त्यास प्रक असणार 
हे गृहीत धरलेले आहे". म्हणजे हे ओद्योगिक शहर 
नाही, हे उघड आहे. 


चंडीगढ़ ही राजधानी प्रथम नॉविकी व मायर हो 
वास्तुशास्त्रज्ञ वसविणार होते. त्याचा बाह्य 
आराखडा कोर्बुझिएनी फारसा बदललेला नाही. 
शहरातील प्रत्येक सेक्टर २२५ एकरांचा आणि 
साधारणपणे स्वयंपूर्ण केलेला आहे. राजधानीच्या 
मुख्य कार्याल्यांचा समूह (७1.0 1176 
००७७1९४) शह्राच्य़ा वायव्येस वरच्या बाजूला 
आहे. प्राथमिक आराखडा विलक्षण आत्मविश्‍वासाचे 
प्रतीक आहे, आणि तरीही तो भारतीय स्थापत्य- 
शास्त्रज्ञ आणि वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत 
न करता केलेला नाही. हा आराखडा (आणि 
पर्यायाने शहर) एखाद्या व्यक्‍तीसारखा आहे असे 
जेन ड्यू ही कॉर्बुझिएची सहकारी वास्तुकलावंत 
म्हणते. कॅपिटोलाईन वास्तूंचा समूह मस्तकाप्रेमाणे 
आहे. नगराचे व्यवसाय-नकेंद्र हृदय, औद्योगिक विभाग 
हे हात, सेंट्रल मार्केट हे पोट, लोकवस्त्या हे शरीर, 
तर रस्ते शिरा आणि नसांप्रमाणे आहेत. ॥॥16 
1188161 1181) 18 01 [110810 32111 081106. 
115 8111081 0101021081] 11 11/78 10111). 


राजधानी म्हणून चंडीगढला विशेष वजत प्राप्त 
करून देण्याचा कॉर्बुज्िएचा यत्न दिसतो. पाहाणा- 
राला पॅरिसचा प्रभाव जाणवतोच. चंडीगढच्या 
महत्त्वाच्या मानाने वास्तुरचना फारच टेचाची आहे 
असे काहींना वाटते ते यामुळेच असावे. अर्थात्‌ 
सत्य नेमके उलट आहे. 

चंडीगढच्या मूळ आराखड्याचे वंगिष्ट्य हे, की 
तो दोन पातळ्या आणि दोन प्रमाणांना एकत्र 
सांधून घालतो. शहराची भौमितिक चौकट मोठ्या 
बिल्डिंग्ज, वेगाची वाहतूक, राहण्याच्या वस्त्या 


नवभारत 


जगस्ट, १९.७९ 


यांना एकत्रित बांधते आणि दुसरे म्हणजे सेक्टर्संच्या 
अंतरगंत जीवनालाही ती बांधते. 

मूळ आराखड्यानुसार साकार झाले आणि 
होत जाणारे चंडींगढ आज दिमाखाने उभे आहे. 
जगभरचे प्रवासी तेथे येतात. भारतीयांच्या दृष्टीने 
तर ते आधुनिकतेचे महान्‌ “ लेणे?” आहे. कोकणा- 
ताच काय पण पुण्यामुंबईचा सुशिक्षित मनुष्यही 
जेव्हा चंडीगढला भावरजूंन जातो, तेव्हा दबकतो, 
मनात चपापतो. एक[ददुसरी आधृनिक इमारत 
पाहाणे वेगळे आणि आधुनिक इमारतींनी परिपूर्ण 
असलेले शिस्तवद्ध आधुनिक शहर पाहाणे वेगळे. 
मुंबईतल्या स्कायस्क्रॅपसंही त्याला चंडीगढ पाहा- 
ण्यातळा आनंद देऊ शकत नाहीत. त्या त्याला 
स्तिमित आणि खिन्न करतात. 


भारताचा जेव्हा कायापालट होईल तेव्हा भारता- 
तील शहरे किमान (?) चंडीगढसारखी असंतील 
अशी ग्वाही तो स्वतःच्या मनाला देतो. अगदी आाहे 
त्या स्वरूपातही चंडीगढ महान्‌ कलावंताच्या प्रति- 
भेचा युगशाली आविष्कार आहे. 

अगर फिर्दोस वर रु-ए जमीं अस्त 
हमीन अस्तो हमीन अस्तो, हमीन अस्त ! 

हे काव्य कोणालाही येथे आठवू शकते. अनेक 
छोट्या मोठ्या गावांचे चंडीगढसारख्या आधनिक 
रचनांत रूपांतर करणे ही भारतीय मनाची ऐहिक 
आकांक्षा असु शकते. आणि ती एखाद्या ताजमहाल 
बांधण्याच्या किंवा दयाळवाग उभारण्याच्या आकांक्षे- 
पेक्षा कितीतरी पटीने भव्योदात्त आहे. कारण 
“अवघाची संसार सुखाचा करीन अशी व्यापक 
उर्मीची जोड तिला असते. 

चंडीगढ उभारीत असताना कॉर्बुझएला काही 
कल्पनांनी झपाटले होते. त्यातील दोन महत्त्वाच्या 
कल्पना म्हणजे ॥'॥७ 867611 ४१5 -- [688 860 
ए००8 ची आणि ६७०७1 ची. या दोन कल्पना 
आजही गाजत आहेत. शहररचना करताना वाहतूक 
नियंत्रण करण्यासाठी कॉर्बुझिएनी सात प्रकारचे 
रस्ते बांधले आणि नागरिकांना स्वास्थ्य लाभावे 
म्हणून वस्त्या सेक्टसंमध्ये, मोहोल्ल्यांमध्ये 
विभागल्या. पण हे सेक्टसं म्हणजे नुसत्या पेठा 
नव्हेत, तर दनंदिन गरजा भागविणारी दुकाने, 


वि >-<4 ८ 


यंत्रयुगांतील सिद्धहस्त 


क्रीडांगणे, पाक, शाळा, इत्यादिनी स्वयंपूणे असणारे 
विभाग. 

एकेक सेक्टर साधारणपणे अर्धा मैल रुंद आणि 
पाऊण. मैल लांब आहे. एका सेक्टरमध्ये ५ ते १५ 
हजारापर्यंत लोकवस्ती, असे पस्तीसावर सेक्टसं. 
सेक्टसंमधून चोदा प्रकारची विविध आथिक 
स्तरातील लोकांना परवडतील अशी घरे आहेत. 
सरकारी घरांचे प्लॉटस ३७1 चौरस यार्डापासुन 
४००० चौरस यार्डांपयंत आहेत. तर खाजगी घरांचे 
प्लॉट्स ७५ चौरस यार्डांपासुन ५००० चौरस 
यार्डांपयंत आहेत. 


टक क ह ह त््. . ... _ .---- 
४४ एणटाटटनटा-सासा-2-र्‍-- 


(जा च्या रर. >>>. >>> 22८०322 


२१ 

मोठ्या शहरातून व्यक्ती एकाकी पडते. तिला 
आपल्या लोकांत, आपल्या भागात राहिल्याचे 
समाधान मिळत नाही. हे समाधान मिळावे म्हणूनं 
सेक्टसं निर्माण केलेले आहेत. मोठ्या शहरात छोटी 
* गावे ' निर्माण केलेली आहेत. भारतीय समाजात 
वगंव्यवस्थेपेक्षा जातीपातींचे बारकावे फार असतात 
हे लक्षात न घेतल्याने सेक्टर-व्यवस्था फारशी 
यशस्वी मात्र झालेली नाही. हे खरे असले, तरी 
सेक्टसंपेक्षा उचित व्यवस्था आज तरो सापडलेली 
नाही असे शहररना तज्ज्ञ सांगतात. 

शहरात मोठमोठ्या जागा पुढील काळातील 


यचयंदीगड 
योजनाबध्द दाहर 


१] १ 


२>_>>>*“--“07”* 


र |) ता १ 
र] ॥ *्गी 1) 


> 


२ किमी. 


२२ 


उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी राखून ठेवलेल्या आहेत. 
रस्ते सुंदर व प्रशस्त आहेतच; पण त्यांच्यावर लाव- 
लेली ज्ञाडी विचारपूर्वक लावली आहे. ही झाडी 
सर्व त्रद्धरतूंत शहर रंगीबेरंगी राखते. स्वास्थ्य दरी 
म्हणते गुलाबांचे उद्यान आहे. शहरात जागोजागी 
हिरवळींचे पट्टे आहेत, भारतात तरी इतके छान 
रस्ते व मोकळ्या जागा असलेले शहर दुसरे नाही. 
जेन ड्यू, मॅक्सवेल फ्राय यांनी केलेल्या नियमानुसार 
(नशीब आपली नोकरशाही येथे गप्प होती) शेकडो, 
हजारो, सुंदर सुंदर घरे बांधण्यात आलेली आहेत. 
त्यांचे झोनस्‌ पाडण्यात आले आहेत आणि प्रत्येक 
झोनला स्वतःचे असे रुपडे आहे. इतके चांगले 
झोनस्‌ तर जगाच्या पाठीवर कोठे नाहीत असे 
म्हटले जाते. 

विधान परिषद, मंत्रालय, हायकोटे, एम्‌. एल्‌. ए. 
फ्लॅटस्‌, एम्‌. एल्‌. ए. हॉस्टेल, गव्हमेट कॉलेजेस, 
क्‍लब हाऊस, मेडिकल हॉस्पिटल व एनक्लेव, 
गव्हनेसे पॅलेस, चंडीगढ विद्यापीठ व हॉस्टेल, 
सकिट हाऊस, गांधी भवन, अॅडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, 
बिझनेस डिस्टिक्ट, टाईप-३ घरे, किरण सिनेमा 
थिएटर अशा अनेक इमारती अक्षरशः डोळ्याचे 
पारणे फेडतात. वारंवार पाहात राहावीत, अभ्या- 
सावीत अशी ही सुंदर वास्तुशिल्पे आहेत. कॉर्बुसिए 
आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या परिपक्व प्रतिभेचे ते 
विलक्षण आविष्कार आहेत, 

चंडीगढची निर्मिती शिस्तबद्ध आहे आणि 
यापुढेही तशी राहावयास हवी. आथिक शिस्त, 
वातावरणाची शिस्त आणि यंत्रविज्ञानाची शिस्त 
यांचे कॉर्बझिएने सतत भान ठेवले होते. सावली, 
हवेचे प्रवाह आणि जलप्रवाहू यांचे नियंत्रण करणारे 
येथीळ ७71]12 €111811त॥8 चे तंत्र तर विदेष 
मानले जाते. माती, दगड व वाळू यांचा मोठ्या 
प्रमाणावर वापर केल्यानें येथील बांधकामात 
जो चकचक्रीत आणि गुळगुळीतपणाचा अभाव 
निर्माण झाला आहे तोही विलोभनीय आहे. चंडी- 
गढसारख्या ११५ फॅ. ही. पर्यंत तपमान जाणार्‍या 
उष्ण ठिकाणी आणि' भारतीय संदर्भात बांधकाम 
करण्यासाठी कॉर्बुझिएच्या मूळ विचारांची दिशा 
बदललेली दिसत नाही, ही फार मोठी अर्थपूर्ण 
घटना आहे. मासय्य येथे व ब्राझीलमध्ये, रफ 


नवभारत 


झगस्ट, १९७९ 


काँक्रीट आणि मोठाले सन ब्रेकसं त्याने मोठ्या 
प्रमाणावर वापरले होते. हीच तंत्रे चंडीगढमध्ये 
जोरदारपणे वापरण्यात आली आहेत. 

अर्थात्‌ चंडीगडविषयीही तक्रारी आहेतच. शहर 
वसवायला सुरुवात होऊन आज सुमारे पंचवीस वर्ष 
होऊन गेली. तेव्हा दोष, त्रुटी लक्षात येणे स्वाभा- 
विक आहे. गायी गुरे ठेवण्याची मुभा व सोय नाही. 
लोकल वाहने नीट नाहीत. राहाणी महागडी झाली 
भाहे. दफनविधीला सोयीची जागा नाही. संपर्क े- 
व्यवस्था नीट नाही. जीवनात उथळपणा येतो आहे. 
येथे खोल श्रद्धांचा साक्षात्कार घडू शकत नाही. 
कामगार-वर्ग निरक्षर आहे. गव्हमेंट शाळांतील 
ठप्वस्थापन गचाळ आहे. पिण्याचे पाणीही स्वच्छ 
नसते. धर्मशाळा नाहीत. सावंजनिक स्नानगृहे व 
मुताऱ्यांची चणचण भासते. कॅपिटोलाईन वास्तु 
आणि राहण्याची घरे यांच्या बांधणीत गणात्मक 
फरक फार वाटतो. नवीन बांधकामे अनुकरणात्मक 
व जाचक नियमांनुसार झाल्याने निर्जीव वाटतात. 
शहरात राहाणे बांधकामातील एकसाचेपणामळे 
बोअरिग होते. ४-4 प्रकारचे रस्ते निष्प्रभ वाटतात. 
ते धड भारतीयही दिसत नाहीत कौ धड यरो- 
पीयही वाटत नाहीत. इमारतीत वैविध्य दिसत 
नाही. पत्ते सापडणे कठीण जाते. आथिक क्षमते- 
प्रमाणे वस्त्या उगाच विभागल्या गेल्या आहेत. 
मुद्दाम मोकळ्या सोडलेल्या जागा धळीने भरल्या 
भाहेत. त्या चांगल्या ठेवायला फार 'जिकीर पडते. 
अशा एक ना अनेक भल्याबुऱ्या तक्रारी चंडीगढ- 
विषयी केल्या जातात. पण त्या सर्वांचा विचार 
केला तरीही चंडीगढचे निर्विवाद श्रेष्ठत्व मनावर 
ठसतेच ठसते. कारण कितीही झाले तरी चंडीगढ हे 
एकजीव आणि संपूर्ण ' प्लॅन ! केले गेलेले आधनिक 
शहर आहे. चंडीगढचा ' वास्तुपाठ ' प्रत्येक भारतीय 
म्युनिसिपालिटीतून, कार्पोरेशनमधून सतत शिकविला 
गेला पाहिजे. प्रत्येक स्थापत्याच्या आ 
कलेच्या विद्यार्थ्याला त्याचे पुरेसे आक 
दिले गेले पाहिजे यात शंकाच नाही. 

चंडीगढचे सर्व बांधकाम पुर्ण झाल्यावर त्याच्या 
जीवनकार्याचे सार सांगणारे एक प्रतीक कॉबुंझिए 
या शहराच्या मध्यभागी उभारणार होता. पं. 
नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रातून त्याने या प्रतीकाची 


णि वास्तु- 
लन करून 


यंत्रयुगातील सिद्धहस्त 


कल्पनाही मांडली होती. हाताच्या पसरलेल्या 
पंजाचे (1118 0७॥ 1810) हे भ्रव्य प्रतीक 
होते. 

फहांग७ पा8ा] 1]. 160१ 

एला 11911 10 १०७, 


* हात भरभरून मी घेतलं, मी देत आहे देखील 
हात भरभरून * या एकेकाळी लिहिलेल्या त्याच्य़ा 
कवितेतील भावना तो यातुन व्यक्‍त करणार होता. 
नव्याने निर्माण झालेली संपत्ती घेणारा आणि हो 
संपत्ती इतरांना वाटणारा हात. यंत्रयुगातील दुसरे 
पर्व सुरू झाले आहे, सुसंवादाचे पर्व सुरू झाळे आहे 
हे सांगणारा हात. भगवान्‌ बुद्धांच्या बोधिसत्त्व 
हाताची आठवण करून देणारा हात. यंत्रविज्ञाना- 
मुळे जे नवे, दुसरे आधुनिक युग अवतरत आहेते 
सुसंवादाचे आणि वैभवाचे असेल ही कल्पना नेहरू 
नेहमी मांडीत असत. त्यामुळे हा हात नेहुरूवादाचे 
प्रतीकही ठरणार होता. परंतु चंडीगढचे बांधकाम 
अपुरे असतानाच ल कॉर्बुझिएला (कॅप मारटिनच्या 
समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोताना, २७ अगस्ट, १९६५ 
रोजी ) मृत्यु आला. त्यामुळे हो कल्पना कधीच 
प्रत्यक्षात आली नाही. 


सतत नवी नवी आव्हाने स्वीकारणे, अथंपूर्ण 
नाविन्याचा सतत पाठपुरावा करणे हा कॉर्बुझि- 
एच्या व्यक्तिमत्त्वाचा धर्मच होता. लाशो दफांया 
ठिकाणी त्याने त्याच्प़रा व्यवसायास प्रारंभ केला. 
तेथील कामात देखील त्याने पारंपरिक कित्ते 
गिरविलेळे दिसत नाहीत. झाडांचा अनेक दृष्टीने 
केलेला अभ्य्रास वास्तुरचनेत आणण्याची त्याची 
धडपड दिसते, १९१२-१४ च्या काळात विला 
फावर जाको सारख्या बांधकामातुन त्याने * दि 
गाडन सिटी ' चळवळीची आव्हाने स्वीकारलेली 
दिसतात, तर विला श्‍वोब येथे गच्चीवर मोठी 
बाग केलेली आढळते. गुस्ताव बेकच्या माळरानात 
सिते जारदेंची कल्पना वृक्षांच्या ओळीने रांगा, 
अर्धवर्तुळाकार आकार आणि कुंज यातून साकार 
केलेली दिसते. समस्यांना आणि आव्हानांना सामोरे 
जाण्याची ही वृत्ती कॉर्बुझिएनी शेवटपर्यंत जोपा- 
सली हे विशेष, प्रसिद्धीच्या ऐन शिखरावर अस- 
ताना देखील रोशाँप सारख्या च्चंबांधणीचा संपूर्ण 


८3: 


धाडसी प्रयोग त्याने केलेला दिसतो आणि सर्वे 
प्रतिष्ठा पणाला लावलेली दिसते. 

झालेल्या चुकांपासुन योग्य तो बोध घेऊन 
स्वतःच्या कल्पनात आणि तंत्रात सुधारणा घडवून 
आणण्याची कॉर्वुझिएची शक्‍ती केवळ अचाट होती. 
अत्यंत आत्मविश्‍वास असणाऱ्या या प्रतिभावंताला 
अहंकाराचा वारा फारसा शिवलेला दिसत नाही. 
पेसाक येथे पोन्से याने वापरलेले सिमेंट गनचे तंत्र 
अयशस्वी नाहे हे पटताच कॉर्बुक्षिएने ते दूर ढकल- 
ण्यात कसूर केली नाही. किवा पेसाकच्या वसाहती- 
बाबत (१९२५) गिऱ्हाईकांनी जव्हा स्वयंवाकघरे 
अपुरी आहेत, त्यातून दिवाणखान्यात प्रवेश करावा 
लागतो, सामान सांचवायला अपुरी जागा आहे, 
भितीत कपाटेंच नाहीत, जिने अरुंद वाटतात, 
यासारख्या तक्रारी केल्या, तेव्हा त्याने हे सर्व 
दोष पुढील बांधकामात कटाक्षाने टाळलेले दिसतात. 
वास्तुकलावंत चुकतो, जीवन कधीच चुकत नाही 
या त्याच्या धारणेतच त्याच्या विलक्षण विकासाचे 
बीज आहे. 

कॉर्बेझिए नावीन्याचा वेडा खराच; परंतु हे 
नावीन्य त्याने समन्वयाचा नवा आविष्कार करून 
साधलेले वेळोवेळी दिसून येते. ही गोष्ट लक्षात 
घेतली की कॉर्बुझिए रोमॅंटिक आहे की क्लासिकल 
आहे ? यंत्रवादी आहे को निसगेवादी आहे ? 
आदशंवादी आहे को वास्तववादी आहे ? अशा- 
सारखे प्रश्‍न चटकन्‌ खुळे ठरतात. 

त्याची दोमिनो सिस्टम पाहा. तीन क्षेतिजिक 
स्लॅब्जू, सहा खांब आणि या पातळ्यांना जोडणारा 
जिना अशी ही साधी परंतु प्राथमिक महत्त्वाची 
रचना आहे, कमालीचा गुळगुळीतपणा, दृश्य आणि 
काल्पनिक साधेपणा, खांब आणि स्लॅब्ज यांचा 
विशुद्ध मिलाफ ही या रचनेची वैशिष्टये. परं 
रोमॅटिसिझम आणि क्लासिकल विवेक हे यात किती 
सुंदर तर्‍हेने एकत्र आले आहेत ! आधुनिक तंत्र- 
वैज्ञानिक युगातील वस्तू, सामग्री काव्यमप्र, रोमँटिक 
आणि गूढ चौकटीत अशा तऱहेने तो ठेवतो की त्यांचे 
भाघ्यात्मिक रूपांतरच घडून यावे. हे सूत्र त्याच्या 
जीवनाच्या अखेरीपर्यंत केलेल्या बांधकामांतून 
दिसत राहाते. यंत्रयुगाचा पुरस्कार करणारा हा 
गणितो वास्तुशास्त्रज्ञ रोशांपच्या चर्चसारखे वास्तु- 


२्छ 


काव्य निर्माण करतो, यांत्रिक क्रांतीची महती गाताना 
पार्थेनॉनच्या अभिजात मंदिराचा अभ्यासपूर्ण गौरव 
करतो, आकडेमोडीत रंगला असतानाच निसर्गाचे 
वेध घेतो ते काही उगाच नाही. समन्वयातूनच त्याचे 
कार्य उभे राहिले आहे. 

कॉर्बुझिएच्या इमारती काळाच्या ओघात कदा- 
चित कमी आधुनिक ठरतील, वाटतील; परंतु 
त्याची वास्तुशास्त्राच्या मागची दृष्टी नेहमीच टव- 
टवीत आणि प्रेरणा देत राहील. नैसर्गिक जगा- 
विषयीचा कॉर्बुझिएचा मूलभूत दृष्टिकोण आशा- 
वादीच आहे. सुसंगती, संवाद असलेले दयाद्रे आणि 
काव्यात्म वास्तव म्हणून तो निसर्गाकडे पाहातो. 
समतोल आणि सुसंगती ही त्याच्या निसगंजगताची 
ममे आहेत. 

त्याचा माणसावरील विद्वास जबरदस्त आहे. 
मानव निसर्गाचे अपत्य आहे. तो निसर्गाचे तियम 
जर समजावून घेईल आणि निसर्गाच्या अखंड प्रवा- 
हाशी स्वतःचे जीवन जुळवून घेईल तर सुसंवाद 
आणि संगतीचा सतत अनुभव त्याला येईल आणि 
हा अनुभव मानवाला श्रेयस्करही ठरेल. निसर्गातील 
संगती जाणणे आणि तिच्यात सहभागी होणे ह्यात 
सर्वोच्च समाधान आहे. ऐहिक, जड सुखसोयी मिळ- 
विण्यात समाधान नाही हे कॉर्बुझिए ठामपणे सांगतों. 
ढोबळ जडवादाचा तर तो तिरस्कारच करतो. 

कार्बुझिएचा गुणवान महाजनसत्तेवर विश्‍वास 
होता, पण जनसामान्यांच्या कल्याणासाठी झटणारी 
शुभशक्‍्ती म्हणून, मार्क्संची वर्गसंघर्षाची कल्पना 
त्य़ाला पूर्णपणे परकी होती. यंत्रशक्‍तीचा अचूक 
आणि यथायोग्य वापर करून घेतला गेला तर 
पृथ्वीवरच स्वर्गे अवतरेल असा विवास त्याच्या 
लिखाणात जागोजाग व्यक्‍त झालेला दिसतो. यंत्रयुग 
भाणि निसगे यांची सांगड न घातल्याने सध्याचे 
घृणास्पद जीवन निर्माण झाले आहे असे त्याला 
वाटते. यंत्रे मोडून तोडून टाकण्याची व निसर्गाकडे 
परत फिरण्याची भाषा कार्बझिएत कोठे दिसत 
नाही. उलट रेखीव यांत्रिक संस्कृती आणि निसर्ग 
यांचा मिलाफ घालण्याची पुर्ण शक्‍यता त्याने गृहीत 
धरलेली दिसते. 

कॉर्बुझिएने भविष्यकाळात पाहाणार्‍या प्रेषिताची 
भूमिका जाणूनबुजून स्वीकारली, यामुळे वाईट 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९. 


समाजशास्त्र, वंध्या राजकारण आणि गळणारी 
छपरे. यांना त्याला तोंड द्यावे लागले हे खरे असले 
तरी या भूमिकेमुळेच आधुनिक वास्तुकलेने सामाजिक 
बांधिलकी स्वीकारली, आणि तिला गांभीये आणि 
खोली प्राप्त झाली. काळ उलटतो आहे तसे 
कॉर्बुझिएचे मोठेपण आणि प्रभाव वाढतच चालले 
आहेत. 


व्यक्ति म्हणून कॉर्वुझिए कसा होता याची फारशी 
माहिती उपल्ब्ध नाही. परंतु त्याची सहकारी 
इंग्लिश मैत्रीण जेन ड्यू हिने त्याचे हृद्य शब्दचित्र 
रंगविले आहे. त्यात ती म्हणते : 

“ल कॉर्बुझषिए' या टोपण नावाने शालंस्‌ 

एदुआर जानेरे जगाला ज्ञात आहे. कॉर्बुझिएची 

राहाणी साधी होती. मित्रांना पत्रे, फोटोग्राफ 

व चित्रे पाठविण्याची त्याला फार आवड 

होती. कांब मित्र म्हणून फार चांगला होता. 

त्याची सही म्हणून तो लहानसे कावळ्याचे 

चित्र वापरी. 

तो काहीसा अहंकेद्री होता. पण अहंकारी मात्र 
नव्हता. त्याला विनोदाची आवड होती. त्याचे 
निसगेप्रेम उत्कट होते. पांढऱ्या रंगांचे त्याला वेड 
होते पण भडक रंगही त्याला भावडत. अगदी 
सकाळी तो चित्र काढी आणि नंतर एकटा बसुन 
वास्तुकलेच्या समस्यांवर विचार करी. खेळ, व्प्मायाम 
आणि गप्पा त्याला आवडत. 


त्याचे वागणे संन्याशासारखे असे. त्याच्या 
वागणुकीतील वा कलेतील प्रत्येक गोष्टीचे तो 
स्पष्टीकरण हुडके. त्याची जीवनदृष्टी नैतिक होती. 
गणित, व्यवस्थिती आणि जीवनावर त्याची निष्ठा 
होती. त्याने लग्न केळे नाही, तो म्हणे, ' कामाच्या 
व्यापामुळे मला वेळच उरत नाही.” पण स्त्रियांच्या 
प्रमाचा तो आदब राखी, काही स्त्रिया त्याला फार 
आवडत. त्याची मातृभक्‍ती उत्कट होती. 

कॉर्बे कमालीचा हजरजबाबी होता. अमेरिके- 
विषयी त्याला तिटकारा वाटे. अमेरिकनांचे उधळे 
जीवन त्याच्या काटकसरी स्वभावाला मानवत नसे. 
अशीले त्याला काय पैसे देतात याची त्याला फारशीं 
फिकिर नसे, स्वस्त घरे आणि मोठ्या बिश्िग्ज- 
मध्ये त्याला सारखाच रस वाटे, 


यंत्रयुगातील सिद्धहस्त 


मोगल इमारतींचे आकार, भारतीय स्त्रियांच्या 
साड्या त्याला आवडत. त्याची बुद्धी बारीकसारीक 
गोष्टीतही नावीन्य शोधीत असे. वर्तमानपत्राच्या 
बातमीदारांना तो मोजीत नसे. समाजात फारसा 
मिसळतही नसे. कोणाबरोबर घनिष्ट संबंध 
जोडायचे याचे त्याचे एक गणित होते. स्वतःविषयी 
बोलणे त्याला आवडे. आपण फ्रेंच भाहोत याचा 
त्याला अभिमान वाटे. 

कॉंबंला संघर्षमय जीवन जगावे लागले; परंतु 
तो नाजूक आणि आदबशीर होता. मानमरातबाची 
त्याला फिकिरच तव्हती असे म्हणता येत नाही. 
इंग्लंडच्या राणीकडून सुवणंपदक घेताना तो 
गहिवरून गेला होता. 

त्याला सत्याचे जे ' दर्शन ' झाले होते त्याच्याशी 
तो एकनिष्ठ राहिला. 


विसाठ्प़ा शतकातील आपल्या दुसऱ्या आधृनिक- 
तेला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि इतक्या 
भरीव स्वरूपाचे योगदान करणारे प्रतिभावंत फारच 
थोडे आहेत. त्यातही केवळ विधायक परिणाम कर- 
णारे हे कार्य असल्याने त्याचे महत्त्व विज्लेष माहे. 
अनेक संकटे आणि अडचणी आल्या तरी काँर्बुझिएने 
कधीही त्याची उच्च ध्येये भाणि कणखर ध्येयवाद 
सोडला नाही. कधीही म्हणजे कधीही सोडला नाही. 


२५ 


विसाव्या शतकाच्या रंगमंचावर एखाद्या झोकात्म 
नायकाप्रमाणे तो प्रतिकूल परिस्थितीशी, भाणि 
नियतीशी झगडत राहिला. आणि त्याने स्वतःचेच 
नव्हे तर तुमचे आमचे जीवनही अथंपूर्ण करण्याची 
धडपड केली. मरणापुर्वी काहीच दिवस आधी 
काढलेले त्याचे उद्गार आधुनिक माणूस विसरू 
शकणार नाही, - 


* (वु'81 77 8118 8 008 11019]6 ]७प; 
86 70९8071106! 8 0600: १81138 ]€ छं 1] 
४89 18116. (//७४(-७-तया'९ ९ष्टाः 0918 18 
100१686, 1658011106, 18 16७९801... 
1.8 86ए]6 8॥0091610 ७०पा' 016 07०१- 
000 क्ष] तृए€ 008 ]1& 1०९९४१)७॥110, 
18 1100689116, 18 00॥॥0ए16, 19. ]0)0180- 
४९81106. . .... 


“५ मी ७७ वर्षांचा आह. आणि माझ्या सिंहावलोक- 
नाचे सार हे, की जीवनात काहीतरी करून दाखविलं 
पाहिजे. म्हणजे असं की नम्रता, अचूकपणा आणि 
बारकावा बाळगून काही कार्य केलं पाहिजे. कला- 
त्मक निर्मितीला योग्य असे एकमेव वातावरण 
म्हणजे नियमितपणा, नग्नता, सातत्य आणि चिकाटी 
यांचे. .... . 


प्रकादित झाला- 


प्रा, रा, ग, जाधव यांचा दलित साहित्यावरील मीमांसाग्रथ 


' निळी 


पहाट 


पृष्ठे डेमी- १५६ मूल्य ९ रुपये 
प्रातिस्थळ :-- प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 
न. भा. ४ 


प्रभाकर पाध्ये 


ऐतिहासिक भोतेकवाद. (पूर्वार्ध , 


ऑपकारशार्शिशारशिरशाशसशिशशशशसशिससिि--न-----__________________ 


ऐतिहासिक भौतिकवादाची पहिली मांडणी 
मार्क्सने १८४६ साली, * द जर्मन आयडिऑलाजी ' 
मध्ये केली. तेथे त्याने म्हटले, “ कल्पना, संकल्पना, 
जाणीव या 'गोष्टी प्रथम मानवांच्या भौतिक 
जीवनोद्योगाशी आणि भौतिक जीवन-विनिमयाशी 
विणलेल्या असतांत-म्हणजेच खऱ्याखुऱ्या जीवनाच्या 
भाषेशी विणलेल्या असतात. मानवांचे संकल्पन, 
वैचारिकता, त्यांचे बौद्धिक दळणवळण हा अद्याप या 
अवस्थेत त्यांच्या भोतिक बर्तनाचा सरळसरळ स्राव 
असतो. राज्यक्षास्त्र, कायदा, नीतिशास्त्र, धर्म, 
आदितत्त्वमीमांसा - यांच्या भाषेत व्यक्‍त झालेल्या 
लोकांच्या बौद्धिक उत्पादनालाही हीच गोष्ट 
लागू आहे. उत्पादन-साधनांचा निरिचित विकास 
आणि त्याचा जुळणारा परस्परविनिमय यांनी ज्यांची 
जीवनस्थिती निर्माण झालेली ( 001011010१ ) 
असते अशी खरीखुरी माणसे हीच आपल्या कल्पना- 
संकल्पना बगैरेंची, त्यांच्या अधिकात अधिक विका- 
साची उत्पादक असतात [ हस्तलिखितात हे वाक्‍य 
मूळात असे होते : माणसे ही आपल्या कल्पना- 
संकल्पना वर्गरेंची उत्पादक असतात-तीच माणसे की 
ज्यांची स्थिती ( 00०1011101) ), त्यांच्या भौतिक 
जीवनाच्या उत्पादनपद्धतीने, त्यांच्या भौतिक विनिम- 
याने आणि त्यांच्या सामाजिक व राजकीय रचनेच्या 
पुढील विकासाने ठरलेली असते. ] जाणीव ही 
जाणीवयुक्‍त अस्तित्वतेखेरीज दुसरे काही असु 
शकत नाही, आणि माणसांची अस्तित्वता म्हणजे 
त्यांची प्रत्यक्षातळी जीवन-प्रक्रिया ... स्वर्गातून 
पृथ्वीवर उतरणार्‍या जमेन तत्त्वज्ञानाच्या हे अगदी 
उलट असते. येथे पृथ्वीवरून स्वर्गात चढण्याचा प्रश्‍न 
असतो. म्हणजे येथे माणसे जे काय म्हणतात, 
ज्याची कल्पना करतात, जे काही विचार योजतात, 


किवा माणसांबद्दल जे काही सांगितले जाते, त्यांच्या- 
वद्दळ जो विचार केला जातो, जी कल्पेना केली 
जाते, ज्या संकल्पना बांधल्या जातात, तत्यांच्या> 
पासुन सुरृवात करून हाडामासांच्या माणसांपर्यंत 
येण्याचा प्रश्‍न नसतो, तर जगण्यात गक असलेल्या 
खऱ्याखुऱ्या माणसांपासुन सुरुवात करून, त्यांच्या: 
खऱ्याखुऱ्या . जीवनप्रक्रियेच्या पायावर, त्यांच्या 
वैचारिक प्रतिक्रिया आणि-त्यांच्या जीवन-प्रक्रियेचे 
प्रतिध्वनी यांच्या विकासाचे द्षूंन घडवि- 
ण्याचा प्रश्‍न असतो, माणसांच्या मेंदूत तयार 
झालेले सारे विश्रमसुद्धा निश्‍चितपणे त्यांच्या 
भोतिक जीवन - प्रक्रियेची उन्नयने असतात, 
या जीवन-प्रक्रियेचा आनुभविक वेध घेता येतो 
आणि तिला भोतिक प्रमेयांचा पाया .- असतो. 
नोतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, आदितत्त्वमीमांसा आणि 
विचारप्रणालीचे इतर प्रकार, त्याचप्रमाणे त्यांच्याशी 
जुळणारे जाणिवेचे प्रकार-यांना यानंतर अर्थातच 
आपल्या स्वातंत्र्याचा देखावा मांडता येत नाही. 
त्यांना काही इतिहास नसतो, त्यांचा काही विकास 
नसतो. तर माणसे, आपले भौतिक उत्पादन आणि 
दळणवळण यांचा विकास करताकरता, आपल्या 
खर्‍यालुऱ्या प्रत्यक्ष जगाबरोबर आपले विचार आणि 
त्यांचे उत्पादन यात बदल करीत असतात. जाणिवा 
जीवन ठरवीत नसतात, तर जीवन जाणीवा ठर- 
वीत ( 6०६6111116 ) असते. पहिल्या प्रकारच्या 
दृष्टिकोणात जिवंत व्यक्‍तीच्या रूपात वावरणारी 
जाणीव हा प्रारंमविंदू असतो, तर दुसर्‍या खऱ्याखुऱ्या 
जीवनाशी जुळणाऱ्या दृष्टिकोणात खरीखरी जिवंत 
व्यक्‍ती हा प्रारंभाबद असतो, आणि जाणिवेकडे 
तिची जाणीव म्हणून पाहिलेले असते. या दृष्टि- 
कोणाला काही प्रमेय नसते असे नाही. खऱ्याखूऱर्‍्या 


ऐतिहासिक 


प्रमेयापासुन त्याची सुरुवात होते, आणि हे प्रमेय 
कधीही दृष्टीआड होत नाही. हे प्रमेय म्हणजे माणसे. 
विलक्षण निबद्ध आणि अलिप्त अशी माणसे नव्हेत 
तर आनुभविक निरीक्षण करता येईल अश्या 
तिश्‍चित विकसन-प्रक्रियेत वावरणारी माणसे. अल्ला 
क्रियाशील. जीवनप्रक्रियेचे वर्णन केले की, इतिहास 
हा, (अद्याप स्वतःच अमू असलेल्या ) आनुभविक 
तत्त्वज्ञांचा मृत घटनांचा संग्रह उरत नाही की, 
भआदशंवाद्यांची काल्पनिक व्यक्तींची काल्पनिक कृती 
राहत नाही. ” (पृ. ४७-४८). 

या उताऱ्यात माक्‍सं- कशावर भर देत आहे ते 
पाहण्यासारखे आहे. तो सांगतो आहे, की मानवाचे 
बौद्धिक जीवन त्याचे भौतिक जीवन, या भौतिक 
जीवनाचा व्याप आणि व्यापार यांच्यांत विणलेले 
असते. 'त्याचे बौद्धिक जीवन हा त्याच्या भौतिक 
जीवनाचा आविष्कार असतो. भौतिक जीवन म्हणजे 
उत्पादनशक्तींशी 'जुळणारी उत्पादनपद्धती, आणि 
बौद्धिक जीवन म्हुणजे मानवाच्या कल्पना, संकल्पना, 
विचार-त्याचे राज्यशास्त्र, नीतिशास्त्र, वेधिकशास्त्र, 
तत्त्वज्ञान, वंगरे. माणसाची जाणीव म्हणजे दुसरे 
तिसरे कांही नसून त्याचे भौतिक अस्तित्व, आणि 
माणसांचे अस्तित्व म्हणजे त्यांची भौतिक जीवन- 
प्रक्रिया. माणसाच्या जाणिवा त्याचे जीवन ठरवित 
नाहीत, तर त्याचे जीवन त्याच्या जाणिवा ठरविते. 
खऱ्याखुऱ्या जिवंत व्यक्ती हे या विचारसरणीचे 
प्रमेय आहे. हा दृष्टिकोण स्वीकारला तर इतिहास 
जिवंत होतो, त्याला अर्थ प्राप्त होतो. 

एक गोष्ट ताबडतोब ध्यानात येईल, की ऐति- 
हासिक भोतिकवादाच्या या मांडणीत अंतविरोधा- 
त्मक द्ेंद्राचे तत्त्व अंतभूत नाही. अर्थात ते 
अध्याहृत आहे असे म्हणता येईल. कारण मासे 
विकासाची भाषा बोलत आहे, आणि माक्‍संचा 
विंकांस म्हणजे अंतविरोधात्मक विकास हे त्याच्या 
इतर लिखाणावरून समजते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, 
ज्या परात्मतेवर मार्क्सने इतका भर १८४४ च्या 
पॅरिस-हस्त-लिखितात ' दिला, त्याचा संदर्भ येथे 
दिसंत नाही. मार्क्सचे असे मत होते, की मानवाच्या 
विचारप्रणांली इतकेच नव्हे तर त्याच्या राजकीयं 
वगरे व्यवस्था परात्मतेने विधलेल्या असतात, 
आणि यामुळेच यांना खोट्या जाणिवांचे स्वरूपं 


'झषैतिकवाद 


२ 


प्राप्त होतेः या. मांडणीत मार्क्सचा सोरा भर या 
रचना आणि ' विचारप्रणाली यांच्या भोतिक पाया 
वरच आहे. 

मॉक्संने हीं उणीव, यानंतर तेरा वर्षांनी प्रसिद्ध 
झालेल्या * द क्रिटिक ऑव्ह पोलिटिकल इकॉनॉमी ” 
च्या प्रस्मावनेत दूर केली. माक्‍संच्या ऐतिहासिक 
भोतिकवादाच्या अधिकृत आणि निर्णायक समजल्या 
गेलेल्या या मांडणीत या वादाचे समग्र दशन घडते. 
या प्रस्तांवनेत माक्‍सं म्हणतो, 

“ आपल्या जीवनासाठी आवद्यक' * असलेल्या 
सामाजिक उत्पादनात माणसे परस्परांशी निश्चिंत 
स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित करतात. हे संबंध अत्या* 
वश्यक असतात त्याचप्रमाणे ते त्यांच्या इच्छा? 
भनिच्छांच्या पलीकडचे असतात- उत्पादनसंबंध को 
जे त्यांच्या भौतिक उत्पादनशक्तींच्या विशिष्ट 
अवस्थेशी जुळणारे असतात. या उत्पादन-संबंधोंची 
गोळाबेरीज म्हणजे समाजांची आर्थिक रंचॅना-जीं 
समाजाच्या राजकीय आणि . कायदेविषयक इमार 
तीचा खराखुरा पाय़ा असते, आणि जिच्याशी सामा 
जिक जाणिवेची निश्‍चित रूपे (101118) जुळणारी 
असतात. माणसांच्या भौतिक जीवनाची उत्पादन- 
पद्धती त्यांच्या सवेसाधारण सामाजिक, रांजकीयं, 
आणि बौद्धिक जीवनप्रक्रियेची परिस्थिती ( ठळा- 
वाह० ) निर्माण करीत असते. माणसांची 
जाणीव त्यांचे जीवन ठरवीत ( १७५७५॥॥6 ) 
नाही, तर उलट त्यांचे सामाजिक असतेपण त्यांची 
जाणीव ठरविते (१७७१110 ). समाजाच्या 
उत्पादनशक्ती, त्यांच्या विकासाच्या एका विशिष्ट 
अवस्थेत विद्यमान उत्पादन संबंधांशी संघषे पावतात. 
क्रिवा हीच गोष्ट कायदेशीर भाषेत मांडायची असेल 
तर, ज्या स्वामित्व-संबंधांच्या चवकटीत या शक्‍ती 
अद्यापपर्यंत आपले काये करीत होत्या त्या स्वामित्व- 
संबंधांशी त्यांचा संघर्ष निर्माण होतो. जे संबंध 
आजवर उत्पादनशक्तीच्या विकासाची साहाय्यक 
रूपे होते ते आता याच विकासाच्या पायबेड्या 
ठरतात. मग सामाजिक क्रांतीचा कालखंड सुरू होतो. 
आथिक पायातील बदलाबरोबर त्याच्यावरील 
अवघी अमर्याद इमारत कमी अधिक वेगाने परिवर्तन 
पावते. अशा परिवतेनांचा विचार करताना, ज्याची 
तिशचिती निसर्ग-विज्ञानाच्या बारकाव्याने करता 


ट्ट 


येते अश्या उत्पादनाच्या आथिक अवस्थांचे परिवतंन, 
आणि ज्यांच्या रूपाने माणसांना या ' संघर्षाची 
जाणीव होते आणि ज्यांच्या रूपाने ती हा संघर्षे कर- 
तात त्या कायदेशीर, राजकीय, धामिक, सौंदर्यात्मक 
आणि तत्त्वज्ञानीय प्रकार-थोडक्यात विचारप्रणालीचे 
प्रकार-यात नेहमी फरक केला पाहिजे. ज्याप्रमाणे 
एखाद्या व्पकक्‍तीबद्दलचे आपले मत आपण ती स्वतःला 
काय समजते यावरून बनवीत नाही त्याप्रमाणे या 
परिवतेनकालाबद्दळ आपण आपला निणेय या जाणी- 
वांवरून ठरवू शकत नाही. उलट या जाणिवांचा अथ 
आपण भोतिक जीवनाच्या अंतविरोधाच्या आधारे, 
म्हणजेच सामाजिक उत्पादन शक्‍ती आणि उत्पादन 
संबंध 'यातील विद्यमान संघर्षाच्या आधारे लावला 
पाहिजे. कोणतीही समाजव्यवस्था, त्या व्यवस्थेतील 
उत्पादनशक्तींच्या सर्व शक्‍यता फलद्र्प होईपर्यंत 
नष्ट होत नाही ; आणि नवे वरच्या अवस्थेतील 
उत्पादनसंवंध, त्यांना आवद्यक असलेल्या भौतिक 
अवस्था जुन्या समाजाच्याच गर्भात परिणत होई- 
पर्यंत आविष्कृत होत नाहीत, म्हणून मनृष्यजमात 
सोडविता येतील असेच प्रश्‍न स्वतःसमोर उभे करीत 
असते. कारण, या प्रश्‍नाचा जरा खोल दृष्टीने विचार 
केला की ध्यानात येईल, एखाद्या कामाच्या सिद्धते- 
साठी आवदयक असलेली भोतिक परिस्थिती अगोद- 
रच निर्माण झालेली असते, किंवा निदान निर्माण 
होत असते तेव्हाच ते काम माणसांपुढे उभे राहत 
असते. साधारणपणे आशियाई, प्राचीन, सरंजामी 
भाणि भांडवली कालखंड समाजाच्या आथिक रच- 
नेच्या दृष्टीने प्रागतिक म्हणता येतील. उत्पादनाचे 
भांडवली संबंध हा, सामाजिक उत्पादन प्रक्रियेचे 
अखेरचे संधर्षेमय ख्य होय. म्हणजे वयक्तिक स्वरू- 
पाचा संघ्षे नव्हे, तर व्यक्तींच्या सामाजिक 
जीवनातूत निर्माण होणारा संघर्ष. त्याचबरोबर, 
भांडवली समाजाच्या गर्भात निर्माण होणार्‍या उत्पा- 
दन शक्‍ती, या संघर्षाचे विसजंन करणारी भौतिक 
परिस्थती निर्माण करतात. अर्थात ही सामाजिक 
घडामोड मानवी समाजाचा इतिहासपूर्व काल संपु- 
ष्टात आणते.” 

मापने या उताऱ्यात आपले सामाजिक अंत- 
विरोधात्मक दंद्राचे तस्व आणले आहे एवढेच नव्हे, 
तर ते काय आहे हेही सांगितले आहे. मानवी 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


जीवनाच्या प्रारंभापासुन मानवी समाजाचा आणि 
संस्कृतीचा जो विकास झाला त्याची कळच त्याने 
या उताऱ्यात सांगितली आहे. ती कळ म्हणजे उत्पा- 
दन शक्‍ती आणि त्यांना जुळतील असे जे उत्पादन- 
संबंध त्यांच्यात सामाजिक विकासाच्या एका अवस्थेत 
संघर्ष निर्माण होतो आणि या संघर्षामुळेच विकासाला 
क्रांतिकारक गती मिळते. याचेच त्याने आणखी 
एक अंग असे सांगितले आहे, कौ एखाद्या उत्पादन 
संबंधाच्या चवकटीत कार्यान्वित असलेल्या उत्पादन 
शक्‍तींची अधिकात अधिक वाढ झाल्याखरीज क्रांती 
भवतरत नाही. ज्यावेळेला उत्पादन संबंधात उत्पा- 
दन शक्‍तींना अवसर मिळेनासा होऊन ते उत्पादन- 
संवंध उत्पादनशक्तींच्या विकासाच्या मार्गातले अडसर 
बनतात त्याच. वेळी क्रांतिकालाला सुरुवात होते. 
म्हणजे क्रांती ही कोणा क्रांतिकारकाच्या डोक्‍्यांतली 
स्वैर फिरत नव्हे. वास्तव परिस्थितीत क्रांतीला 
अनुकूल असे फेरबदल होतात तेव्हाच क्रांतीचा संभव 
निर्माण होतो. 

दुसरी गोष्ट मासं सांगतो आहे ती अशी की, 
उत्पादनसंबंधाच्या गोळाबेरजेने तयार झालेल्या 
आथिक रचनेच्या पायावर समाजाची वैधिक 
(कायदेशीर ) आणि राजकीय इमारत उभी राहते, 
आणि समाजाच्या धामिक-वचा रिक-सांस्कृतिक 
वगैरे जाणिवा या आधिक रचनेज्ीच जुळत्या 
मिळत्या असतात. यातली याहूनही महत्त्वाची गोष्ट 
भशी, की या जाणिवा खोट्या असतात, कारण त्य़ा 
परात्मतेने ग्रासलेल्या असतात. माक्‍संने असे स्वच्छ 
सांगितलेले नाही; पण उत्पादनाच्या आथिक परि- 
स्थितीचे परिवर्तन निसर्गविज्ञानाच्या बारकाव्याने 
जसे मोजता येते तसे मानवाच्या कायदेशीर, राज- 
कोय, धामिक, सोंदर्यात्मक, तत्त्वज्ञानात्मक, थोड- 
क्यात म्हणजे वैचारिक प्रकार मोजता येत नाहीत 
असे जे तो बजावतो यात ते अध्पाहूत आहे; हे तो 
थोडेसे स्पष्टही करतो. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचे 
स्वन:विषयीचे मत वस्तुस्थितिनिद्शक मानता येत 
नाही त्याचप्रमाणे एखाद्या समाजाच्या विचार- 
प्रणाली त्याच्या वास्तव सत्याच्या निदक्षक मानता 
येत नाहीत. थोडक्यात म्हणजे एखाद्या समाजाच्या 
बोद्धिक अविष्कारावरून त्याच्या भौतिक वस्तु- 
स्थितीचे निदान करता येत नाही, 


'ऐेतिहासिक भौतिकवाद 


मार्क्सच्या या उताऱ्यातले काही विशेष. आपण 
आता नमूद करून ठेवू. पहिली गोष्ट ही, की येथे 
मार्कस ००॥॥"७७७०॥१, ठढणाता0 आणि 
0810111170 हे शब्द जवळ जवळ एकाच अर्थाने 
वापरत आहे. प्रथम मार्क्स सांगतो, की उत्पादनसंबंध 
उत्पादन शक्‍तींना जुळणारे असतात (001108- 
०10) नंतर तो हा ७०॥७७]0॥त शब्द 
उत्पादन संबंधांची गोळाबेरीज म्हणजे समाजाची 
आथिक रचना हिला सामाजिक जाणिवांची खूपे 
जुळतात असे सांगताना वापरतो. पुढल्या दोन 
वाक्यांत हाच आशय व्यक्‍त करताना तो ००॥तां- 

71 आणि 09616111111]0 असे शब्द वापरतो. 

ल्या वाक्यात तो सांगतो, की समाजाची उत्पादन- 
द्वती त्याची सामाजिक, राजकीय आणि बौद्धिक 
जौवनप्रक्रिया ७011011101 करतो आणि दुसर्‍या 
वाक्यात सांगतो माणसांच्या जाणिवा त्याची अस्ति- 
ह्वता 0661101116क्‍करोत नाही तर त्याची सामाजिक 
अस्तित्वता (0९112) त्याच्या जाणिवा ( १०९1- 
॥0110 ) करीत असते. (2006810010 शब्दाचा 
दुसरा उपयोग आणि हे ००वां परीला व १९०७- 
701116 शब्द-निरनिराळ्या अर्थाचे हे तीन शब्द - 
माक्स एकच आशय व्यक्‍त करण्यासाठी वापरीत 
आहे. र 
या उताऱ्यातली दुसरी लक्षात ठेवण्यासारखी 
गोष्ट म्हणजे मापे इतिहासाकडे एक एकसंध 
प्रक्रिया म्हणून पाहत आहे. हे अर्थात हेगलच्या 
: भौतिक ' शिष्याला साजेसे आहे. हेगल इतिहासाला 
एंकांच विशव-चैतन्याचा आविष्कार मानीत असे, 
तर माक्स इतिहासाकडे उत्पादनशक्तींनी निर्माण 
केलेल्या आणि मग त्यांच्याशी संघर्षे पावणार्‍या 
उत्पादनसंबंधाचा - थोडक्यात म्हणजे उत्पादन- 
पद्धतीचा एकसंध आविष्कार म्हणून पाहतो. 


तिसरी गोष्ट म्हणजे उत्पादनशक्‍्ती आणि 
उत्पादनसंबंध यांतला संघर्ष कायम टिकणारा नसतो. 
तो . फ्त इतिहासपूवे कालाचे लक्षण असतो. 
भांडवलह्याही ही या इतिहासपूर्व कालातील अखेरची 
अवस्था. साम्यवादी क्रांतीने भांडवलशाहीची अखेर 
होईल आणि खऱ्याखुऱ्या इतिहासाला सुरुवात 
होईल. 


ऱ्ट 


आणखी एक' लक्षात ठेवायची गोष्ट अशी की, 
समाजाच्प़ा आथिक पायावर जी इमारत उभी राहते 
तिचे दोन भाग असतात. एक म्हणजे समाजाची 
वैधिक आणि राजकीय रचना अगर व्यवस्थापन 
आणि दुसरा भाग म्हणजे, कायदेशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
तत्त्वज्ञान, धरमेशास्त्र, नीतिशास्त्र वगरे विचार किवा 
वैचारिक प्रणाली. माक्स 0०॥18ल0प811688 
(जाणीव) असा व्यापक शब्द वापरीत आहे, आणि 
जाणिवेत प्रतिमा, संकल्पना, भावना, इच्छा या 
सर्वांचाच समावेश होतो, पण मासला मुख्यतः 
मानवाचा संकल्पनात्मक व्यवहार अभिप्रेत आहे 
असे दिसते. यातही एक सुक्ष्म फरक करायला 
पाहिजे. माक्‍सं या विचारप्रणालीत (100010०105) 
विज्ञानाचा समावेश करीत नाही. आनुभविक 
(७000171081 ) विज्ञान आणि या जाणिवा एक 
नव्हेत. विज्ञान वस्तुस्थितीचे सत्य दर्शन घडविते, 
पण या जाणिवा खोट्या असतात, म्हणजे त्या वस्तु- 
स्थितीचे विकृत (१180060) दशन घडवितात. 

या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात बाळगली पाहिजे, 
की समाजाच्या जाणिवांत भूतकालीन जाणिवांचा 
अंश असतो. समाजाच्या उत्पादनपद्धतीत भूतकालाचे 
काही अंश असतातच, त्यामुळे काही भूतकालीन 
उत्पादनसंबंधही अस्तित्वात असतात. अर्थात त्यांना 
जुळणाऱ्या काही जाणिवा शिल्लक असणारच. 
पण समाजाच्या जाणिवांमध्ये भविष्यकालातही झेप 
अभते. ही झेप कोठून उद्‌भवते ? याचे उत्तर असे 
देत येईल, की मानव जी भविष्यकालाबद्दल स्वप्ने 
पाहतो ती त्याच्य़ा जाणिवात उमटतात. पण मार्क्स 
असे सांगतो, को मानव आपल्यासमोर जी कामे 
ठेवतो ती उत्पादनपद्धतीच्या विकासाला अनुरूप 
अश्ीच' असतात. पण प्रत्यक्ष काये आणि स्वप्ने 
यात आपण फरक करू शकतो. दुसरे असे, को ही 
भविष्यकालीन स्वप्ने तशी दबूनच राहतात. 
काही ध्येयवेडे लोक ही स्वप्ने उभवीत असतील, 
त्यांचा मोठा कल्पनाशयाली आविष्कारही करीत 
असतील, पण मार्क्स * दि जमंन आयडिऑलॉजी 
मध्ये आणि कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टोत सांगतो, की 
016 7ए]122४ 1१288 0 81 82७ ७16 016 
1१688 ०7 ७॥० 7117४ ०]888 ( कोणत्याही 
युगाच्या चलत्या कल्पना या चलत्या राज्यकर्त्या 


2० 


वर्गाच्याच कल्पना असतात.) म्हणून भविष्यकालाची 
स्वप्ने पाहणाऱ्या कल्पनांनी माक्‍संच्या विधानास 
बाध येण्याचे कारण नाही. 

येथे काही प्रश्‍नही निर्माण होतात. माक्‍सं सामा- 
जिक उत्पादन ( 90.8] 7०१०४०0 ), 
भोतिक उत्पादनशकक्‍ती (118 ४61191] 11001०1 ए९ 
10०९8 ), उत्पादनसंबंध ( 1९]७॥०8 01 
॥10१ए०४]0॥ ), समाजाची आथिक रचना 
(600॥०णांट 8परलॉा/6 ०. 80067 ), 
भौतिक जीवनाची उत्पादनपद्धती ( 110 .11006 
ण छ०क्पलाला 0 1018160189) ॥10), 
उत्पादनाची आथिक परिस्थिती ( या 660- 
ए॥०प१ांद ठ्ाताष्राखाड ली ए०्वपलाया ), 
भौतिक जीवनाचे अंतविरोध ( ००17001 ०01018 
० 1181611981 ॥॥6 ), सामाजिक उत्पादनशक्‍्ती 
( 80९91 700०1४७ 1010७8 ) असे अनेक 
शब्दप्रयोग आणि भाषाप्रयोग करतो. त्याचा अथे 
निर्चित करून घ्यायला हवा. उत्पादनशक्ती म्हणजे 
ज्या यंत्रे-अवजारे वगैरेंच्या साहाय्याने मनुष्य निस- 
र्गाला काबूत आणतो ती. पण या उत्पादनशक्तींचे 
वर्णन भौतिक ( 0816119] ) असे तो करतो 
त्याचप्रमाणे सामाजिक ( 800181 ) असेही करतो: 
तेव्हा उत्पादनसाधनात ती वापरणाऱ्या माणसाचाही 
समावेश करायचा काय? उत्पादनसंबंध म्हणजे 
मालक-मजूर, सरंजाम-भूदास यांच्यासांरखे संबंध. 
पण मार्क्से भोतिक जीवनाची उत्पादनपद्धती ( (16 
॥)0१6 0 7०१पळली०॥ 0 018९8] 1116) 
असे म्हणतो तेव्हा नक्की काय समजायचे? उत्पादन- 
शक्‍ती की उत्पादनसंबंध कौ दोघांचा गुणाकार? 
आथिक रचना म्हणजे उत्पादनसंबंधांची गोळाबेरीज 
असे मार्क्स सांगतो. मग उत्पादनाची आथिक 
परिस्थिती ( 1168 6600100016 0011110118 
ली ७०१एलॅ100 ) या भाषाप्रयोगाने काय 
संमंजायचे ? भौतिक ( 1186118] ) याचा तरी 
अथे काय करायचा ? केवळ अंनाध्यात्मिक अगर 
अ-बौद्धिक की तत्त्वज्ञानात्मक ? भोतिक उत्पा- 
दनशक्‍ती आणि सामाजिक उत्पादनशक्‍्ती यात 
नक्की फरक काय ? कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टोत 
निसर्गाला मानवाच्या दावणीला बांधण्याचा उल्लेख 
आहे. भांडवलह्याहीतील उत्पादनशक्तींचा उल्लेख 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९५७९ 


करताना, यंत्रे, रसायनशास्त्राचा उपयोग, रेल्वे, 
टेलिग्राफ, वाफेवर चालणाऱ्या बोटी वगैरेंचा 
उल्लेख आहे. तेव्हा ' उत्पादनशक्‍ती या शब्द- 
प्रयोगाने माक्‍कसंच्या मंनात यंत्रतंत्रविज्ञानाचा उपयोग 
असावा असे वाटते. पण भौतिक उत्पांदनशक्‍्ती' 
आणि सामाजिक उत्पादनशकक्‍्ती यांमध्ये नेमकॉ 
फरक काय ? पहिल्याकडे यंत्रतंत्रज्ञानाकडे पाह्यचें 
आणिं दुसऱ्याकडे उत्पादनसंबंधांच्या दृष्टीने पा ह्यचे- 
असा काय ? 
गुणाठ [छाया 80 फू०ला ( एका 
कालखंडाचा श्रम ) या पुस्तकात एच्‌. बी. अँक्टने 
यांनी या संदर्भात फार उपयुक्‍त विवेचन केले आाहे. 
ते म्हणतात, की. माक्‍संवाद्यांच्या मते उत्पादन संबं» 
धांच्या पाच पातळ्या उत्पादनशक्तींच्या पाच पात 
ळ्यांशी संलग्न आहेत. त्या अश्या : पहिली पातळी 
अईंमयुगाची. या युगातील अरमसाधनांशी ( दगडी 
हत्यारांशी )) प्राचीन साम्यवादाचा ( 1111110॥1ए6 
००१॥॥ए॥1810) संयोग झालेला असतो. धातूची 
( लोखंडाची ) हत्यारे उपलब्ध झाली तेव्हा 
गुलामगिरीचे युग अवतरले. मार्क्सने ( भापल्या, 
“तत्त्वज्ञानाचे दारिद्रय ' या पुस्तकात ) हातचक्कीची 
सांगड सरंजामशाहीशी घातली आहे. वाफेच्या 
वगरे शक्‍तींनी चालणाऱ्या यंत्रावर औद्योगिक भांड- 
वल्शाहीची उभारणी झाली. भाणि या वाफ-वीज 
वर्गरे शक्‍तींचा आधुनिक. विज्ञानाच्या उपयोजनाने 
पूर्ण विकास झाला को कम्युनिज्ञम (साम्यवादाचा) 
उदय होईल. या पाच पातळ्यांचा विचार केला, 
को उत्पादनशकक्‍ती म्हणजे मुख्यतः यंत्रतंत्रविज्ञान 
( (७०1१01०४५7 ) किवा तांत्रिक विद्या असे 
वाटते, ' भांडवल-१ मध्ये एके ठिकाणी मावरंने 
असे म्हटलेही आहे. 
पण एवढ्याने भाग उ 
उत्पादनसंबंध सावे ब १ भागतीची शि 
थ घालून देण्यात 
आलेले आहे ते निविवाद आहे का, असा प्रश्‍न 
विचारेता येईल. पण येथे आपल्याला माक्‍संच्या 
उताऱ्याचे ममं समजावून घ्यायचे आहे. त्या दृष्टीने 
एच्‌. बी. अँक्टन यांनी उत्पादनशक्‍ती आणि उत्पादन- 


संबध यांच्या नात्याचे जे तीन वर्ग कल्पिले आहेत 


ते ध्यानात घ्यायला हवेत. अँक्टन अर्थात रॉबिन्सन 


क्रूसोंचा येथे विचार करीत नाही. समाजात राँबि- 


ऐेतिहासिक भोतिकवाद 


न्सन क्र्सो नसतातच. माणूस हा तसा पक्का सामा- 
जिक' प्राणी आहे. तो समाजात जन्मतो, समजात 
जगतो, समाजात वाढतो. एकच एक कोळी आहे, 
त्याच्यापाशी एक होडके आहे, एकट्याने तो ते 
वल्ह्वतो, मासे पकडतो व एकट्याने 'त्याच्यावर 
गुजरांण करतो असे सहसा घडत नाहो. त्याने: 
होडके आणले कोठून, नुसत्या माशाने त्याचे कसे 
भागते व चालते, आणि त्याला वस्त्रनिवारा वगैरे 
गोष्टी लागतात की नाही, असे  प्रश्‍त उत्पन्न 
होतातच. हे प्रश्‍न इतके प्राथमिक आहेत की ते 
उत्पन्न करण्याची गरजच अँक्टनना वाटलेली 
नाही. 

अँक्टननी कल्पिलेला पहिला वर्गे असा आहे, कौ 
ज्यात उत्पादनशक्‍तीच्या कार्यवाहीतच.. उत्पादन- 
संबंध अनुस्यूत असतो. उदाहरणार्थ आपण जर: 
जहाज ही उत्पादनशक्ती घेतली तर ते चालविण्यातच 
एखादा प्रमुख ( कॅप्टन ), दिग्दर्शक, वल्ही मार- 
णारा, शिडे सांभाळणारा, खाण्यापिण्याची व्यवस्था 
करणारा असे उत्पादनसंबंध निर्माण होतात. हें 


उत्पादनसंबंध उत्पादनशक्‍तीपासून वेगळे काढता: 


येतच नाहीत. मार्क्सने वरील उताऱ्यात उत्पादन- 
संबंधांची सांगड मालकी हक्‍कांशी घातली आहे. पण: 
येथे मालकी हक्‍काचा:प्रश्‍न फजूल ठरतो. असे असू 
झकेल की या जहाजावर काम करणारे सगळेच लोक 
या जहाजाचे मालक असतील, किंवा ते सारेच नोकर 
असतील, किवा त्यातल! एक जण मालक असेल* 
उत्पादनसंबंध कसेही असले तरी जहाजावर काम 
करणाऱ्यात वरील भेद पडणारच, यांना उत्पादन- 
संबंध म्हणायचे की उत्पादतशकक्‍तीचेच ते भाग 
मानायचे हे सांगणे कठीण आहे; अक्टननी दिलेले 
दुसरे उदाहरण शेतीचे आहे. एखादा मनुष्य हातात 
फावडे घेऊन जमीन कसायला येतो तेंव्हा तो एकटा 
दिसला तरी एकटा नसतो:आपण जे धान्य पिकवू ते 
कोणी. उध्वस्त करणार नाही. साधारणपणे त्याच्या- 
वर कोणी डल्ला मारणार नाही, आणि अखेरीस 
त्याला आपले पीक निविवादपणे कापून नेता येईल, 
अशी शा*वती असल्याशिवाय तो जमीन कसायला 
बेणारच नाही. ही शाश्वती हा त्याच्या उत्पादन 
कार्याचाच भाग म्हटला पाहिजे. म्हणजे त्याच्या 
हेत पिकविण्यात एक प्रकारचा कायदा, एक प्रका- 


-$4 


रची रूढी, काही सामाजिक संबंधाची व्यवस्था 
गृहीतच असते. नांगर किवा फावडे एवढीच त्याची 
उत्पादनशक्ती, पण ती चालू 'होण्याच्या या अटीच 
असतात. आता कायदा, रूढी, सामाजिक रीती 
या गोष्टी, माक्‍पंच्या, मते आथिक पायावर उभ्या 
असलेल्या: समाजाचे सामाजिक- वैचा रिक- वैधिक 
वर्गरे भाग ' असतात. म्हणजे येथे *' आधी कळस 
मग पायारे'! अश्यी परिस्थिती उद्भवते. अक्ट- 
ननी सांगितलेला तिसरा प्रकार म्हणजे जेथे 
उत्पादन बाजारात विकण्यासाठी निर्माण करण्यात 
येते तो. आता हे उत्पादन म्हणजे खरेखुरे आथिक 
उत्पादन. माक्‍संच्या सिद्धांताप्रमाणे या उत्पादनात 
नवे संशोधन, नव्या शक्‍ती उपलब्ध झाल्या तर 
माल स्वस्त होईल आणि बाजारावरचा त्याचा 
प्रभाव वाढेल. पण हेही खरे, की कोणता माल खपेल, 
कोणत्या मालाची गरज जाहिरातीने वगरे निर्माण 
क'रता येईल, कोणत्या मालाची कुत्रिम टंचाई वगेरे 
निर्माण करता येईल या 'ाजारी' हिशेबाने मालाचे 
उत्पादन होऊ शकते. त्यासाठी नव्या उत्पादनशक्‍ती 
निर्माण केल्या जातात. म्हणजेच व्यापारी हिशेब 
उत्पादनशक्तीच्यां निभितीत कार्यान्वित होतो. माक्‍सं 
वरील , उताऱ्यात “सामाजिक उत्पादनशकक्‍्ती ? असा 
भाषाप्रयोग करतो. त्याचा अर्थ या अनुरोधाने 
लावायचा काय ? आणि तसा तो लावला तरं 
माक्‍संच्या सिद्धांताचा रोव बदलेल की नाही ? 

हे झाले पायाबद्दलचे प्रश्‍न. वरच्या इमारती- 
बद्दलही असेच अनेक प्रश्‍न उद्भवतांत. पाया ( समा- 
जाची आथिक रचना) आणि वरची इमारत (राज- 
कीय, धाभिक वर्गैरे संस्था व त्यांचा व्यवहार आणि 
त्यांच्याबद्दलचा विचार ) यांच्यामध्ये नक्की संबंध 
काय? आपण एखाद्या इमारतीचा पाया घालतो 
तेव्हा ज्या प्रकारची इमारत आपल्याला हवी असेल 
तिला पक्का आधार देईल असा पाया घालतो; 
इमारतीची लांबी-रुंदी, उंची आणि तिचे अंतधिभाग, 
त्याचप्रमाणे इमारतीचे वजन वगेरे गोष्टी ध्यानात 
घेऊन पाया रचतो. म्हणजे पाया इमारतीने ठरतो: 
येथे उलट दिसते. उत्पादनशक्तींनी त्यांना जुळणारे 
असे उत्पादनसंबंध निर्माण होतात आणि त्यांच्या 
पायावर .राजकीय-बौद्धिक वगैरे इमारत उभी 
राहते. 


र्र 


* द जर्मन आयडिऑलॉजी ' मध्य़े मार्क्स सांगतो 
की, माणसांचे बौद्धिक जीवन हा त्यांच्या भौतिक 
वतनाचा सरळ स्राव. (१11600, ७0]ए>) , साक्षात 
स्राव असतो. आता प्रश्‍न असा, की भौतिक वतन 
( ॥9(68] 10198010ए1 ) म्ह्णजे काय? 
आणि सरळ स्राव क्रिवा साक्षात आविष्कार 
( कार्‍९०७ ७1५ ) म्हणजे तरी काय ? 

उत्पादनसंबंधांनी तयार झालेली आथिक रचना 
हा पाया. याचा विचार आपण थोडासा केला आहे. 
पण या पायावर जी इमारत उभी राहते असे माक्‍सं 
म्हणतो तिचे स्वरूप नवकी काय आहे? “सामाजिक, 
राजकीय आणि बोद्धिक जीवन-प्रक्रिया ” ( 80- 
ल॑8]1, ७०68] 8॥त 11161]120प81 1110 
770००५०७४8 ) असे तिचे. वर्णन माक्‍सं करतो. 
“ वैधिक आणि राजकीय इमारत ” ( 1९९81 8116 
0०1७०8] 8ए]७॥४"ए०॥॥॥७ ) असेही तो 

म्हणतो आणि त्याला “सामाजिक जाणिवेची 
रूपे ” (101118 0 600181 ०018010ए81)1658) 
असा प्रयोग जोडून देतो. “ वैधिक, राजकीय, 
धार्मिक, सौंदर्यात्मक किंवा तत्त्वज्ञानात्मक-थोडक्यातं 
विचारप्रणालीची रूपे ” (12881, ०118, 
7011810प8, 8681110600 07 ७॥11080110 
नंग झ0. 1१60108108] 101118 ) - “ज्या 
विचारप्रणालींनी माणसांना उत्पादनशकक्‍्ती-वि० 
-उत्पादनशकक्‍्ती या संघर्षाची जाणीव होते आणि 
ज्यांच्या साहाय्याने ती हे संघर्ष लढतात ” (111 
ए1101 1161 1800110 6018610ए॥8 01 ॥॥18 
००॥॥ल 80 शीट 1६ 00४ ) असेही वर्णन 
तो करतो. माक्‍संच्या या वर्णनाकडे थोडे काळजी- 
पू्वेक पाहिले, कौ या. जीवनप्रक्रियेचे, या इमारतीचे 
दोन भाग तो कल्पितो असे ध्यानात येते. एक म्हणजे 
वैधिक, राजकीय, धार्मिक वगैरे व्यवस्थांपन किंवा 
व्यवहारयंत्रणा, आणि दुसरा म्हणजे या व्यवहारा- 
विषयीचा विचार. उदाहरणार्थ कायद्यासंबंधीची 
यंत्रणा ध्यानात घेतली तर राजसतत्तेने पसार केलेले 
कायदे, त्यांची अंमलबजावणी करणारे पोलिस 
खाते, त्यांच्या संदर्भात निवाडा करणारे न्याय- 
खाते यांचा या यंत्रणेत समावेश होतो. राज- 
सत्तेत, सरकार, कायदेमंडळ, न्यायखाते, नोकर- 
शाही वर्गरे यंत्रणेचा समावेश होतो. आणि धार्मिक 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९.७९ 


यंत्रणेत, धर्मविषयक आचार व त्यांचे नियंत्रण 
करणारे धर्मगुरू यांचा समावेश होतो. याच बरोबर 
शेक्षणिक-सांस्कृतिक संस्था, व्यांपारी-उद्योगपतींच्य़ा 
संस्था वगैरेंचाही उल्लेख करायला हवा. इमारतीचा 
हा एक भाग. दुसरा भाग म्हणजे या सार्‍्यांबद्दल 
प्रचलित असलेला विचार. यात राजकीय, धामिक, 
सौंदर्यात्मक तत्त्वज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र 
वगैरेंचा विचार केला पाहिजे. 

आता प्रश्‍न असा, की भाथिक पायावर ही 
व्यवहारयंत्रणा कशी उभी राहते ? आणि भाथिक 
पायावर विचार कसा उद्‌भवतो ? ज्याच्या हातात 
समाजाची आथिक रचना असते तेच तिच्यावर 
राजकोय, धामिक वर्गैरे यंत्रणा उभारतात का ? 
प्रथम ही यंत्रणा अस्तित्वात येते आणि मग तिला 
अनुरूप असा विचार उद्‌भवतो ? की अगोदर 
विचार आणि त्यानुसार व्यवहारयंत्रणा निर्माण 
होते? 

पण याहून महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे इमारत आंणि 
पाया यांचे येथे नक्‍्क्री नाते काय? जॉत प्लामे- 
नात्स यांनी थोडे खोलात जाऊन विचारले आहे 
को, इमारतीतला व्यवहार करताना जी भाषा 
वापरली जाते ती भाषा आथिक पायावरील भाषे- 
तुन काढलेली असते काय ? की आथिक पायावर 
ज्या गरजा निर्माण होतात त्यांना तोंड देता देता 
ही भाषा आणि त्यात ग्रथित झालेल्या कल्पना 
उदयास येतात ? प्लोमेनात्सचा धागा धरून आपणं 
असे विचारू शकतो की आथिक जीवनात शिस्तीची 
गरज असते. या आथिक शिस्तीच्या गर गेतून नैतिक 
शिस्तीच्या कल्पना जन्मल्या कांय ? आथिक जीवनं 
यशस्वी करण्यासाठी सचोटी आणि खरेपणा यांची 
गरज असते. नैतिक सचोटी आणि सत्याचे महत्त्व 
यांचा जन्म यातून झाला काय ? भांडवल्शाहीत, 
विशेषतः स्पर्धेच्या वादळात सापडलेल्या भांडवल- 
शाहीत एक प्रकारची असुरक्षिततेची भावना दाटते. 
या संदर्भात अभय देण्यासाठी धर्म उद्‌भवतो किंवा 
वाढतो काथ ? आथिक जीवन जगताना सहकार्याची 
भावश्यकता असते. बंधुतेची कल्पना यातून जन्मली 
काय ? आथिक जीवनात स्वतःच्या श्रमाचा योग्य 
मोबदला मिळण्याची आस लागते. यातुन खाजगी 
मालकीची कल्पना उदयास आली काय ? आथिक 


ऐतिहासिक भोतिकवाद 


जीवनात स्पर्धा महत्वाची ठरते. क्रीडाक्षेत्रातल्या 
स्पर्धेचा शोध येथे घ्यायचा काय ? राजकारणात 
प्रत्येक व्यक्‍तीला तिची किमत असते असे म्हणतात, 
या वचनाचा उगम आथिक किंमतींच्या वाजारात 
शोधायचा काय? आथिक व्यवहारात अनेक गोष्टींचे 
रहस्य जाणून घ्यावे लागते; व्यक्‍ती आणि वस्तू यांचा 
स्वभाव जाणून घ्यावा लागतो. यातूनच विज्ञानाची 
उत्पत्ती झाली काय ? माणसाला त्याचे आथिक 
जीवन असते, तसे कोटुंबिक जीवन असते, स्नेह- 
जीवन असते, क्लब-जीवन असते. येथे महत्त्वाच्या 
ठरणाऱ्या प्रेम, स्नेह, सहकाय वर्गरे कल्पनांचे मूळ 
आथिक जीवनात शोधायचे काय ? 

या कल्पना म्ह्णजे आथिक जीवनाचा सरळ 
स्राव ? आता प्रश्‍न असा की या कल्पना या 
जीवनाची प्रतिनबिबे (161060110118) असतात, की 
प्रतिक्षेप (1016268) असतात, की परिणाम 
(768011) असतात की प्रतीके (8711100185) 
असतात ? प्रतिबिब असेल तर पाया आणि इमारत 
यांत फरक पडण्याचे कारण नाही. राजकीय स्पर्धा 
आथिक स्पर्धेबरहुकूम चालणारी असेल. वाडूमय 
म्हणजे पाहायचे नि लिहायचे या स्वरूपाचे सरळ- 
सरळ चित्रण असेल. परमेश्‍वराकडे आपण मोक्षापेक्षा 
ऐहिक उत्कर्षाची अधिक आक्रंदून मागणी करू. ती 
प्रतिक्षेप असेल तर त्यात बुद्धीचे कार्य कमीत कमी 
असेल, कल्पनाशक्तीला वावच नसेल. परिणाम हा 
प्रतिक्षेपाच्या मानाने फारच आडवळणाचा असेल. 
आणि प्रतीक शब्द वापरला, कौ आणखीच प्रश्‍न 
उपस्थित होतात. प्रतीक ( 8910001 ) आणि 
चिन्ह ( 8ष्टाः ) यात फरक करावा लागेल. मुख- 
कमल ही प्रतीकात्मक कल्पना मुळात कोणा तरी 
व्यक्‍तीच्या वैयक्तिक प्रत्ययाची असते तर धूर तेथे 
अंग्नी ही चिन्हात्मक कल्पना सावंत्रिक अनुभवाची 
असते. आतां या कल्पना प्रथम कोणाच्या तरी 
डोक्यात प्रतीके म्हणून उद्‌भूत होऊन नंतर त्यांना 
सार्वत्रिक चिन्हात्मकता प्राप्त होते असे म्हणायचे 
का? 

आता यापुढचा अधिक महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे या 
इमारतीला आधारभूत असलेल्या जाणिवा खोट्या 
असतात- त्या 1060102168 असतात- असे मार्क्स 
म्हणतो. 106९010827 म्हृणजे काय ? याचे एक सृंदर 

न. भा. ५ « 


२२ 


उदाहरण माक्‍संने आपल्या * एटिन्थ बरूमेर भॉव्ह 
लुड बोनापाटं! या पुस्तकात दिले आहे. तो म्हणाला 
की फ्रेंच भांडवलवाले जेव्हा स्वातंत्र्य, समता आणि 
बंधुता " यांचा उद्घोष करीत असतात त्यावेळी ते 
खरोखर आपल्या संपत्तीच्या सरंक्षणाथ॑ घोडदळ, 
पायदळ आणि तोफदळ यांचा विचार करीत असतात. 
येथे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांमागील जाणिवा 
कशा खोट्या आहेत याचे उत्कृष्ट दर्शन घडते. वर 
उद्धृत केलेल्या उताऱ्यात माक्‍संने हे फक्त सुचविले 
आहे. तो म्हणतो कौ, उत्पादनाच्या आथिक 
स्थितीचा अभ्यास जसा निसगंविज्ञानाच्या सुक्ष्मतेने 
करता येतो तसा राजकौय, धामिक, तत्त्वज्ञानात्मक 
( म्हणजे थोडक्यात “ आयडिऑलॉजिकल  ) 
प्रकारांचा करता येत नाही. कारण त्या खोट्या 
असतात. खोट्या जाणिवेचे (18186 ०018010ए४- 
11688 चे ) ते नमुने असतात. या जाणिवा खोट्या 
का असतात ? कारण माणसे जे जीवन जगत 
असतात ते परात्मतेने ग्रासलेले असते. परात्मते मुळे 
माणसे वस्तुस्थितीकडे सरळ उघड्या डोळ्यांनी 
पाहू शकत नाहीत. परात्मतेमुळे एक प्रकारचे हर- 
वलेपण, एक' प्रकारचे वैफल्य, एक प्रकारची परि- 
त्यक्‍्त अवस्था माणसाच्या वाट्यास कशी येते याचा 
अभ्यास आपण केलेला आहे. अश्या वैफल्यग्रस्त 
मनास भावणाऱर्‍्या जाणिवा उलट्यासुलट्या विकृत 
स्वरूपाच्या व्हाव्यात हे क्रमपाप्तच आहे. 

आणखी एक प्रश्‍न, मार्क्से या उताऱ्यात 
आथिक परिस्थितीचा अभ्यास निसगंविज्ञानाच्या 
नेमकेपणाने करता येतो, पण विचारप्रणाली 
(10001०8168 ) चा तसा करता येत नाही 
असे म्हणतो. आता प्रश्‍न असा, की माक्‍संवाद हे 
विज्ञान आहे की खोट्या जाणिवांवर आधारलेली 
विचारप्रणाली आहे ? निसर्गाप्रमाणे आथिक व्यव- 
हाराचा अगर व्यवस्थापनाचा अभ्यास विज्ञानाच्या 
शिस्तीने करता येतो का, हाच एक प्रश्‍न आहे. 
पण मार्क्स म्हणतो म्हणून आपण ते मानले तरी 
मार्क्सवाद म्हणजे काही आथिक व्यवहार नव्हे. 
तो एक वैचारिक प्रतिबरिब किवा प्रतिक्षेप अथवा 
प्रतीकच आहे. आथिक रचनेचा वैज्ञानिक अभ्यास 
कदाचित शक्‍य होईल, पण अथेशास्त्र हे विज्ञान 
ठरेल का ? समाजशास्त्र हे विज्ञात ठरेल का? ही 


३४ 


शास्त्रे मानवाचे केवळ भौतिक जीवनच भभ्यासतात 
असे नाही. त्यांचे आत्मिक जीवनही या अभ्यासास 
सुरगाठी-निरगाठी मारते. त्यांच्या वैचारिक प्रति- 
क्रियांचाही वेध घ्यावा लागतो. इतकेच काय पण 
हे सारे समाजाच्या रूढी, समजुती, संकेत, नीति- 
नियम, आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्या पावंभूमी- 
वर करावे लागते. हे माक्‍संवादाला लागू आहे की 
नाही ? मार्क्सवाद हे एक विज्ञान आहे को समाज- 
शास्त्र आहे की तत्त्वज्ञान आहे ? 

या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे 
इमारतीचे काही भाग घेऊन मा्कसंवादाच्या प्रकाशात 
त्यांचा शोध घेणे, त्यांचे स्वरूप न्याहाळणे, माक्‍सच्या 
सिद्धान्ताच्या आधारे त्यांच्यावर काही विशेष प्रकाश 
पडतो का पाहणे, मुख्य म्हणजे त्यांचे स्वरूप कळते 
का याचा तलास लावणे. 

असे सहज सुचणारे भाग म्हणजे धम, नीती 
आणि राजसत्ता (8810 )- त्यांचा व्यवहार आणि 
त्यांच्याविषयीचा विचार. माक्‍सेवादाच्या प्रकाशात 
हे कसे दिसतात? 

प्रथमच जाणवते ते असे, की माक्‍संने धर्म, नीती 
आणि राजसत्ता यांच्यावर व्यवस्थित साधकबाधक 
असे लिहिलेले नाही. त्याने प्रसंगोपात्त, इतर प्रश्‍नां- 
वर लिहिताना, या विषयांसंबंधी फुटकळ उद्गार 
काढले आहेत आणि ते ध्यानात घेऊनच त्याचा 
एतिहासिक भौतिकवाद या प्रश्‍नावर किती प्रकाश 
पाडतो यांचा अंदाज घेणे भाग आहे. 

प्रथम धर्माचा विचार करू या. आपल्या १८४४ 
च्या * इष्ट्रोक्शन टु द क्रिटीक ऑव्ह हेगल्स 
फिलॉसॉफी ऑव्ह राइट! या लेखात तो लिहितो : 

“ धर्मविरोधी टीकेचा पाया हा मानवधर्म निर्माण 
करतो, धर्म मानवाला निर्मीत नाही. दुसऱ्या शब्दांत 
हेच म्हणायचे तर, ज्या माणसाला अद्याप स्वतःचा 
शोध लागलेला नाही किथा जो स्वतःला पुनरपि 
हरवून बसलेला आहे अश्या मानवाची धम ही आत्म- 
जाणीव किवा आत्मभाव असतो, पण मानव हा कोणी 
जगाच्या बाहेर बैठक मारून बसलेली अमूर्त अस्ति- 
त्वता नाही. माणूस म्हणजे माणसाचे जग, राज- 
सत्ता, समाज. ही राजसत्ता किंवा हा समाज धर्माची 
निर्मिती करतो. हा धर्मं म्हणजे जगाविषयीची तिर- 
पागडी जाणीव, कारण ही राजसत्ता-समाज हेच 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


एक तिरपागडे बनलेले जग असते... . .धर्मविरोधी 
लढा हा म्हणूनच या दुसर्‍या विरुद्ध लढ्याचा एक 
अप्रत्यक्ष प्रकार असतो. धर्म हा याच जगाचा एक 
आध्यात्मिक सुगंध असतो. धर्माचे रूप घेतलेली 
डुदेशा ही त्याच वेळी खऱया जीवनातील दुर्ददोचा 
आविष्कार असते, आणि दुर्दैशेविरुद्ध व्यक्‍त झालेला 
निषेधही असतो. धर्म हा दलित संस्कृतीचा उसासा 
असतो. तो ज्याप्रमाणे चैतन्यहीन अवस्थेचे चैतन्य 
असतो त्याप्रमाणे हृदयशून्य जगाचे अंत:करण असतो. 
धर्मे म्हणजे लोकांसाठी अफूची गोळी.” 

पुढे १८४६ च्या ' द जमन आयडिऑलॉजी'मध्ये 
माक्‍संने निसगेपूजनाच्या अवस्थेतील धर्माची उत्पत्ती 
सांगितली आहे. तो म्हणतो : 

“प्रारंभी जाणीव असते ती लगतच्या संवेदनात्मक 
सभोवतालची आणि इतर जणांशी स्वतःबाहेरील 
वस्तूंशी असलेल्या मर्यादित संबंधांची. ही स्वत:बद्दल 
जाणीव होत असलेली जाणीव असते. त्याच- 
बरोबर ती निसर्गाविषयीची जाणीव असते- ज्या 
निसर्गाची, काही तरी अगदी परकीय, सर्वसमर्थ 
आणि अनाक्रमणीय शक्‍ती म्हणून मानवाशी सम- 
क्षता झडत असते; ज्या निसर्गाकडे पाहण्याची मान- 
वाची दृष्टी अगदी पशुवत्‌ असते आणि ज्याला तो 
पशूप्रमाणेच शरण जातो. अर्थात निसर्गाची हो शुद्ध 
पशु-जाणीव असते ( निसर्गेपूजन). हे निसर्गपुजन 
किवा निसर्गाकडे पाहण्याची ही विशिष्ट दष्टी 
समाजाच्या स्वरूपाने ( किंवा उलट) ठरविलेली 
असते, हे लगेच उघड होईल. इतरत्रप्रमाणे येथेही 
मनुष्य आणि निसर्ग यांची एकात्मता इतकी स्पष्ट 
आहे, की मानवांची निसर्गाकडे पाहण्याची मर्यादित 
दृष्टी त्यांची एकमेकांकडे पाहण्याच्या मर्यादित 
दृष्टीची पूर्वावस्था निर्माण करते (001१110119) 
तर एकमेकाकडे पाहण्याची त्यांची मर्यादित दष्टी 
निसर्गाकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी ठरविते (१७६७1- 
1१९8 )- एवढ्याच कारणासाठी, की इतिहासाने 
निसर्गावर अद्याप फारसे संस्कार केलेलेच नसतात. 
दुसर्‍या बाजूने, सभोवतालच्या व्यक्तींशी दळणवळण 
करण्याच्या आवश्यकतेची जाणीव ही समाजात 
राहण्याच्या जाणिवेची सुरुवात असते. ही सुरुवात 
या अवस्थेत सामाजिक जीवन जितके पश्वत्‌ असते 
तितकी पश्ुवत्‌ असते. ती फक्त कळप- जाणीव 


ऐेतिहासिक भौतिकवाद 


असते, आणि मेंढरे आणि माणूस यांत एवढाच फरक 
असतो, की त्याची जाणीव सहजप्रेरणेची जागा घेत 
असते किंवा त्याला आपल्या सहजप्रे रणांची जाणीव 
होत असते. ” 


यानंतरचा धर्माविषयीचा महत्त्वाचा उल्लेख 
माक्‍सेच्या “ भांडवल-१' (१८६७) या ग्रंथात 
आढळतो. तेथे तो म्हणतो, “ धार्मिक जग हे खऱ्या- 
खऱया जगाचा प्रतिक्षेप किंवा प्रतिरूप असते. 
क्रयवस्तूंच्या उत्पादनावर आधारलेल्या जगाच्या 
दृष्टीने स्त्रिस्तधम, विशेषतः त्याच्या भांडवली 
विकासावस्थेतील जगाच्या दृष्टीने प्रॉटेस्टंट पंथ 
किंवा केवलेश्‍वरवादी पंथ,. हा धर्माचा अतिशय 
अनुरूप असा प्रकार असतो. प्राचीन आशिआई व 
इतर प्राचीन उत्पादनपद्धतींमध्ये, उत्पादनाचे 
क्रयवस्तूंत, म्हणजे माणसाचे क्रय़वस्तूंच्या उत्णा- 
दकांत, होणारे रूपांतर अगदी कमी प्रमाणात असते. 
पण या प्राचीन समाजव्यवस्था विसर्जन पावण्याकडे 
झुकतात तसतसे क्रयवस्तूंच्या उत्पादनाचे आणि 
उत्पादकांचे महत्त्व वाढत जाते. खरोखर ज्यांना 
व्यापारी राष्ट्रे म्हणता येईल अशी राष्ट्रे प्राचीन 
जगाच्या सांदीकोयऱ्यातच आढळतात. भांडवली 
समाजाच्या तुलनेने उत्पादनाच्या त्या प्राचीन समाज- 
व्यवस्था अगदी साध्या आणि पारदर्शक असतात. 
पण त्या, प्राचीन आदिवासी जमातीतील बांधवांशी 
जोडणारा ज्याची नाळ अद्याप कापलेली नाही 
अश्या व्यक्‍तीच्या अपरिपक्व विकासावर आधार- 
लेल्या असतात, अथवा साक्षात परवशतेच्या संबंधां- 
वर आधारलेल्या असतात. मानवाच्या श्रमाची 
उत्पादकता जेव्हा विकासाच्या अगदी खालच्या 
अवस्थेत असेल, आणि म्हणून भौतिक जीवनातले- 
माणसामाणसातले आणि मानव-निसर्गातले- सामा- 
जिक संबंध जेव्हा अगदी संकुचित असतात तेव्हाच 
अशा समाजव्यवस्था उद्‌भवतात आणि भस्तित्वात 
राहतात. हा संकुचितपणा प्राचीन निसगंपूजनात 
* आणि त्यावेळच्या आदिवासी धर्मांच्या इतर विदे- 
षांत प्रतिबिबित होतो. ज्यावेळी दैनंदिन जीवनाचे 
संबंध मानवाला, इतर मानव आणि निसर्ग यांच्याशी 
असलेल्या संबंधांच्या संदर्भात पूर्णपणे बुद्धिगम्य आणि 
विवेकपुणे होतील, त्याच वेळी खर्‍या जगाचा 


शप 


प्रतिबिवरूप प्रतिक्षेप असलेला धमं अखेरीस नाहीसा 

यांपैकी पहिल्या १८४४ च्या उताऱ्यात 
माक्‍संच्या सिद्धांताची मांडणी आढळेल तर दुसऱ्या 
ढोहोत इतिहासात धर्माच्या उत्पत्तीपासून त्याच्या 
अखेरच्या विसजंनापर्यंतच्या काही कालखंडातील 
धर्माच्या स्थितीचा विचार आहे. पहिल्या उताऱ्यात 
माणूसच धर्माला निमितो- वण माणूस कसा, तर 
स्वत्व ह्रविलेला माणूस, असे माक्‍से म्हणतो. 
म्हणजे येथे धर्माचा संबंध परात्मतेशी जोडलेला 
आहे. धमं ही एक खोटी उफराटी जाणीव आहे 
आणि ती उफराट्या जगातून निर्माण झालेलो आहे. 
धर्माच्या रूपाने माणसाच्या दुःखाचे आणि देन्याचे 
दर्शन घडते, कारण या दुःखदेन्याचा विसर पडण्या- 
साठीच धर्माचा उपयोग होतो. म्हणूनच मासं 
म्हणतो, कौ धर्मे ही अफूची गोळी आहे. येथे 
माणसाच्या भोतिक जीवनाचा उल्लेख नाही. तो 
पुढच्या १८४६ च्या उताऱ्यात आहे. येथे माक्‍्सं 
मानवाच्या अगदी प्रारंभीच्या जाणिवांबद्दल किवा 
संज्ञेबद्दल बोलत आहे. मानवी संज्ञेच्या या प्रारंभिक 
अवस्थेतच मानवाच्या अतिप्राचीन धर्माचा म्हणजे 
निसर्गपूजेचा उगम झाला. पण याचे जे भौतिक -ऐति- 
हासिक विश्लेषण माक्‍सं करतो ते, या सिद्धांताच्या 
दृष्टीने, जरा निरखण्यासारखे आहे. मासं म्हणतो, 
कौ या प्रारंभिक कालात मानवाची निसर्गाकडे पाह- 
ण्याची जी मर्यादित दृष्टी असते तिच्यामुळे त्याची 
इतर मानवांकडे पाहण्याची मर्यादित दृष्टी निर्माण 
होते आणि इतरांकडे पाहण्याची त्याची जी मर्या- 
दित दृष्टी असते त्यामुळे त्याची निसर्गाकडे पाह- 
ण्याची मर्यादित दृष्टी ठरते, मानवाची उत्पादन- 
पद्धती आणि त्याचे सामाजिक बौद्धिक जीवन यांतील 
परस्पर-संबंधाच्या विकसित दृष्टीने या विधानाकडे 
पाहिले तर काय आढळते ? माणसाची जी उत्पादन- 
शक्‍ती असते त्यात त्याचा निसर्गाशी असलेला संबंध 
अनुस्यूत असतोच. म्हणजे येथे मार्क्स मानवाचे 
भौतिक जीवन आणि त्याचे बौद्धिक जीवन यांचा पर- 
स्पर परिणाम सुचवीत आहे. म्हणजे भौतिक जीवन 
आणि बौद्धिक जीवत्त यांच्याकडे एकदिश ( 006- 
श&४) दृष्टीने पाहून चालणार नाही. याची एक 
जाणीव मा्क्‍संच्या मनात कोठेतरी तरळत होती असे 


३६ 


दिसते. पण माकसंच्या नंतरच्या (भांडवल-१ मधल्या) 
उताऱ्यात आपल्याला धर्माचे जे विवेचन आढळते ते 
माक्‍संच्या ' ऐतिहासिक भौतिकवादा 'च्या परिचित 
भूमिकेलाच धरून आहे. त्यातले पहिलेच वाक्य 
पुकारते की “ धामिक जग हे खऱ्याखुऱ्या जगाचा 
प्रतिक्षेप (1०165 ) आहे. ( आता येथे 101105 
याचा अथं काय करायचा हा एक प्रश्‍नच आहे. 
ऑक्स्फडेंच्या शब्दकोशाप्रमाणे याचा एक अर्थ 
* आरशातील प्रतिबिब' असा आहे तर आणखी एक 
प्रतिक्षेप असा आहे.प्रतिक्षेपमध्ये आपोआपपणा सूचित 
असतो. 10601]6& चा अथे प्रतिबिब (1011001107) 
असा घेतला तर बोद्धिक-सामाजिक जीवन हे 
आधथिक-भौतिक जीवनाची जशीच्या तशी नक्कल 
ठरेल. आणि तशी ती मार्क्‍सला अभिप्रेत नसावी. 
खरोखर 701165 याचा अर्थ काय करायचा हा एक 
प्रश्‍नच आहे- आणि माक्‍क्‍सेच्या सिद्धांत-विचारा- 
तली ही एक डोकेदुखी ठरली जाहे. ) मासं 
या उताऱ्यात पुढे सांगतो को मनुष्यसमाज जेव्हा 
क्र्‍यवस्तूच्पा उत्पादनास जरा जोराने लागला 
तेव्हा ख्तरिचन धर्माचा उदय झाला. त्यापूर्वीच्या 
समाजात जेव्हा क्रपवस्तूंचे ( ९010110011163 ) 
उत्पादन अगदी अल्पप्रमाणात होते त्यावेळी 
माणसांचा वैयक्तिक विकास अगदी परिमित होता. 
वप्रक्‍्तीची समाजाशी जोडलेली नाळ अद्याप कापलेली 
नव्हती; किवा तिचे संबंध साक्षात परवदतेचे होते. 
या दोन (प्राचीन आदिवासी किवा गुलामगिरी ) 
समाजात निसगेपूजा अगर तत्सम प्राथमिक धर्मं 
प्रचलित होते. याच उताऱ्यात मासं शेवटी सांगतो, 
की धर्माचे अखेरचे विसजेन केव्हा होईल, तर जेव्हा, 
निसर्ग आणि समाज यांच्या संदर्भातले माणसाचे 
दैनंदिन संबंध त्याला अगदी स्पष्ट होतील आणि 
त्यांची तकंशुद्धता त्याच्या बुद्धीला पूर्ण पटेल. कम्यु- 
तिस्ट ( साम्यवादी ) समाजरचनेतला माणूस असा 
असेल हे मार्क्सने इतरत्र सांगितलेले आहेच. 
निसगंपूजादी गोष्टींची मार्क्सने जी मीमांसा 
केली आहे तिच्परा प्रकाशात मार्क्सचा सिद्धांत कसा 
दिसतो हे पाहणे आपल्या विवेचनाच्या दृष्टीने 
उपयुक्‍त ठरेल. धमे हा दुर्दशेने-देन्याने ग्रासलेल्या 
जगाचा उसासा आहे. माणसाच्या ह्रवलेपणाचे ते 
फलित आहे. म्हणजेच प्रात्मतेमुळे निर्माण झालेली 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७५९ 


ती खोटी जाणीव किंवा फसवी संज्ञा आहे. आता 
उत्पादनाला क्रयवस्तूचे स्वरूप येणे हे परात्मतेचे 
एक फार मोठे कारण माक्‍संने सांगितलेले आहे. 
म्हणजे मार्क्सने निदेशिलेल्या प्राचीन समाजव्यव- 
स्थेत परात्मता असलीच तर अगदी कमी प्रमाणात 
असणार. मग तेथे निसगंपूजेसारखे प्रकार का 
आढळतात ? माक्‍संने * द जमन आयडिमलॉजी 
मध्ये त्याचे कारण सुचविलेले आहे- ते म्हणजे 
मानवाची निसर्गाकडे व इतरांकडे पाहण्याची मर्या- 
दित दृष्टी, ( माक्स मानव आणि निसर्ग यांच्या 
एकरूपते- 106111(1/7- चीही भाषा करतो, पण 
तशी पूर्ण एकरूपता असती तर निसगंपूजा वगैरेची 
गरजच उद्‌भवली नसती. निसर्गापासून थोडे दूर 
होऊन त्याचा काही विचार मानव करू लागला 
म्हणूनच निसर्गपूजेसारखे प्रश्‍न उद्भवले. ) पण 
मर्यादित दृष्टी म्हणजे काय ? ते माक्स सांगत नाही. 
माक्‍संच्या काळातही एवढे स्पष्ट होते, की प्राचीन 
मानवाची निसर्गेपूजा हा यातूचा (जादूटोण्याचा ) 
प्रकार होता. अनेक नैसगिक चमत्कार आणि 
निसर्गाचे विलक्षण उद्रेक यांनी भांबावलेला मानव 
निसर्गात, निसर्गाच्या रूपांत (झाडात, दगडात, ढगात, 
विजेत वगैरे ) दैवी शक्‍ती पाहत होता आणि या 
शक्‍तीची पूजा-प्राथेना केळी तर ती प्रसन्न होईल 
आणि अनुकूल होईल असे त्याला वाटत होते. यात 
जी परात्मता (9161181011) होते त्याचा क्रय- 
वस्तृशी अगर समाजरचनेशी काही संबंध नव्हता. 
निसर्ग आणि मानव यांचा जो संबंध होता तो येथे 
प्रधान होता. माक्‍सं निसर्ग-मानवसंबंधाचा विचार 
करतो तो मुख्यत: उत्पादनशक्‍्तीच्या संदर्भात करतो. 
पण निसर्गाशी मानवाचा एवढाच मर्यादित संबंध 
असतो असे समजण्याचे कारण नाही. उष:सुक्ते- 
सारख्या प्रार्थना म्हणणारे अगर उपनिषदांचे 
तत्त्वज्ञान सांगणारे वेदिक अगर वेदोत्तरकालीन 
क्षी निसर्गाकडे याहून अधिक व्यापक दृष्टीने 
पाहत होते. ' किर्लोस्कर मासिकाच्या ७०० व्या 
अंकात प्रा. मे. पुं. रेगे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, 
* विश्‍वाच्या आणि मानवी व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या समग्र 
स्वरूपाचे एक चित्र माणसाला हवे असते, असे 
चित्र बनविण्याकडे त्याची खोल प्रवृत्ती असते 
आणि ह्या चित्राच्या संदर्भात कन्या रीतीने जगले 


ऐतिहासिक भौोतिकवाद 


असता माणसाला त्याचे खरेखुरे साफल्य लाभते 
हे त्याला समजून घ्यायचे असते.” आपले वैदिक 
न्द्षषी हेच करीत होते. प्राचीन मानवही याच 
उद्योगात होता, आणि आधुनिक माणसालाही अद्याप 
ही विवंचना असतेच. माक्‍सं खरोखर या प्रश्‍नाकडे 
१९ पा शतकातील निःशंक वृत्तीने पाहत होता आणि 
या निःशंक वृत्तीला त्याने आपल्प्रा प्रतिभेने एक 
सैद्धांतिक अधिष्ठान दिले होते. पण आज आपण 
जाणतो, कौ अश्या अधिष्ठानांना फारसा आशय प्राप्त 
झालेला नाही. निसर्ग आणि विइव यांच्या गूढाबद्दल 
आज जाणते लोक जरा जपुनच बोलतात. त्यांना 
डॉ. लुई टॉमस यांचा इश्यारा प्रकर्षाने जाणवत 
असतो, हा प्रसिद्ध अमेरिकन प्राणिशास्त्रज्ञ एकदा 
म्हणाला होता, की प्राणिशास्त्राचा गेल्या शंभर 
वर्षातला सर्वांत बुद्धी थरारणारा शोध हा आहे, की 
आपले अज्ञान प्रगाढ आहे. अणुगभेविशवातील 
उप-अणूंच्या अतक्ये वर्तनामुळे भांबावलेले पदार्थ- 
विज्ञानशास्त्रज्ञ विश्‍वाच्या. ' नियमां' बद्दल ठाम 
बुद्धीने बोलायलाच तयार नाहीत. कित्येक 
वैज्ञानिकांना तर असेही वाटते, की या विश्वाच्या 
मुळाशी काही योजना आहे, काही हेतु आहे. 
आजच्या विज्ञान यृगात ही स्थिती, तर त्या 
अज्ञान-युगातल्या मानवाच्या निसर्गेपुजेकडे जरा 
औदार्याने पाहण्यास हरकत नाही. मानवाच्या 
निसर्गाशी आणि मानवाशी असलेल्या संबंधांचे स्पष्ट 
बद्धिगम्य ज्ञान मानवाला होईल आणि धर्माचे विस- 
जन होईल हा मार्क्सचा आज्ञावाद हा सुद्धा त्याच्या 
ठामवृद्धीचा विकास म्हणायचा ही सुद्धा एक' 
श्रद्धाच ! 

माक्‍संचे आणखी एक विधान असे आहे, की 
ख्प्रिश्‍चन धर्मे हा क्रयवस्तूवर भर देणाऱ्या भांडवल- 
शाहीचा स्वाभाविक धर्मे आहे. कारण काय तर हा 
धर्म अमूर्त मानवाचे बंड माजवितो. क्रयवस्तुमुळे 
आथिक व्यवहाराला एक अमूतता येतेच. या दोन 
अमर्ततेचे नाते माक्‍सेने पाहिळे आहे. पण स्त्रिश्‍चन 
धर्मांचा गुलामगिरीशी अधिक साहजिक संबंध 
जोडन दाखविता येईल. स्त्रिश्‍चन धर्मातळे 1068181 
7010 8ए]-दुष्टाव्याला प्रतिकार करू नका- हे 
शरणागतीचे तत्त्वज्ञान गुलामगिरीला मानवणारे 
आहे. गुलामांनी त्याचा एक प्रकारच्या तितिक्षेने 


३७ 
स्वीकार केला असेल तर गुलामांच्या मालकांनी 
त्याची उपयुक्तता अचूक हेरली असेल. 

पण शह्त्रिश्‍चन धर्माच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट 
अशी, की तो कोणत्याही परिस्थितीत जन्माला आला 
असला तरी त्याचा प्रभाव एकदोन कालखंड ओलां- 
डून, आजपयंत टिकून आहे. हिंदू धर्माबद्दल, बुद्ध 
धर्माबद्दल, इस्लाम धर्माबद्दलदेखील असे म्हणता 
येईल. इस्लाम धर्म ज्या आथिक परिस्थितीत जन्मला 
तिच्यात आणि आज इस्लामचे जोरदार पुनरूज्जीवन 
होत असताना जी आथिक परिस्थिती आहे तिच्यात 
काही तरी साम्य आहे का? याचाच अर्थ असा, की 
धर्माच्या तत्त्वज्ञानात आणि आचरणात असे काही 
तरी आहे, की जे आथिक रचनेच्या पार पलीकडे 
जाते आणि मानवाच्या मनाला भावते. निसगं 
आणि मानव यांच्यात जो सनातन संबंध आहे आणि 
ज्याचे गूढ, आज विज्ञानाची अपरंपार प्रगती झाली 
असुनही, उलगडलेले नाही, उलट थोडेबहुत ,दाटले- 
लेच आहे. त्याच्यात धर्माच्या आकर्षणाचे रहस्य 
असावे असे म्हणावेसे वाटते. 

आता एवढे खरे की प्रॉटेस्टंट मनोवृत्ती आणि 
भांडवली मनोवृत्ती यांच्यात काही तरी आत्मीय नाते 
असावे. मॅक्स वेबरसारख्या प्रतिभाशाली समाज- 
शास्त्रज्ञांनी या नात्यात खूप अर्थ पाहिला आहे. पण 
या नात्याचा अथे 1001182101 18 1101611657 01 
1110 1689] ७४०॥]त या माक्‍्से-वचनाच्या आधारेच 
लागतो असे थोडेच आहे ? प्रॉटेस्टंट धर्माने 
काटकसरीचे जे पाठ दिले ते भांडवलाच्या संचयाला 
उपयोगी पडले असे समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. पण 
प्रॉटेस्टंट वादातला ठ्यक्तिवाद आणि भांडवल- 
शाहीत स्वाभाविक अवसर मिळालेला व्यक्‍तिवाद 
यांचेही नाते पाहता येईल. मार्क्सने ते क्रयवस्तूंच्या 
वाढीतून येणाऱ्या अमूततेत पाहिले होते. मासं 
धर्माकडे सरळसरळ वर्गीय दृष्टीने पाहताना फारसा 
दिसत नाही. ते त्याच्या एंगल्सप्रभूती अनुयायांनी 
केळे, आता हो गोष्ट खरीच आहे, की सत्ताधारी 
आणि वरिष्ठ वर्ग धर्माचा उपयोग आपल्या सत्ता- 
संपत्तीच्या संरक्षणासाठी आणि अभिवृद्धीसाठी करीत 
असतात. जेव्हा धर्म प्रचलित समाजव्यवस्थेची 
भलावण करतो आणि दलित वर्गांना या समाज- 
व्यवस्थेला आव्हान देण्यापासुन परावृत्त करतो, तेव्हा 


३८ 


तो सत्ता-संपत्तिधारकांची सेवा करोत असतोच. 
( आणि अशा परिस्थितीत ' धर्म हो अफूची गोळी 
आहे हे माक्‍संचे वणेन फिट्ट बसते. ) पण येथे 
वैश्‍विक धर्मे आणि संस्थात्मक धर्म यांच्यात फरक 
करायला हवा, धर्माची वैश्विक तत्त्वे किती 
लोकांना खरोखर कळतात, किंवा किती लोकांचा 
त्यांच्याशी भावबंध अगर बुद्धिवंध जुळलेला 
असतो हा एक प्रश्‍नच आहे. बहुतेक लोकांची 
निष्ठा आचारधर्मातच गुंतलेली असते, आणि या 
आचारधर्माचे ठेकेदार-पाद्री, मौलवी वगैरे सत्ता- 
संपत्तिधारकांचा अनुनय करण्यात धन्यता मानतात, 
कारण त्यांची धामिक पदे आणि धामिक इस्टेटी या 
अनुनयावर पोसल्य़ा जातात. गेल्या महायुद्धात नात्सी 
फेशिस्ट राष्ट्रांतला चर्चे नात्सी-फेंशिस्टांच्या वाजूने 
आणि लोकसत्ताक राष्ट्रातला चचे नात्सी-फॅशि- 
स्टांच्या विरुद्ध उभा राहिला हे उदाहरण या दृष्टीने 
फार बोलके आहे. चच तेव्हा धर्मतत्त्व अगर राज- 
कोय तत्त्व यांच्या दृष्टीने विचार करीत नव्हता. 
फार तर राष्ट्रतत्त्ववालनाचे श्रेय त्याला देता येईल. 
पण धर्माच्या वैश्विक तत्त्वाप्रमाणे हे श्रेयही फजूल 
ठरते. 
या दृष्टीने सत्ता-संपत्तीधारकांनी चर्चेचा उपयोग 
करून घेणे, त्यासाठी त्याला मदत वगैरे करणे साह- 
जिक ठरते. पण एवढ्यामुळे धर्म ही वर्गीय विचार- 
प्रणाली (०1839 1१601029) ठरते का ? ती जर 
वरिष्ठ वर्गाची विचारसरणी असेल तर धर्माचा 
प्रभाव वरिष्ठ वर्गांपुरताच असायला हवा. 
पण धर्माचा प्रभाव सर्वच वर्गावर दिसतो. 
किंबहुना पिळल्या गेलेल्या वर्गार तो अधिकच 
दिसतो. आता या वर्गांची आथिक दृष्टी वेगळी 
असते. पुष्कळदा त्यांची राजकीय दृष्टीही वेगळी 
दिसते. सत्तासंपत्तिधारक ज्या पक्षाला मदत करतात 
त्यांच्या विरुद्धपक्षांना दलित वर्गे साधारणपणे 
पाठिंबा देतात. तेव्हा धर्माला वर्गीय विचारप्रणाली 
(1१60108४97) म्हणण्यात विचाराची ओढाताण 
होते असे दिसते. अर्थात माक्‍संने असे म्हटले आहे, 
कौ 78 एपो)1)82शट 1१088 0181 ४2७ 810 
॥॥6 1१०93 01 116 77४2 ९७888. हा न्याय 
धर्माला लावला तर एखाद्या कालखंडात जो वरिष्ठ 
वर्ग असतो त्याचा धर्मं तो त्या समाजाचा प्रभावशाली 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


धर्मे असे म्हटले पाहिजे आणि असा तो असल्या- 
खेरीज, म्हणजे इतर वर्गावर त्याचा प्रभाव पडत 
नसेल तर, सत्ताधारी वर्गाला त्याचा काही उपयोगही 
नाही. प्रश्‍न असा आहे, की इतर वर्गांना या धर्माचे 
इतके आकर्षण का ? धर्मं ही एक खोटी जाणीव 
क्रिवा फसवी संज्ञा (191856 0008010ए81688) 
असे म्हटल्याने याचा अथे लागतो. धर्म म्हणजे मग 
एक भूलच ठरते. पण मग प्रश्‍त असा, कोज्या 
अर्थाने तो वरिष्ठ वर्गांचा बुद्धिभेद करतो त्याच 
अर्थाने तो कनिष्ठ वर्गांचा बुद्धिभेद करतो काय ? 
धर्माचरणामुळे, धर्मांचा प्रभाव वाढावा म्हणून 
केलेल्या दानधर्मादी गोष्टींमुळे आपल्याला मोक्ष 
मिळेल, निदान आपल्या नफेगिरीबाबत आपल्याला 
अपराधी वाटण्याचे कारण नाही असे वरिष्ठ 
वर्गातील व्यक्‍तींना वाटत असते, पण त्यांचा 
खरा पोटातला हेतु धर्माच्या प्रभावामुळे भाप- 
ल्याला सत्तासंपत्तीचा लाभ करून देणारी समाज- 
रचना खालच्या वर्गातील लोकांनी सहन करावी 
असा असतो- ही त्यांची खोटी जाणीव. आपल्या 
पूर्वकर्मामुळे ही अवस्था आपल्या नशिबी आली, 
ती सहून केली पाहिजे- ही दलित वर्गीयांची खोटी 
जाणीव. तरीपण प्रश्‍न उरतो तो असा की, हे पिळले 
जाणारे वर्ग वरिष्ठवर्गीयांच्या हिताळा कारण ठर- 
णाऱ्या धर्माला पाठिंबा देता देता त्यांच्या राजकार- 
णाला भात्र विरोध करतात तो कसा ? अक्षा 
परिस्थितीत धर्म ही एक वर्गीय विचारप्रणाली आहे 
हे म्हणणे योग्य ठरेल काय? 

या संबंधात जॉन प्लामेनात्स यांनी उत्पन्न 
केलेला मुद्दा महत्त्वाचा वाटावा. धर्माची तत्त्वे आणि 
प्राक्कथा ( 11४81 ) दलितवर्गीयांचा अध:पातच 
करतात असे नाही. ध्मंनिष्ठाचा, एक नैतिक 
व्यक्‍ती म्हणून त्या स्वाभिमान वाढवू शकतात. 
स्वत्वाचा विकास करू शकतात, त्याच्या काही 
अंतस्थ कांक्षांचे समाधान करू शकतात. निराज्षेच्या 
गर्तेत रुतून हतबल होण्यापेक्षा हो स्वत्वसंरक्षक 
भाशा स्वागताहे नाही काय? या युक्‍तिवादाला 
अर्थात उत्तर आहे. ही खोटी आशा काय 
कामाची १ क्रांतीची किवा दल्ितवर्गीयांच्या 
उद्घाराची परिस्थिती उत्पन्न झोल्यास तिचा फायदा 
ही खोटी आश्या घेऊ शकेल काय? खरी गरज 


ऐेतिहासिक भोतिकवाद 


आहे ती जिला दैवी असंतोष ( वांशाग8 ता- 


०01101 ) म्हणतात त्याची, पण हा दैवी असं- 
तोष धर्माने नष्ट होतो असे वाटत नाही. ब्रिटिश 
समाजवाद्यांनी मार्क्सेवादाचा स्वीकार केला नाही 


याचे कारण त्यांची ख्तरिचन धर्मावरची श्रद्धा, पण 
या श्रद्धेने त्यांचा देवी असंतोष गाडला नाही. यावर 


असा युक्तिवाद केला जातो की, ब्रिटिश मजूर- 
वर्गाने क्रांतिकारक माक्‍संवादाचा स्वीकार केला 
नाही याचे कारण ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या लुटीत 
राज्यकर्त्यांनी कामगारांना भागिदारी दिली, व 
त्यामुळे त्यांच्या निष्ठा म्रष्ट झाल्या. पण ही साम्रा- 
ज्पाही संपुष्टात येऊन तीसपस्तीस वर्षे झाली, 
तरी ते माक्‍संवादी आणि क्रांतिवादी वनले नाहीत, 
भाणि स्वतःच्या हक्कांसाठी झगडण्याचेही थांबले 
नाहीत. एकंदरीत धर्म हे बरेच ठ्यपामिश्र प्रकरण 
आहे. त्याचा वर्गीय विचारसरणीने सहजासहजी अर्थ 
लागत नाही. मार्क्संला वाटले तसा तो उत्पादन- 
पद्धतीचा सरळसरळ प्रतिक्षेप नाही. उत्पादनपद्धती 
आणि आथिक रचना या फार महत्त्वाच्या गोष्टींमुळे 
त्यांचा ध्मकारणावर परिणाम होतोच, पण धर्माचा 
उगम माणसाच्या अंत:करणात खोल दडलेल्या 
एखाद्या गरजेत शोधला पाहिजे असे वाटते. प्रा. 
मे. पुं. रेगे यांचा आणखी एकदा हवाला देऊन 
बोलायचे म्हणजे, “ अस्तित्व हे अखेरीस एक गूढ 
आहे. विज्ञानाने प्रकाशित केलेल्या जगाला वेढणारे, 
त्याच्या बुडाशी असणारे हे गूढ आहे आणि 
माणसाच्या जाणिवेत हे गूढ व्यक्‍त होते, त्याच्या 
अनेक खाणाखुणा माणसाला आपल्या अनुभवात 
सापडतात, त्यांचा अर्थ लावून, त्याच्याशी साक्षात्‌ 
संबंध जोडण्यात, एकरूप होण्यात मानवो जीवनाचे 
साफल्य असते. ..ही धामिक श्रद्धा, मानवी अनुभवा- 
पळीक'डे असलेल्या पण त्याच्यात हरतऱर्‍्हेने 
प्रतिबिबित होणार्‍या ' अनंता'ची जाणीव, आणि 
या अनंतत्वाशी योग्य ते नाते जोडण्याची प्रेरणा 
माणस असण्याचा एक भाग आहे.” मार्क्सने याकडे 
लक्ष दिले नाही, कारण धर्माकडे तो सामाजिक 
परिवतेताच्या दृष्टीने पाहत होता. पण इतक्या 
वर्षांनी माक्‍संवाद्यांनी याकडे लक्ष देण्यास हरकत 
नाही. निदान रशियात क्रांतीला साठ वर्षे होऊन 
गेल्यानंतरही तेथे धर्माचे समूळ निरसन होत नाही 
प्रा गोष्टीमुळे तरी त्यांनी या प्रश्‍नाकडे नवीन दृष्टीने 


२३९ 


पाहायला हवे, तें होत नाही. कारण त्यांचीही एक 
श्रद्धाच असते. क 

धर्माप्रमाणेच नीतीचाही साधकबाधक विचार 
माकसने केलेला नाही. समाजाच्या आधिक रचनेचा 


नीती हा सरळ स्त्राव ( 017160 ९॥]65 ) कसा 
असतो, मानवाच्या भौतिक जीवनाचा तो प्रतिक्षेप 


अगर प्रतिनबनिब किवा परिणाम कसा असतो हे 
माक्‍संने दाखविलेले नाही. नैतिक मूल्ये कशी निर्माण 
होतात, का निर्माण हीतात, एकदा निर्माण झाली 
म्हणजे ती का टिकतात, त्यांना धर्माज्ञेची प्रतिष्ठा 
कशी प्राप्त होते वगैरे गोष्टींचा विचार माक्‍संने 
केलेला नाही. इतकेच काय पण समाजाची नैतिक 
यंत्रणा आणि नीतिक्षास्त्र यांचेही संबंध त्याने तपा- 
सुन पाहिलेले नाहीत. नैतिक यंत्रणेचे वैधिक 
(160281 ) यंत्रणेशी, धार्मिक यंत्रणेशी वगेरे कसे व 
कोणते संबंध असतात यावरही विशेष प्रकाश त्याने 
टाकलेला नाही. साधारणपणे वर्गीय नीतीवद्दल तो 
बोलतो. अर्थात व्यक्‍तीच्या हितसंबंधांनी त्याची 
नीती ठरते, अगर नीतीचा आविष्कार म्हणजे वर्गीय 
हितसंबंधांचा नंगा नाच असली विधाने तो करीत 
नाही. पण मानवाच्या इतिहासात नीतीचा उस्भूव 
कसा झाला, आणि तिचा अंमल आणि शास्त्र कसे 
बदलत गेले याची नीटशी चवकशी त्याने केलेली 
नाही. 

त्याने भांडवली नोतीवर कठोर प्रहार केलेले 
आहेत. वर्गीय नीतीचा उल्लेख त्याने वारंवार केलेला 
आहे. नीतीचे शाइवत नियम असतात हे अर्थात 
त्याने साफ नाकारलेले आहे. पण समाजात वर्गीय 


नीती असते, म्हणजे सत्ताधारी वर्गाची नीती 
एकजात सर्वांच्या माथी मारली जाते, तेवढीच एक 


नीती अस्तिस्वात असते; की निरनिराळ्या वर्गांच्या 
निरनिराळ्या नीती असतात; की वर्गीय नीतींखेरोज 
सवे समाजाला लागू पडणारी अशी समान नीती 
असते, इत्यादी प्रश्‍नांवर सुस्पष्ट असे विवेचन माक्‍सं- 
मध्ये आढळत नाही. साधारणपणे असे म्हणता 
येईल, की माक्‍सेच्या मते काही एक समान नीती 
असते पण ती वर्गीय हितसंबंधांनी विकृत बनलेली 
असते. तो वर्गीय नीतीचा निदेश करतो, याचा 
अर्ये सारी नीती वर्गीय असते असे नव्हे, पण एकंदर 
नीतीची वर्गीय हितसंबंधाते कुतरओढ होते, असे 
त्पाला वाटत असावेसे दिसते. 


४०७ 


खरे म्हणजे मा्क्सची विचार करण्याची जी 
पद्धती आहे तिला नीतीचा प्रश्‍न फार भावायला 


हवा होता. मानवाचे निसर्गाशी आणि समाजाशी 
जे संबंध असतात त्याच्यावर मार्क्से फार भर 
देतो. मानवाला जगण्यासाठी निसर्गावर आघात 
करावेच लागतात. त्यामुळेच उत्पादनशक्‍्तींना किवा 
उत्पादन साधनांना फार महत्त्व येते. उत्पादत- 
साधने म्हणजे अखेरीस तंत्रज्ञान. ( म्हणून एच. बी 
अँक्टननी “ ऐतिहासिक भौतिक वादा! ला ' इति- 
हासाचे तंत्रज्ञानात्मक निरूपण ! असे म्हटले आहे. ) 
माक्‍संने हे । भांडवल ' मध्ये स्वच्छच मांडले आहे: 
“मानवाचे तंत्रज्ञान तो निसर्गाशी कसा मुकाबला 
करतो ते स्पष्ट करते, म्हणजे माणूस जिने जगतो 
त्या उत्पादनप्रक्रियेचे स्वरूप स्पष्ट करतो; आणि 


त्यायोगे सामाजिक संबंध बांधले जाण्याची पद्धती 
आणि त्यातून निघणाऱ्या बौद्धिक संकल्पना तो 


उघड्या करतो.” म्हणजेच माणसाचे निसर्गाशी 
आणि समाजाशी असलेले संबंध एकमेकात गृंततात, 


आता एवढे सहज ध्यानात येईल की मानवाचे निस- 
र्गाशी जे संबंध असतात ते समाजाशी असणाऱ्या 


संबंधापेक्षा अधिक मूलभूत आणि तुलनेने कमी गृंता- 
गुंतीचे असतात, आणि निरनिराळया कालखंडात 
साधारणपणे एकाच प्रकारचे असतात. म्हणजे 
मातव निसर्गाकडे साधारणपणे भापल्या पोटा- 
पाण्याची सोय करणारे निधान या दृष्टीने पाहतो. 
( निसर्गाकडे मानव अर्थात सोंदर्यास्वादाच्या दृष्टीने 
आणि एक रहस्यमय गूढ या दृष्टीनेही पाहतो- 
पण तो तसा समाजाकडेही पाहू शकतो. ) मान- 
वाचे समाजाशी असलेले संबंध त्या मानाने गुंता- 
गुंतीचे आणि बदलते असतात. रानटी शिकारी 
ज्या दृष्टीने जनावराकडे पाहतो त्याच दृष्टीने 
आजचा शिकारी पाहतो. आदिम शेतकऱ्याला भूमी 
जशी दिसते तशीच आजच्या शेतकऱ्याला दिसते. 
आणि रात्री रानटी मानव ज्या अद्भूत दृष्टीने 
आकाशाकडे पाहात असे त्याच अद्भूत दृष्टीने 
आजचा वैज्ञानिकही पाहतो. पण ग्रीक माणूस अगर 
वैदिक त्रररषी जसा समाजाकडे पाहतो तसे मध्ययुगीन 
माणसानेही पाहिले नाही आणि आजचा माणूसही 
पहात नाही आणि तरी ग्रीक, मध्ययुगीन आणि 
आधुनिक माणसाचे समाजाशी- नातेवाइकांशी, सम- 
व्य़वसायिकांशी, इतरांशी जे संबंध आहेत त्यात 


' नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


एक साम्यही आहे. त्यात स्पर्धा आहे तसे सहकाय 
आहे, स्नेह आहे तसा अविश्वास आहे, एक आदवा- 
सन आहे त्याप्रमाणे आशंकाही आहे. आता मानवाची 
नीती त्याच्या निसर्गाशी, समाजाशी असलेल्या संबं- 
धांतून निर्माण होते आणि ज्या' प्रमाणात हे संबंध 
प्राचीन कालापासुन आजवर तसेच आहेत त्या 
प्रमाणात ही नीती * शाश्‍९वत' असते आणि ज्या 
प्रमाणात ते बदलत असतात त्या प्रमाणात ती परि- 
वर्तनशील असते. हे सारे इतके सोपे आणि स्पष्ट 
आहे कौ माक्‍संने परिवतंनीय नीती आणि अपरिवत- 
नीय नीती यांचे स्वरूप आणि संबंध निश्चित करून 
परिवतंनीय्र नीती वर्गीय कशी बनते हे दाखवून 


द्यायला ह्रकत नव्ह्ती. पण तसे काही त्याने केलेले 
दिसत नाही. 


मानवाचा आणखी एक महृत्त्वाचा-अतिमहत्त्वाचा 
संबंध आहे आणि मार्क्सने त्याचा या दुष्टीने 
अजिबात विचार केलेला दिसत नाही. तो म्हणजे 
मानवाचा स्वतःशी असलेला संवंध, माणसाचा 'मी' 
शी असलेला संबंध. वरचे दोन संवंध-निसर्गाशी 
आणि समाजाशी संबंध-आणि हा तिसरा स्वत:शी 


असलेला संबंध यांत एक महत्त्वाचा फरक आहे, आणि 
त्याची दखल घ्यायला हवी. माणसाचे निसर्गाशी 


आणि समाजाशी संबंध असतात ते ज्ञानेंद्रिये आणि 
संकल्पनाबुद्धी यांच्या मध्यस्थीने आलेल्या अन- 
भवातून निर्माण झालेले असतात तर माणसाचा 
स्वत:शी असलेला संबंध हा साक्षात (1110101768 ) 
संबंध असतो. आणि म्हणून या संबंधातुन निर्माण 
झालेली नीती ही इतर संबंधांतून निर्माण झालेल्या 
नीतीपेक्षा गुणात्मक दृष्टीने निराळी असते. प्रथम 
म्हणजे ती वैयक्तिक असते. माणसाचे या संबंधाने 
स्फुरलेले नैतिक निर्णय (ते जर खरेखुरे आत्मस्फतं 
असतील तर ) वैयक्तिक असतात. उदाहरणाथ 
मनुष्य जेव्हा निष्ठेने ब्रह्मचर्याचा अगर अन्तत्यागाचा 
निर्णय घेतो तेव्हा तो त्याचा खास वैयक्तिक असा 
नेतिक निर्णय असतो. निसर्ग आणि समाज यांच्याशी 
निगडित असणार्‍या नैतिकतेचे तकंशास्त्र येथे लाग 
पडणारच नाही. माक्‍संने या नीतीचा विचार 
केलेलाच नाही. येथे सुद्धा त्याची दृष्टी सामाजिकच 
होती. 

मार्क्स भांडवली नीतीवर ( ०प'४७०18 110- 
78119”) प्रखर प्रहार करतो. कम्युनिस्ट मॅनि- 


शेतिहासिक भोतिकवाद 


फेस्टो'त तो भांडवलशाहीतळे एकेक नैतिक अधि- 
ष्ठान घेतो आणि त्याच्या ठिकऱ्प़ा ठिकऱ्या करतो. 


विचारतो, तुमची कुटुंबसंस्था कशावर उभी आहे? - 
तर भांडवल आणि खाजगी नफा. ही कुटुंबसंस्था 


कोठे आढळते ? तर भांडवलदार वर्गात. कामगारात 
तिचे धिडवडे उडाले आहेत आणि वेड्याव्यवसायाचे 
काय ? आई-बाप आणि मुले यांचे संबंध ? 
कारखान्यात आणि इतरत्र कष्टणार्‍या कोवळ्या 
मुलांकडे पाहा, म्हणजे या अतिपवित्र संबंधाचे 
स्वरूप तुमच्या घ्यानात येईल. खरोखर कोटुंबिक 
संबंधांच्या पावित्र्याबहल बोलणे म्हणजे आज एक 
अभद्र चेष्टा आहे. कामगारांच्या कौटुंबिक संवंधांचे 
भांडवल्शाहीने साफ वाटोळे केले आहे. आणि हे 
संबंध खरोखर पवित्र राहिले आहेत का? 
भांडवलदार तर आपल्या बायकोकडे एक उत्पादनाचे 
साधन म्हणून पाहतो. हे भांडवलदार स्वत:च्या 
बायकांना अशी अमानुष साधने तर बनवतातच, पण 


कामगारांच्या स्त्रिया आणि मुली यांना बाटवतात, 


आणि एकमेकांच्या बायका फितविण्यात धन्यता 
मानतात. खरे म्हणजे भांडवल्शाहीत प्रत्येक पवित्र 
संबंधाची विटंबना झाली आहे. प्रत्येक पवित्र 
संबंध पैश्याच्या शेणकाल्यात बुडवून काढलेला 
आहे. पैसा हाच येथे परमेश्‍वर बनला आहे ! 
भांडवल्शाहीबद्दल माक्‍से विलक्षण संतापाने 
लिहितो. भांडवली अवस्था ही मानवी इतिहासातली 
प्रगत अवस्था असा सिद्धांत तो मांडतो, पण भांड- 
वलह्याहीविषयीच्या त्याच्या लेखनात ही भावना 


फार करून आढळत नाही. एकंदरीत भांडवल- 
शाहीच्या सर्वच आविष्कारांचा तो निकराचा 


अधिक्षेप करतो. मासं हा प्रथम क्रांतिकारक होता 
आणि नंतर सिद्धांतकार होता. त्याचे सारे सिद्धां- 
तच क्रांतीच्या दरशेनाने स्फुरलेले होते. माक्‍संच्या 
नैतिक संतापामुळे एक गोष्ट झाली आहे. त्याची 
लेखनशैली- त्यावेळच्या वाड्मयीन आततायीपणाच्या 
स्वैर पाशात अडकलेली असूनसुद्धा- अनेक ठिकाणी 
अतिशय मनोवेधक झाली आहे. 

भांडवल्शाहीवर माकसंचा जो इतका नैतिक राग 
आहे त्याचे एक कारण असे, की त्याला भांडवली 
व्यवहारात सवंत्र अमानुषपणा दिसे. माणुसकीचा 
अभाव दिसे. कामगारांच्या, त्यांच्या बायकापोरांच्या 
पिळणुकीने, त्यांच्या बीभत्स अशा दरिद्री जीवन- 

न. भा. ६ 


४१ 


क्रमामुळे त्याच्य़ा संतापाला विलक्षण धार आली 
होती. मार्कसंला. दुसरी गोष्ट जाणवे ती म्हणजे 
भांडवलश्याहीतला मानवी संबंधांचा हरवलेला चेहरा. 
भांडवलशाहीत दशन घडते ते मानवी चेहऱ्याचे 
नाही तर नाण्यावरील मुद्रेचे. भांडवलशाहीत सर्वे _ 
संबंधांना एक दारुण भमूतंता प्राप्त झालेली असते. 
या अमूतंतेला रूप प्राप्त होते ते पैशाचे. भांडवल- 
शाहीत प्रत्येक संबंधाला क्रयवस्तूचे स्वर्प आले आहे. 
भांडवल्शाहीतील या व्यक्‍्तित्वविलोपाने माक्‍संचे 
अंतःकरण व्य़ाकुळते. माणसाची किंमत पैशाने 
व्हायला लागली, की त्याच्या अंगभूत व्यक्तित्वाकडे 
दुलेक्ष होणारच. व्यक्‍्तित्वविकसन हे एक केवळ 
साधन बनणारच. मानवी व्यक्‍ती तिच्या व्यक्‍्तित्वा- 
पेक्षा तिच्या व्यवसायाने ओळखली जाणारच. समा- 
जाच्या व्यावहारिक लिपीतले ते एक निर्जीव अक्षर 
वनणार. समाजाच्या गणितातला तो एक निवळ 
भाकडा ठरणार. भांडवल्लाहीत व्यक्‍तिवादाला फार 
मोठे तात्त्विक महत्त्व प्राप्त होते. पण. प्रत्यक्ष व्यव- 
हारात व्यक्‍तीची विटंबना होते. व्यक्‍तिवाद हा 
भांडवल्शाहीतला एक मोठा वदतोव्याघात आहे. 
खरोखर ' सर्वे गुणा: कांचनमाश्रयन्ते अशी स्थिती 
झाल्यावर व्यक्‍तित्वाची विटंबना झाली, कुटुंबाची 
धूळधाण उडाली, माणुसकीची परवड झाली तर 
त्यात नवल ते काय? यातुनच व्यक्‍तीची ती परा- 
त्मता, माणसाचा तो हरवलेपणा निर्माण झाला 
असा माक्‍संचा निर्णय आहे. 

हे सारे ठीक आहे. पण या चित्राची दुसरी बाजू 
माक्‍संने नीटशी पाहिली नाही, निदान तिची घ्यावी 
तशी दखल घेतली नाही असे म्हणणे भाग आहे. 
भांडवलशाही ही प्रगत अवस्था आहे असा नृसता 
व्यापक शेरा मारून भागत नाही. भांडवल्शाहीत 
व्यक्तीचे व्यक्तित्व हरवले, तिचा चेहरा नजरेआड 
झाला, तिच्या जीवनाला .अमूते स्वरूप आले हे जसे 
एका अर्थाने खरे आहे त्याचबरोबर व्यक्‍ती अनेक 
जाचक सरंजामी बंधनातून मुक्‍त झाली, तिच्या 
अंगच्या प्रेरकशक्‍्तीला वाव मिळाला ही गोष्ट 
नाकारता येणार नाही. कामगारांची निघृण पिळ- 
णूक झाली ही गोष्ट खरी, पण या पिळणकीवर 
प्रकाश पाडणारे अंमलदार होते ( त्यांच्या वत्तांता- 
वरून तर माक्‍संने आपले आरोपपत्रक तयार केले ), 
आणि मुख्यतः कामगारांच्या देन्य-दारिद्रथामुळे 


४8२ 


प्रेरित होऊन अनेक स्वातंत्र्यवादी आणि समाजवादी 
विचारवंत निर्माण झाले. भांडवलशाहीत माणसाची 
बुद्धी स्वतंत्र झाली, तिने सर्जनशीलतेचे अनेक वैज्ञा- 
निक आणि तत्त्वज्ञानीय चमत्कार केले हे लक्षात 
घेते पाहिजे, ' भांडवलशाहीचे प्रतिक्षेप' अशी 
त्यांची वासलात लावून भागणार नाही. भांडवल- 
शाहीत जे प्रबोधन झाले त्याचेच माक्‍सं स्वतः 
अपत्य होता हे विसरून चालणार नाही. 

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भांडवली नीतीचा 
अधिक्षेप करताना नीतीच्या तात्त्विक अंगाकडे 
माक्‍संने दुलेक्षच केले. प्रथम म्हणजे नैतिक निर्णय 
हा माणसाचा एक अतिशय वैयक्तिक निर्णय असतो 
इकडे माक्संने लक्षच दिले नाही.. हे सोडाच, पण 
काही साधे प्रश्‍न माक्‍्संने उपस्थित केलेले दिसत 
नाहीत. उदाहरणार्थ, भांडवलशाहीतली सारी नीति- 
मत्ता एकजात भांडवलवाल्यांच्या हिताची असते 
का ? भांडवलवाल्यांची नीती आणि कामगारांची 
नीती यांत फरक असला तर तो नेमका काय आहे? 
भांडवली नीती म्हणून जिचे वणन केले जाते त्यात 
परंपरागत अगर पुर्वीच्या कालखंडातून चालत 
आलेली नीती किती व ती कशी कार्यान्वित 
होते ? भांडवली नीतीत मालको हक्‍क्राची कदर 


करावी, चोरी करू नये, करारमदारांची इमानदारी 
राखावी, वगैरे नीतीचे जे प्रकार आहेत त्यात 


शाश्‍वत अंश किती आहे ? त्यांत मनुष्यस्वभाव 
आणि सामाजिक रचनेच्या गरजा यांचा भाग 


किती ? माणूस सर्रास खोटे बोलला तर समा- 
जाची उभारणी सोडा, पण माणसामाणसातील 
प्राथमिक व्यवहार अशक्य होईल, हे स्नेहू, सहकार्य 
वगैरे गोष्टींबद्दल खरे असेल तर त्याचा भांडवली 


नीतीत काहो आविष्कार होतो का ? अशा. 


प्रकारचे प्रश्‍न माक्स उपस्थितच करीत नाही. मासं 
मानवी व्यवहारातील अमूतंतेवर, अप्रत्यक्षतेवर, 
व्यक्तिभावाच्या अभावावर कोरडे ओढतो. पण 
जीवनात यांनाही काही स्थान असते हे तो ध्यानात 
घेत नाही. प्लामेंनात्सनी दाखवून दिल्याप्रमाणे, 
विशाल व्यापक समाजांत जेव्हा अंनेके ठपरॅकक्‍्तींशी, 
अपरिचित ठप्रक्‍्तींशी, अनेक स्तरांवर वागायचे 
असते तेव्हा वैयक्तिक भावभावना काबूत राखणे, 
इॉक्य तर त्यांना अजिबात अवसर नं देणे, अपरि- 
हाये ठरते. त्यानें कार्यक्षमतेत भरच पडते. डॉक्टर 


क्न्त््त््स्््कडि््व्य्न्स्स् 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९. 


किंवा पोलिस-अधिकारी याने आपल्यापुढे आलेल्या 
प्रकरणात स्वतःच्या भावना गुंतवायच्या ठरविल्या 


तर आफतच ओढवेल. आपल्या निर्णयाचा प्रत्येक 
व्यक्‍तीच्या वैयक्तिक जीवनावर काय परिणाम 


होईल असा सरकारी अधिकारी विचार करू लागला 
तर तो निर्णयच घेऊ शकणार नाही. व्यक्‍तीच्या 
उपक्रमशीलतेस वाव मिळणे ही गोष्ट माक्‍संलाही 
महत्त्वाची वाटावी. पण या उपक्रमश्लीलतेस, ज्या 
समाजात अनेक लोकांशी, अनेक स्तरांवरून, अनेक 
प्रकारचा व्यवहार, वैयक्तिक भावभावना अगर 


हिंताहित न गुंतवता करावा लागतो त्याच समाजात 
विशेष वाव मिळण्याचा संभव असतो. अगदी साधी 


गोष्ट घेतली तरी अद्याच समाजात व्यक्तीस स्वत:च्या 


मनाजोगता, स्वभावास आणि कतृंत्वास मानवणारा 
व्यवसाय निवडण्याची शक्‍यता अधिक असते. 


पम हे सारे दृष्टीभाड केले तरी एक गोष्ट 
कटाक्षाने मांडली पाहिजे ती अश्ली, की हा अमूतंतेचा, 
व्यक्तिविलोपनाचा मुद्या माक्स जो मांडतो ते 
भांडवल्याहीचे खास फलित असे नव्हे तर ते 
उद्योगीकरणाने अपरिहार्य केलेल्या अवाढव्य समा- 


जाचे फलित आहे, परात्मतेच्या बाबतीत माक्‍संने 
जी चूक केली तीच तो येथे करीत आहे. परात्मता, 


हे क्रयवस्तूवर आधारलेल्या भांडवलशाहीचे जितके 
फलित आहे त्याहूनही अधिक ते उद्योगीकरणाचे 
फलित आहे. मार्क्स. असा घोटाळा करतो कारण 
अशा प्रश्‍नांत गुंतलेल्या प्रश्‍नांचा कसुन तात्त्विक 
शोध तो घेत नाही. क्रयवस्तुकरणामुळे अमतंता 
येते, भांडवली नोतीत एक अमू्तता येते. घाळ 
दोघांची गाठ, असा त्याचा विस्तार चालतो. 
पण नीती हे एक व्यामिश्र प्रकरण. आहे, या 
व्यामिश्रतेचे मूळ मानवी संबंधांच्या व्यामिश्रतेत 
आहे, केवळ सामाजिक. संबंधांचा शोध घेऊन 
नीतीच्या व्यामिश्रतेचा छडा लागणार नाही, माणस 
हा जसा सामाजिक प्राणी आहे तसाच तो अहंभाव 
जपणाराहीं प्राणी आहे, त्याचे सामाजिक जीवन 
जितके सहकार्यावर आधारलेले असते तितकेच 
ते स्पर्धेवरही आधारलेले असते, त्याची नीती हा 
समाजाला जितका प्रतिसाद असतो तितकीच ती 
आत्म्याची प्रेरणा असते- या सव गोष्टींचा ख्याल 
राखल्यांखेरीज नीतीच्य़ा व्यामिश्रतेतून वाट काढणे 
शक्‍यच नाही. (अपूर्ण) . 


बा. वि. मिराशी 


माहिषक देशाचे भोगोलिक स्थान 


[ शालिवाहन संवत्‌ ( ज्याला आता राष्ट्रीय संवताचा मान मिळाला आहे तो ) वस्तुतः 
कुषाणवंशी सम्राट कनिष्काने स्थापलेला. महाराष्ट्र व गुजराथ-माळवा प्रदेशांतील त्याच्या शक 
क्षत्रपांनी कालनिर्देशार्थ त्याचा उपयोग केल्यामुळे त्याला “ शक संवत्‌? हे नाव पडल. महाराष्ट्रात 
नहपान क्षत्रपाच्या कारकोर्दीतील याचे ४६ ( ई. स. १२४-२५ ) हे वर्षे शेवटचे. नंतर तो महा- 
राष्ट्रातून नाहीसा झ्षाला आणि ई. स. च्या सातव्या शतकात पुनः प्रचलित झाला तो आतापर्यंत टिकून 
आहे. मध्यंतरीच्या काळात तो कोठे चालू होता व पुनः महाराष्ट्रात कोठून आला याचे कोडे प्रस्तुत 
लेखात सोडविले आहे. प्रस्तुत लेख वा. वि. मिराशी यांच्या * संशोधनमुक्‍तावलि: सर ९ या आगामीं 
ग्रंथातून त्यांच्या अनुमतीनें येथे दिला आहे.--का. सं. ] 


* महाभारता? च्या अनेक पर्वांत, ' रामायणात ', 
£ वायुपुराणा 'सारख्या काही पुराणांत, तसेच 
* महावेस ' आणि * दीपवंस ' या श्रीलंकेच्या पालि- 
ग्रंथांत माहिषक किंवा महिषमण्डल या देश्याचे उल्लेख 
आढळतात. पण तो देश नक्की कोठे होता याविषयी 
विद्वानांमध्ये मतेक्य नाही. तीस-पस्तीस वर्षांपुर्वी 

* हैदराबादचे आमचे स्नेही श्री. हुरमुज्ञ कोस यांनी 
आम्हांस प्रकाशनाकरिता पाठविलेल्या काही 
नाण्यांच्या छापांचा अभ्यास करीत असताना आम्हांस 
या देशाच्या स्थानाची चर्चा करावी लागली होती. 
त्या वेळी काही अभ्यासकांनी आमच्या एतद्विषयक 
मतावर आक्षेप घेऊन आपले निराळे मत प्रतिपादिले 
होते. सुदैवाने या प्रश्‍नावर प्रकाश टाकणारा थोडा 
नवीन पुरावा अलीकडे प्राप्त झाला आहे. त्याच्या 
योगे या समस्येचा पुनः सविस्तर विचार येथे करा- 
वयाचा आहे. 


१. माहिष्मत्याः परतो दक्षिणापथः । 


. माहिषक देश्याच्या स्थानाविषयी एक गोष्ट 
सुस्पष्ट आहे. ती ही, की तो देश दक्षिणापथात म्हणजे 
नमंदेच्या दक्षिणेस होता. राजंशेखराने आपल्या 
* काव्यमीमांसे त दक्षिणापथातील जनंपदांची म्हणजे 
देशांची लांबलचक नामांवलि दिली आहे. तिच्या 
आरंभी महाराष्ट्र, माहिषक, अश्मक, विदर्भ व 
कुन्तल यांची नावे आहेत.' यांमध्ये माहिषकाचा 
महाराष्ट्र, अंशमक ( अहमदनगर-बीड जिल्हे ), 
विदर्भ व कुन्तल ( कर्नाटक ) यांच्यासहित उल्लेख 
आल्यामुळे तो देश त्यांच्या परिसरात होता असे 
सुचित होते. म्हणून माहिषक म्हणजे माहिष्मती 
ज्याची राजधानी होती तो देश असावा हे केंब्रिज 
हिस्टरी ऑफ इंडिया, व्हॉ. १ ( पृ. ६०३ ) मधील 
बानेंटचे मत स्वीकारता येत नाहो.' कारण 
माहिष्मती ही नमंदेच्या उत्तर तीरावरच्या अनूप 
देशाची राजधानी होती. तो देश दक्षिणापथात नव्हता. 


यत्र महाराष्ट्रमाहिषकात्मकविदभभकुन्तल. . . प्रभूतयो 


जनपदा: । काव्यमीमांसा ( ७. 0). 8. १९१० ) पृ. ३ 
२, ते मत फ्लीटच्या जे. रॉ. ए. सो. ( १९१० ) पृ. ४१९-४४७ यांवरील लेखावर 
आधारले होते. फ्लीटने या विषयाची चर्चा करून माहिषक देश म्हणजे मैसूर नव्हे असे 
दाखवून तो ' माहिष्मती राजधानी असलेला प्रदेश ' असे प्रतिपादिले होते. 


ह हद 2 डी 


की 
"करखगघनिघव्यसजा) 


मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


-3-1 


* महावंस' ( १२-३-२९) व * दीपवंस? 
(८-१-२ ) था ग्रंथांत मोग्गलिपुत्त तिस्स याने 
बोद्ध धर्माच्या प्रसाराथ दक्षिणेतील ज्या देशांमध्ये 
बोद्ध भिक्षु पाठविले होते त्यांमध्ये महाराष्ट्र, अप- 
रान्त व वानवासक ( उत्तर कानडा जिल्हा ) यांच्या 
बरोबर महिषमंडलाचा उल्लेख आहे त्यावरून 
महिषमंडल हे माहिषकाचे दुसरे नांव होते असे 
दिसते. ' महिष जनाचा जो देश तो माहिषक ' अशी 
त्याची व्युत्पत्ति आहे. 

* महाभारत ', * रामायण? व पुराणे यांतील उल्ले- 
खही माहिषक देश महाराष्ट्र, कलिंडग आणि द्राविड 
या देशांना लागून होता असेच सुचवितात. पण या 
देशाचे नक्की स्थान ठरविण्यास हे उल्लेख पुरेसे 
नव्हते. त्याकरिता श्री. हुरमुझ कोस यांनी हैदराबादेत 
मिळविलेल्या नाण्यांचे आणि हैदराबाद म्युझियम्‌चे 
क्‍्यूरेटर के. एम्‌. अहमद यांनी पूर्वीच्या हैदराबाद 
संस्थानाच्या मेदक जिल्ह्यातील कोंडापूर येथे केलेल्या 
उत्खननात सापडलेल्या दुसर्‍या प्रकारच्या नाण्यांचे 
छाप आम्हांस सुमारे २५ वर्षांपूर्वी पाठविले होते, 
त्यांची बहुमोल मदत झाली आहे. 

हुरमुझ कोस यांनी पाठविलेल्या छापांपैकी एका- 
वरील लेख' ' गमानमह्स ' असा आणि दुसऱ्य़ावरील 
लेख” ' रंबो सगमान [म] ' असा होता. ही दोन्ही 
नाणी तांब्याची व एकाच प्रकारची होती. दोन्हींच्या 
पुढील बाजूवर सोंड वर केलेला हृत्ती व त्याच्या 
मागील पायाजवळ आरंभ असलेला पूर्वोक्त लेख 
आणि मागील बाजूवर दोन डंबेल्स एकावर एक 
आडवे-उभे ठेवून झालेले उज्जैनी चिन्ह होते. या दोन 
नाण्यांवरील खंडित लेख एकत्र केल्यावर त्यांवरील 
संपूर्ण लेख “ रंनो सगमानमहसस ' असा झाला. 
त्याचा अर्थ ' [ हे नाणे ] राजा शक मान महिषाचे ! 
असा आम्ही केला. हा अर्थ लावण्यात पुराणांतील 
खालील पंकतीची आम्हांस बहुमोल मदत झाली'-- 


३, आक्रती १ पाहा. 
४. आकृती २ पाहा. 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


शक्‍यमानाभवद्राजा महिषीणां महीपति: । 
ही पंक्ती अशुद्ध होती, म्हणून तिचा अर्थ लागत 
नव्हता. पागिटरने तिचे भाषांतर । शक्‍पमान हा 
महिषींचा राजा होता । असे केले होते, पण त्याचा 
अथे त्यालाही लागत नव्हता; कारण कोणीही ब्यक्‍्ति 
महिषींचा (पट्ट्राण्यांचा) राजा कसा असेल ? वरील 
दोन नाण्यांच्या मदतीने आम्ही ती पंक्ति शकमानो- 
भवद्राजा महिषाणां महीपति: । ! अशी दुरुस्त केली. 
तेव्हा तिचा अर्थ सुस्पष्ट झाला. तो असा- 'शकवंशी 
मान हा महिष देश्याचा राजा होता.” संस्कृतात 
देशांची नावे अनेक वचनात घालण्याचा प्रघात आहे. 
तदनुसार.'महिषाणां' हे पद योजले आहे. हा महिष 
देश म्हणजे ज्याचे ' महावंस ! व ' दीपवंस ! ग्रंथांत 
“ महिषमंडल ' असे नाव येते तो देश होय. पुराणां- 
वरून समजते, की पूर्वी त्यावर राज्य करणार्‍या 
राजाचे नाव “ मान ' असे होते. तेच पूर्वोक्त नाण्यां- 
वरील लेखात आले आहे. 

नंतर हा मान राजा केव्हा होऊन गेला आणि 
त्याचा दक्षिणेतील इतर राजांशी संबंध आला होता 
काय, असे प्रश्‍न उपस्थित झाले. श्री अहमद यांनी 
कोंडापुर येथे उत्खननात सापडलेल्या काही शिद्याच्या 
वाटोळ्या मोठ्या नाण्यांचे छाप आम्हांस पाठवले, 
त्यांवरून वरील प्रश्‍नांवर महत्त्वाचा प्रकाश पडला, 
या नाण्यांच्या पुढील बाजूवर स्वस्तिक चिन्ह होते. 
काहींच्या मागील बाजूवर पूर्वोक्त उज्जेनी चिन्ह. 
आणि इतरांच्या त्य़ा बाजूवर वज्र आणि खाली 
टोक केलेला बाण यांची चिन्हे होती. एका नाण्या- 
वरील लेख विस्तृत आणि सुस्पष्ट होता. त्याचे 
वाचन “महासेनापतिस भरदजपुतस सगमानचुटुकुलस' 
(हे नाणे महासेनापति भरद्वाजपुत्र शक मान चुटुकुल 
पजा स तानी सामान्यत: नाण्यांवरील 
हे ली असतात, पण या नाण्या- 

वरील लेखात ती सुस्पष्ट होती. 


५. पार्गीटर, डायूनॅस्टीज ऑफ कालण्ज (डा, क, ए) प. ३? 


६. पूर्वोक्त, पू. ७३ 
७. आकृति ३ पाहा. 


८. डॉ. सरकारांनी 'भरद्वाजीपुत्र' असे सुचविले आहे, पण 'ज' वर इकाराचे चिन्ह नाही 


उगा”. 
ही उड”, 


“ऐञओओग| डत 
2002122222 
-रदरट्ण४£४त 


"पकनुभमर व्रत 


माहिषक देशाचे भौगोलिक स्थान 


या नाण्यांवरून पुर्वोक्त शक राजा मान याच्या- 
विषयी बरीच महत्त्वाची माहिती मिळाली. काही 
शक राजांच्या लेखांत त्यांच्या पित्यांच्या नावाचा 
निदेश असतो. उदाहरणार्थ, कानाखेडा व एरण येथे 
सापडलेल्या महाक्षत्रप शक श्रीधरवर्म्याच्या लेखात 
त्याचा पिता शक नंद याचा निदेश आहे. तसा या 
झक मान सेनापतीच्या नाण्यांवर त्याचा पिता भर- 
द्वाज याचा आहे. त्यावरून त्या काळी हे परकी शक 
भारतीय संस्कृतीत मिसळून गेले होते असे स्पष्ट 
दिसते. दुसरी गोष्ट ही, की या शिक्षाच्या नाण्यांवर 
त्या शक राजाची ' महासेनापति ” ही पदवी उल्ले- 
खिली आहे. हुरमुझ कोस यांना मिळालेल्या नाण्यां- 
वर त्याची पदवी 'राजन्‌' अशी दिली होती. बहुधा 
हा शकवंश्ी मान आरंभी एखाद्या राजाचा बलाढ्य 
महासेनापति असुन नंतर सातवाहनांच्या काही 
महारठी मांडलिकांप्रमाणे स्वतःची नाणी पाडण्याचा 
अधिकार गाजवीत होता. कालान्तराने स्वतंत्र झाल्या- 
वर त्याने ' राजा ? अश्शी पदवी धारण केली असावी, 

या तांब्याच्या व शिश्याच्या नाण्यांवरील लेखांची 
अक्षरवटिका ख्रिस्तोत्तर दुसऱ्या-तिसर्‍्या शतकांतील 
आहे. तेव्हा हा शक मान राजा सातवाहन कालाच्या 
शेवटी होऊन गेला असावा. त्याच्या शिशाच्या 
नाण्यांच्या मागील बाजूवरील वज्र व बाण या 
चिन्हांवर्न हे अनुमान समथित होते. प्राचीन 
भारतीय नाणककास्त्रात ही चिन्हे फक्त शक 
क्षत्रप भूमक व नहपान यांच्या नाण्यांवर आढ- 
ळतात.* ती दुसऱया कोणाही देशी वा विदेशी 
अधिपतीच्या नाण्यांवर आतापर्यंत आढळली नाहीत. 

कोरीव लेख व नाणी यांवरून महाराष्ट्राचा जो 
प्राचीन इतिहास आता ज्ञात झाला आहे त्यावरून 
असे दिसते, की स्त्रिस्तोत्तर दुसर्‍या शतकाच्या दुसर्‍या 
पादात (सुमारे सन १२५-१२६ मध्ये) गौतमीपुत्र 
सातकर्णीने नाशिकजवळ गोवर्धन आणि पुणे 


४५ 


जिल्ह्यातील काले येथे झालेल्या दोन घनघोर युद्धांत 
हकवंशी महाक्षत्रप नहपान याच्या क्षहरात वंशाचा 
समूळ उच्छेद केला होता. नाशिकच्या क्र. ३ च्या 
लेण्यातील लेखात गौतमीपुत्र सातकर्णीचे वर्णन 
८ खखरातवसनिरवसेसकर ? (क्षहरात वंशाचा पूणं- 
पणे संहार करणारा) असे आले भाहे.” तरीही या 
युद्धातून मान नामक एक शूर शक निसटलेला दिसतो. 
त्याने दक्षिणेत जाऊन कालान्तराने आपली सत्ता 
स्थापिली. आरंभी त्याने ' महासेनापति ' ही पदवी 
धारण केली आणि तत्कालीन कोणा सम्राटाचे 
( बहुधा एखाद्या उत्तरकालीन सातवाहनाचे ) वर- 
करणी स्वामित्व मान्य केलेले दिसते, पण नंतर त्याने 
ते झुगारून देऊन सातवाहनांच्या सारखीच हस्ति- 
चिन्हांकित तांब्याची नाणी पाडण्यास सुरवात केली. 
हुरमुस कौस यांना मिळालेली नाणी याप्रकारची 
आहेत. 

शकवंश्ी मान हा आपल्या तांब्याच्या नाण्यांवरील 
लेखात आपला उल्लेख * महिष ' असा असा करतो. 
त्यावरून तो महिषमंडलावर ( किवा माहिषक 
देशावर) राज्य करीत होता हे स्पष्ट दिसते. त्याची 
नाणी उत्खननात पुर्वीच्या हैदराब[द संस्थानाच्या 
दक्षिणेस मेदक जिल्ह्यातोल कोंडापूर आणि रायचूर 
जिल्ह्यातील मस्की येथे सापडली आहेत. तेव्हा 
हा प्रदेश त्याच्या अमलाखाली होता आणि तो 
महिषमंडलात किंवा माहिषक देशात मोडत होता 
असे अनुमान करता येते. माहिषक देशाचे हे भोगो- 
लिक स्थान आम्ही तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी आपल्या 
लेखात प्रतिपादिले होते. 

कोंडापुर येथे उत्खननात सापडलेल्या शिक्षाच्या 
वाटोळ्या मोठ्या आकाराच्या नाण्यांवर या शक- 
वंशी मान राजाचे चुटुकुल असे आणखी एक विदे- 
षण योजिले आहे. इतर काही नाण्यांवर त्याचे 
संक्षिप्त रूप ' चुटुक ' असे आले आहे.” या विशे- 


९. रॅप्सनन्‌चा अन्धरवगैरेंच्या नाण्यांचा कॅटलॉग, पृ. ६३ व ६५ पाहा. 


१०. 


आमचां ग्रंथ ' सातवाहन आणि पठिचमी क्षत्रप यांचा ' इतिहास आणि कोरीव लेख ' 


(सा. प. क्ष. इ. को. ले.), भाग २, पाहा. 
११, मिराश्ली, स्टडीज इन इंडॉलॉजी, व्हॉ. ३, पू. ६७ इ. आणि ७२ इ. पाहा. 


पूर्वोक्त, पृ. ५६ इ. 
पूर्वोक्त, पू. ६२ इ. 


1 


१२. 
१२. 


४६ 


षणाच्या योगे त्याचा संबंध कर्नाटकातील चुट्कुला- 
नंद राजांशी जोडता येतो. त्याची चर्चा पुढे करू, 

हा मान राजा प्राचीन काली बलाढ्य आणि 
सुप्रसिद्ध होता असे दिसते. पुराणांत ज्या थोड्या 
प्राचीन ऐतिहासिक राजांचा उल्लेख आला आहे, 
त्यांपैकी तो एक आहे. हैदराबाद संस्थानाच्या दक्षिण 
-भागात त्यांच्याप्रमाणे त्याच्या काही वंशजांची- 
शिवळ व यश महिष यांची-नाणी सापडली आहेत. 
त्याचे किवा त्याच्या या किवा इतर वंशजांचे कोरीव 
लेख मात्र अद्यापि या भागात किंवा इतरत्र कोठेही 
मिळाले नाहीत. भावी संशोधनाने ते मिळतील अशी 
आज्या आपण करू या. 

हुरमुस कौस आणि अहमद यांनी पाठविलेल्या 
नाण्यांच्या छापावरील आमचे लेख न्यूमिस्मॅटिक 
सोसायटीचे जर्नल व इतर काही संशोधनकालिके 
यांत प्रसिद्ध झाल्यावर दिनेशचंद्र सरकार यांनी 
आपल्या स्वभावास अनुसरून त्यांवर टीकेची झोड 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


उठविण्य़ास आरंभ केला. एपिग्राफिया इंडिका हे 
कालिक त्याच्या नावाप्रमाणे कोरीव - लेखांच्या 
प्रकाशनास वाहिलेले असते. त्यात नाण्यांवरील लेख 
प्रसिद्ध होत नसतात, पण आमच्यावर अनुग्रह करून 
डॉ. सरकारांनी त्यात या नाण्यांवरील आपला लेख 
स्वतः संपादक असता प्रकाशित केला." त्यात त्यांनी 
सत्याला अनुसरून विधायक टीका केली असती तर 
कोणीही आक्षेप घेतला नसता. पण त्यात मुद्दाम वेड 
पांघरून त्यांनी आमच्या प्रतिपादनावर बिनबुडाचे 
आक्षेप घेतले आहेत. आम्ही ते आक्षेप एपिग्नाफिञआ 
इंडिकाच्या नंतरच्या एका अंकात सविस्तर खोडून 
काढले आहेत.” ते सर्वे विवेचन येथे देणे शक्‍य 
नाही. वानगीदाखल एक-दोन आक्षेप देऊन त्यांचा 
फोलपणा दाखवितो. 

यासोबत शकवंशी मानराजाच्या तीन नाण्यांचे 
फोटो दिले आहेत. (प्लेट पाहा) क्रश वक्र. २ ही 
नाणी तांब्याची, चोकोनी, ल्हान आकाराची व 


आकृति १- मान महिषाचे तांब्याचे नाणे. लेख -' रंञो सगमान (म)-?. 
आक्रृति २- मान महिषाचे तांब्याचे नाणे. लेख - ' सगमानमह - 


हृस्तिचिन्हांकित आहेत, त्यांच्या पुढील भागावरील 
लेख मोठ्या अक्षरांत असून त्याचा आरंभ डाव्या 
बाजूच्या खालच्या कोनात हत्तीच्या मागील पायां- 
जवळ, आणि त्याचा शेवट उजव्या बाजूच्या 
वरील कोनात हत्तीच्या सोंडेच्या अग्राजवळ होते. 


या नाण्यांवरील लेखाची ही पद्धत सातवाहनांच्या 
तर्‍हाळे संचयातील नाण्यांवरील लेखांच्या सारखी 
आहे. त्यावरील चिन्हही सोंड वर केलेला हत्ती हेच 
आहे." त्या लेखातील एकंदर अक्षरे दहा असावी. 
ती सर्व एका नाण्यावर आढळत नाहीत. आरंभीची 


१४. एवपिग्नमाफिआ इंडिका ( ए. दु ) व्हा. ३७, पू. ३४ इ. 


१५, स्ट, इं, व्हॉ. ३, पृ ३४ इ. 


अनुक्रमणिका 


ल 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


माहिषक देशाचे भोगोलिक स्थान 


काही क्र. १ च्य़ा नाण्यावर व शेवटची काही क्र. 
२ च्या नाण्यावर आली आहेत. हे दोन्ही भाग एकत्र 
केल्यावर या प्रकारच्या नाण्यांवरील संपूर्ण लेख 
* रंनो सगमानमहस [ स*] ' असा होतो. या लेखाची 
अक्षरे इतकी मोठी आहेत, को यांपेक्षा जास्त अक्षरे 
या प्रकारच्या नाण्यांवर असणे सुतराम्‌ असंभवनीय 
आहे. | 

यावर डॉ. दिनेशचंद्र सरकारनी पुढील आक्षेप 
घेतले आहेत" :- (१) या नाण्यांवरील आरंभीची 
हत्तीच्या मागील पायांजवळची जी अक्षरे आम्ही 
“ रंबो ' अशी वाचली ही वस्तुतः अक्षरे नसून तेथे 
सहा टेकड्यांच्या पर्वताचे चिन्ह आहे, आणि (२) 
या प्रकारच्या नाण्यांवरील पूर्ण लेख * सगमानमहा- 
सेंनापतिस चुट्कुलस ' असा असावा. त्याचा अर्थ * हे 
नाणे सगमांच्या महासेनापति चुटुकुलाचे' असा आहे. 
तेव्हा ही नाणी आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे शकवंशी 
राजा मान महिष याची नसून ' सगमांचा महासेना- 
पति चुंटुकुल ' याची आहेत. 

आता डॉ. सरकारांच्या वरील दोन आक्षेपांचे 
चिकित्सकपणे परीक्षण करू. 


आक्षेप पहिला-- हत्तीच्या मागील पायाजवळ 
* रंजो ? अशी अक्षरे नसुन सहा टेकड्यांचा पवत 


आहे. 


परीक्षण-- हो तांब्याची क्र १ व २ ची 
नाणी त्यापूर्वीच्या सातवाहनांच्या हस्तिचिन्हांकित 
नाण्यांच्या अनुकरणाने वनविली आहेत. अशी शेकडो 
नाणी तर्‍हाळे संचयात होती. त्यांचे वर्णन आम्ही 
प्रकाशित केले आहे.” त्यांवरील लेखाचा आरंभ 
: रणो! (राजाचे) या शब्दाने झाला आहे. इतरत्र 
त्याचे ' रंनो? असे रूप आढळते. येथील क्र. १ च्या 
नाण्याचे सुक्ष्म परीक्षण केल्यास तेथे यावरही तोच 
“रंञो' शब्द आढळेल, या ठिकाणी सहा टेकड्यांचे 
चिन्ह कोणत्याही नाण्यावर आढळणार नाही. ते 
चिन्ह नाण्याच्या मध्यभागी बहुधा नाण्यांच्या मागील 
बाजूवर आढळते. 


१६. ए. इ. व्हॉ. २५, पृ ६९ इ. 
१७. स्ट. इं, व्हॉ. ३, पृ ३४ इ. 
१८. ए. इं. व्हॉ. १, पृ. ५ इ. 


४७ 


आक्षेप दुसरा--या नाण्यांवरील पुर्ण लेख “* सग- 
मानमहासेनापतिस चुट्कुलस ' असावा आणि त्याचा 
अथे : हे नाणे सगमांच्या महासेनापतति चुटुकुल याचे ? 
असा असावा. 


परोक्षण-- डॉ. सरकारनी कल्पिलेल्या पूणे 
लेखाच्या अक्षरांपैकी ' सगमानमहस ' एवढीच सात 
अक्षरे या दोन नाण्यांवर मिळून दिसतात. बाकीची 
अक्षरे डॉ. सरकारनी क्र. ३ च्या नाण्यावरील लेखा- 
तुत घेतली आहेत. पण ते नाणे भिन्च प्रकारचे आहे, 
त्याचा आकार वाटोळा आणि मोठा असून त्यावरचा 
लेख मधल्या स्वस्तिकाच्या सभोवार कोरला आहे. 
क्र. १ व क्र. २ ची नाणी चौकोनी व लहान आका- 
राची असुन त्यांवरील लेख हस्तिचिन्हाच्या फक्त 
मागील व वरील बाजूवर आहे, पुढील व खालोल 
बाजूवर नाही. शिवाय ती अक्षरे मोठ्या आकाराची 
आहेत. त्या बाजूवरील लेख या आकाराच्या सोळा 
भक्षरांचा असणे मुळीच शक्‍य नाही. 

ही झाली या तांब्याच्या चौकोनी नाण्यांवरील 
लेखाच्या वाचनाची कथा ! आता त्या वाचनाच्या 
अर्थाचे परीक्षण करू. 


डॉ. सरकार म्हणतात “ सगमानमहासेनापतिस 
चुटुकुलस हा शब्दप्रयोग पल्ल्वांच्या ताम्रपटांत 
आढळणार्‍या ' पल्लवाण सिवखंदवमो ' यासारखा 
आहे.“ पण (१) असे षष्ठयन्त वंशनामाचे प्रयोग 
ताम्रपटादिकांत-ज्या ठिकाणी जागेची कमतरता 
नसते तेथे-येतात. नाण्यांवर ते कोठेही आढळत 
नाहीत. “खखरातान', “ गृप्तानाम्‌ ' यासारखे प्रयोग 
क्षह्रातांच्या व गुप्तांच्या नाण्यांवरील लेखांत कोठे 
भाढळले आहेत काय ? नाण्यांवरील लेखांत वंशाचा 
उल्लेख करावयाचा असल्यास तो व्यक्‍्तिनामाच्या 
शेवटी एकवचनात येतो-असे 'सिमुक सातवाहूनस,! 
'गोतमिपुतस सिरियजसातकणिस'. (२) दुसरे असे, 
कौ “राजन्‌, ' महासेनापति! या पदव्या वंशनामापूर्वी 
येतात, येथल्याप्रमाणे नंतर येत नाहीत. (३) तिसरे 
हे, की 'सगम' नावाचा वंद कोठेही उल्लेखिला नाही. 


ल” र 
रन 
॥ळिप्णलळ 


1 


४८ 


तेव्हा तो डॉ. सरकारनी प्रस्तुत वादाकरिता केवळ 
कल्पिलेला आहे. (४) शिवाय चुटुकुल हे व्यक्‍्ति- 
नाम नसून कुलनाम आहे, हे सुस्पष्ट आहे, त्यावरून 
बनलेले व्यक्‍तिनाम “ चुट्कुलानंद ' नाण्यांवर आढ- 
ळते ते पाहा. आणखी असे, की या वाचनाने क्र. ३ 
वरच्या वज्र व खाली टोक केलेला बाण या चिन्हां- 
वर कोणताच प्रकाश पडत नाही. याच्या उलट 
आमच्या वाचनात व अर्थात त्यांची सम्यक्‌ उपपत्ति 
दाखविली आहे आणि ते वाचन पुराणांतील शकवंशी 
मान महिष राजाच्या वर्णंनाने सर्माथत होते हेही 
सिद्ध केले आहे. 

तेव्हा कू. १ व २ या चौकोनी हस्तिचिन्हांकित 
तांब्याच्या नाण्यांवरील पूणे लेख * रंजो सगमानमह- 
सस (हे नाणे राजा शक मान महिषाचे) आणि क्र. 
३ च्या स्वस्तिकचिन्हांकित शिशाच्या नाण्यांवरील 
पूणे लेख * महासेनापतिस भरदजपुतस सगमानचुट्‌- 


आकृति २- मान महिषाचे शि्याचे नाणे, 


लेख - ' महासेनापतिस भरदजपुतस सगमान- 
ह 
चुटुकुलस 


१९, 


२०, सं. मु.,, सर ८, पृ. १४२. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९. 


कुलस  ( हे नाणे महासेनापति शकवंश्ी भरद्वाजपुत्र 
मानचुट्कुल याचे) असा आहे याविषयी कोणासही 
संशय राहू नये. 

या नाण्यांचे वरील वाचन व त्याचा अर्थ इतका 
सुस्पष्ट असताना डॉ. दिनेशचंद्र सरकारसारख्या 
प्राचीनंभारतीय लिंपिविशारदास तो का मान्य होऊ 
नये, त्यांनी मुद्दाम वेड पांघरून ' सगम ' सारख्या 
सववस्त्री अज्ञा अशा राजवंशाची आणि चुट्कुला- 
सारख्या असंभवनीय व्यक्‍तिनामाची कल्पना का 
करावी याचे वाचकांना कोडे पडले असेल. त्याचे 
कारण डॉ. सरकारांच्या स्वभावात सापडेल. आम्ही 
इतरत्र म्हटल्याप्रमाणे, ' डॉ. सरकार यांची विद्वत्ता 
मोठी आणि व्यासंग खोळ असला तरी त्यांच्या 
स्वभावात खऱ्या संशोधनाला विरोधी असा एक दोष- 
आहे. कोणी काही मोलिक संशोधन करून महत्त्वाची 
ऐतिहासिक साधने प्रकाशित केली, किवा एखादा 
मौलिक सिद्धान्त प्रस्थापित केला तर त्याचे गुण- 
ग्रहण न करता हटवादीपणाने त्यातील काल्पनिक 
दोष दाखविण्याकडे त्यांची प्रवृत्ति असते.” प्रस्तुत 
विषयाच्या विवेचनावरून याची. प्रतीति वाचकांस 
भाली असेल. 


तेव्हा शकवंशी मान महिष राजाची नाणी 
पूर्वीच्या हैदरावाद संस्थानच्या दक्षिण भागी मेदक 
जिल्ह्यात कोंडापुर येथे आणि रायचूर जिल्ह्यात 
मस्की येथे जमिनीवर किवा उत्खननात प्राप्त झाली 
आहेत आणि तो राजा आपणास महिष ( महिष 
देशाचा वा मंडलाचा राजा ) म्हणवतो, म्हणन 
पुर्वीच्या हेदराबाद संस्थानच्या दक्षिण भागात अस- 
लेल्या माहिषक देशात पूर्वोक्त प्रदेश अंतर्भत होते 
असे अनुमान करता येते 


आता माहिषक देशाच्या पूर्वोक्त भौगोलिक 


स्थानाचा उपोद्बलक पुरावा अलीकडे उपलब्ध 
झाला आहे तो पुढे मांडतो. 


अशोकाने कलिंग देश जिंकला होता त्या देशावरील 
स्वारीत झालेल्या भयंकर प्राणहानीने त्याला उप- 
रति होऊन त्याने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. 


रॅप्सनचा आंध्र इ. नाण्यांचा कॅटलाँग, प्रस्तावना, पू. ४३, ८४. 


2 आ 


-कखगघनचि्नशञ? 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


माहिषक देशाचे भोगोलिक स्थान 


त्याने तेथील अधिकार्‍यांना उद्देशून दोन निराळे 
प्रस्तर आदेश काढले होते. त्यात त्यांनी प्रजाजनांशी 
कसे वागावे याचे विवरण केले होते. हे आदेश 
ओरिसाच्या पुरी जिल्ह्यात धौलि येथे आणि गंजाम 
जिल्ह्यात जौगडा येथे खडकावर कोरले आहेत. 
हा सवे प्रदेश कलिंग देशात मोडत होता हे स्पष्ट 
आहे. वास्तविक पुरी जिल्ह्याचा अंतर्भाव उत्कलात 
आणि गंजाम जिल्ह्याचा कलिंगात होत असे. 
कालिदासाने रघुवंश्ात ( ४.३८ ) वर्णिले आहे, 
की वंगाधिपतीचा उच्छेद केल्यावर उत्कलाच्या 
( ओरिसाच्या ) राजाने दाखविलेल्या मार्गाने रघु 
कलिंगावर चालून गेला. तेव्हा वंग, उत्कल, 
कलिंग व आंध्र हे देश या क्रमाने भारताच्या 
पुवे दिशेस एकाच्या दक्षिणेस एक असे होते. 
पण असे असले तरी उत्कलाचा उल्लेख फारसा 
आढळत नाही. तो प्रदेश कलिंगातच मोडत होता. 
खारवेलाने : कलिंगाधिपति' आणि ' कलिंगचक्र- 
वर्ती ' अश्या पदव्या धारण केल्या होत्या. त्याचा 
विस्तृत लेख भुवनेश्‍वरजवळ हाथीगृुंफा लेण्यात 
कोरला आहे. जवळच्या दुसर्‍या एका लेण्यात 
त्याच्या राणीचा लेख आहे. तेथे दुसऱया एका वक- 
देव ( वक्रदेव ) नामक कलिंगाधिपतीचा लेख आहे. 
हे राजे आपणास “ महामेघवाहन ' असे म्हणतात. 
महामेघवाहन हे त्यांच्या मूळ वंशपुरुषाचे नाव 
असावे*. त्याने परिचिमेच्या सातवाहन राजाप्रमाणे 
अक्लोकांच्या निधनानंतर उदयास येऊन कलिंगातुन 
मौर्यांना हाकून लावून आपल्या राज्याची स्थापना 
केली असावी. त्याच्यानंतर वकदेवसारखे एक दोन 
राजे होऊन गेल्यावर खारवेल हा बलाढ्य राजा 
उदयास आला. त्याचा अंमळ उत्तरेस ओरिसा 
0000. 0 ह 


४ 


देशापासुन दक्षिणेस आंध्रच्या दक्षिण सीमेपर्यंत 
अप्रतिहत होता असे त्याच्या हाथीगुंफा लेखावरून 
दिसते. त्याची राजधानी कलिंगनगर ही भुवनेशवर- 
जवळच असावी, कारण तेथे त्याचे, त्याच्या राणीचे 
आणि वंशजांचे लेख सापडले आहेत. काही विद्वान 
क्लिंगनगर म्हणजे आंध्रातले मुखलिंगम्‌ मानतात 
पण त्याला प्रमाण नाही." 
दहा-बारा वर्षांपूर्वीप्यंत खारवेलाचे किंवा 
त्याच्या वंश्ीयाचे लेख पुरी जिल्ह्याहून इतरत्र 
सापडले नव्ह्ते. पण अलीकडे आंध्नाच्या पश्चिम 
गोदावरी जिल्ह्यातील कामवरपुकोटपासुन सहा 
मैलावर गुंट्पल्ली येथे चार खांबावर एकच लेख 
चार प्रतीत कोरलेला आढळला आहे. तो डॉ. आर. 
सुब्रह्मण्यम्‌ यांनी सन १९६८ मध्ये आांध्रप्रदेश्ाच्या 
एपिग्नाफिकळ मालेचे तिसरे पुष्प म्हणून प्रसिद्ध 
केळा आहे. चारी खांबावर त्याचे वाचन एकच 
आहे. ते खाली दिले आहे- 
ओळ 

१ महाराजस कलिंग- 

२ माहिसकाधिपतिस म- 

३ हामेखवाहतस 

४ सिरिसदस लेख- 

५ कस चुलगोमस मंड- 

६ पोदानं[॥*] 

याचा अर्थ त्यानी “ (हा ) मंडप महाराज, 

कलिंग-माहिषकाधिपति महामेघवाहून याचा संदेश- 
लेखक श्री चुलगोम याचे दान असा केला होता. 
असा अर्थ करताता त्यांनी ' सदसलेखकस * हे सामा- 
सिक पद घेऊन त्याचा अर्थ ' संदेशलेखक ' असा केला 
होता. तो बरोबर नव्हता. कोणाही प्राचीन राजाने 


२१. मेघवाहन म्हणजे इंद्र, महामेघवाहन हे नाव महेन्द्रा सारखे आहे. एका ठिकाणी माहा- 
मेघवाहन ' असे या बिरुदाचे रूप आढळते. त्याचा अथे * महामेघवाहनाचा वंशज ' 


असा आहे. 


२२. कलिंगाची राजधानी भुवनेश्‍वरजवळ असल्यामुळे त्याची सेना पश्‍चिमेस जाऊन कण्हवेण्णा 
( वैनगंगा नदीला ) पोचली. तेथे सातकर्णीचा अंमल होता हे आम्ही दाखविले आहे. 
खारवेलाची राजधानी गंजाम जिल्ह्यात मुर्खालगम्‌ येथे मानल्यास हे वर्णन जुळणार 
नाही. तसेच कण्हवेण्णा ही काही विद्वान्‌ म्हणतात त्याप्रमाणे कृष्णा नदी होऊ शकत 
नाही. ती मुखलिंगमूच्याही पश्‍चिमेस वाहत नाही, दक्षिणेस वाहते.. तेव्हा खारवेलाची 
राजधानी भुवनेश्‍वरजवळच मानली पाहिजे. 


न. भा.७. 


६ १-2 अ गभ 


कटी 


"कग निवव्वसना) 


वये ण अरळवडा 
षलह/ळप्तर 


ष्ठ 


केवळ आपल्या संदेशलेखनाकरिता लेखक ठेवल्याचा 
कोठेही उल्लेख नाही. .शिवाय असा अर्थ करण्यात 
* सिरि! हे संमानदषंक उपपद “ चुलगोमस' या 
व्यक्‍्तिनामाला जोडले नसुन त्या दोन पदांमध्ये 
* सदसलेखकस ' या पदाचे व्यवधान येते तसे 
इतरत्र कोठेही आढळत नाही, हा बलवत्तर आक्षेप 
या अन्वयार्थावर येतो. शिवाय, यात खारवेलाचे 
नाव येत नाही. त्यामुळे हा अथ स्वीकारता येत 
नाही. म्हणून डॉ. सरकार" व डॉ. शंकरनारायणन्‌* 
यांनी सुचविल्याप्रमाणे या लेखाचा अर्थ पुढीलप्रमाणे 
केला पाहिजे-'हा मंडप महाराज, कलिंगमाहिषका- 
धिपति आणि महामेघवाहून श्री सद (सात) याचा 
लेखक चुलगोम याचे दान आहे. ! 

या अर्थामध्ये तत्कालीन राजाचे नाव सद (वहुधा 
संस्कृत सात) असे घेतले आहे. याचा सातवाहनाशी 
काही संबंध नाहो." या राजाची तीन विरुदे या 
लेखात उल्लेखिली आहेत. तो खारवेलाप्रमाणे 
महामेघवाहनाचा वंशज असल्याने त्याने त्या वंश- 
कर्तव्याचे बिरुद आपल्या नावामागे लावले आहे. 
त्याच्या * महाराज? आणि * कलिंगाधिपति! या 
पदव्याही खारवेलाच्या सारख्याच आहेत. पण त्याने 
या लेखात “ माहिसकाधिपति ! (माहिषकाधिपति) 
अश्शी आणखी एक पदवी धारण केली होती ती 
नवीन आहे. तीतील माहिषक' देशाचा उल्लेख कोरीव 
लेखात प्रथमच आढळतो. त्याला आपल्या प्रस्तुत 
विषयाच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. 


सद आणि खारवेल यांचा कसा संबंध होता 
याविषयी भिन्न भिन्न मते प्रदशित झाली आहेत. 
डॉ. शंकर नारायणनूच्या मते सद हा खारवेलाचा 
पूर्वज होता. पण तसे असते तर त्याच्या काळानंतर 
महामेघवाहन वंशज पुरुषांनी त्याने जिकलेला 
माहिषक देश गमावला होता आणि खारवेलाने 
उत्तर व दक्षिण भारतात अनेक' दिग्विजय मिळविले 
तरी त्याला माहिषक देश पुनः जिंकता आला नाही 


२३. जनेल ऑफ एनल्झशंट इंडियन हिस्टरी 
२४. ओरिएंटल जनेल, व्हॉ. १९, पृ. ५३ 
२५. सरकार आणि शंकरनारायणन यांनी 


असे म्हणून त्यांच्या नावाची उपपत्ति लावली आहे. 


आहे. 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९.७९ 


असे मानावे लागेल, कारण, त्याने ' माहिषकाधि- 
पति? पदवी धारण केली नव्हती. पण हे मत 
संभवनीय वाटत नाही. डॉ. सरकारनी म्हटल्याप्रमाणे 
सद हा खारवेलानंतर झाला असावा. खारवेलाने 
कलिंगदेशाच्या दक्षिणेस पीथुंड नगर उद्धवस्त केले 
होते आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन त्रमिर (द्रविड) 
संघाचा पराजय केला होता, पण कलिंगाच्या 
पश्चिमेचा एखादा देश जिंकून तो त्याने आपल्या 
राज्यास जोडल्याचा उल्लेख त्याच्या हाथीगुंफा 
लेखात नाही. ते काम त्याच्यानंतरच्या महाराज 
सद याने केले. त्याने माहिषक देश जिंकून ' कलिंगा- 
धिपति या पदवीशिवाय' * माहिषकाधिपति? ही 
आणखी एक पदवी धारण केली होती, ती या 
गुंटुपल्ली लेखात उल्लेखिली आहे. 


हा माहिषक देश कोठे होता याविषयी गुंटुपल्ली 
लेखांच्या अनेक संपादकांनी भिन्न भिन्न मते व्यक्‍त 
केली आहेत. त्या लेखांचे पहिले संपादक सुब्रह्मण्यम्‌ 
यांनी माहिषक हा प्रदेश हैदराबाद संस्थानच्या 
दक्षिण भागात होता असे हे आमचे मत स्वीकारून 
त्या प्रदेशातील कोंडापूर हे खारवेलाच्या सैन्याने 
भयभीत केलेले मुसिक नगर होय असे प्रतिपादिले 
आहे. यात त्यांची दिशाभूल झाली आहे. गंटप- 
ल्लीलेख ते समजतात त्याप्रमाणे खारवेलाचे नसुन 
त्याचा वंशज महाराज सद याचे आहेत. शिवाय 
हाथीगुंफा लेखात उल्लेखिलेले नगर मसिकनगर 
नसुन “ असिकनगर ' ( कूषीकनगर ) होते ते 
खानदेश्ात होते हे आम्ही इतरत्र सिद्ध केले आहे. 
त्याचा माहिषकाशी काही संबंध नाही. 

शकवंशी मान राजाच्या नाण्यांविषयी आमच्याशी 
डॉ. सरकारांचा वाद झाला होता तेव्हा त्यांनी 
माहिषक म्हणजे सध्याचा मैसुर प्रदेश असे मत 
ठोकून दिले होते. त्यानंतर हे गुंटुपल्ली लेख प्रसिद्ध 
झाले, त्यांवर लिहिताना डॉ. सरकारांनी त्यातील' 
सद राजाच्या * कलिंगमाहिषकाधिपति' या पदवी- 


(ज, ए. इ. हि.). व्हा. ३ पृ. ३०. इ. 

दत 
हा राजा सातवाहनाच्या कन्येपासुन झाला असावा 
। पण हे सुताने स्वर्गास जाण्यासारखे 


माहिषक देज्याचे भौगोलिक स्थान 


वरून असे अनुमान केले की माहिषक देश हा 
कलिंग देशाला लागून असावा." मागील वादविवाद 
लक्षात घेता त्यांनी त्या देशाच्या भौगोलिक स्थानाची 
चर्चा करणे अपेक्षित होते. पण ती त्यांनी केली 
नव्हती. फक्त तो देश कलिंगाला लागून असावा 
एवढेच म्हटले होते." पण हे विधान आमच्या मताला 
पोषक आहे, कारण पुर्वीच्या हैदराबाद संस्थानाचा 
दक्षिणभाग-ज्याच्या कोंडापूर गावातील उत्खननात 
माहिषकाधिपति शकवंशी मात राजाची नाणी 
सापडली आहेत हे आम्ही सिद्ध केळे होते तो- 
गुंटूपल्लीच्या जवळच पश्चिमेला आहे हे त्यांच्या 
लक्षात आले असावे. म्हणून त्यांनी या बाबबीत 
मोन धारण केले होते. पण पुढे पालि जातक 
ग्रंथांच्या इंग्रजी भाषांतराच्या सूचीत” त्यांना 
* माहिषक ' स्थलनामाला जुळणारा “ महिसक 
देशाचा उल्लेख आढळला असावा, जातक क्र. ५२४ 
मध्ये मगधाच्या राजाने राज्यत्याग करून आणि 
महिसक राज्यातील चंदक पर्वेताजवळच्या कण्णपेण्णा 
नदीच्या वळणाजवळ पर्णकूटिका बांधून तपड्चर्या 
करीत काल घालविल्याचे वर्णन त्यांना आढळले." 
त्यावरून त्यांना हवा तो उल्लेख मिळाल्याचा 
आनंद झाला असावा. म्हणून त्यानी कलकत्ता 
युनिव्हसिटीच्या प्राचीन भारतीय इतिहास शाखेच्या 
एका सभेत जाहीर केले” की माहिषक देश म्हणजे 
चांदा जिल्हा होय. कारण त्यातून कण्णपेण्णा (व॑न- 
गंगा ) नदी वाहते. त्या जिल्ह्याचे चांदा हे नावही 
चंदक पर्वताश्यी जुळणारे आहे. तेव्हा गोदावरी 
जिल्ह्याला उत्तरेकडील लागून असलेला चांदा 
जिल्हा हाच पूर्वीचा माहिषक देश होय, या अभि- 
नव सिद्धान्ताचे चिकित्सक परीक्षण केले पाहिजे, 


ष्‌ 


जातक-कथांमध्ये सामान्यतः तक्षशिला, मगघ, 
राजगृह, चित्रकूट वगरे उत्तर भारतातील स्थलांचे 
उल्लेख आढळतात. दक्षिण भारतातील अंध्य, अस्सक' 
( अश्मक ) अश्या देशांचे निर्देश फार क्वचित 
दिसतात, तेव्हा त्यांत माहिषक देश्याचा निदेश 
* महिसक ' या रूपात असणे संभवनीय वाटत नाही. 
महिंसक देशाचा उल्लेख फक्त दोन जातककथांत 
( क्र. ५२४. संखपाल जातक, आणि क्र, ६३३, 
चुल्लहंस जातक, यांत ) येतो. या दोन्ही कथा 
लक्षपूर्वक वाचल्यास त्यांतील महिसक देश दक्षिण 
भारतातील माहिषक असणे शक्‍य नाही हे कोणा- 
च्याही-लक्षात येईल. या कथा येथे विस्ताराने देणे 
शक्‍य नाही. त्यांतील आवद्यक तेवढाच भाग देता 
येईल. तो असा” 

क्र. ५२४-संखपाल जातक '- एकदा बोधिसत्त्व 
मगधाच्या राजांचा पुत्र म्हणून जन्माला आला, 
तक्षशिलेत शिक्षण झाल्यावर राजाने त्याला गादी 
देऊन तो स्वतः तेथील बगीच्यात राहू लागला, पण 
तेथे त्याचा पुत्र वरचेवर येऊत भेटू लागल्यामुळे 
त्याच्या तपइचर्यंत व्यत्यय येऊ लागला. म्हणून 
त्याने महिसक देशात चंदक पर्वेताजवळ शंखफलं 
सरोवरातून निघणाऱ्या कण्णपेण्णा नदीच्या वळणा- 
जवळ पर्णकुटिका बांधून तेथे वास्तव्य केले. तेथे 
एक नागराजा येऊन त्याचा धर्मोपदेश ऐकू लागला. 
एकदा तेथेही बोधिसत्त्व त्याला भेटण्यास आला 
भश्ी कथा आली आहे. पुढील कथेशी आपणास 
कर्तव्य नाही. पण वर दिलेल्या प्रस्तावनेवरून त्या 
राजाची परणकुटिका मगधास नसली तरी जवळ- 
पासच्या प्रदेशात- जेथे बोधिसत्त्वाला आपल्या 
पित्याला भेटणे फार कठीण नव्हते अश्या ठिकाणी- 


२६ ॥॥8118118106 प88 8 7०७० 80008 ० 1९६॥॥2७.! ज.ए. इं हि 
व्हा. १२, पृ. ३१ पण हा कोणता प्रदेश हे त्यांनी सांगितले नाही. 


२७. पूर्वोक्त संदर्भ पाहा. 
२८. जातक सूची भाग, पृ. २८ 
२९. जातक इं. भा. व्हॉ. ५ पृ. ६४ 


३०. ज. ए. इं. हि. व्हॉ. ६, पृ. २०३, ३०४ 
३१. डॉ. सरकार म्हणतात त्याप्रमाणे चांदा जिल्हा परिचिम गोदावरी जिल्ह्याला लागून 
उत्तरेस नसून त्या दोन मध्ये सध्याचा बस्तर जिल्हा येतो. 


३२. जातक, (इं. भा. ) व्हॉ. ५. 


५२ 


होती असे अनुमान करता येते. ती मगधाच्या राज- 
गृह्‌ या राजघानीपासुन सहस्राधिक मैळ दूर विद- 
र्भाच्या चांदा जिल्ह्यात होती, असे येथे विवक्षित 
नाही हे स्पष्ट आहे. तेव्हा या जातकातील वणंना- 
वरून प्राचीन माहिषक देश म्हणजे सध्याचा चांदा 
जिल्हा होय हे सिद्ध होत नाही. 

शिवाय, कण्णपेण्णा ही वैनगंगा (किवा कण्ह- 
बेण्णा) असणे शक्‍य नाही. कारण वैनगंगा नदी या 
जातकात वणिल्याप्रमाणे एखाद्या सरोवरातून उगम 
पावत नाही. कण्णपेण्णा नदीचे नाव तेवढे घ्यायचे 
पण तिच्या वर्णनाकडे लक्ष द्यावयाचे नाही असे 
केल्यास * अर्धजरतीय ' हा दोष*' उत्पन्न होतो. 

जातक क्र. ५२३३-चृल्लहंसजातक - 

यात चंदक पर्वत आणि कण्णपेण्णा नदी यांचा 
निदेश नाही. फक्क महिसक देशाचा उल्लेख आहे. 
तो तर पूर्वोक्त उल्लेखापेक्षा जास्त पोकळ आहे. 
त्यात एवढेच म्हटले आहे को महिसक देशातील 
सकुल नामक नगरातील एका पुष्करणीत चित्रकूट 
पर्वताकडून सुवर्णहंस भक्ष्याच्या शोधात येत असत. 
पुढील कथेशी आपणास कततंव्य नाही. पण वरील 
वर्णनावरून तो महिसक देश चित्रकूट पर्वातापासून 
फार दूर नव्हता असेच कोणीही अनुमान करील. 
उत्तर प्रदेशातील प्रयागजवळचा चित्रकूट पवंत 
सुप्रसिद्ध आहे.'' महिसक देश त्याच्यापासुन फार दूर 
नव्हता, अर्थात्‌ तो हजारो मैलांवरचा दक्षिण भार- 
तातील चांदा जिल्हा असणे शक्‍य नाही हे सूर्य- 
प्रकाशाइतके सुस्पष्ट आहे. 

शिवाय चांदा जिल्हा विदर्भात समाविष्ट होता. 
माहिषक देशात अंतर्भेत नव्हता. प्राचीन काळी 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९. 


विदर्भाची मर्यादा उत्तरेस नमंदेपासुन दक्षिणेस 
गोदावरीपर्यंत आणि परिचिमेस क्रूषीक (खानदेश) 
पासुन पुर्वेस दक्षिण कोसलापर्यंत ( हल्लीच्या 
छत्तीसगडपर्यंत ) होती. या प्रदेशातच चांदा जिल्हा 
आहे. वाकाटकांचे विदर्भावर राज्य होते हे सुप्रसिद्ध 
आहे. त्यांचा लेख चांदा जिल्ह्यात सापडला आहे." 
तेव्हा तो प्रदेश विदर्भात समाविष्ट होता याविषयी 
तिळमात्र शंका नाही. याच्या उलट माहिषक' देश 
विदर्भापासुन भिन्न पण जवळच होता. हे अनेक' 
उल्लेखांवरून समजते. * रामायणा ' त सुग्रीवाने 
सीतेचा शोध लावण्याकरिता वानरांना खालील 
देशांस जाण्यास सांगितले- 
विदर्भानृषिकांशचैव रम्यान्माहिषकानपि । १० 
यामध्ये माहिषक देशाचा उल्लेख विदर्भाहून भिन्न 
असा केला आहे. ' वायुपुराणा? त दक्षिणेतील 
सुप्रसिद्ध देशांचा निदेश खालीलप्रमाणे आला आहे- 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिन:। 
महाराष्ट्रा माहिषका: कलिडंगाइचेव सर्वश: ॥1१८ 
तेव्हा माहिषक हा कलिझग, विदर्भ, महाराष्ट्र 
वगैरेंहून निराळा, पण त्यांपासून फार दूर नसलेला 
असा देश होताअसेच कोणीही म्हणेल, तो विदर्भा- 
तील चांदा जिल्हा असणे शकय नाही. 
शंकरनारायणांनी दुसरीच उपपत्ति सुचवली आहे. 
पुराणांतील * कलिंगा महिषार्चव महेन्द्निल्याइच 
ये ॥' या पंक्तीत माहिषक देशाचा उलेख कलिंगदेश 
आणि महेन्द्र परवंताचा प्रदेश यांसहित केला आहे. 
महेन्द्र पर्वत भोरिसाचा गंजाम जिल्हा आणि अंधराचा 
श्रीकाकुलम्‌ ( चिकॅकोल ) जिल्हा यांच्या सीमेवर 
आहे. तेव्हा कलिंग, महेन्द्र आणि माहिषक असे 


म्हटल्यास जसा हा 


आमचे ' मेघदूतातील रामगिरि अर्थात्‌ रामटेक यातील पृ. ७१ इ, वरील चित्रकट 


आणि त्यांचा काल, 


३१३. 'कोंबडीचा अर्धा भाग अंडी घालील, भअर्ध्याची सागुती करू असे 
दोष होतो, तसा प्रकार येथे होईल. 

३४. जातक (इं. भा. ) व्हॉ. ५, पृ १७८ इ. 

२५. 
पर्वेताच्या स्थानासंबंधी चर्चा पाहा. 

३६. देवटेक येथील प्रथम रुद्रसेनाचा शिलालेख पाहा. वाकाटकनूर्पात अ 
पृ. १ इ. देवटेक चांदा जिल्ह्यात आहे. 

३७. रामायण, किष्किन्धा काण्ड, सर्ग ४१, इलो, १० 

३८, वायुपुराण, अ. ४५, इलो. १२५. 

३९, डा. क. ए., पृ, ष्ट 


माहिषक देश्याचे भौगोलिक स्थान 


कळिंगाचे तीन प्रदेश होते. त्यांनाच पुढे त्रिकलिंग 
असे नाव पडले. अशी अभिनव उपपत्ति त्यांनी पुढे 
मांडली आहे. पण ती अग्राह्य आहे. माहिषकाचा 
अंतर्भाव कलिंगात होत असता तर महाराज सद याला 
* कृलिंगाधिपति ? शिवाय “ माहिषकाधिपति ' अशी 
दुसरी पदवी धारण करण्याची जरूरी वाटली नसती. 
आपल्या पूर्वजांप्रमाणे तो ' कलिंगाधिपति.” होताच. 
नंतर त्याने माहिषक देश जिंकला. तेव्हा त्याने त्या 
देशाचा अन्तर्भाव करण्याकरिता * कलिंगमाहिष- 
काधिपति ! अशी जोड पदवी धारण केली हीच उप- 
पत्ति संभवनीय आहे. माहिषक देश कलिंगदेशाहून 
निराळा पण त्या लगतचा असला पाहिजे. गुंटुपल्लि 
पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात आहे. या जिल्ह्याचा 
समावेश कलिंग देशात होत होता हे मागे दाखविले 
आहे. अंध्रातच परिचिम गोदावरी जिल्ह्यालगतच्या 
कृष्णा जिल्ह्याच्या वायव्येस मेदक जिल्हा आहे. 
त्यातील कोंडापूर गावी महिषांचा ( अर्थात्‌ माहि- 
“षक' देशाचा ) अधिपति शकवंशी मान याची 
तांब्याची व शिक्याची नाणी उत्खननात सापडली 
'आहेत. त्या प्रदेशात इतरत्र आणि जवळच्या राय- 
चूर जिल्ह्यातील मस्की येथेही महिष राजांची नाणी 
मिळाली आहेत. तेव्हा हाच प्रदेश पूर्वी माहिषक 
नावाने ज्ञात होता, याविषयी आता शंका राहू नये. 
इतर कोणत्याही प्रदेशाच्या वाबतीत असा पुरावा 


४०. स्ट. इं., व्हॉ. ३, पृ. ६२ इ. 
४१. पूर्वोक्त, पृ, ७२ इ. 
2 1-1 


ष्ट 


मिळाला नाही. 

मान या महिष राजाने चुटुकुल असेही बिरुद 
धारण केले होते. काही नाण्यांवर ते चुटूक असेही 
आढळते.” या मान राजाच्या यश महिष आणि 
शिवल महिष या वंशजांची नाणी हैदराबाद-मस्की 
या प्रदेशात सापडलेली आम्ही प्रसिद्ध केली आहेत. 
हे शक राजे नहपानाचे वंशज होते हे त्यांच्या 
नाण्यांच्या मागील बाजूवरील वज्र व बाण या 
चिन्हांवरून स्पष्ट आहे. नहपानाप्रमाणे तेही 
आपल्या लेखात शक संवताचा उपयोग करीत असावे. 
त्यांचे कोरीव लेख यापुढे सापडल्यास त्यांतील 
कालोल्लेख त्या संवताचे असतील असा आम्हांस 
भरवसा आहे. त्यांचे साम्राज्य दक्षिणेत पसरले 
असल्यामुळे त्या संवताचा प्रसार मेदक जिल्ह्या- 
प्रमाणे जवळच्या रायचूर आणि विजापुर जिल्ह्यात 
झाला असावा. ई. स. च्या सहाव्या शतकात विजा- 
पूर जिल्ह्यातील बादामीचे चालुक्य प्रबल झाले 
तेव्हा त्यांनी आपल्या लेखांत त्याचा उपयोग केला. 
पुढे त्या वंशातील दुसर्‍या पुलकेशीने ई. स. ६१२च्या 
सुमारास महाराष्ट्र जिकला तेव्हा तो कोंकण, महा- 
राष्ट्र व विदर्भ यात प्रचलित झाला. 

तेव्हा आंध्याचे मेदक व रायचूर जिल्हे आणि 
कर्नाटकचा विजापूर जिल्हा यांचा अंतर्भाव प्राचीन 
माहिषक देशात होत होता हे सिद्ध होते. 


ही नाणी डॉ. सरकार म्हणतात त्याप्रमाणे सगम वंश्याच्या चुटुकुल राजाची असणे 


संभवनीय नाही हे मागे दाखवले आहे. त्याच्या नाण्यांवर वजय व बाण ही चिन्हे का आहेत याची 
कोणतीही उपपत्ति डॉ. सरकारांनी दिली नाहीं, तसेच पुराणांतील * शकमानो भवद्राजा महिषाणां 
महीपति: । ' या लोकाचा अथेही त्यांना लावता आला नाही. 


ह र]: अऊञ्य” चणा तञ- 
"करखगघरचऊछज्ञ 
६ र 


ग्रथ-परीक्षण 


: प्रदेश साकल्याचा ! - त्र्यं. वि. सरदेशमुख ; श्री विद्या प्रकाशन, पुणे, १९७९ ; पू. 


२--१८४ ; किमत २५ रुपये. 


सरदेशमुखांचा समीक्षा देश 
आजच्या मराठी समीक्षा वाड्मयात काही स्पष्ट- 
पणे घ्यानात येणारे प्रदेश व प्रवृत्ती आहेत. बराच 
भाग सांकेतिक व प्रासंगिक समीक्षेचा आहे. त्यात 
पारंपरिक समीक्षादृष्टीबरोबर १९ व्या शतकापर्थंत 
प्रचलिति असलेली काही पाश्‍चात्त्य समीक्षातत्त्वेही 
अधूनमधून अंतर्भूत केली जातात. शिवाय विसाव्या 
शतकातील आकारवादी समीक्षेचे पर्यायही अर्ध्या- 
कच्च्या अवस्थेत या प्रवाहात येऊन मिसळतात. 
त्यामुळे मराठी समीक्षेची सुसंगत धारा पाहावयास 
मिळत नाही. असे असले तरी प्रतिष्ठित, शिस्तसंमत 
साहित्यिक वर्तुळात मान्यता असलेली एक समीक्षा- 
पद्धती आहे ती प्रामुख्याने आशयवादी असून पांरप- 
रिक जीवनमूल्ये विचारात घेणारी आहे. साहित्याचे 
व समीक्षेचे क्षेत्र शुद्ध ठेवण्यासाठी सर्व जीवनसंदर्भांना 
अप्रस्तुत मानून कलाकृतीच्या रचनेत व आविष्कार- 
पद्धतीतच कलेचे मूल्यसवेस्व शोधणारी आधुनिक 
आकारवादी समीक्षा मराठीत परिचित असली तरी 
मोठ्या प्रमाणात स्थिर झालेली नाही. या समीक्षा- 
पद्धतीला ज्या मर्यादा पडतात त्यांची उकल अधिक 
स्पष्टपणे व तपशीलात जाऊन अलिकडे होत आहे. 
या बाबतीत एक स्थूल निष्कर्ष मान्य होत आहे तो 
असा की, साहित्यसमीक्षेची एकमेव अंतिम पद्धती 
नाही. भिन्न पद्धतींचा व दृष्टिकोणांचा अवलंब करणे 
हे साहित्याच्या यथार्थ आकलनासाठी व अधिकाधिक 
न्याय्य मूल्यमापनासाठी आवड्यक व इष्ट ठरते. भिन्न 
पद्धतींची गरज या कारणासाठी, की साहित्यकृतींचे 
जे विविध घटक असतात व निर्मिती प्रक्रियेची जी 
विविध अंगे असतात त्यांतील विशिष्ट घटकांचा व 
अंगांचा अधिक आस्थेवाईक' अभ्यास भिन्न समीक्षा- 
पद्धतींत होऊ शकतो, वेगवेगळ्या घटकांना काल- 


मानानुसार व रसिक प्रवृत्तीनुसार कमीअधीक 
प्रकाशझोत मिळत असतो, 

प्रा. त्र्यं. वि. सरदेशमुखांच्या समीक्षापद्धतीचा 
विचार या पादवेभूमीवर करता येतो. ' प्रदेश 
साकल्याचा हे त्यांच्या समीक्षालेखांचे नवे पुस्तक. 
या अगोदर ' अंधारयात्रा ' ब * गडकऱयांची संसार 
नाटके ” ही त्यांची दोन समीक्षेची पुस्तके प्रसिद्ध 
झालेली आहेत. त्यांच्या पहिल्या दोन पुस्तकांची 
म्हणावी तशी ठळकपणे नोंद घेण्यात आली नाही. 
याची अनेक कारणे असु शकतात. अन्य कारणां- 
प्रमाणे असेही एक कारण असण्याची शक्‍यता आहे, 
की मराठी समीक्षेत प्रा. सरदेशमुख तयार करीत 
असलेला विचार अजून तितका स्पष्ट झालेला नाही. 
आधुनिक मराठी कवितेतील सोंदर्यविव्हळ दृष्टिकोण 
भाणि गडकऱ्यांच्या नाटकातील मृत्यूच्या छायेने 
घेरलेली संसारदृष्टी यांचा संमिश्र संवेदनात्मक 
परामषं घेणारी समीक्षादृष्टी प्रा. सरदेशमुख तयार 
करीत होते. दृष्टी म्हणून मराठीत ती अमिनव 
होती व आहे; पण त्याचबरोबर ती मांडण्यासाठी 
जी परिभाषा त्यांनी वापरलेली आहे, ती परिभाषा- 
देखील असांकेतिक असल्याने या पुस्तकांचा योग्य 
तो ठसा उमटू शकला नाही. तो उमटण्याची गरज 
होती आणि आहे. समीक्षेची दृष्टी सुक्ष्म बनावयाची 
असेल तर प्राथमिक प्रक्रिया म्हणून अनेकविध 
संवेदनारीतींचा परिचय व संकर होण्याची गरज 
असते. या संदर्भात प्रा. सरदेशमुखांच्या समीक्षा- 
लेखनाचा विचार करणे युक्‍त ठरेल. 

त्यांच्या समीक्षालेखनाचा दुसरा एक विक्षेष 
ध्यानात येतो. प्रा. श्री. के. क्षीरसागरांनी आपल्या 
“* टीकाविवेक ' या ग्रंथात मराठी काव्याचा यापुढचा 
टप्पा म्हणून गूढगुंजनात्मक काव्याचा निदेश केला 


ग्रंथ परीक्षण 


होता. जीवनवादी व भआशयानुगामी समीक्षेच्या 
विकासाची हीच दिशा प्रा. सरदेशमुखांना अभिप्रेत 
दिसते. मात्र ते साहित्याच्या संमिश्र स्वरूपाची 
अधिक सुक्ष्म जाणीव करताना दिसतात. आता 
आत्मिक भान हे कोणत्याही दृश्य व्यवहारात मूल्य 
म्हणून प्रस्थापित करण्याची आकांक्षा साहसस्वरू- 
पाची असते. हे साहस करण्यासाठी आपल्या विचारा- 
वरील श्रद्धेचे मोठे बळ लागते. प्रा. सरदेशमुख यांनी 
हे बळ अंगी बाणविलेले दिसते. साहित्याचा आध्या- 
त्मिक क्षेत्रातील तरल अनुभवाशी अनेक ठिकाणी 
स्पशे होत असतो. हा विचार आपल्या पारंपरिक 
समीक्षादृष्टीत अंतर्भूत आहे. पारिचमात्य साहित्य- 
विचारातदेखील प्लेटो, लाँजायनस, कोलरिज या 
टौकाकारांनी या विचारांचा उल्लेख केलेला 
आढळतो; पण तो त्यांचा पायाभूत विचार होत 
नाही. शेलीसारख्या प्लेटोभक्त कवींचा उल्लेख 
प्रा. सरदेशमुखांनी या ग्रंथात केला आहे. असे जरी 
असले, तरी या आध्यात्मिक अंगाचा आधार घेऊन 
समीक्षेच्या तात्त्विक विचाराची रचना करण्याचा 
प्रयत्ल फार कमी वेळा झालेला आढळतो. या प्रय- 
स्तांना फार मोठी मान्यता प्राप्त होण्याची अडचण 
भापल्याकडेही दिसते, आत्मिक भानावर आधारलेली 
समीक्षेच्या तात्त्कि विचारांची रचना करण्याचा 
प्रयत्न प्रा, सरदेशमुखांनी या ग्रंथात केला आहे. 
या प्रयत्नातील काही विचार अंतवेंधी आहेत. त्यांची 
दखल घेणे आवश्यक आहे. 

ग्रंथात एकूण सहा लेख आहेत. लेखांची शीषंके 
पाहिली तर त्यांच्या स्वरूपांचा अंदाज करता येतो. 
१- “शून्यात परार्धे भरली !?, २- ' उध्वस्तंपणाचे 
धुमारे', २- “ भंजन रचनेसाठी ', ४- ' समयृगीन 
सन्मुखता', ५- समुद्री चहुकडे पाणी' व ६- 'प्रदेश 
साकल्याचा'. शीषेकांवरूत या समीक्षेचे स्वरूप 
बर्‍याच अंशी सर्जनशील व संवेदनाशील ( 01'09- 
॥1ए6 870 1111]76890018110 ) असावे हे 
ध्यानात येते. शेवटचे दोन लेख विस्तृत आहेत. तेच 
अधिक आस्थेवाईकपणे जाणून घ्यावे लागतात. 

: प्रदेश साकल्याचा ' या लेखात समीक्षापद्धती- 
विषयी प्रा. सरदेशमुख लिहितात, “ समीक्षेचे शास्त्र 
क्रिवा तिची मोहक कला करण्याचे सगळे प्रयत्न 
माहित करून घेऊनही नवा समीक्षक निर्माण- 


ष्ण 


शील साहित्यिकाप्रमाणे समीक्षेत आपल्या सवेस्वा- 
निशी स्वत:ला झोकून देत असतो. जातिवंत समीक्षक 
समीक्षेत आपल्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाने उतरलेला 
असतो.” निर्माणशील समीक्षा ही समीक्षेची वेगळी 
जात आहे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करून उत्तरा- 
दाखल ते म्हणतात, कौ ही समीक्षा साकल्याचा 
साकल्पाने विचार करणारी असते. प्रत्यक्ष घटितांचे 
आकलन व वास्तवाचे ( रिआलिटी ) आकलन हे 
एकच असत नाहीत. वास्तव हे असंख्य ज्ञात-अज्ञात 
घटितांचे संवद्ध व संकुल रूप असते. घटितांचे परि- 
णामरूप एकसारखे बदलते. त्या बदलत्या रूपच्छाया 
मानवी जीवनातील अंतिम सत्याची केवळ संबोधना 
करतात. निर्माणशील समीक्षा या सुक्ष्म, समावेशक, 
अंतिम सत्याचे आकलन, आस्वाद व मूल्यमापन 
करते म्हणून ही समीक्षापद्धती परिणत स्वरूपाची 
आहे, असे प्रा. सरदेशमुखांना वाटते. ते लिहितात, 
“« समग्रतेचा विचार केल्यावाचून कोणत्याही (बौद्धिक 
वा भावनिक ) तर्कपद्धतीला साहित्यिक निमिती व 
समीक्षा यांत महत्त्व प्राप्त होणे शक्‍य नाही. भोतिक 
शास्त्रे केवळ बुद्धितर्काला शरण जाणारी असल्याने 
मनुष्यजीवनातील भावतर्काच्या शरणतेचा उपहास 
करतात. पण साहित्यकलेत या दोन्ही तर्कांचे 
संकलन साधण्याचा महान खटाटोप चाललेला 
असतो. कोणताही एक तके कितीही सुसंघटित 
असला तरी समग्रतेच्या विचाराच्या संदर्भात भोंदू 
हातचलाखीचा वाटतो. साकल्याचा प्रदेश आखडन 
घेणे हे पतितपणाचे लक्षण ठरते” ' तेच पतित 
की जे आखडिती प्रदेश साकल्याचा ! ' मढेकरांचे 
विवेचने प्रा. सरदेशमुखांना एकांगी व अनथेदायी 
वाटते. कारण इंद्रियानुभूतींना त्यांनी अवास्तव 
महत्त्व दिले व अनुभवाच्या समग्रतेला डावलले आणि 
असावधपणे त्याला जीवननिरपेक्ष मानळे. समग्र- 
तेच्या स्पष्टीकरणासाठी त्यांनी अनेक तत्त्वचितकांची 
साक्ष काढलेली आहे. त्या सर्वांवरून असा निष्कषे 
निघतो, की साकल्याच्या आकलनामध्ये अंतप्रेरणेला 
अतिशय महत्त्व प्राप्त होते आणि अंत:प्ररणेचा 
वस्तुनिष्ठ विचार करणे अवघड असते. या अड- 
चणीची जाणीव प्रा. सरदेशमुखांना आहे. या संद- 
र्भात नॉथ्रॉप फ्रायचे म्हणणे त्यांनी उद॒धत केले 
आहे, . 'मूल्यनिर्णय व्यक्‍तिगतच असतात, फॅशन 


षद 


म्हणून पुष्कळांनी ते उचलले म्हणजे वस्तुनिष्ठ 
असल्याप्रमाणे वाटतात इतकेच '. 

साकल्यविचाराचा पाठपुरावा * समुद्री चहुकडे 
पाणी ' या लेखातही केला आहे. हा पाठपुरावा 
तत्त्वज्ञानाच्या अंगाने केला आहे. आधिभौतिक 
विचारांचे विषय इंद्रियगोचर असतात, तर आध्या- 
त्मिक विचारांचे इंद्रियातीत असतात. आत्म्याचे 
स्वरूप भोळखणारी इंद्रिये नाहीत; म्हणून आत्म- 
रूपाला ' स्वसंवेद्य ' म्हटले आहे. प्रा. सरदेशमुख 
साक्षेपाने लिहितात, “आत्मा?' या शब्दाने पुष्कळांना 
बिचकायला होते. मला त्याचे भय व गूढ वाटत 
नाही. माझ्यातली प्राणशक्ती व जाणशकक्‍ती तो 
माझा आत्मा... साहित्यविचार करताना अध्यात्म 
कशाला लुडबुडते म्हणणाऱ्यांनीच शांतपणे फिरून 
विचार करण्याची वेळ आली आहे-मला हे सतत 
जाणवले आहे, की साहित्य ज्या मनदचेतनेच्या 
बळावर मानवी जीवनाचे आकलन करू पाहते, त्या 
चेतनेचे गुणधर्म पाहु जाणे हेच अध्यात्मचिंतन होय'- 
इंद्रिय संवेदनांच्या बडिवारापाशी जी समीक्षा 
रेंगाळते ती साहजिकच “ घाटावर खिळून बसते. 
इंद्रियसंवेदनांच्या अपेक्षेने सा हित्यसोंदर्याचा विचार 
करू पाहणे म्हणजे संवेदनांची एकूण संकुलता, 
अंतःकरणाशी असलेली तिची अनिवार्य निबद्धता 
आणि समग्र अनुभवाची संवादातुरता यांच्याकडे 
कानाडोळा करणेच होय. तसे केल्याने साहित्याच्या व 
सौंदर्याच्या सर्वांग विचाराला पहिल्याच टप्प्यावर खो 
मिळालेला असतो. नितांत आत्मनिष्ठा हे साहित्या- 
तील अध्यात्म होय. इंद्रिय संवेदना व अतींद्रिय 
आकलन यांचे अतूट नाते ओळखणाऱ्यालाच वास्त- 
वाचे आणि सत्याचे स्वरूप ओळखता येईल ...... 
तकेशास्त्राने ' सयृक्‍्तिक ' असणारा विचार नैतिक 
व॒ आत्मिक दृष्ट्या * असुंदर ' असण्याची शक्‍यता 
सतत निर्माण होते. 


प्रा. सरदेशमुखांचे हे जे साकल्याबद्दलचे विचार 
आहेत, त्यांची छातनी होणे अगत्याचे आहे. तसे 
करताना हे विचार समीक्षातत्त्वे म्हणून कोणत्या 
स्वरूपात व किती प्रमाणात वापरता येतील याचाही 
ऊहापोह करणे अगत्याचे आहे. 

वरील विचारांच्या प्रकाशात प्रा, सरदेशमुखांनी 
अन्य विषयांवरही आपले अभिप्राय व्यक्‍त केलेले 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


भाहेत. आधृनिकतेसंबंधीचा त्यांचा अभिप्राय असा. 
“जे जे प्राचीन, अर्वाचीन व समकालीन त्या त्या 
सर्वांत वावरणारी एकसूत्रता व समान सचेतना 
जाणणारी संवेदनशीलता म्हणजे आधुनिकता. ' 
तारुण्याची ऐश्‍वर्य ल्य़ालेले' विद्रोही साहित्य त्यांना 
स्वागताह वाटते, तसेच उध्वस्तपणाचे घुमारे साकार 
करणाऱ्या साहित्यकृतीही त्यांना अर्थपुर्ण वाटतात. 
कलावंत साहित्यिक हा एक सुक्ष्म आत्मयोगी असू 
शकतो. नवे मराठी साहित्य हा आत्मयोग साधत 
आहे. आमची दृष्टी हरवली नाही पाहिजे, या विव- 
रूप दशेनाने आम्ही विमूढ आणि व्यथित नाही झाले 
पाहिजे. साहित्यकृतीच्या आकारासंबंधीचा त्यांचा 
अभिप्राय असा : 'आदय ही आकार घेऊ पाहणारी 
एक अताकार चेतना असते. आकृतीमध्ये आका- 
राला सापेक्ष शिलावस्था प्राप्त झालेली असते. सवे 
कला आकारांचा ध्यास घेतात, आणि आकृती निर्माण 
करतात. एखादी वाड्मयकृती तिचा घाट घेऊन 
जन्माला येते हे बोलणे फसव्या स्वरूपाचे आहे. 

प्रा. सरदेशमुखांचा हा ग्रंथ त्यांची समीक्षादृष्टी 
समजावून घेण्यासाठी उपयुक्त झालेला आहे. 
आपली समीक्षादृष्टी मांडताना त्यांनी एक नवी 
परिभाषा अभावितपणे निर्माण केली आहे. ही दृष्टी 
व ही परिभाषा काही प्रमाणात मराठी समीक्षेच्या 
प्रमुख धारेत रुजेल अशी आशा आहे. या दष्टीचे 
उपयोजन सुसंगतपणे करणारा समीक्षा -उपक्रम प्रा. 
सरदेशमुख चालू ठेवतील अशी अपेक्षा आहे. या 
दृष्टीचे सावधानपणे परीक्षण होणेही अगत्याचे वाटावे 
इतका ठसठशीतपणा या ग्रंथाच्या ख्पाने प्रा. 


सरदेशमुखांनी आपल्या दृष्टीस प्राप्त करून दिला 
आहे. 


"णम, दू. हातकणंगलेकर 


ब. 


े 9 न वह 
रापण - प्रल्हाद अनंत घोंड ; मौज प्रकाशन 


गृहू, मुंबई ; १९७९ ; पृ. २०4-२६६ ३ 
व. ग २६६ किमत ३० 


गाळ जगात कला व कलावंत यांच्यासंबंधी 
उस्तके सातत्याने लिहिली जातात. त्यात कलाकृतींचे 
रसग्रह्ण-मूल्यमापन करणारी जज्ली असतात, तशीच्‌ 


ग्रंथ परीक्षण 


कलावंतांचे चरित्र, स्वभावातील गुणदोष यांचे वर्णन 
करणारी व्यक्‍्तिमत्त्वसापेक्षही असतात. मराठीत 
आतापर्यंत अशी पुस्तके जवळजवळ नाहीतच. त्यामुळे 
कला व कलावंत यांविषयी किमान जाण व कुतुहल 
समाजात निर्माण - होत नाही वा थोडेफार असले 
तरी त्यांचे नीटपणे उपशमन होत नाही. कलेविषयी 
एक वातावरण समाजमानसात निर्माण करण्याचे 
मौलिक काये ही पुस्तके करतात. त्यामुळे ती समा- 
जाची एक सांस्कृतिक गरजच होऊन बसते. आता 
मराठीतील ही उणीव दूर करणारे व अश्ा प्रकारात 
मोलाची भर घालणारे एक पुस्तक अलीकडेच 
बाजारात आले आहे. तर त्याचे स्वागत खुल्या 
दिलाने व मोठ्या प्रमाणावर व्हावयास ह्वे. 

हे पुस्तक माहे ' रापण ' व लेखक आहेत प्रल्हाद 
अनंत धोंड. हे एक बहुमुखी व्यक्तिमत्त्वाचे 
हरहुन्नरी गृहस्थ आहेत. ते स्वतः उत्कृष्ट चित्रकार 
आहेत. जलरंगातोऊ निसगंचित्रे, प्रायः सागरचित्रे 
हा त्यांचा प्रांत, शिवाय ते एक नामवंत लोकप्रिय 
शिक्षक आहेत. जे, जे. स्कूल मध्ये शिक्षक-प्रशिक्षण 
विभागाचे प्रमुख,. डीन व कला संचालक अशी 
धाढत्या जबाबदारीची पदे त्यांनी भूषविली आहेत, 
ते एक. उत्कृष्ट नकलाकारही आहेत. गप्पांची मैफल 
रंगवून सोडणारे गोष्टीवेल्हाळ आहेत. अशा गप्पां- 
तूनच या पुस्तकाचा जन्म झाला आहे. हे पुस्तक 
म्हणजे घोंडांच्या आठवणी आहेत. गप्पांतुन म्हणजेच 
नाट्यरूप निवेदनातून त्या साकारल्या आहेत. पण 
केवळ शिळोप्याच्या, मनोरंजक विनोदी गप्पा असे 
त्याचे स्वरूप नाही. प्रस्तावनेत प्रा. कदमांनी 
म्हटल्याप्रमाणे * अंतर्यामीचा कोंडलेपणा विसरूत 
जाण्याचे ते एक साधन ' आहे. € जीवनातल्या विसं- 
गतीबरोबरच त्यात दडलेल्या कारुण्याची तीव्र धार 
अंतर्यामी उमळून टाकण्याचे सामर्थ्य ' त्यात आहे. 
म्हणूनच या आठवणींना कारुण्याची किनार आहे. 
घोंड हे माणसांमध्ये रमणारे, लोकधाजिण्या वृत्तीचे 
आहेत. ते म्हणतात, । माणसे न्याहाळीत बसणं हा 
माझा आवडता छंद. माणसे त्यांच्या बऱ्यावाईट बार- 
काव्यांसह आणि गुणदोषांसह माझ्या मनात नकळत 
बसतात. या वृत्तीचा रम्य व सुखद प्रत्यय या पुस्त- 
कातून पानोपानी येतो. या वृत्तीमुळेच या पुस्तकाचे 
स्वरूप व्यक्‍्तिचित्रणप्रधान झाले आहे. खेरीज धोंड हे 

न. भा. ८ 


षि 


चित्रकार असल्याने अशा व्यक्तिचित्रांना व तदानु- 
षंगिक घटितांना एक दृश्यात्मक गुणवत्ता लाभली 
आहे. सारे अनुभवविश्व डोळ्यांपुढे कसे साक्षात 
होऊन उभे ठाकते ! माणसाला आपलेसे करून 
घेण्याची, त्याला समजावून घेण्याची व समजावण्याची 
एक हातोटी धोंडांना लाभली आहे. एक जीवनासक्त, 
समाधानी, अनाग्रही, दिलखुलास, मनमोकळे, 
कलासक्त व आनंददायी असे हे व्यक्तिमत्त्व माहे. 
त्याला मिस्किल विनोदाची झालर आहे आणि प्रा. 
कदमांनी या पुस्तकाचे जे शब्दांकन केले आहे, त्यात 
ते कुठेही धोंडांच्या व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या माड आलेले 
नाहीत. त्यामुळे निवेदकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे भगदी 
नितळ पारदर्शी प्रतिबिव शैलीतून दिसते. ही 
निवेदनश्शैली रेखीव, ललितरम्य व प्रवाही आहे. 
त्यामुळे पुस्तकाची वाचनीयता कुठेही तसुभरदेखील 
उणावत नाही. 

पण हे या पुस्तकाचे खरे वैशिष्ट्य नव्हे. या 
पुस्तकाची खरी मौलिकता त्याच्या अनुभवविशवात 
आहे. महाराष्ट्रातील गेल्या पन्नासएक वर्षांतील 
दृश्यकलेचे विश्‍व त्यातून साकारले आहे. हे विश्‍व जे 
दिसते, ते जे. जे. स्कूलच्या माध्यमातून. जे. जे. स्कूल 
ऑफ आटं ही महाराष्ट्रातील अग्रेसर व मातब्बर 
कलाशिक्षण संस्था. तिचा इतिहासच स्थूलमानाने व 
महत्त्वाच्या टप्प्पांनिशी *रापण' मध्ये येतो. संस्थेतील 
कलाश्षिक्षणात काळाच्या ओघात घडत गेलेली 
परिवतंने; सॉलोमन पासून ते पळशीकरांपर्यंत वेग- 
वेगळ्या डीन्‌सच्या कारकिर्दी व त्यांतील यश्यापय्ाचे 
विदलेषण; सालोमन साहेबांनी भारतीय कलेच्या 
पुनरुज्जीवनाचे केलेले प्रयत्न; जेराडंप्रणीत भारतीय 
कलेच्या आधूनिकत्वाची मीमांसा व त्या पाइवेभूमी- 
वर ' प्रोग्रेसिव्ह आटिस्ट ग्रूपने भारतीय कलेला 
आधुनिक व्यक्तिमत्त्व प्राप्त करून देण्याच्या संदर्भात 
केलेले काय; १९३२ मध्ये टॉमस कमिटीने स्कूल बंद 
करण्याचा आदेश दिल्यानंतर स्कूलने उभारलेले 
आंदोलन व त्याचे भव्य यश; १९५७ मध्ये 
साजरी झालेली जे. जे. ची शताब्दी व लगेचच 
स्कूलचे झालेले उद्वेगजनक त्रिभंगीकरण; घोंडांच्या 
कारकिर्दीत स्कूलला लाभलेली सामाजिक प्रतिष्ठा 
व वाढती लोकप्रियता; स्कूल डिनसं व सा हित्यिकांचे 
सन्मान ह्या सवेच ठळक घटनांतून स्कूलचे-या संस्था- 


ष्ट 


पुरुषाचे एक व्यक्‍्तिमत्त्वव भव्यपणे मनापुढे उभे 
राहते. यांखेरीज मुंबईतील कलाविषयक अन्य घडा- 
मोडी व संघटना-बाँबे आट सोसायटी, जहांगीर आट 
गॅलरी, आटिस्ट सेंटर, राज्य कला प्रदर्शने यांचाही 
धावता मागोवा या पुस्तकात येऊन गेला आहे. 
ह्याच संदर्भात जे. जे. स्कूलच्या अभ्याससहली, 
कलकत्त्याच्या “ ज्ञांतिनिकेतन ' मधील भयानक 
वास्तव्य व शिक्षणपद्धती-विषयीचे असमाधान हे 
मुद्देही लक्षात घेण्याजोगे आहेत. यांखेरीज घोंडांनी 
कलाशिक्षण, बालकला, आधुनिक कला अक्षा 
महत्त्वाच्या विषयांवर व समस्यांवर वेळोवेळी केलेले 
विचारमंथनही मोलिक आहे. 

ह्यापेक्षाही या पुस्तकाचे महत्त्व आणखी एका 
दृष्टीने आहे. सर जे. जे. स्कूलने अनेक भारतीय व 
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कलावंत महाराष्ट्राला दिले. 
त्यांच्या कलेविषयीचे रसग्रहण व मूल्यमापन आणि 
कलावंतांची वेधक व्यक्‍तिचित्रे ह्यांनी या पुस्तकाला 
एक आगळीच उंचो लाभली आहे. जे. जे. परंपरे- 
व्यतिरिक्तही अन्य चित्रकार-शिल्पकारांचे यथायोग्य 
निदेश पुस्तकात आले असल्याने एकूण भारतीय कले- 
चेच एक समग्र चित्र अनुरूप अश्या व्यापक व विश्याल 
पटावर रेखाटले गेले आहे, असे म्हणता येईल. काही 
उदाहरणे नमुन्यादाखल पहावीत : पेडणेकर मास्त- 
रांच्या रंगांकनामधील जलरंगाची द्रवता व हंदी आणि 
आपले कलाकसब दुसर्‍यापासुन चोरून व झाकून 
ठेवण्याचा त्यांचा स्वभावधर्म; त्रिदाद यांचे चित्राच्या 
रंगसंगतीतील समग्रतेचे भान व आयव्हरी ब्लॅकचा 
अपवादभूत पण वैशिष्ट्यपूर्णे वापर; हेब्वर यांचे 
रंग भरण्यातील प्रभुत्व व चावडांच्या रेषांचे लय- 
बद्ध नर्तन; सडवेलकरांची विशुद्ध अमूते चित्रशैली; 
शेरगिलने घडवलेला पौर्वात्य व पाश्‍चात्य चित्र- 
पद्धतीचा मिलाफ; गायतोंडे म्हणजे भारतीय पॉल 
कली; हर किशन लाल यांचे जळजळीत? (हे विशे- 
षणच केवढे प्रत्ययकारी) रंग; हुसेनच्या चित्रातील 
घोडदोड व आराचा आदिम रांगडेपणा. ही वैशिष्टये 


ममंग्राही नेमकेपणाने पुस्तकात कशी अवतरतात, हे 


मुळातूनच वाचण्याजोगे आहे. पळशीकरांचे ' सीन्स 
डिव्हाईन ' हे चित्र, म्हात्र्यांची ' मंदिराकडे * व 
करमरकरांचे “ अइवारूढ शिवाजी महाराज' ही 
शिल्पे यांसंबंधीचे विवेचनही असेच वाचनीय आहे. 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९. 


हे झाले कलावंतांच्या कलाकृतींबद्दल. त्यांच्या 
स्वभावधर्माचेही मासलेवाईक नमुने जागोजाग 
आढळतात. कलावंतामधील व्यक्‍तीची सुखदुःखे व 
वल्लीचा लहरी विक्षिप्तपणा यांची एक मजेशीर वीण 
व त्यातून दृग्गोचर होणारे मानवी स्वभावाचे पोत हे 
या पुस्तकाचे साहित्यिक मोल. चुडेकर मास्तर रंगां- 
विषयी आध्यात्मिक भाषेत बोलतात, * तीन प्राम- 
यरी कलर म्हणजे सत्त्व, रज आणि तम... काळा 
रंग दिसत नाहो म्हणून तो परमेश्‍वर. . . चित्‌ म्हणजे 
प्रकाश. या प्रकाशातुन निर्माण होतं ते चित्र' (ही 
तर आधुनिक इंग्रेशनिस्ट थिअरी) या भाषेतूनच हें 
व्यक्तिमत्व आकाराला येते. चिमुलकरांचे व्यक्‍्ति- 
चित्र काळजाला चटका लावणारे, आतेकरुणं असे. 
त्यांच्या आयुष्याची अखेर व त्यांच्या चित्रातील 
साल्वादोर दालीसदृश॒ भयानक स्वप्नसृष्टी यांतील 
संगती मनाला उदास व अंतर्मुख करणारी भाहे; 
गोडबोले ही एक लक्षात राहण्याजोगी वल्ली. कला- 
सिद्धीतील वैगुण्य व्यावहारिक धूत॑पणाने भरून काढ- 
ण्याचा त्यांचा कावेबाजपणा खास अविस्मरणीय. 
अतिशय महत्त्वाकांक्षी आणि पैसा, लौकिक प्रतिष्ठा, 
नोकरीतील मानमरातब यांची सतत ईर्षा बाळग- 
णाऱ्या, पण मर्यादित कलासिद्धी असलेल्या व 
माफक परिश्रम करणाऱ्या दादा माडारकरांचे 
व्यक्‍्तिचित्रही विलोभनीय आहे. त्यांचे व्यवहार- 
कौशल्य, धूर्तता, राजकारणपटुत्व आणि त्या बळावर 
हवे ते पदरात पाडून घेण्याची तयारी यांचा उपसर्ग 
इतर अनेकांना पोहोचतो; पण घोंडांना पोहोचत 
नाही. कारण या' राजकारणपट्त्वात व व्यवहार- 
वादातही मंत्रीचा, जिव्हाळयाचा धागा अंतःकरणात 
कुठेतरी खोलवर रुतलेला असतो व त्य़ा पोटी एक 
असहाय्य़ता येते. म्हणूनच धोंड त्यांच्या विषयी 
म्हणतात, “ही वॉज हेल्पलेसली ए फ्रेंड ऑफ माइन.' 
विनायक मसोजी या देखण्या व रुबाबदार कलावं- 
ताच्या आयुष्यात सोनालीच्या रूपाने घडलेला 
नाजुक प्रसंग व त्यातुन वाट वाढण्यातील त्यांचे 
नेतिक धैय हे प्रसंगचित्रण उत्कृष्ट भाहे. या पुस्तका- 
तहा काळजाला चटका लावणारा आणखी एक 
करुण व आते प्रसंग म्हणजे वडकेबाईंचा. त्यांच्या 
आयुष्यातला एकाकीपणा व त्याची पोकळी भरून 
काढण्याचे त्यांचे प्रयत्न, सगळ्याच स्त्रीत्वाच्या भुका 


ग्रंथ परीक्षण 


अतृप्त राहिलेल्या. त्याचेच भावनिक प्रक्षेपण म्हणजे 
त्यांचे भावाच्या कुटुंबात रममाण होणे व लोकांना 
भरपूर खाऊपिऊ घालणे. संसारसपुखाची व मातृत्वाची 
भूक त्या अश्या परीने भागवत. त्यांची वरवरची रंम- 
रंगोटी,- शरीर-प्रसाधन हे अधिकच केविलवाणे व 
करुण वाटते. जीवनातला सहचर शोधण्याची त्यांची 
धडपड, त्यातले वैयथ्ये व त्यामुळे येणारा हताशपणा; 
त्यांचा अखेरचा असाध्य आजार-यकृताचा कॅन्सर-व 
पोलीस इन्स्पेक्टर भावाला केलेली विनवणी - 
£ पिस्तुल घे आणि गोळी घाल- हे सगळेच विलक्षण 
हृदयद्रावक आहे. एक अतिशय अस्वस्थ करणारी 
कासाविशी या प्रसंगामागे आहे. धोंडांच्या व्यक्तिगत. 
आयुष्यातील . सुखदुःखेही या पुस्तकात अधूनमधून 
येतात. त्यांच्या पत्नीचे कॅन्सरने निधन झाल्यानंतर 
त्यांनाही एकाकीपणा व सुन्न पोकळी जाणवत राहते. 
पण. ज्या मानसिक सामर्थ्याने व समाजाभिमुख 
वृत्तीने ते दु:खाचे उदात्तीकरण करतात, त्यामुळे 
त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा समतोळ कायमच राहतो 
आणि या पादश्‍वेमूमीवर वडकेबाईंचा करुण अंत 
मनाला अधिकच खिन्न करतो. पुस्तकाच्या अख- 
रच्या प्रकरणातील एकाकी निवासाचे व मृत्यूच्या 
गूढ ओोढीचे चित्रण हेही उत्कृष्ट साहित्याचेच 
नमुने आहेत. 

या पुस्तकात. असे जे काही प्रसंग व व्यक्तींची 
तदानुषंगिक सुखदुःखे आहेत व त्यांची हाताळणी 
ज्या संयमाने पण उत्कटपणे झाली आहे, त्यामुळे 
या पुस्तकाला एक मोठेच साहित्यमूल्य लाभले आहे. 
असे काही प्रसंग म्हणजे उत्कृष्ट साहित्यकृतीच 
(लिटररी पीसेस) आहेत. जीवनाच्या भिन्न भिन्न 
क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या आठवणींना ( मेम्बास ) 
साहित्यरूप होणे, ही एक दुमिळ घटना आहे. 
त्यामळेच लक्ष्मीबाई टिळकांच्या ' स्मृतिचित्रा ' क्यों 
परंपरेमध्ये या पुस्तकाची गणना करावी लागेल. 
मख्यतः त्यातील अनाग्रही व समरस पण अलिप्त 
मनोवत्ती व माणूसधाजिणेपणा हे गुण मोठे विलो- 
भनीय आहेत. ' रापण मधील कलाविश्‍व हे असे 
साहित्यगुणांनी उजळून निघाले आहे. 

- एस, डी. इनामदार 


न्र्‍पयणा“ 


षट्‌ 


: यक्षांची देणगी ': ( विज्ञानकथा ) लेखक: 
जयंत नारळीकर ; मौज.प्रकाशन, मुंबई, १९७९ ; 
१२--२३७ ; किमत २१ रु. 


मराठी साहित्यात विज्ञानकथा लिहिण्याचे धाडस 
फारसे कोणी करीत नाही. त्यातुन एखाद्या प्रथित- 
यश वैज्ञानिक संशोधकाने ते केले, तर त्याची संशो- 
धनक्षमता संपुष्टात भाढी असावी अश्ली कुत्सित 
टीका केली जाते. अश्या परिस्थितीत सुप्रसिद्ध संशो- 
धक डॉ. जयंत नारळीकर यांनी स्वतःचे शिक्षण 
हिंदी माध्यमाच्या छाळेत झालेले असताना व 
कित्येक वर्षे परदेशात वास्तव्य केलेले असताना सुद्धा 
मराठीत लिहिलेल्या प्रस्तुत दर्जेदार विज्ञानकथासंग्र- 
हाचे खुल्या अंत:करणाने स्वागत करावयास हवे. 

विसाव्या शतकात विज्ञान व तंत्रज्ञानात प्रचंड 
प्रमाणावर प्रगती झालेली आहे. वैज्ञानिक शोध व 
त्यांचे तंत्रज्ञानात झालेले रूपांतर यांमुळे सामान्य 
माणसाच्या जीवनचर्येत क्रांतिकारक बदल घडून 
आलेले आहेत ( उदाहरणार्थ, करमणुकीची व प्रवा- 


साची साधने ). तथापि या बदलांचा जाणीवपूर्वक 
स्वीकार करणे व त्यांचा दुरुपयोग न करणे हे 


सामान्य माणसालाच काय पण राजकारण्यांना व 
व्यावसायिक लोकांनाही शक्‍य झालेले नाही. वैज्ञानिक 
शोधांवर आधारलेला तंत्रज्ञानाचा आपण अशा प्रकारे 
व्यवहारात पदोपदी उपयोग करीत असलो, तरी 
सामान्यतः विज्ञानाची भाषा रुक्ष, बोजड पारिभाषिक 
शब्दांनी भरलेली व बर्‍याच वेळा गणिती असल्याने 
सर्वसाधारण माणूस निव्वळ विज्ञानविषयक माहिती 
वाचण्याच्या सहसा भानगडीत पडत नाही. अशी 
माहिती सोप्या शब्दांत मांडण्याचे प्रयत्त काही 
मराठी वतेमानपत्रातृत व नियतकालिकांतून ववचित 
होत असतात ; पण त्यात मूलभूत माहितीपेक्षा काही 
प्रासंगिक सनसनाटी विषयांवरच भर असलेले 
(तेही कित्येकदा वैज्ञानिक अचूकतेची जाण नसलेले) 
लेखन प्रसिद्ध होत असते. या पाश्‍वेभूमीवर विज्ञानाची 
कडू गेली कथारूपी साखरेचे आवरण देऊन जन- 
सामान्यात प्रसुत करणे, हा डॉ. नारळीकर यांचा 
उद्देश उचित वाटतो. विज्ञानकथा ही मनोरंजनात्मक 
व माहितीपर असण्याबरोबरच ती भविष्यातील 
विज्ञानाचे अघोरी स्वरूप मांडणारी निव्वळ भयकथा 


६० 


असू नये या त्यांच्या विचाराशी कोणताही संवेदना- 
शीळ वाचक सहमत होईल, यात शंका नाही. 
वैज्ञानिकांनी विज्ञानकथा लिहाव्यात की नाही 
किंवा विज्ञानकथा लिहिण्याकरिता लेखक वैज्ञा* 
निक संशोधक असणे आवश्यक आहे की नाही 
यासंबंधीची त्यांची मते कदाचित वादग्रस्त होऊ 
शकतील; पण ज्या प्रस्थापित लेखकांना अज्ञा कथा 
लिहावयाच्या असतील, त्यांना भचूक ( अगदी 
तपशीलवार नव्हे ) वैज्ञानिक माहिती असणे व त्या 
माहितीचे भविष्यकाळाकरिता प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) 
करताना योग्य तोल राखणे आणि विज्ञानकथा 
म्हणजे निव्वळ कल्पनांच्या भराऱ्या नव्हेत हे लक्षात 
ठेवणे अत्यावश्‍यक आहे असे वाटते. 

“* यक्षांची देणगी ' या शीषेककथेत गणकयंत्रांची 
सूक्ष्मतेकडे व अधिकाधिक कार्यक्षमतेकडे होत अस- 
हेली वाटचाल आणि पृथ्वीपलीकडील प्रगत जीव- 
सृष्टीचे प्रत्यक्ष हल्ल्यापेक्षा अजया सुक्ष्म गणकयंत्रांच्या 
द्वारे पृथ्वीवर ताबा मिळविण्याचे संभाव्य प्रयत्न 
थांचे अतिशय उत्कंठा वाढविणारे मनोवेधक चित्रण 
केलेले आहे. ' धूमकेतु' या कथेत भंधश्रद्धा व वैज्ञा- 
निक प्रयत्न यांतील वैचारिक व व्यावहारिक 
पातळ्यांवरील संघर्ष दाखविलेला असुन जाताजाता 
कंटाळवाण्या सत्कारसमारंभावरही खोचक भाष्य 
केलेले आहे. यंत्रांवर अवलंबून राहण्याची विसाव्या 
शतकातील वाढती प्रवृत्ती अंती भविष्यकाळात 
कशी घातक ठरेल, याचे विवरण ' अखेरचा पर्याय 
या कथेत परिणामकारकपणे केले आहे. * गंगाधर- 
पंतांचे पानिपत ही कॅटॅस्ट्रॉफी थिअरीवर आधार- 
हेली कथा काहीशी फॅटसीकडे झुकल्यासारखी वाटते. 
कृष्णविवराच्या पृष्ठभागाजवळ गुरुत्वाकर्षणामुळे 
काळाची गती शूत्यवत्‌ होते या आइन्स्टाइन यांच्या 
सापेक्षता सिद्धांताच्या निष्कर्षावर आधारलेली 
“कृष्णविवर ' ही कथा डॉ. नारळीवर यांची 
पहिलीच विज्ञानकथा या दृष्टीने खचितच चांगली 
आहे. मंगळाच्या पृष्ठभागाच्या खाली प्रगल्भ जीव- 
सृष्टी असण्याची शक्‍यता गृहीत धरून लिहिलेली 
दृष्टिआड सृष्टी ' ही कथा अवकाश संशोधना- 
तील मानवरहित यानांच्या मर्यादा स्पष्ट करते. 
£ ट्रॉयचा घोडा * या कथेत द्रव्य व प्रतिद्रव्य ( मॅटर 
व॑ अँटिमॅटर ) हे परस्परविरोधी आणवीय संरचना 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७९ 


असलेले घटक एकत्र आल्यास एकमेकांना नष्ट 
करतील या तत्त्वाचा आधार घेतला आहे. तथापि 
पायोनियर-१० ची प्रतिद्रव्ययुक्‍त प्रतिकृती अगो- 
दरच नप्ट न होता सुयेकुलाच्या. इतक्या जवळ कक्षी 
येऊ शकेल हे संदिग्धच ठेवले आहे. “ धोंड ? ही कथा 
थोडीशी चमत्कृतीपूर्ण वाटली, तरी अतिप्रगत जीव- 
सृष्टीच्या बाबतीत अशक्य कोटीतील नाही. इतर 
कथांच्या मानाने 'पुत्रवती भव! व ' नौलखा हाराचे 
प्रकरण ' या गोष्टी बर्‍याचशा वेगळ्या तत्त्वांवर 
आधारलेल्या आहेत. * पुत्रवती भव ? या कथेत 
* पुत्रलाभ हीच जीवनाची इतिकतंव्यता ? या मान- 
वाच्या दुर्बळ भावनेला प्राधान्य देणाच्या व त्या 
करिता बुवाबाजीच्या मागे लागणाऱ्या सामान्य 
जनांचे सुंदर चित्रण केले आहे; पण त्याचबरोबर 
आपल्या शोधाचा दुरुपयोग होईल असे वाटल्या- 
वरून तो नष्ट करण्याचा निर्णय घेणाऱया (परंतु 
प्रत्यक्षात विरळाच आढळणाऱ्या ) संशोधकाचे 
चित्र दिलासा देणारे वाटते. याच कथेवर आधार- 
छेळे नभोनाट्य पुणे आकाशवाणी केंद्राने सादर 
केले होते. एच्‌. जी. वेल्स यांच्या टाइम मशीनप्रमाणे 
भविष्यकाळात जाता येईल पण परत भूतकाळात 
येता येईल की नाही या वादग्रस्त प्रदनावर 
आधारलेली ' नोल्खा हाराचे प्रकरण'ही रूपांतरित 


गोष्ट मनोरंजक व नाट्यपूर्ण असली तरी, बरीचशी 
संदिग्ध आहे. 


या संग्रहातील कथा ज्या वैज्ञानिक तत्त्वांवर 
आधारलेल्या आहेत त्यांचे थोडक्यात विवेचन 
पुस्तकाच्या शेवटी परिशिष्टात दिलेले आहे. जिज्ञासं- 
करिता काही संदर्भ ग्रंथांची नावेही दिली आहेत. 
कथासंग्रहात वैज्ञानिक तत्त्वांचे विस्तृत विवेचन 
अपेक्षित नसले, तरी जो सामान्य वाचक लेखकाने 
डोळ्यासमोर ठेवला आहे असे वाटते त्याला या 
विवेचनाचा कितपत उपयोग होईल याची जरा शंका 
वाटते. विज्ञानाची कथारूपाने ओळख करून द्वेणे 
हे लेखकाचे उद्दिष्ट योग्य नसले, तरी अस्तुत 
कथासंग्रहातील काही कथांशी निगडित असलेल्या 
वैज्ञानिक तत्त्वांचे ( उदाहरणाथ, * उजव्या सोंडेचा 
गणपती ' या कथेतील अवकाझाला पडणारा पीळ 
आणि डाव्याचे उजव्यात व उजव्याचे डाव्यात 


प्रंथ परीक्षण 


होणारे खू्पांतर ; * ट्रॉयचा घोडा ' यामधील द्रव्य 
व प्रतिद्रव्याचे अस्तित्व ) सामान्य माणसाला 
आकलन होणे पुष्कळच जड आहे. 

प्रस्तावनेत डॉ. नारळीकर यांनी स्वतः म्ह॒टल्या- 
प्रमाणे ते सराईत लेखक नसले, तरी विज्ञान कथा- 
रूपाने रंगवून सांगण्याचे कसब त्यांना पुष्कळशा 
प्रमाणात साध्य क्षाले आहे, यात शंका नाही. त्यांचे 
गुरु फ्रेंड हॉयेळ यांचा या क्षेत्रातील आदशं पुढे 
ठेवून डॉ. नारळीकर यांनीही मराठी विज्ञानकथा- 


वाचकांचा पत्नरव्यवहार- 


संपादक ' नवभारत. ' मासिक, वाई यांस-- 


स. न. वि. वि. 


4 


क्षेत्रात या कथासंग्रहाद्वारे पाय ठेवला आहे, त्याबद्दल 
त्यांचे मनःपूवेक अभिनंदन. प्रस्तावनेत लेखकाने 
म्हटल्याप्रमाणे इतर वैज्ञानिक संशोधक तसेच प्रति- 
ष्ठित लेखक यांनीही या कथासंग्रहावरून स्फूर्ती 
घेऊन निव्वळ कल्पनेच्या भराऱ्या नसलेल्या विदवा- 
साह तत्त्वांवर आधारलेल्या दर्जेदार विज्ञानकथा 
मराठीत सादर कराव्यात, असे आवाहन करावेसे 
वाटते. 

- व. ग. भदे 


हल्ली ' नवभारत ' मासिकात चालू असलेला बखरविषयक श्री. संकपाळ,व डॉ. ग्रामोपाध्ये 
यांचा पत्रव्यवहार वाचनात भाला. या वादात दोघाही पत्रलेखकांनी माझे नाव निष्कारण गोविल्या- 


मुळे हा खुलासा:-- 


गेली सुमारे पंचवीस वर्षे बखरींचा मी अभ्यास करूनही मला बखरीतले कळते असा दावा 
मी विद्यार्थी असल्याने करू शकत नाही. बखरींचा अभ्यास हा माझा आवडता छंद आणि जन्मभरचा 


उ्द्यो 


ग. काळ हाच खरा परीक्षक असतो अशी माझी श्रद्धा आहे. त्यामुळे * डॉक्टरेटचा प्रबंध ' वा 


 नवचितन ' ही बिरुदे माझ्या अभ्यासाला मी लावू इच्छित नाही. 
माझ्या मौनाचा भलता अर्थ लाविला जाईल म्हणूनच माझा हा अनिच्छात्मक खुलासा. 


कळावे. 


आपला 


- र. वि, हेरवाडकर 


सार-संकठन 


परदेश 
जीवनाचे मीठ- सॉल्ट २ 


“ सॉल्ट हे या संदर्भात ' स्ट्रॅटेजिक आम्सं लिमि- 
टेशन टॉक्स ह्या लांबलचक नावाचे संक्षिप्त रूप 
आहे. ह्या नावाचा अथे रणनीतीत, युद्धाच्या डाव- 
पेचात वापरता येतींल अशा किवा वापरण्यासाठी 
म्हणून निर्माण करण्यात येणाऱ्या शास्त्रास्त्रांवर 
मर्यादा घालण्यासंबंधीची बोलणी. हे नाव जितके 
लांबलचक आहे तितकीच ही बोलणीही दीघेकाल, 
अनेक वळणे घेत चालू आहेत आणि त्यांचा दुसरा 
टप्पा - सॉल्ट २- गेल्या जून महिन्यात यशस्वी 
रीतीने गाठण्यात आला आहे. ही बोलणी अर्थात्‌ 
अमेरिका आणि रशिपा यांच्यामध्ये होत माहेत. 
सॉल्ट १ हा पहिला टप्पा गाठल्यानंतर सॉल्ट २ 
गाठेपर्यंत सहा वर्ष उलटली. 


ही बोलणी मुख्यतः अण्वस्त्रासंबंधीची आहेत. 
१९४५ मध्ये जेव्हा दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा 
जगात केवळ अमेरिकेकडे आणि केवळ एक अण्वस्त्र 
होते. ते म्हणजे हिरोशिमावर टाकलेल्या अणुबाँब- 
सारखा अणुबांब,. आज अमेरिकेकडे ९२०० अणु- 
शस्त्रास्त्रे आहेत व शहरे, औद्योगिक केंद्रे यांचा 
आणि त्याबरोबरच कोट्यवधी माणसांचा संहार 
करायला ती समथ आहेत. रशियाकडे ४५०० 
* रणनैतिक ' अण्वस्त्रे आहेत. ती अमेरिकेकडे अस- 
लेल्या अस्त्रांपेक्षाही अधिक ताकदीची आहेत. सोळा 
कोटी माणसांचा क्षणात संहार करण्याचे त्यांचे 
सामथ्ये आहे. ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन यांच्याकडे 
आज अण्वस्त्रे आहेत. साउथ आफ्रिका, इस्राईल, 
तैवान, कोरिया आणि पाकिस्तान अण्वस्त्रे बनवि- 
ण्याच्या खटपटीत आहेत. 

१९४५ मध्ये अणुबांबचा मारा करण्याची एकच 
पद्धत उपल्ब्ध होती. बाँबफेक्या विमानातून बाँब 


इष्ट लक्षापयंत नेऊन तो त्याच्यावर टाकण्यात येत 
असे. आज ह्यासाठी तीन प्रकारच्या वहनपद्धती 
( डिलिव्हरी सिस्टिम्स ) आहेत : विमानातून र्बांब 
वाहून नेणे, समुद्राच्या पृष्ठभागाखालून पाणबु- 
ड्यांतुन अणुबांबचा मारा करणे आणि जमिनीवरील 
क्षेपणास्त्रांतूत बाँव फेकणे. 
वैज्ञानिक प्रगतीमुळे अण्वस्त्रेही अधिक विनाशक 
झाली आहेत. हॉयड्रोजन बांबचा शोध लागला. 
नवीन बाँब अधिक आटोपशीर, आकारमानाने 
लहान असतात आणि त्यांचा अधिक बिनचूकपणे 
मारा करता येतो. हजारो मैलांवरून फेकलेले बाँब 
लक्ष्याच्या फारतर काही यार्डाइतक्या अंतरावर 
पडतात. ते लहान असल्यामुळे अनेक बाँब एकाच 
वेळेला एका अग्निबाणावर ( रॉकेट) आरूढ करता 
येतात आणि त्यांतील प्रत्येक बाँब आपापल्या 
विशिष्ट लक्ष्याकडे जाऊन पोहोचेल अशी व्यवस्था 
करता येते. थोडक्यात असे म्हणता येईल, की भाज 
अमेरिका आणि रशिया एकमेकांचा पुरता संहार 
करायला सम्थे आहेत. ह्या परिस्थितीत कुणाला 
भधिक सामथ्ये कमावण्याची आवश्यकता नाही. 
रॉबटं मॅक्नामारा जेव्हा अमेरिकेचे संरक्षणसचिव 
(सेक्रेटरी) होते तेव्हा त्यांनी ह्या परिस्थितीचे वर्णन 
“ मॅड ह्या शब्दाने केले होते. “ मॅड ' म्हणजे 
* म्युच्युअली अँर्श्युअडे डिस्ट्रक्शन ! - एकमेकांचा 
विनाश करण्याची हमी. अमेरिका आणि रश्षिया ही 
दोन्ही राष्ट्रे आज इतकी सुसज्ज आहेत, की दुसर्‍याने 
हल्ला केला असता त्याची केवळ वाताहात करून 
टाकण्याचे सामथ्ये त्यांच्याकडे आहे. “ अणु-युद्ध 
झाले तर जे वाचतील ते मारले गेलेल्यांचा हेवा 
करतील ” असे रूरुक्चाव ह्यांनी म्हटले होते. 
आनी 1. मीं दरम्यान चालू 
दहा वर्षांपुर्वी सुरू 


सांर-संकलन 


झाली. सॉल्ट १ हा पहिला टप्पा १९७२ साली 
गाठण्यात आला. हा टप्पा म्हणजे ह्या दोन राष्ट्रां- 
मधील करारनामा होता. ह्या कराराप्रमाणे आक्र- 
मक झास्त्रांच्या उत्पादनावर तात्पुरत्या मर्यादा 
घालण्यात आल्या आणि विशेषतः क्षेपणास्त्रांविरुद्ध 
संरक्षणव्यवस्था उभारण्यावरही कडक बंधने घाल- 
ण्यात आली. क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने होणार्‍या 
हल्ल्यापासुन परिणामकारक रीतीने स्वतःचा बचाव 
करता येईल अशी खात्री एखाद्या देशाला वाटली, 
तर युद्ध सुरू करायला त्याला उत्तेजन मिळेल असा 
विचार ही बंधने घालण्याप्ागे होता. 
सॉल्ट २ हा टप्पा. म्हणजे प्रे. काटेर .आणि 
सोव्हिएट कम्युनिस्ट पक्षाचे, नेते ब्रेझतेव्ह ह्यांनी 
व्हिएन्ना येथे गेल्या महिन्यात सह्या करून ज्याच्या- 
वर शिक्कामोतंब केला तो करार. ह्या करारात दोन 
तरतुदी आहेत, प्रत्येक पक्षाकडे दीघं पल्ल्याची किती 
ब्रांबवाहु विमाने आणि कोणकोणत्या प्रकारची 
किती क्षेपणास्त्रे असावीत, ह्यावर मर्यादा घालण्यात 
आली आहे. १९८१ पर्यंत हो संख्या २४०० असेल. 
त्यानंतर ती २२५० राहील. दुसरी गोष्ट अशी, की 
ह्या शस्त्रास्त्रांवर भाणखी मर्यादा घालण्याच्या 
उद्देश्याने * सॉल्ट ' बोलणी पुढे चालू ठेवून तिसरा 
टप्पा - सॉल्ट ३ - गाठण्याचा प्रयत्न करण्याचे 
उभय पक्षांनी मान्य केले आहे. 
पण सॉल्ट २ ने जे साधलेले नाही तेही ध्यानात 
घेणे आवश्यक आहे. उभयपक्षांकडे किती अणुबाँब 
“असावेत ह्यावर मर्यादा घालण्यात झालेली नाही. 
उलट हजारो नवीन अणुगोलांचे (वाँरहेड्स ) उत्पा- 
दन करून त्यांची शस्त्रागारात भरती करणे चालू 
राहील, मर्यादा क्षेपणास्त्रांवर आणि बाँबवाहू 
विमानांवर आहे, ह्या वाहनांच्या साहाय्याने वाहून 
न्यायच्या अणुगोलांवर नाही. करारातील तरतुदीं- 
प्रमाणे अमेरिकेला अणुंगोलांची संख्या ९,२०० पासून 
१७,००० पर्यंत वाढविता येईल, रश्षिया आपला 
साठा ४,५०० पासून ९,५०० पर्यंत, कदाचित्‌ 
१८,००० पर्यंत वाढवील अशी अपेक्षा आहे. 
तसेच नवीन प्रकारच्या अस्त्रांचा विकास करण्या- 
वरही बंदी घालण्यात आलेली नाही. प्रत्येक पक्षाला 
"एक नवीन प्रकारचे क्षेपणास्त्र बनविता येईल आणि 
आहेत त्या क्षेपणास्त्रांत सुधारणा करता येईल. 


द्र 


तसेच बाह्य अवकाशातून ज्यांचा मारा करता येईल 
अशा अण्वेतर शस्त्रांविषयीचे संशोधन करायलाही 
दोन्ही पक्षांना मुभा आहे. 

तेव्हा 'सॉल्ट २ हा कोणत्याही अर्थाने निःशस्त्री- 
करणाचा करार नाही. फक्त आज जी शइस्त्रस्पर्धा 
चालू आहे तिला काही मर्यादा घालणारा तो करार 
आहे. कराराच्या बाजूने जे युक्तिवाद करण्यात आले 
आहेत ते थोडक्यात असे मांडता येतील : पहिली 
गोष्ट- आण्विक रस्त्रास्त्रांवर कोणतीच मर्यादा 
नसण्यापेक्षा काही निरिचित मर्यादा असणे बरे. ह्याचा 
एक फायदा असा होतो, को प्रतिपक्षाचे जास्तीत 
जास्त सामथ्ये किती असेल ह्याचा अंदाज निरचित- 
पणे बांधता येत असल्यामुळे युद्धाची योजना 
करण्याला साहाय्य होते. दुसरी गोष्ट- सोव्हिएट 
रशियाशी स्थिर पायावर संबंध जोडण्याला आणि 
वातावरणातील ताण कमी करायला अक्या कराराची 
मदत . होते. तिसरी गोष्ट- तिसर्‍या टप्प्यासाठी 
बोलणी सुरू रहातील अक्षी हमी ह्या करारात 
असल्यामुळे सॉल्ट ३ गाठून खऱ्या निःशस्त्रीकरणाची 
सुरुवात करता येईल, ही शक्‍यता ह्या करारामळे 
खुली रहाते. न 

कराराला जो विरोध करण्यात येत. आहे 
तो दोन परस्परविरुद्ध दिश्ांकडून होत आहे. ज्यांना 
नि:शस्त्रीकरणाच्या दिशेने खंबोर पावले टाकणे 
आवद्यक आहे असे वाटते, त्यांना ह्या करारात 
निःशस्त्रीकरणासाठी काहीही करण्यात आलेले नाही 
हा त्याचा मोठाच दोष वाटतो. उलट त्यांची भीती 
अशी आहे, की ह्या कराराचा उलट परिणाम 
होईल. अणुशस्त्रे वाढविण्याची जी मुभा त्याने दिली 
आहे तिच्यामुळे भाणि त्यातील पळवाटांमुळे अण- 
शस्त्रे वाढविण्याच्या प्रवृत्तीला उत्तेजन मिळेल आणि 
नवी शस्त्रस्पर्धा सुरू होईल. ह्याच्या उलट, सॉल्ट- 
२ ला कित्येकांनी केलेला विरोध हा ह्या करारा- 
मुळे अणुदास्त्रांच्या बाबतीत अमेरिका रलिया- 
पेक्षा दुबळी होईल, ह्या भीतीवर आधारलेला आहे. 
'व्यांचा अंदाज असा आहे, की अणुयुद्ध झाले तर 
आपपल्या नागरिकांचे परिणामकारक रीतीने संरक्षण 
करण्याची तजवीज रशियाने अगोदरच केलेली आहे. 
ह्यामुळे अणुयुद्ध सुरू करणे रशियाच्या दृष्टीने 
£ व्य़वहार्य ' ठरले आहे. तसेच रशियाने निर्माण 


६४ 


केलेल्या अवजड क्षेपणास्त्रांमुळे ( एस्‌. एस्‌. १८ ) 
अणुयुद्ध जिकण्याची क्षमता रशियाला प्राप्त झाली 
आहे. ह्या टीकाकारांचे म्हणणे असे आहे, की येत्या 
कित्येक वर्षांत रशियाने ही क्षेपणास्त्रे पुरेशा 
संख्येने योग्य ठिकाणी रचली की अमेरिकेची 
जमिनीवरची जवळ जवळ सवे क्षेपणास्त्रे एका 
आघातात नष्ट करण्याचे सामथ्ये रशियाला प्राप्त 
होईल. मग अमेरिकेकडे फक्त पाणबुड्या बोटी 
आणि बाँबवाह विमाने उरतील आणि त्यांचाच 
केवळ वापर करून तिला आण्विक प्रतिहल्ला करता 
येईल. 

ह्या टीकाकारांच्या म्हणण्याप्रमाणे पुढील घटना- 
क्रम घडून येणे शक्‍य आहे. समजा काही पेचप्रसंग 
घडला आहे आणि परिस्थिती आणीबाणीची आहे. 
मग रशिया एस. एस्‌. १८ आणि एस्‌. एस्‌. १९ 
ह्या आपल्या क्षेपणास्त्रांचा पुरेशा प्रमाणावर वापर 
करून अमेरिकेची जमिनीवरील सवे क्षेपणास्त्रे नष्ट 
करील. ह्या हल्ल्यात २ कोटी अमेरिकन्स ठार 
होतील. भाता अमेरिका आपल्या हजारो बांबवाहू 
शविमानांचा आणि पाणबुड्यांचा वापर करून 
रशियावर संहारक प्रतिहल्ला करू शकेल, पण 
अमेरिका प्रतिहल्ला न करता शरणागती पत्करेल. 

का? कारण अमेरिका हा जो प्रतिहल्ला करू 
हकेल त्याने रशियाची फक्त औद्योगिक केंद्रे व 
शहरे नष्ट होतील, आणि मग रशिया आपल्या 
उरलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्प़ाने जो हल्ला चढ- 
वील त्याने सवे १६ कोटी अमेरिकन्स नष्ट होतील. 
असा हल्ला ओढवून घेण्यापेक्षा शरणागती पतकरणे 
योग्य ठरेल असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मानतील. 
१६ कोटी अमेरिकन्स मेलेले पहाण्यापेक्षा २ कोटी 
मेलेल्या अमेरिकन्सवर भागविणे बरे. आज ररि- 
याची जी आण्विक क्षमता आहे त्या तोडीची 
आण्विक क्षमता अमेरिकेकडे नाही ही गोष्ट सवं- 
जण मान्य करतात. 

कराराचे समर्थक हा सारा घटनाक्रम अतिशयो- 
क्‍्तीचा आहे असे मानतात. त्यांचे म्हणणे असे आहे, 
की रशियाने पहिला हल्ला केल्यानंतर अमेरिका 
भापल्या उरलेल्या सर्वे बळानिशी प्रतिहल्ला करणार 
नाही अश्ली हमी रशियाला कधीही मिळू शकणार 
नाही आणि प्रतिहल्ल्याने रशियाची जी प्रचंड हानी 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९७५९ 


होईल ती रशियन नेते पतकरतील असे मानणे 
अशक्य आहे. 

पण हे सारे तकेवितक आहेत. अणुय्‌द्ध झाले तर 
खरोखर काय घडेल, अमेरिकन किंवा रशियन नेते 
कसे वागतील ह्याचा अंदाज करणे कठीण आहे. एका 
अर्थाने रशिया पहिला हल्ला करण्याची. कितपत 
शक्‍यता आहे ह्या प्रश्‍नाचा सॉल्ट बोलण्याशी फारसा 
संबंध नाही. कारण पहिल्या हल्ल्याची शक्‍यता ध्यानी 
घेऊन जी उपाययोजना करावी लागेल तिला सॉल्ट 
२ ने मुभा दिली. आहे. ही उपाययोजना म्हणजे 
जमिनीवरील क्षेपणास्त्रांचे संरक्षण अधिक परिणाम- 
कारक करणे आणि स्वतः पहिला हल्ला करण्याची 
क्षमता प्राप्त करून घेण्यासाठी क्षेपणास्त्रे सुधारणे. 
तख्रेच नागरी संरक्षण अधिक परिणामकारक करण्या" 
साठी जे काही करणे आवश्यक असेल ते करण्याची 
मोकळीक साँल्ट २ ने ठेवली आहे. 

दुसरा«प्रश्‍न उपस्थित होतो तो असा की रशिया 
ह्या करारातील तरतुदींचे पालन करील ह्याची 
शाश्‍वती काय ? पण कराराच्या समर्थकांचे म्हणणे 
असे आहे की रशिया रास्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रात जे कांही 
करीत असेल त्याचा पत्ता उपग्रह आणि इलेक्ट्रॉनिक 
साधने यांच्या सहाय्याने लावता येईल. पण ह्या 
प्रश्‍नाचाही सॉल्ट २ कराराशी साक्षात संबंध नाही, 
कारण शत्रूशी करार होवो किंवा न होवो, शत्रू 
काय करीत आहे ह्याची बातमी सतत काढीत 
असणे आवश्‍यक असते. 

थोडक्यात असे म्हणता येईल की सॉल्ट २ करा- 
रामुळे अमेरिकेची किंवा रशियाची परिस्थिती आज 
आहे त्याहून अधिक वाईट होणार नाही. झाला तर 
ह्या करारामुळे उभयतांचा व जगाचा फायदाच 
होईल. कारण आज उपलब्ध असलेली संहारक रास्त्रे 
पुरेशी आहेत ह्या म्हणण्याला दोन्ही पक्षांनी हा 
करार करून सुप्त मान्यता दिली आहे. . शस्त्रास्त्र- 
वाढीच्या अमर्याद स्पर्धेला तिच्यामुळे आळा बसला 
आहे. आज जी आण्विक झास्त्रे अस्तित्वात आहेत 
ती कमी करण्याचा किवा समूळ नष्ट करण्याचा 
मार्गे ह्या करारामुळे मोकळा झालेला नाही. पण 
सॉल्ट ३ ह्या टप्प्यावरच्या करारामुळे हे साध्य 
गाठणेही शक्‍य आहे अश्नी आशा तरी निर्माण झाली 
आहे, ही गोष्टही कमी नव्हे. 


नवभारत ४०७००. 5875, ४0. 19 


५३८0२८0४३९ %२-८% ९७% २९% १०७७२०८७०७ २०७%२०७% 
फाझफाठ्याळायशळ घेण्याला 
मराठी 


(१) वैदिक संस्कृतीचा विकास : तकंती्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ....,.. ३०.०० 
(२ ) अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर ( पूर्वाध') : ............... . ७५.०० 
ब्र. स्वामी केवलानंदसरस्वती न्स तक वतडानातन 
३ ) इतिहासाचे तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले ....... कळया... शीतळ 

) क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य : डॉ. रा. भा. पाटणकर... ... . १०,०० 
(५ ) पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास: ........ 


» ४८% २८9 २-9 ८0% %-" *-9$>२ 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 
ग्रंथ विक्तत्यांना २० टक्के कमिशन. 


डा सुत मुरुजनत ' .. ,  '. 7... ७ ्सकाका* ळ् ८.०० 

६) गोवाअवा डो. गो तिवव्वस्वेक्री  . 111 भा प.वण 

(७ ) लोकशाहीचे धोके : पन्नालाल सुराणा  ................ ४.०० 

(८) भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श : सौं. कमल पाध्ये ............ ४.०० 

र (९ ) हिंदी साहित्यविचार : प्रा. प्यारेलाल गोहेलळे .......... ळर ३.०० 
क (१०) महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना : .......... 

चा, अ. दाभोलकर की २.०० 

(११) श्री. यशवंतराव चव्हाण- अभिनंदनग्रंयथ ................ »  २०,०० 

(१२) संशोधन साधना : डॉ. वसंत स. जोशी ....,............ १२.०० 

(१३) ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) : ड्रॉ. वसंत स. जोशी ......... २०.०० 

(१४) आनंदाचा डोढुः आ? रा. आ, नांधव  ...॥८........... ८.०० 

(१५) भावार्थे रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत ) बालकांड: ...., १२.०० 

(१६) तरंगयामिक व पुंजयामिक : मा. ग. टोळे ........... ह कक ५.०० 

(१७) आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास ........ २०.०० 

(१८) वागीश्वरी : डॉ. गो. के भट  त...,. त क वी शन 

----->>_>>_>र्‍*र्‍र्‍ऱन्ऱच्च्दददडदटदन--.... न्या या 5 - मन ळक 


ऱछ़िट»&) ।-%३-%०३८%३८%४५८%- ५६२५८२५८२९ ५6२९५२८ ५८२- ५८२ 
हे मासिक पां. गो, आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ११५ गंगापुरी, वाई येथे छापुन मे. पुं. रेगे 
यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. गि 


१ डी 1 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत हायचा पळ तार 


